मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वर्ष ३४ 

फेब्रुवारी-मार्च १९८१ 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
विशेषांक 


गृवभारा 


जीवेत्‌ 


महाराष्ट राज्य साहिल संस्कृती मंडळ पुरस्कृत 
प्राक्षपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


वर्षे ३४। अंक ५-६। फेब्रू-मार्च १९८१ 
किमत ५ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकंतीर्थ लक्ष्मणद्यास्त्री जोशी 


व्यवस्थापकौय पत्रव्यवहार : 

पां. गो. आपटे, 

व्यवस्थापक * नवभारत ' मासिक 
द्वारा : प्राज्ञ प्रेस, वाई-४१२ ८०३ 
( जि. सातारा ) 


नुवभारा 


फेब्रुवारी-मार्च १९८१ 


अनुक्रम 


तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी : एक ते तेहतीस 
अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल 


प्राज्षपाठशाळा आणि शास्त्रोजी १ 
-ना. बा. मराठे 


तकंतोयं लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या ६ 
- चि. ग. काशीकर 

महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी १७ 
- रा. ना. चव्हाण 

मत्त्रत्राह्मयोपनिषद्‌ 
- म. अ. मेहेंदळे 

चारिका |. &! 

तक्तीथं लक्ष्मण्ञास्त्री जोझी 


शास्त्र आणि शस्त्र डप 
- यशवंतराव चव्हाण 


आबा व झो | ड७ 
- मधुकर जोशी 

कोटुंबिक जीवनातील शास्त्रोजी ६१ 
- सो. अरुंधती खंडकर 

माझे सासरे ६७ 
- सो. इंद्र जोशी 

माझे भाजोवा ६९ 
> लक्ष्मी जोजझी 

शास्त्रोजींचा सामाजिक विचार ७श 
- रा. ग. जाघव 


परंपरा आणि आधुनिकता : 


प्राज्ञपाठझाळेचा दृष्टिकोन ७७ 
- मे. पुं. रेगे 


््ण्ण्णिणप--______ 


423 अय><>क क ा<>८>&>आट&>अय£>अड>आ>क८>क«. 
आभार 

तर्कतीर्थ लक्ष्मणशाक्षी जोशी ह्यांच्या ८० न्या बाढदिवसानिमित्त 
त्यांच्या व्यक्तित्वाचे ब कार्याचे दर्शन घडविणारा हा विशेषांक प्रसिद्ध 
करताना आम्हाला आनंद होत आहे. 

ह्या विशेषांकासाठी ज्या मान्यवर लेखकांनी, तसेच तर्कतीर्थाच्या 
कुटुंबियांनी, आमच्या विनंतीला मान देऊन , लेख पाठविले आणि ज्या 
व्यक्तींनी व संस्थांनी जाहिराती देऊन आर्थिक साहाय्य केले त्यांचे आम्हीं 


भअर्त्यंत णी आहोत. 
- संपादक 


दज नदा कज्जा नाला नाल लनयम गमक नज “गटर 
2०722... «४2%. (2, 242; >> 2245; "याई :7.355, य, यई(>-12.. व्यप्िळ,, ४522. 


प्राज्ञषषाठशाळा मंडळ ( रजि. ) वार्ड 
संचाळक मंडळ 


श्री. तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्यास्री जोशी, अध्यक्ष 


प्रा. मे. पु. रेगे, मुंबई, उपाध्यक्ष 
श्री. चिं, रा, बोंद्रे, पुणे सदस्य 
श्री. अ. भि. शहा, पुणे वि 


श्री. गोविंदराव तळवलकर, मुंबई 
श्री. चंद्रशेखर खंडकर, मुंबई वी 
प्रा, देवदत्त दाभोलकर, पुणे जे 
श्री. सर्जेराव घोरपडे, पुणे 

श्री. म. र. टेंबे, कोल्हापूर 

डॉ, जं. ना. हाटे, मुंबई 

श्री. रा. पु. कोल्हटकर, वाई 

श्री, रं. ब. जोशी; वाई ( चिटणीस ) 


विश्वस्त मंडळ 


श्री, लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ( अध्यक्ष ) 
श्री. चिं. रा. बोंद्रे, पुणे 
प्रा. द. कृ. तांबे, पुणे 


भै 


_ हे मासिक पां. गो. आपटे यांनी दी भाज अह, ३९५ बंगापुसी 0 प्रस, ३१५ गंगापुरी वाई 
्रासपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले येथे छापून मे पु. रेगे यांनी 


शतं जीव शरदो वर्धमान: । 
शतं हेमन्ताळ्छतमु वसन्तान्‌ ।। 


क्र.सं.१०॥१६१॥४ 


मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


मराठी द्वारे 
संगणकीकत द्वारा प्राज्ञमपाठशाळामंडळ, वाड 


नवभारश 


फेब्रुवारी-मार्च १९८१ 


अनुक्रम 


तकेतीथे लक्ष्मणक्वास्त्री जोशी : एक ते तेहतोस 
अध्ययन आणि वेचारिक वाटचाल 


प्राज्षपाठशाळा आणि इास्त्रीजी १ 
- ना. बा. मराठे 

तकंतीथं लक्ष्मणक्यास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या ६ 
- चि. ग. काशीकर 

महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी १७ 
- रा. ना. चव्हाण 

मन्त्रत्राह्मयोपनिषद्‌ 
व म. अ. मेहेंदळे 

चारिका डर 


तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी $ 
शास्त्र आणि शस्त्र डप 


- यशवंतराव चव्हाण 


आबा व मो ड७ 
- मधुकर जोशी 

कौटुंबिक जीवनातील शास्त्रीजी ६१ 
- सौ. अरुंधती खंडकर 

माझे सासरे न 
- सौ. इंदू जोशी 

माझे आजोबा ६९ 
> लक्ष्मी जोशी 

शास्त्रीजींचा सासाजिक विचार ७श 
- रा. ग. जाघव 


परंपरा आणि आधुनिकता : 
प्राज्षपाठझाळेचा दृष्टिकोन ७७ 


मड मे. पुं» रेगे 
ह हि मअशआाािशबबंब्ऑऑॉऑशबयुग॒ब॒बााब॒गृााशाशााााायवयवव5इ,, अमा 


अनुक्रमणिका 


व्ल्ल्फ़> [चु 


हनन न्या नज जक नल” गजा जज्ज याक नाक नगला 


प 
| 
१ 
| 
र 
| 
प 
१ 
| 
! 
१ 
| 


आभार 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्ाक्षी जोशी ह्यांच्या ८० व्या बाढदिवसानिमित्त 


त्यांच्या व्यक्तित्वाचे व कार्याचे दर्हान घडविणारा ह्या विशेषांक प्रसिद्ध 
करताना आम्हाला आनंद होत आहे. '" 

ह्या विद्ेषांकासाठी ज्या मान्यवर लेखकांनी, तंसेच तर्कतीर्थांच्या 
कुटुंबियांनी, आमच्या विनंतीला मान देऊन, लेख पाठविले आणि ज्या 
व्यक्तींनी व संस्थांनी जाहिराती देऊन आर्थिक साहाय्य केले त्यांचे आम्ही 


अत्यंत णी आहोत. 


वळळि> विट >. जरि 2. वाखिटळ, चळिळ 


- संपादक 


७07022... 24... खिळ 


प्राक्षषाठशाळा मंडळ ( रजि. ) वार्ड 
संचाळक मंडळ 


श्री, तर्कतीर्थ लक्ष्मणक्षास्री जोशी, अध्यक्ष 
ध्रा. मे. पु. रेगे, मुंबई, उपाध्यक्ष 
श्री. चिं. रा, बोंद्रे, पुणे सद्स्य 
श्री. अ. मि. शहा, पुणे व 
श्री. गोबविद्राव तळवलकर, मुंबई  ,, 
श्री. चंद्ररोखर खंडकर, मुंबई 97 
प्रा. देवदत्त दाभोलकर, पुणे १7 
श्री. सर्जेराव घोरपडे, पुणे 9 
श्री. म. र. टेंबे, कोल्हापूर न्य 
डॉ, ज. ना. हाटे, मुंबई १3 
श्री. रा. पु. क्रोल्हंटकर, वाई वी 
श्री, रं. ब. जोशी, वाई ( चिटणींस ) 


विश्वस्त मंडळ 
श्री. लक्ष्मणक्यास्त्री जोशी, ( अध्यक्ष ) 


श्री. चिं. रा. बोंद्रे, पुणे 
प्रा. द. क. तांबे, पुणे 


जर 


हे मासिक पां. गो, आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, २१५ गंगापुरी वाई येथे छापुन मे. पुं. रेगे यांनी 
प्राज्ञपाठशाळा मंडळ, वाई यांचेकरिता तेथेच प्रसिद्ध केले. 


शतं जीव शरदो वधंमान: । 
शतं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ ।॥। 


क्र.सं.१०॥ १६१1 ४ 


०५... ७५८ रै 


“<< ६ अमृतमहोत्सवी 


राज्य मराठी विकास 


6 
संगणकीकृत द्वारा प्राज्षमाठशाळामडळ, वाड 


6 /९ 0 क्र लर 
तकंतीथं लक्ष्मणक्षास्त्री यो 


अध्ययन आणि वेचारिक वाटचाल 


गदाधर --> माक्स ----» रॉय 


ना---गा--जु--न 


मजुष्यो5स्मि खलु । न यत्किचिन्मानुष्यं तस्मिन्ममौदासिन्यं संभवति । 

-- शास्त्रीजी, तुम्ही प्रथम जे अध्ययन केले आणि नंतर स्वतःच्या प्रयत्नाने जो वेगवेगळ्या 
झास्त्रांचा व्यासंग केला त्याच्याविषयी आपण प्रथम बोलू. नंतर तुमच्या राजकौय आणि सामाजिक 
कार्याविषयी बोल. तुम्ही जे सांगाल तो तुमच्या सावेजनिक आत्मचरित्राचा भाग असेल असे म्हणता 
येईल, तेव्हा मी अगदी प्रारंभापासून सुरवात करतो. तुमचे अध्ययन तुमच्या घरीच सुरू झाले असे 
तुम्ही मला एकदा सांगितले होते असे मला आठवते. माझी आठवण खरी आहेका? 

-- होय. खरी माहे. माझे उपनयन व्हायच्या अगोदर, म्हणजे वयाच्या साधारण सातव्या 
वर्षी, माझ्या वडिलांनी मला अमरकोश शिकविला. मी ज्या गावामध्ये जन्मलो त्याच्यावर वारकरी 
संप्रदायाचा फार मोठा प्रभाव होता. माझ्या घरासमोरचे घर हे देशमुखांचे होते. ते अर्थात ब्राह्मण 
गृहस्थ होते. ते वयाच्या चाळिसाव्या वर्षीच संसारातून विरक्त होऊन घरातच जटाभार धारण करून 
राहू लागले. बाबासाहेब देशमुख असे त्यांचे .नाव होते. ते नित्य सकाळ-संध्याकाळ संतवाडमयाचे 
पठण करीत. एकनाथी भागवत, तुकारामाचे अभंग, कबिराच्या उवती ह्या त्यांच्या पठणात असत. 
हे पठण सतत माझ्य़ा कानी पडत असे. त्यामुळे संतवाड्मयाकडे माझे लक्ष गेले. मी पहिल्यांदा 
महिपतीचा संतलीलामृत वाचला. पांडवप्रताप, ह्रिविजय इत्यादी श्रीधरांचे जे प्रासादिक ग्रंथ आहेत, 
ते वाचले. शिवलीलामृताचा मी पाठ करीत असे. उलट इकडे अमरकोश पाठ झाल्यावर माझे वडीलः 
मला काही सुभाषिते म्हणायला लावीत. 

त्यानंतर माझ्य़ा नवव्या वर्षी माझी मुंज झाली. आठव्या वर्षी होते; पण माझा सर्वांत वडील 
भाऊ माझ्या आठव्या वर्षी न्युमोनियाने वारल्यामुळे त्या वर्षी माझी मुंज झाली नाही; ती पुढल्या 
वर्षी झाली. मंजीच्या वेळेस व्रताचा उपदेश असतो. एका मुलाच्या मुंजीच्या वेळी व्रताचा उपदेश' 
चाल असताना मी उपस्थित होतो. बटू होकार देताना, खानदेशच्या पद्धतीप्रमाणे ' होजी ', ' होजी * 
म्हणत होता. मी वडिलांना दिचारले हे “ होजी काय आहे ? ” माझे वडील पुरोहित होते.. त्यांनी ' 
मला, बट ब्रह्मचर्याचे व्रत स्वीकारण्याची प्रतिज्ञा करतो, असा त्याचा अथ समजावून दिला. मी त्यांना 
विचारले, “ हा बटू खरोखरच असा रहाणार आहे का ?” ते म्हणाले, “ असे रहाण्याची आता पद्धती 
नाही. फार प्राचीन काळी क्रषिमुनींच्या काळी, तसे रहात असत “मी विचारले, “मी असा राहु कां?” 
ते म्हणाले, “ असे रहाणे फार कठीण असते. तू कसा राहू शकशील ? ” पण मी मुंजीनंतर समिघाधान 
म्हणजे अग्नीची उपासना सुरू केली आणि वेदाध्ययन सुरू केले. माझी शाखा शुक्ल यजुवदान्तगेत 
माध्यंदिन शाखा-आहे. तिचे अध्ययन मी वडिलांकडे आणि वडिलांच्या मित्रांकडे सुरू केले. ते शिकत 
असताना मी काही कमंकांडही शिकलो, 'आणि ती क॑मंकांडाची पद्धती आमच्या. घरातच असल्यामुळे 


दोन नवभारत फेब्र.-मार्च, १९८१ 


आणि बरेचजण ती शिकायला माझ्या वडिलांकडे येत असल्यामुळे ती याज्ञिकीसुद्धा मी शिकून घेतली. 

तेव्हा ही जी जुनी, अगदी कट्टर परंपरा आहे ती मी पाहिली आणि शिकलो. त्याचप्रमाणे माझी संहिता 

झाली; सुत्र झाले, शतपथब्राह्मण हे माझ्या शाखेचे ब्राह्मण सर्वांत मोठे ब्राह्मण आहे. क्लग्वेदाची 

इलोकसंख्या साधारण दहाहजार आहे तर ह्याची जवळजवळ पंधराहजार आहे. ( शतपथब्राह्मण हे 

गद्यात्मक आहे पण ते इलोकसंख्येत मोजायची पद्धत आहे.) त्यातले काही भाग मी म्हटले. 

नंतर त्या गावी एक देवकुळे नावाचे वनाधिकारी होते. ते योगाभ्यासी होते. त्यांनी माझ्या 

वडिलांना सांगितले की “ हे लहान गाव आहे. ह्या ठिकाणी ह्या मुलाचे अध्ययन चांगले व्हायचे नाही. 
तुम्ही त्याला चांगल्या ठिकाणी पाठवा. ” तेव्हा वडिलांनी मला त्यासंबंधी विचारले. माझ्या वडिलांना 

मी म्हटले की मी हरिद्वारला गुरुकुलाला जातो. तेव्हा ते रेंजर म्हणाले, “ ह्याला इतके लांब आता 

पाठवू नका. ” वाईचे नारायणशास्त्री मराठे-पुढे केवलानंद सरस्वती- हे त्यांचे मित्र होते. त्यांच्या- 

विषयी ते म्हणाले, “ हे बालब्रह्मचारी आहेत. तेजस्वी महापुरुष आहेत. ते वाईला उत्तम रीतीने पाठ- 
झाला चालवितात. तेव्हा ह्याला तेथे पाठवा. हा ल्हान आहे. हरिद्वारला ह्याची देखभाल कोण करणार? 

वाईला चांगली देखभाल करतात, थोडे विद्यार्थी- तीसपस्तीस विद्यार्थी- असतात, त्यांची चांगली 

काळजी घेतात. ” तेव्हा वडिलांनी मला वाईला नेले. 

वाईला मी गेलो त्याच्या काही पूर्वी आप्पाशास्त्री राशिवडेकर हे ' संस्कृतचंद्रिका ' हे संस्कृत 

भाषेतील मासिक काढीत. ते फार चांगळे असे. आधुनिक राष्ट्रीय विचार, उदा. स्वदेशीविषयीचा 
विचार: अतिशय सुरेख संस्कृतमधून ते मांडीत असत. मी वाईला गेलो तेव्हा राशिवडेंकर- 
शास्त्री वारळे होते आणि मासिक बंद पडले होते. पण त्याचे अंक उपलब्ध होते. त्यांतील 
मजकूर आमच्या गुरुजींचे एक शिष्य गंगाधरशास्त्री सोहनी शिकवीत असत. पाठझाळेची पद्धत अश्ली 
असे की जे मुख्य गुरुजी असत त्यांच्यापाशी उच्च अध्ययन करणारे शिष्य खालचे वर्गे चालवीत. मला 
संस्कृतच्या अगदी प्राथमिक वर्गात बसविले होते. वर्गात दहाबारा विद्यार्थी होते. त्यांचे अध्ययन पाचसहा 
महिने झाले होते. वर्गात बसल्यावर मी पाहिले की संस्कृतचंद्रिकेतील गोष्टी मला काही कळेतात.. 
दोनचार दिवसांत गंगाधरशास्त्री सोहनींच्याही हे ध्यानात आले. त्यांनी माझी परीक्षा घेतली, आणि 
ते मला म्हणाले, ' अरे ! तुला काही येत नाही. तू माध्यंदिन बुद्धिहीन आहेस.” त्यांची ही निदा मला 
खुपली नाही. पण मला काही समजत नव्हते हे मला खुपत होते. माझे वडील तेव्हा तेथे होतेच. ते. 
दोन महिने वाईला राहिले होते आणि मग परत पिपळनेरला गेले. मी त्यांच्याकडे गेलो तेव्हा माझ्या 
डोळ्यात पाणी होते. त्यांनी मला विचारले “अरे, तुझ्य़ा डोळयात पाणी का ?” मी म्हटले, “ वर्गात 
काय चालते ते मळा समजत नाही. मी हरिद्वांरला जातो.” ते म्हणाले, “आपण शास्त्रीबुवांकडे जाऊ.” 
शास्त्रीबुवा म्हणजे माझे गुरू, त्यांना त्यावेळेस वाईत शास्त्रीबुवा म्हणत. ते शास्त्रीबुवांकडे गेले आणि 
म्हणाले, “हा रडला ,आज आपल्याला काही समजत नाही असे तो म्हणतो.” तेव्हा माझ्याबरोबर 
पठण, करणारे जे दुसरे गृहस्थ होते- दामोदरशास्त्री कोनकर, त्यांना माझ्या गुरुजींनी बोलावून घेतले 
आणि, म्हटले, “ अरे, काय चालले आहे? लक्ष्मणला काही समजत नाही असे तो म्हणतो.” दामोदर 
म्हणाला, “ आम्ही चार महिने शिकत आहोत. लक्ष्मण दोन दिवसांपूर्वी आला. त्याला समजेल कसे?” 
५ असे होय !” ते म्हणाले, आणि त्यांनी स्वतः मला ख्पावली आणि समासचक्र ही समजावून दिली, 
सगळे समास समजावून दिळे आणि धातु आणि नामांची सगळी रूपे माझ्याकडून तयार करून 
घेतली. सरासरी दोन महिन्यांमध्ये माझी ही प्राथमिक तयारी झाली. 


| -_- थांबा, शास्त्रीजी माझे दोनतीन प्रश्‍न आहेत. हा काळ आता फार जुना झाला आहे. तेव्हा 
त्यावेळची शिक्षणपद्धती मळा समजून घ्यायची आहे. तेव्हा पहिला प्रश्‍न असा की, ' तुम्ही लिहायला 
वाचाय़ला कुठे शिकला ? शाळेत गेला होता की घरीच शिकला ?! 


अनुक्रमणिका 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल तीन 


-- लिहायलावाचायला मी शाळेत शिकलो. त्यावेळेला * बिगर इयत्ता असे. नंतर पहिली, 
दुसरी, तिसरी अश्या इयत्ता करून मी चवथ्या इयत्तेपर्यंत शिकलो. त्यावेळचे चवथ्या इयत्तेपर्यंतचे जे 
शिक्षण होते ते आजच्या सातव्या इयत्तेपयंतच्या शिक्षणाएवढे असे. मी शाळेत इतिहास, भूगोल, गणित 
हे विषय शिकलो. 

-- तुमच्या वडिलांनी तुम्हाला अमरकोश शिकविला. ही शिकवायची पद्धत काय होती ? 

--- शिकविले म्हणजे त्याचा अर्थ समजावून सांग्तिला नाही, तर त्याचे पठण करून घेतले. 
“ अमरा निजेरा देवास्त्रिद्शा विवुधाः सुराः ” असे म्हणवून घ्यायचे. आणि उच्चार नीट पहायचे. 
म्हणजे वेदाध्यापनाची जी पद्धत तीच ह्याचीही पद्धत होती. वेदाध्यापनात पठणच असे. अथे समजावणे 
नसे. पहिल्यांना चरण, नंतर अर्धेलो, नंतर संबंध क्रचा, नंतर ते जे सुक्त वा अनुवाक असेल किंवा वगं 
असेल तो सबंध म्हणायचा. अशा रीतीने सरासरी अडीचशे ते तीनशे क्रचांचा अध्याय मी एका महि- 
न्यात पाठ करायचा. अशी ती पद्धत होती. गुरूने जवळ बसायचे आणि स्वर म्हणून घ्यायचे. स्वर 
बरोबर होतात की नाही पहायचे आणि बरोबर सुर लावायचा. अशा रीतीने विद्यार्थी शिकत असल्या- 
मुळे, अक्षरे, पदे यांच्यात कोणताही दोष रहात नसे. 

-- तुमचे वडील हे सर्व कुठे शिकले ? । 

__ माझे वडील नाशिकला शिकले. नाशिकला तेव्हा वेदशाळा चांगल्या होत्या. ते ६ उत्तम 
याज्ञिक आणि वैदिक होऊन आले. 

याज्ञिक म्हणजे काय आणि वैदिक म्हणजे काय ? 

--याज्ञिक म्हणजे हे जे कमकांड घरोघरी होत असते ते चालविणारा; श्राद्ध, एखादी मोठी 
पूजा, मंदिराची, देवतेची प्रतिष्ठापना, वर्षाच्या काठी श्रावणीला उपाकमें आणि उत्सजंन ही जी. कर्मे 
होत असतात ती, उपनयन, विवाह, हे सवे कमंकांड असते ते जो करतो तो याज्ञिक, आणि वैदिक 
म्हणजे नुसते वेदपठण करतो तो. म्हणजे ज्याला* षडंग वेद म्हणतात, ज्याच्यामध्ये मूळ संहिता, 
पद, क्रम आणि पुढच्या विकृती सामावतात, ते पाठ म्हणणारा तो वैदिक. मी सहिता श्षिकलो. पद 
आणि पुढच्या विकृती शिकलो नाही. जो नुसता वैदिक किवा याज्ञिक म्हणून रहातो तो पुढे संस्कृतकडे 
विशेष वळत नाही. परंतु माझ्या वडिलांनी मला सांगितले, “ संस्कृत शिकायला पाहिज, नुसते याज्ञिक 
किवा वैदिक बनून काही उपयोग नाही. तू पंडित, शास्त्री हो”. हे माझ्या मनावर बिंबले, अनेक शास्त्री- 
पंडितांची कीर्ती मी ऐकत होतो. क्रषिकुलातील, गुरुकुलातील लोकांच्या कथा मी ऐकत असे. त्यामुळे मी 
संस्कृतकडे वळलो. 

-- वाईला तुम्ही आल्यावर तुमचे संस्कृत भाषेचे अध्ययन सुरू झाले. आता, तुम्ही असे 
म्हणाला की पाठशाळेतील पद्धती अशी की मुख्य गुरू ज्यांना शिकवितो ते खालच्या वर्गांना शिकवितात. 
म्हणजे तुम्हाला प्रथम शिकविणारे हे स्वामीजींचे शिष्य होते ? 

-- सुरवातीला स्वामीजींच्या शिष्यांनी मला शिकविले. पण पुढे स्वामीजींच्या लक्षात आले की 
हा आपल्याकडे असावा. कारण मी रडलो ह्याच्यातूनच त्यांना फार आनंद झाला. मला समजत नाही 
असे मला आढळून आल्यावर मी उठलो आणि जायला निघालो हे पाहून त्यांनी मला स्वत:कडे 
घेतले. त्यांनी थोड्याच वेळात, दोडदोन महिन्यांमध्ये मला रघुवंश शिकवायला प्रारंभ केला. 
रघुवंश्यातले, ज्या सर्गामध्ये शृंगार नाही असे सर्गे मला शिकवायला घेतले, 

-_- कालिदासात अश्ली जागा सापडणे कठीण आहे ! 

-- उदाहरणाथं ? 


% हिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द व ज्योतिष ही सहा वेदाडूगे; क्ग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद हे चारवेद > षडंगवेद. 


- चर्र: नवेभारत फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


-ण दुंसरा सरग शुभ मानतात, पहिल्यामध्ये. शाप आहे. तो शिकवीत नसत. पण तो फार 
सुरेख आहे. त्यात शृंगार नांही. पण तो शिकवीत नसत. दुसर्‍या सर्गामध्ये दिलीप गोसेवेला 
निघाला हो कथा आहे. त्याच्प़ापासुन प्रारंभ करीत. पण मला पाचव्या सर्गापासून शिकवायला सुरवात. 
केली. रघुराजाकडे वरतन्तु क्रषीचा शिष्य कोत्स हा गुरूची दक्षिणा आपल्याला द्यायची आहे यासाठी 
दान मागायला आला. रघूने त्याला चवदा कोटी धन अपंण केळे आणि सबंध घन त्याला देऊन स्वतः 
क्षषीसारखा कुटीमध्ये राहु लागला. हा जो त्यागाचा अध्याय आहे तो स्वामींनी मला पहिल्यांदा 
सांगितला. अश्या रीतीने जी पंचमहाकाव्ये आहेत त्यांतील काही निवडक सर्ग मला शिकविले. 

दहा एक महिन्यांनंतर, माझी व्युत्पत्ती चांगली झाली आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले. व्युत्पत्ती 
म्हणजे स्वतः होऊन, गुरूंशिवाय, साहित्यग्रंथ समजून धेऊन वाचता येणे असा पहिला अथं. ही. 
साहित्यग्नंथाविषयीची जी व्युत्पत्ती तिला नुसती व्युत्पत्ती म्हणतात. पुढे झास्त्रव्युत्पत्ती येते. माझी 
व्युत्पत्ती चांगली झाली आहे असे पाहून स्वामींनी मला रघूचा चवदाबा आणि पंघरावा सर्ग भाषांतराला 
दिला हे सर्गे मला शिकविलेले नव्हते. त्यांचे माषांतर मी त्यांना लिहून दिले, ते त्यांनी तपासून 
मला ९९ गुण दिले. मी विचारले * शंभर का नाहो दिले? * ते म्हणाले, ' अखर शून्य आकडा आहे. 
तेथे जाऊ नये. 

7” आणि एकशे एक देता येत नाहीत. 

-7 बरोबर ! अशा रीतीने मी दोन सर्गाचे भाषांतर करून दिल्यावर स्वामीजी म्हणाले, 
* तुझी व्युत्पत्ती झाली आहे. आता त्‌ स्वतः ग्रंथ वाचायला लाग. ” मी म्हटले ' कादंबरी राहिली 
आहे बाणाचो. “ते म्हणाले, '“ तु स्वत: वाच. टीका असते. तुझा अमरकोश तयार आहे. तुझे व्याकरणही 
चांगले झाले आहे. (कारण साहित्यग्रंथ वाचत असतानाच व्याकरणाची सुत्रे वगैरे सांगतात आणि. 
व्याकरणाची तयारी होत जाते.) तेव्हा तू आता शास्त्रांकडे चल. ” 

त्यांनी मला एक वर्षं पुरे झाल्याबरोबर शास्त्रांकडे वळविले. आम्ही तेव्हा उन्हाळ्यात दोन 
महिने कोकणात रहायला गेलो. रोहे गावापासुन जवळ असलेल्या एका शेतामध्ये जमीनदाराचे घर होते. 
जवळ एक कवा होता. तेथे पंचविस तीस विद्यार्थ्यांना घेऊन गुरुजी रहात होते. मला न्याय व 
इतरांना ते इतर विषय शिकवीत असत. उदा. काहींना भागवत शिकवीत असत. कारण भागवत 
हांसुद्धा अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. ' तिद्यावतां भागवते परीक्षा. ' भागवताची रचना अशी आहे की 
त्याचे इलोक नीट लावता येऊ लागले की त्यावरून दोन गोष्टींची तयारी दिसते. एक व्याकरंण 
आणि दोन, वेदान्त. ी 

काही विद्यार्थी शास्त्रांकडे जातच नसत. व्युत्पत्ती झाल्यानंतर पुराणिक होण्यासाठी किवा 
कीतंनकार होण्यासाठी, काही प्राथमिक ग्रंथ शिकून ते पुढचा अभ्यास करीत. आमच्या पाठझाळेत 
कोतंनाची कला क्षिकवित. आमच्या गुरूंना संगीताची माहिती उत्तम होती आणि ते आपल्या गळ्यातून 
निरनिराळे राग दाखवीत. परंतु नित्य प्रातः स्नान थंड पाण्याने, म्हणून त्यांच्या घशावर नेहमीच त्याचा 
परिणाम असायचा. आवाज सुरेल नव्हता. पण संगीतातील बारकावे त्यांना चांगले माहीत होते. 
त्यांच्यापाशी कीतंनकार होण्यासाठी लोक संगीतही शिकत असत. उदा. महादेवशास्त्री दिवेकर. हे 
फार मोठे कीतंनकार होऊन गेले. ते माझ्या गुखुंपाशी संगीत शिकले. 

पण माझ्य़ा गुखूंनी मला प्रथम न्याय वैद्षेषिक शिकविले. हातात पोथी न घेता, बागेत चंक्रमणा 
करीत असतानाच ते मला शिकवीत. त्यांनी सातआठ दिवसांत तकंधंग्रहातील सवं मुद्दे मला समजावून 

सांगितले. आणि लगेच त्यांनी मला विश्‍वनाथ न्यायपज्चाननाचा “भाषापरिच्छेद,' त्यावरील टीकेसह, 


म्हणजे न्यायमुक्‍तावलीसह शिकवायला सुरवात केली. 
-- मी जरा मागे वळतो. तुमची व्युत्पत्ती, साघारण नऊ महिन्यांत तयार झोली. नाही का?. 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाळ पांच' 


-- होय. व्युत्पत्ती तयार झाली याचा अथे असा की संस्कृत साहित्यग्रंथ गुरूच्या साहाय्या- 
शिवाय स्वतः वाचण्याची शक्‍ती आली. उदा. बाणभट्टाची कादंबरी त्यांनी मला शिकविली नाही. पण 
मी वाचू लागलो तेव्हा ती मला समजली. नैषधचरित्राचे दोनतीन सर्गे त्यांनी मला शिकविले. पण 
नैषघधचरित्राच्या काही सर्गांतील एकेका इलोकाचे तीन-चार अथं होतात. हे काव्य महापंडिताने लिहिले 
आहे. त्यात ग्रंथग्नंथी आहेत. पण हे सवे इलोक मला नीट समजू. लागले. तेव्हा आमची व्युत्पत्ती झाली 
असे गुरुजी म्हणाले. आता शास्त्रव्युत्पत्ती म्हणजे असेच आहे. शास्त्रातील जे मूलभूत किवा प्राथमिक: 
ग्रंथ आहेत, त्यांचे चांगळे अध्ययन प्रथम करावे लागते. उदा, न्यायमुक्‍तावली हा तकंशास्त्राचा, न्याय- 
वैशेषिक दर्षंनाचा एक महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. तो समग्र व्हायचा म्हणजे त्या शास्त्राची सबंध व्याप्ती: 
घ्यानात यायची; त्याच्यावरची टीका. जी * दिनकरी * ती मी शिकलो. आणि नंतर ' जागदीशी ' 
व॒ “गादाधरी हे जे तत्त्वचितामणीचे टीकाग्रंथ त्यांच्याकडे मला गुरुजींनी वळविले; त्यांनी. 
* पंचलक्षणी ? म्हणजे व्याप्तीची पाच लक्षणे, * चतुदंशलक्षणी ? म्हणजे व्याप्तीची चवदा लक्षणे, नंतर. 
* सिद्धांतलक्षण असे ग्रंथ घेतले. सबंध जागदोशी, सबंध गादाधरी त्यांनी शिकविली नाही, तर त्यांतील 
निवडक प्रकरणे घ्यायची, ती व्यवस्थित रीतीने श्रिक्रवायची, ती अज्ञा रीतीने शिकवायची को त्यानंतर, 
उरलेली, न शिकविलेली गादाधरी- म्हणजे & गरादाधरी- स्वतः वाचून समजली पाहिजे. वेदान्त-, 
शास्त्रात जर तुम्ही अद्वैतवेदान्तातील काही प्रकरणग्रंथ म्हणजे प्राथमिक ग्रंथ शिकलात आणि नंतर 
शाळ्ूरभाष्यांतील दोन अध्याय शिकलात तर तिसरा व चवथा अध्याय शिकवायचे नसतात. ते स्वतःलाच , 
वाचून समजले पाहिजेत. म्हणजे ही शक्‍ती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण केली पाहिजे अशी जुनी पद्धती होती. 
आणि ही शक्‍ती विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण. झाली आहे की नाही. याची परीक्षा पूर्वोत्तरपक्षाच्या स्वरूपात, 
नेहमी होत असे. म्हणजे त्या विषयाचे विद्यार्थी आणि गुरू हे आठवड्याच्या किवा पंधरवड्याच्या 
ठरलेल्या दिवशी -ज्या दिवशी अनध्याय असेल त्या दिवश्ली- एकत्र बसत असत, आणि विद्यार्थ्याची तो 
शिकत असलेल्या शास्त्रामध्ये व्यवस्थित बैठक बसली आहे को नाही ह्याची कसोटी घेत. प्राज्नपाठ-, 
झाळेत अक्षी एकत्र बैठक दर आठवड्याला होत असे. ह्या बैठकीमध्ये शास्त्राथं होत असे. 


ह्या बैठकीच्या कार्यक्रमाची एक पद्धती होती. प्रारंभी वेदांतील सुकते म्हणण्वात येत असत. 
आमच्या येथे तीन वेदश्याखा.होत्या. माझी माध्यंदिन शुक्ल यजुर्वेदी शाखा. हिचे दोनतीन विद्यार्थी होते. 
मी सूक्ते म्हणत असे. नंतर दुसरी कृष्ण यजुर्वेदी, म्हणजे आपस्तंब शाखा. त्याला सत्याषाढही म्हणतात. 
कोकणल्य ह्या सत्याषाठ शाखेचे आहेत. त्यांचे आपस्तंब सुत्र नाही, सत्याषाठ सूत्र आहे. पण अर्थ एकच: 
आहे. कुष्ण यजुर्वेद म्हणण्याची पद्धती अधिक ऐटबाज आहे. तिसरी म्हणजे ौग्वेदी. क्र्ग्वेदी मंत्रोन्चा- 
रात एवढी ऐट नाही पण सुरेलपणा आहे. अश्या रीतीने सुकते म्हणण्यात आल्यानंतर शास्त्राथं व्ह्ययच्ञा. 


गुरूंना उद्देशून ' शास्त्रसेवामवघारय ” असे म्हणून सुरवात व्हायचो. मग व्याकरण, न्याय, | 
वेदान्त यांचा पूर्वोत्तरपक्ष सुरू व्हायचा. अलंकारशास्त्राचा पूर्वोत्तरपक्ष व्हायचा. पण कोणत्याही 
शास्त्राच्या पुर्वोत्तरपक्षामध्ये व्याकरण आणि वाक्‍यमीमांसा हे भाग अटळपणे असायचे. उदा. वेदान्ता- 
तील विषय. घेतला तरी त्याच्यात व्याकरण आणि वाक्‍यंमीमांसा चालत असत. उदा. “ ह्या ठिकाणी ही 
करणतृतीया आहे का? ”, * ही कमेणिषष्ठी आहे की संबंधसामान्यषष्ठी आहे ? * असा विचार होत 
असें. म्हणजे एका शास्त्राचा ( उदा. वेदान्ताचा) दुसऱ्या क्षास्त्राशी (उदा. व्याकरणाशी) असलेला 
संबंध स्पष्ट होत असे. वाक्यमीमांसा चालत असताना, लक्षणा कुठे मानायची, व्यंजना कुठे मानायची, 
ह्या स्त्ररूपाच्या सिद्धांतांची चर्चा होत असे. एक शास्त्र व्यवस्थित रीतीने म्हणणाऱ्या माणसाला इतर 
झास्त्रांचा चांगला स्पश्षं होत असे. 
.: _ पूर्वोत्तरपक्ष' होत असताना असा ' शास्त्रान्तरसंचार ' होत असे. पण विषयान्तरसंचार होऊ देत 
नसत्र. विषयान्तर होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झ्ाली'-को 'गुढुजी' सांगत कीं “ आता ही चर्चा पुरी' 


स्य नवभारत. फेब्र.-माचे, १९८१ 


झाली, मूळ मुद्याकडे परत येऊया. ” यावर जर कुणी म्हणाला, “ पण चर्चा अर्धवट राहिली आहे ” 
तर गुरुजी म्हणत, “या विशिष्ट विषयावर स्वतंत्र झ्यास्त्राथे करू ” आणि ते तसा घडवून आणीत: 
उदा. समजा वेदान्तामध्ये ' अविद्येचे लक्षण काय आहे? ह्या विषयावर शास्त्रा थे चालू असताना 
त्याच्याशी संबंधित उपविषयांवर विस्ताराने पुर्वोत्तरपक्ष होऊ लागले तर गुरुजी सांगत की हा उपविषय 
येथे तुतं संपवू , त्याच्यावर पुढे स्वतंत्रपणे शास्त्राथ॑ करू आणि अविद्येचे लक्षण हा जो आजचा 
विषय आहे त्याकडे परत वळू. 

अझा तर्‍हेचा श्यास्त्राथं सतत होत असल्यामुळे शास्त्रविचार पक्का करून घेण्याकडे ह्या शिक्षण- 
पद्धतीची प्रवृत्ती होती, 

* पंक्ती लावणे? ही ह्या शिकण्या-शिकविण्यातील मध्यवर्ती प्रक्रिया होती. पंकतीमधील 
प्रत्येक पद आणि अवांतर वाक्य ह्यांचे परस्परांशी सांधे योग्य रीतीने जोडता आले पाहिजेत हे उद्दिष्ट 
असे. जर हे सांधे विकल्पाने जोडता येतात असे दिसले की वाद सुरू होत असे. 

मी मघा म्हटल्याप्रमाणे माझी न्यायमुक्‍तावरी झाल्यानंतर गुरुजींनी मला गादाघरी- 
ग्दाघरभट्टाचा नव्यन्यायावरील मोठा ग्रंथ-शिकवायला सुरवात केली. त्याच्यामध्ये मुख्य तत्त्वचितामणि, 
ह्याच्यावर रघुनाथभट्टाची दीधिति आणि त्यावर गादाधरी. गादाघधरीतील काही वादांचे, पंचवाद आणि 
उत्तरवाद यांचे गुरूजवळ अध्ययन होत असे. तेवढे क्ञाले की -हे गादाघरीच्या अनुमानखण्डाचे तृतीयांशा- 
एवढे असतील-बाकीचे स्वतः नीट समजून घ्यायचे आणि ते नीट समजले आहेत की नाहीत हे त्यातील 
विषयावर होणार्‍या पुर्वोत्तरपक्षाच्या प्रसंगी समजून येत असे. हे नव्यन्यायातील : उदाहरण आहे. पण 
वेदान्त आणि इतर शास्त्रांच्या बाबतीतही हीच अध्ययन*अध्यापनाची पद्धती होती. 


>” आता मला असे सांगा, की पाठझाळेतील सर्वेसाधारण अभ्यासक्रम काय होता ? कारण 
कोही विद्यार्थी कोतेंनकार किंवा प्रवचनकार होण्याकडे पुढे वळत, असे तुम्ही म्हणालात. तेव्हा प्राथमिक 
आणि सवसाधारण असा अभ्यासक्रम काय होता ? 

-- कुणाला कीतंनकार किवा पुराणिक व्हायचे झाले तरी त्याला सर्व शास्त्रांचे प्राथमिक 
प्रकरण ग्रंथ शिकवीत असत. कीतंनकाराला तर वेदान्त सांगावाच लागतो, पण त्याला काही न्यायही 
पाहिजे. तेव्हा ' तकंदीपिका व्हायची. त्याला पूवमीमांसाही काही अवगत असावी लागे. तेव्हा त्याचा. 
£ अथंसंग्रह' ' करून घेत असत. “ वेदान्तसार ' आणि “ पड्चदशी * यांचे वेदान्तासाठी अध्ययन होत' 
असे. व्याकरणातील 'लघुसिद्धान्तकौमुदी" होत असे. अलंकारशास्त्रावरील अप्पय्य दीक्षितांचा कुवलयानंद 
ह्वा ग्रंथ व्हायचा. असे हे प्राथमिक प्रकरणग्रंथ सवें विद्यार्थ्यांना शिकविले जात. ही प्रोथमिक तयारी 
होऊन मग तो कीतंनकार व्हायचा. 

-- समजा, साहित्यिक व्युत्पत्ती व्हायला एक वर्षं लागायचे. मग हे प्राथमिक ग्रंथ शिकविले 
जात. हे एकामागून एक असे शिकवीत की एकाच वेळी शिकवीत? , | 

--“” एकाच वेळी शिकवीत. सकाळी “ तकंसंग्रह्‌ ' किवा * तकंदीपिकेचा ' पाठ म्हायचा, तर 
दुपारी 'वेदान्तसारा'चा व्हायचा किवा “ पंचदशी'चा व्हायचा, संध्याकाळी पुर्वमीमांसेच्या "अथेसंग्रहा'चा 
व्हायचा. म्हणजे दिवसातून तीन चार विषयांचे एकदमच पाठ होत असत आणि जे ह्या प्राथमिक 
ग्रंथांच्या पलीकडे गेले आहेत त्यांचा मुख्यतः एकच विषय असे. .तो स्वतः इतर काही अध्ययन करीत 
असेल. पण त्याचा पाठ जो व्हायचा दोन-अडीच तास, तो त्याच्या मुख्य विषयाचा असायचा. ह्या 
विषयामध्ये त्याने पारंगत व्हावे हे ह्या शिक्षणपद्धतीचे उद्दिष्ट असे. * हा नैयायिक आहे * ह्घाः 
म्हणण्याचा अर्थ असा असे की इतर काही त्याला येत असेल, पण न्यायात तो पारंगत आहे. हा 
बुस्याकरण माहे, तेव्हा त्याचे व्याकरण यथासांग झाळेले, असले पाहिजे. तल . 


अनुक्रमणिका 


भध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल सांत 


-- हे संबं आवश्‍यक प्राथमिक ग्रंथ घेतले तर त्यांचे अध्ययन पुरे व्हायला साधारण किती 
वेळ लागत असे ? 

-- साधारणपणे एक ते दीड वर्ष 

-- आता समजा, हे शिकल्यानंतर त्याला कीतंनकार व्हायचे असेल तर त्याचा पुढचा 
अस्यासक्रम काय असे? द 
: -- मग त्याला पुर्वरंगाचे विषय व उत्तररंगाची कथानके आणि त्याला जोड म्हणून संगीत 
शिकवीत. गाणी म्हणण्याची पद्धती, मराठी अभंग, आर्या, इ. हे सर्वे पाठशाळेतच शिकविण्यात येत असे. 

::.__ -- पण समजा, तो शास्त्राकडे वळला. तर त्याला कोणते तरी एक शास्त्र निवडून त्याच्यात 
पारंगत व्हावे लागत असे, नाही का? 

-- हो, पण आमच्या पाठझाळेच्या एका वैशिष्ट्याचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तिच्यात 
आधुनिक. शिक्षणही देण्यात येत असे. इंग्रजी, इतिहास, भूगोल, भोतिकशास्त्रांची प्राथमिक माहिती हे 
सर्वे शिकविण्यात येतं असे. मराठी व्याकरण, काही गणित, काही ज्योतिष हेही शिकविण्यात येत असे. 
म्हणजे माध्यमिक शाळेत जे शिक्षण असे ते आमच्याकडे देण्यात येत असे. मी स्वतः लहानपणीच 
फलज्योतिष शिकलो. म्हणजे मुहृतंज्योतिष. हे मी वडिलांकडे शिकलो आणि नंतर वाईला गेलो, 

दुसरी गोष्ट अक्षी की विद्यार्थी पाठशाळेत शिकत असताना त्याच्या कमकांडाकडे लक्ष असे, 
तो. संध्यावंदन करतो की नाही, स्तोत्रपठण करतो की नाही इत्यादी. दर आठवड्याला सोमवारी 
स्तोत्रपाठ होत असे. असा नित्यक्रम असे | 

-> आता मध्यवर्ती अभ्यासक्रमाविषयी असे म्हणता येईल की साधारणपणे एक वषें व्युत्पत्ती 
होण्यासाठी लागत असे; दीडवषं प्राथमिक, प्रकरणग्रंथाच्या अध्ययनासाठी लागत असे आणि मग विद्यार्थी 
एका विविष्ट शास्त्रात पारंगत होण्यासाठी म्हणून त्याचे अध्ययन करीत असे. हे अध्ययन किती काळ 
चालायचे ? 

- -- हे अर्थात्‌ प्रत्येकाच्या कुवतीवर अवलंबून असे. कित्येकांना एका शास्त्रात पारंगत 
होण्यासाठी तीनंचार वषें लागत, कित्येकांना बारा वर्षे लागत. ह्याला मर्यादा नसे; ज्याची त्याची 
कुवत, धारणाशक्ती, वादशक्ती भिन्न असते. कित्येकांना ग्रंथ वाचून चांगले सांगता येई; पण पुर्वोत्तरपक्ष 
करताना ते अडत, काही पूर्वोत्तरपक्षात चमकत पण त्यांची मूळची ग्रंथाध्ययनाची तयारी कमी पडत 
असे. उत्कृष्ट, स्वभावसिद्ध वक्ता. सभा जिंकतो; पण त्याचे मुद्दे कमी असू शकतात. त्यांचा विस्तार 
करण्यांत तो तरबेज असतो. त्याप्रमाणे चांगला वादपटू असला तरी त्याचे मूळ अध्ययन कभी 
असण्याची शक्यता असते. पण चार वादपटू जमले तर त्यांना एकमेकांशी तोंड देताना अध्ययनाचीं 

वांगळी सामग्री आवश्यक असे. अशा रीतीने हे शास्त्राथ होत .असत. 


-- स्वतः पाठशाळा स्थापन करून ती चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी एखाद्या माणसाला 
किती तयारी. करावी लागत असे , 


_, -<>बारा ते चवदा वर्षे, कारण स्वतः पाठशाळा चालवायची तर स्वतःचा विषय सोडून जे 
इतर विषय शिकविले जात असतील ते कशाप्रकारे शिकवले जात आहेत ह्याची चांगली कल्पना 
प्रमुखाला असावी लागते. समजा तो वैय्याकरण आहे तर तो न्यायाचे अध्यापन करू शकणार नाही; 
वण न्याय कशा रीतीने शिकविला जात आहे हे त्याला समजले पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये काही 
गडबड आहे का हे तर त्याला कळलेच पाहिजे. म्हणजे त्याचा प्रत्येक विषय पक्का असला पाहिजे. मी 
स्वतःला कधी वँग्याकरण म्हणत नाही पण मी कौमुदी अश्या रीतीने शिकलो आहे की वैय्याकरणं काम 
सांगतो, आहे आणि ते. बरोबर सांगतो आहे की नाही हे माझ्या. बरोबर घ्यानात येते. .उदा, . माध्व- 


आठ नवभारत फेत्र.-मार्च, १९८१ 


वेदान्त हा माझा विषय नाही; पण मी तो वाचला आहे. हा एक विज्षेष शिस्तीचा विषय आहे. तो कसा 
शिकविला जात आहे हे प्रमुखाला समजलेच पाहिजे. तेव्हा प्रमुखाला सर्व विषयाचे आकलन पाहिजे. 


'णणण पाठझाळेतील विद्यार्थ्यांचा दिनफ़म कसा असे ? 

र्‍णा प्रातःकाळी ५ वाजता पाठशाळेची घंटा व्हायची. तेव्हा सर्वजण उठून प्राथना म्हणत. 
तिच्यात राष्ट्रीय प्रार्थनाही असे. कारण आमच्या पाठझाळेत तेव्हा तळेगावच्या समर्थ विद्यालयातील 
देशभक्त सडास्त्रक्रांतिवादी मंडळी आली होती. आमच्या गुखूचाही त्या राष्ट्रीय वातावरणाशी घनिष्ठ 
संबंध होता. तेव्हा प्रातःकाळच्या प्रार्थनेत राष्ट्रीय प्रार्थनाही अंतभूत झाली होती. त्यानंतर आम्ही 
स्नानाला जात असू. गुरू व सर्वे विद्यार्थी शीतोदकस्नान करीत. मग संध्यावंदन व्हायचे. 

-ण॑ सामुदायिक संध्यावंदन होत असे का ? 


"ण नाही. पण प्रत्येकजण करीत असे. फारतर पन्नास-साठ विद्यार्थी भसत. त्यामुळे कोण कुठे 
आहे, काय करीत आहे हे कळत असे. मग सूर्यनमस्कार होन. ते सक्तीचे नव्हते. कित्येकजण तर बारादो- 
पयंत सूर्यनमस्कार घालीत. पण माझ्यावर ह्या बाराशेवाल्यांचा काही परिणाम होत नसे. माझे 
काही अत्यंत चांगले मित्र बाराहे नमस्कार घालायचे. मी दोडशे घालीत असे. पण मो योगासने 
करीत असे. मी ती घरी शिकलो होतो. योगसूत्रांचाही मी स्वत: अभ्यास केला होता. योगाकडे 
अलिकडे जगाचे फार लक्ष गेले आहे. परंतु माझे लहानपणापासुन योगाकडे लक्ष आहे. योगामध्ये 
जो सिद्धिपाद आहे त्याच्यात अष्टसिद्धी सांगितल्या आहेत. त्या खऱ्या की खोट्या आहेत असा वाद 
पाठशाळेत चालत असे. आमचे गुरू जन्या पद्धतीने सर्व जीवन जगणारे होते. पण ते म्हणायचे “ हा 
अर्थेवाद आहे; स्तुतिपर आहे; असे खरोखर घडत नाही. त्यावेळोही खूप दैवशक्‍तीचे साधुपुरुष, 
जसे आज दिसतात तसे, होते. नारायणमहाराज वर्गरे. ते चमत्कार करतात अशी अनेकांची समजत 
होती. पण आमचे गुरुजी सांगत, ' चमत्कार होऊ शकत नाही" आणि याचे उदाहरण ते असे 
देत की ' व्यासासारख्यांना दिव्यदृष्टी होती. ! पण ती आपल्यासारख्यांना |नाही ' असे प्रत्यक्ष 
शंकराचार्यांनी म्हटले आहे. देवताधिकरणामध्ये त्यांनी हे म्हटले आहे. तेव्हा चमत्कार असे काही असत 
नाहीत असे त्यांचे म्हणणे असे. 

हा विवेकवाद किवा बुद्धिवाद हा आमच्या पाठशाळेच्या शिक्षणाचा भाग होता. राष्ट्रीय 
वृत्ती हा दुसरा भाग. इतिहासाचे अध्ययन ह्या दृष्टिकोनातून होत असे. गेल्या हजार वर्षांत भारताचा 
वारंवार पराभव का झाला ह्याचो सतत मीमांसा चालू असे. त्यामुळे लो, टिळक, दादाभाई नौरोजी 
यांचे विचार आमच्याकडे यायचे. सुधारकी विचारही यायचे. पण आमच्या गुरुजींना सुरवातीला 
आगरकरी सुधारकी विचार मान्य नव्हते. र 

"ण थांबा. दिनक्रमाकडे परत वळूया. आपले सूर्यनमस्कार घालून झाले आहेत. 


नमस्कार घातल्णनंतर सकाळची न्याहरी व्हायची आणि नंतर पाठ सुरू होत. सकाळचे 
पाठ सरासरी ११-३० वाजेपर्यंत चालत. ८ ते ११-३० ही सकाळच्या पाठाची वेळ असे. त्यानंतर' 
भोजन. आम्ही काही मधुकरी असू, काही विद्यार्थ्यांचा खर्च त्यांचे वडील पाठवीत असत आणि 
शाळेला ज्या देणग्या मिळत असत त्यांतून काही विद्यार्थ्यांची सोय करण्यात येत असे. असे तीन कान्न 
विद्यार्थी असत. मी जवळजवळ चार वर्षे मधुकरी मागून रहात असे. माझा अनुभव असा शो 
प्रत्येक दिवशी, भिक्षापात्र घेऊन बाहेर पडताना, जिवावर यायचे. कधीही, कोणत्याही जन, की 
मागायला बाहेर पडताना जिवावर आले नाही असे झाले नाही. प्रथम मो माझ्या ब्रह्मचर्याच्या व. 
भाग म्हणून भिक्षा मागत असे. पुढे आमच्याकडे ज्या चर्चा चालत असत त्यांचा माझ्या मनावर नावा 


झाला. आमच्याकडे खूप चर्चा होत, विनोबा भावे आमच्याकडे आले होते. ते जवळजवळ एक वषे येथे.. 


भध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल मऊ 


होते. राष्ट्रीय चळवळीत कॉम करणारी क्रांतिकारक तरुण मंडळी आली होती ते अनेक प्रश्‍नांची चर्चा 
करीत. त्यामळे माझा जो परंपरानिष्ठं दष्टिकोन होता, स्नानसंध्या, स्पर्शास्प्श विचार, सोवळघात 
कायम रहायचे, हे जे विचार होते, ते सतराव्या वर्षी साफ नाहीसे झाले आणि माझा नवा राजकीय 
दृष्टिकोन तयार होऊ लागला 

-- ठीक. आता तुम्ही भोजन उरकले आहे असे समजू या. साधारणेपणे १२ वाजेपर्यंत भोजन 
उरकले जात असेल ? | 

-- १२.३० वाजेपर्यंत. नंतर तासभर विश्रांती व्हायची व साधारणपणे २ वाजतां परत पाठ 
सु€ू व्हायचे. पाठाचा एक क्रम असे. पूर्वावलोकन, प्रत्यक्ष पाठ आणि चिंतनिका असा क्रम असे. पूर्ववि- 
लोकने सामुदायिक असे. म्हणजे जो पुढे पाठे व्हायचा तो कितपत समजतो हे पूर्वावलोकनातं पहाण्यात 
येत असे. नंतर प्रत्यक्ष पाठ. नंतर हा पाठ आपल्याला कितपत समजला आहे हे पहाण्यासाठी म्हणून 
विद्यार्थी तो एकमेकांना समजावून सांगत असत. अशा रीतीने ते अध्ययन चालायचे 

: -- चितनिका चालताना गरू तेथे हजर असंत का ? 

-- नाही. काय व्हायचे, पाठ सुरू झोला कौ आदळला पाठ कितपत समजला आहें ह्याची दहा 
मिनिटे तपासणी व्हायची. ही तपासणी झाली की नवा पाठ सुरू होत अंसे. शिवाय नव्या पाठोशीं 
मागल्या पाठांचा संबंध अंसे. ह्यांमुळे विद्यार्थ्याचा तो पाठ तयार आहे की नाही हे संमजूंने येत असें 
शिवायं वरच्या वर्गात, शास्त्राच्या वर्गात, चार-पाच विद्यार्थी असत. साहित्यव्युत्पतींच्या वर्गात दहा- 
वेधरा विद्यार्थी असत. पण शास्त्राच्या वर्गात चारपाच विद्यार्थी असत त्यामुळे विद्यार्थ्याची तयारी होतं 
आहे की नाही हे वर्गातच कळून येत असे. तो तयार होतच जायचा कारण रोजच त्याची परीक्षा होत 
असे. अंशी अध्ययनाची पद्धती होती. परीक्षां कधी आहे, परीक्षेची तयारी कधी करायची असा प्रदन 
नसे. ह्यामळे जुन्या काळातले शांस्त्रीपंडित नवीनांना परीक्षा कसल्या देत बसला आहात, असें 
विचारायचे. त्यांचे म्हणणे असे की तुम्ही जर विश्षिष्टं वेळी परीक्षेला बंसत असाल तर तुमची रोज 
परीक्षां होत नाही असा त्याचा अर्थ होतो, म्हणजे तुम्ही नुसंती श्रव॑णभक्‍्ती करता तुम्ही जे ऐकता 
ते एका कानात शिरून दुसऱ्या कानातून बाहेर पडते असेही होत असेल. असे त्यांचे म्हणण असे. ' 

-- पाठ दोन ते चार वाजेपर्यंत चालत असे का? 

-- नाहो. प्रत्येक पाठ साधारणपणे ५० मिनिटे चालत असे. त्यांनंतर दुसरा पाठ सुरू होते 
असे. दुपारचे पाठ दोत वाजपासूत सूर्योस्त।पूर्वी पंधराएक मिनिटापग्रंत चालंत असतं. सूर्पास्ता च्यावेळी 
सवंजण संध्यावंदन करीत. त्यानंतर स्तोत्रपाठ होत. मग रात्रीचे भोजन. 

-- भोजनानंतर ? 

-- भोजनानंतर काही नाही 

-- मंग तुम्हाला स्वतःचा अभ्य़ास करायला कधी वेळ मिळत असे 

_. पाठांच्या मधन वेळ मिळत असे. शिवाय पूर्वावलोकत आणि चितनिर्का हा स्वेतः केलेला 
अभ्यास भसे 

-- पण खाजगी रीतीने अंभ्यास करायला वेळ कधी असे? 

-- रात्री हा वेळ मिळत असे. कारण भोजनानंतर रात्री काहीही नसे. मी रात्री ११ वाजे 
पर्यंत वाचन करीत असे. वेगवेगळा विषयांचे. त्याला काही मर्यादा नसे 


>- पाठशाळेला देणग्या कज्षा मिळत? 
-_ ह्यासाठी प्रचारक असत. महादेवशास्त्री दिवेकर, त्याचप्रमाणे गोंविदंबुवा देवं, महांदेव- 
झास्त्री वाटवे, वासुदेवशास्त्री कोनकर, शंकरराव जोशी हे प्रचारक होते. ते ' देणग्या गोळा. करीत. 


होंक देणाया देत असत. 


द्दा नवभारत फेब्रु -माचे, १९८१ 


“-.ह्या देणग्यांवर-पाठशाळा- ब्राधारणपणे.व्य़वस्थितपणे. चालत असे, नाही _का_? 

7 व्यवस्थितपणे. चाळत असे..त्याच्यात-कधी खंड पडला ताही. शिवाय भामच्या माधुकरीची 
ह्याला, जोड असे.ना ? 

"ण म्हणजे ह्या पद्धतीच्या अध्ययन-अषध्यापनाला सावंजनिक पाठिंबा होता ! 

णेण् होय !- अशी त्यावेळी. परिस्थिती होतो, 


"र तुमच्या स्वत:च्या अध्ययनाकडे 


चा 'फिलूत. वळूया. तुमची जागदीशी, गादाघरी झालेली आहे. 
पुढे काय झाले. 


पाठशाळेतील आपले शांकर भाष्याचे अष्ठप्रयश 
आहे, घुटपटाची खटपट आहे, त्याने देशाचा 


तेरो जा” असे ते मला म्हणाले. मो स्वामी 


सत्यदेव, एक कामगार नेते होते. पण होते 
संन्य़ासी. त्यांचा आशयही असाच. होता. ह्याचा माझ्या विच! फार परिणाम व कोना 
अ॒गरकसंचेही. .निबंध वाचले होते आणि _ जुन्या परंपरेवरील माझी. श्रद्धा ढिली झाली होती. 
नेस्तनाबूद नव्हती.. झाली. तेव्हा मी विनोबांवरोवर स्वामींना,न सांगताच डोद्यांला. त्यांच्या. घरी 


त दाला मड पड क "ता नाही.भशी माझी खात्री होती. 
तोपर्यंत गोसाव्य़ाचा होता, म्हणजे जटा होत्या. मिा नव्हत्या, कारण.मी संत्रा वर्षांचा होतो. मी बडोदा, 
स्टेशनवर पोचलो. तेव्हा तेथे जवळच केस्‌ कापून घेतले आणि गोटा केला र 
घरी गेलो. त्यांनी आमची व्यवस्था केली होतो. तिथे. एक विद्यायिमंडळ होते रावपुर्‍्यामध्ये. तिथे 
आम्ही. राहिलो. विनोबांनी मला इंग्रजी शिकविले. हे माझे शिक्षणही व्युत्पत्तिपद्धतीने झाले. म्हणजे 
त्रखंडकरांची, भाषांतरमाला, ..तीन पुस्तकांची, तीन महिन्यांत.पुरी झाली. त्यानंतर : टीचिंग अपरॅफु 
ख्याइस्ट * हे टॉल्स्टॉयचे सोप्या भाषेतील पुस्तक, ' सॅन्फडं झेड. मटन वद 

०7 हेघाची “ इनामदारांचा बाळू ! आणि * 
आहेत, नाही का? 

-7 हो ! तेव्हा हे.पुस्तक.आणि लेबचे.' टेल्स फॉम शेक्सपीअर ' है. पुस्तक, . अशी तीन पुस्तके 
सरी.सहा महिन्यांत वाचली...भर्थात माझे स्पेलिंग कच्चे होते. ते अजूनही, आहे. परंतु वाक्यरचना, 


शिकवीत होते. जेव्हा ते मला लॅब्स .टेल्सः, शिकवू. लागले, तेव्हा मी. ह्यांना. 


री त्वके होेष्द > वाचून: सी, ितचक त्यांन 

सांगितली. “ अरे तुला समजले,की सगळे' ते म्हणाले, पुढे.म्हणाले-. 'इंग्रजी शिकून झाले. व नायू 

साबरमतोच्या सत्या ग्रहाश्रमामध्ये जायचे आणि तिथे सेवा करायची क "क नपूण 
हे ऐकून मला धस्स झाले. मी अमेरिकेला जाण्यांसाठो-'इग्रजी, शिक, 


ता ् वै ,होतो- आणि. 
ऐवजी:विणकाम:करायंचे, चरखा .चालवायचा है-कांही मला पढना, तेव्हा. हीतो: आणि पपच. 


पि मी तिथूनही गपच 
रात्री खळूत गैहो> म्हणजे मी आणि. दामोदरशास्त्रो. कोनकर असे. पळूक,आहो. हह ळा क नळी 
तिथून तिघाला होता, कारण मध्यंतरात कानडास्त्री यांनी आ 9 देव: अगोदरचः 
|. 


म्हाला शोधूनः काढळे,,होते. भाणि 


अध्ययन आणि चैचारिक वाटचाल भकरा!* 


त्यांनी वाईला लिहिले होते, की हे तिघे येथे बडोद्याला सुखरूप आहेत. माझ्या गुरुजींना मो पळून गेलो 
आणि बेपत्ता झालो याचे फारःव।ईट वाटले होते. त्यांनो माझ्या वडिलांना त्याविषयी एक पत्र लिहिल. 
माझ्या वडिलांनी मुरुजींना उलट: लिंहिले.की तुम्ही 'काही काळजी करू नका. तो »घावेल, धावेल, 
थकेल आणि परतेल. आणि त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे मी परत आलो. आणि' कानडेशास्त्र्यांना भेटलो. “मंग 
गुरुजींची भेट घेतली, त्यांच्या पाया पडून त्यांना शरण गेलो. क्षमा मागितंली. ते. म्हणाले ' क्षमा 
कसली मागतोस? आलास ना? याच्यात सवं आल.,' 

ह्यामुळे, अमेरिकेत जाऊन आधुनिक शिक्षण घेण्याची माझी वासना: तज्ञीच,अतृप्त :राहिली मी! 
इंग्रजी वाचत:होतो, पण फार.नाही.'मी शास्त्रेच जास्त वाचीत होतो. नंतर मला असे वाटूःलागल, को 
आपण एखादी पदवी घ्यावी.'म्हणून मी वाराणसीला गेलो. तेथे आमच्या स्वामींचे, एक. शिष्य:ग्नरोगानंद। 
म्हणून होते. त्यांचा एक सुरेख मठ बिंदुमाधव घाटावर होता. तिथून समोरच गंगेचे, दर्शत घडत असे 
तो.सबंधर मठच, मला मिळाल्यासारखा झाला, कारण योगानंद तेथे नव्हते; ते प्रचारासाठी महाराष्ट्रात 
निघन.आले होते.ते मूळचे सोलापुरचे होते. पण येथे आल्यावर त्यांना पोटाची काही व्याधी जडली 
आणि ते लवकर निवतंले. मी मठात रहात असे. जवळच्याच. मोहल्ल्यामध्ये लक्ष्मणशास्त्री' द्रविड 
यांची पाठशाला होती. तिच्यात ते स्वतः, त्यांचे चिरंजीव राजेइवरशात्त्री, आणि इतर मंडळो, उदा 
नित्यानंद पर्वतीयश्शास्त्री, शिकवित पवंतीयशास्त्री हे चतुःशास्त्री होते. 

-- चतुःशास्त्री म्हणजे कोणत्या चार शास्त्रांचे अधिकारी ? 

>> व्याकरण, न्याय, मीमांसा, 

--.आणि अलंकारशास्त्र?, 

-- छे! छे ! अलंकोरशास्त्र हे तसे मोठे-शास्त्रच नव्हे: त्याची व्युत्पत्ती करून घ्यावी लागत 
नाही. ते सोपे असते. उदा. मी अलंकारशास्त्र कधी शिकलोच नाही. परंतु मी त्याचे पाठ दिले 'आहेतं. 
“रसगंगाधर' तर नव्यन्यायाच्या. होलीत. आहे. पण: तोही मी शिकविला आहे. चवथे शास्त्र म्हणजे वेदान्त. 

ह्या सर्व पंडितांकडे, राजेश्‍वरशास्त्री, पर्वेतीयशास्त्री यांच्याकडे मी थोडेथोडे पाठ घेतले. पण 
आमच्या वाईच्या पाठशाळेत गुरुजींनी काहीशी'पश्‍्चिमी शिस्त ' आणली होती. उदा: ९ 'वाजून' ५ मिनिटा- 
पासून तो .१०. वाजेपर्यंत एक पाठ, इ. वेळापत्रक लागलेले. असे.. पण.या, पंडितांच्या घरी वेळापत्रक नसे. 
तुम्ही सक्राळी पाठासाठी,गेला तर दुपारी, संध्याकाळी कधीही पाठ होईल.मला ह्या:पदिचमी. शिस्तीची. 
सव्य झाली होती. मो. मूळचा खेड्यातला.ःमला तजी ,म्हणण्यासारखी, शिस्त. नव्हती. . पण प्राज्ञ _साठ- 
शाळेत आल्यापासून शिस्त माझ्य़ा अंगवळणी पडली. आपल्याला स्वराज्य, स्वातंत्रपर, मिळवायचे आहे, . 
त्यासाठी लष्करी शिस्त आपल्या अंगी बाणली पाहिजे असा पाठझाळेतला.विचार होता; आमचे स्वामी 
जरी जन्या पद्धतीचे. अनुष्ठान करणारे शास्त्री होते तरी लष्करी शिस्त आणि आधुनिक भोतिक विद्या 
यांच्याविषयी त्यांना फार आदर होता. मी पाच वर्षे पाठशाळेत राहिलो होतो म्हणन ह्या शिस्तीची 
मला सवय जडली होती. म्हणून मी एका गुरूकडे रहायचे नाही, पण अनेक गुलूंचे पाठ ऐंक्रायचे असे 
ठरविले. उदा. राजेश्‍्वरशास्त्र्यांचे गुरू वामाचरण भट्टाचार्य हे महानैयाथिक होते. त्यांच्याकडे जाऊन 
मी. पाठ ऐकत असे. त्यांचा पाठ इतकां सोपा असे, सुरेख असे को काही विचारू नका. राजेश्‍वरशास्त्री 
नकतेच न्यायाचायं झाले होते. त्यांचा पाठ अतिशय कठीण असे. कारण विद्यार्थ्यांना समजेल अशा 
रीतीने पाठ! द्यायची शिस्त'त्यांना' अजून लागांयचो होती. 'पुढे'लागेली असेल. ते'त्रि्षंडपंडित मानले 
जोतात.ःपण वामाचरण॑भट्टोचांयांकडे गेल्यानंतर मला फार'समाधाने' झाले 

“> रांजेश्‍वरक्षास्तर्यांनी लिहिलेले असे काही आहेका हो? 

८->थोडे' आहे!'त्यांनी'“भ!रतीय राजनोतीवर'काही लिहिले'आंहे.'मी त्यांतले काही वांचोयेलॉ' 
घेतले, पण आधुनिक राजनीतीचा अभ्यांसं मी 'केला* असल्यामुळे 'मॅला त्यांचे काही विशेष वाटले नाही! 


अनुक्रमणिका 


चाह नवभारत फेब्र.-माचे, १९८१ 


-र्‍ त्यांनी न्यायावर काही लिहिले आहेका? 

- थोडे लिहिले आहे दिनकरी-रामरुद्री जी आहे न्यायमुक्‍तावलीवर, तिच्या शेवटच्या भागात 
जिथे रामरुद्री नाही तिथे तिची पूरणी राजेश्‍वरक्शास्त्र्यांनी लिहिली आहे. पण त्यांनी फार लिहिळे नाही 
हे खरे आहे. त्यांनी लिहिले असते तर ते. फार चांगले झाले असते. 

-ण काझीला तुम्ही किती वर्षे राहिला ? 

“ण मी तीन वर्षे राहिलो. पण उन्हाळ्यात मी वाईला यायचो व मग परत जायचो. काशीला 
मीं नियमाने पाठ आणि शास्त्राथं ऐकत असे. नियमाने एका गुरूकडे का राहिलो नाही ते मी मघा 
सांगितलेच. काशीला संस्कृत महाविद्यालय होते. पण मी तेथे गेलो नाही. तेथे व्यवस्थितपणे पाठ 
चालत, मी तेथे का गेलो नाही हे मला अता आठवत नाही. पण गेलो नाही हे खरे. 

-“” तुम्ही काशीला मुख्यतः न्याय शिकला का ? 

ण न्याय, वेदान्त, शाब्दबोध- म्हणजे व्युत्पत्तिवाद; ह्याच्यात व्याकरणाचा विषय येतो; 
म्हणून तुलनात्मक व्यृत्पत्तिवाद झाला माझा. म्हणजे वैयाकरण, मीमांसक आणि नैयाधिक या सर्वांचा 
शाब्दबीध व्यवस्थित रीतीने झाला माझा. वेदान्ताचाही शास्त्राथे मी केलेला आहे. 

-“” वेदान्ताचे कोण प्रमुख शास्त्री होते? 

-- पवंतीयशास्त्री. ट 

-7 हे मराठी गृहस्थ होते का? 

-ण मूळचे मराठी. म्हणजे हिमालयाकडे जी महाराष्ट्रीय मंडळी गेली आणि अनेक पिढ्या 
राहिली, तिच्यातले ते होते. पण काशीमध्ये मराठी मोहल्यात राहिल्यामुळे त्यांना मराठी येत असे. 
नित्यानंद पंडितांचा अधिकार सर्वांना मान्य होता. 

-: न्यायाचे प्रमुख पंडित म्हणजे वामाच्रण भट्टाचाये नाही का? 

> हो. 

>- हे आजचे प्रा. शिबजीवन भट्टाचायं यांचे वडील का ? 

7 नाही. ते वेगळे. तेही महान्‌ नैयाथिक होते. त्यांचे नाव पंचानन तकरत्न भट्टाचार्य. 
त्यावेळी काशीला अव्वल दर्जाचे दहा ते बारा नैयायिक असावे. हे नैयायिक बौद्धन्याय, जैनन्याय ही 
शास्त्रेही शिकवीत. त्यांच्याकडे जैनन्याय शिकायला जैन मंडळी येत असे. बौद्धन्याय आणि जैनन्याय 
राखला ह्या लोकांनी. 

>> बोद्धन्याय शिकायला कुणी येत असे का? 

- आपलीच मंडळी बोद्धन्याय शिकायची. पण जैन मंडळी मात्र जैनन्याय शिकायला यायची. 

-: कुणी परदेशी बौद्ध बौद्धन्याय शिकायला येत का? 

>- नाही. 

च वु काशीला तीन वर्षे राहून, न्याय, मीमांसा, वेदान्त आणि व्याकरण श्रिकून मग कलकत्त्याला 
ला ना? 


7 कलकत्त्याला मी प्रथम * तकेतीथं ' ह्या पदवीची माध्यमिक परी, 
अंतिम परीक्षा दिली. पण अंतिम परीक्षेसाठी मी वाईहून कलकत्त्याला मो; जी ् व्य ळा 
अंतिम परीक्षेसाठी गेलो माझ्यापाझ्ी आहे ते प्रमाणपत्र. कोणतीतरी पदवी पाहिजे म्हणन ली ह्या 
मिळविली. पदवीकरता शिकायचे असते तर तिथे मी राहिलो असतो आणि शावन्यात त "व. 
विल्या असत्या, त्या. क्रमाने मिळत. पुण माझे तिकडे लक्ष नव्हते, वदता मिहिर 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल तेरा 


-- तेव्हा असे म्हणूया, की ह्या वेळेपर्यंत न्याय, मीमांसा आणि वेदान्त यांच्यांत तुमची पक्की 
बैठक बसली आणि नंतर तुमचे पुढील अध्ययन चालूच राहिले. 


-- ते चालूच राहिले. कारण मी हे विषय शिकवीत राहिलो. एकवीस सालापासून तो तीस 
सालापर्यंत हे विषय मी वाईला शिकवीत होतो. माझे शिकविण्याचे तीन पर्याय झाले. मी अलंकारशास्त्र 
क्षिकवीत असे, न्याय आणि वेदान्त शिकवीत असे. पूर्वमीमांसाही मी काही काळ श्िकविलेली आहे. 
उदा. गोस्वामी पांड्रंगशास्त्री हे माझे न्यायाचे आणि वेदान्ताचे विद्यार्थी, मग ते काशीला गेले. मी 
काझीला शिकून आलो ना तेव्हा त्यांचाही काशीकडे ओढा लागला. तसेचं रघुनाथशास्त्री कोगजे, तकंतीथं 
हे माझे विद्यार्थी. ते धमंनिणय मंडळाचे संचालक होते. त्यांचे तकंतीथे ह्या पदवीपयंत नव्हे, पण 
माध्यमिक परीक्षेपर्यंतचे अध्ययन मी करून घेतले. नंतर बळवंतराव खरे हे माझे विद्यार्थी होते. ते धमं- 
कोशात काम करीत. ते मेट्रिक झाले होते व पुढे लष्करात गेले. त्यांना मी न्याय व वेदान्त शिकविला. 
एक गोखले होते, मिरजेचे. हे घराणे गायनासाठी प्रसिद्ध होते. ' महादेवशास्त्री ' हे त्यांचे नाव. हे पुढे 
हायस्कूल-शिक्षक झाले. हे माझ्यापाशी न्याय शिकले. तकंतीर्थ झाले. ते गवई घराण्यातले असल्यामुळे एक. 
दिवशी माझा स्तोत्रपाठ ऐकून, ते म्हणाले “ शास्त्रीबुवा, तुम्ही चांगले गवई व्हाल. तुम्ही गाणे शिका.” 
पाठशाळेत आमचे गाण्याचे शिक्षक रावजी जोशी होते. ते मोठ्या गवई घराण्यातले होते. ते सुरेल, 
भाकर्षेक गात नसत. पण त्यांचे शास्त्र पक्के. गाणे शिकण्यास त्यांच्यापाशी जाऊन मी आठ दिवस, 
रोज सकाळी बसलो. ते म्हणाले, “ तुम्हाला गाणे येणार नाही. ” मग मी महादेवला म्हटले, “ अरे, 
तू गवई घराण्यातला. चांगले गाणे गातोस, गाण्यावर चांगले निबंध लिहितोस. तू म्हणतोस मला 
गाणे येईल आणि रावजी म्हणतात की मला गाणे येणार नाही. तर आता मी काय करू? “तो 
म्हणाला, “ मला रावजी जोशींचे मत पसंत नाही.” पण मी गाण्याचा नाद सोडून दिला. 

ह्या काळामध्ये मी मराठीत बरेच वाचन केले. सरदेसायांच्या सर्वे रियासती वाचल्या ... 

-- तुम्ही आधुनिक मराठी साहित्य जे वाचले त्याचा तुमच्या मनावर काय संस्कार झाला ?_ 

__ क्रेशवत, चंद्रशेखर, गोविदाग्रज, अनिल, बोरकर, इ. कवी मी वाचले. अजून वाचतो. मी 
संतवाडूमय लहानपणापासून वाचीत हातो. त्या पाश्वंभूमीवर असे म्हणता येईल, की आधुनिक मराठी 
कविता मला आवडते; परंतु माझे मन पूर्ण आनंदाने भरून गेले आहे असा काही अनुभव मला 
तिच्यामुळे आला नाही. पण अजूनही ही कविता मला आवडते. 

हीट आणि मराठी गद्याविषयी तुम्ही काय म्हणाल ? 


__. * निबंधमाला ' तर आमच्या अध्ययनात होती कारण मराठी आम्हाला शिकवीत असत. 
* निबंधमाला ? मी सबंध वाचली होती. तिची शेली मला आवडत असे. तिची पल्लेदार वाक्यरचना 
मला आवडत असे. परंतु मला आगरकर आणि टिळक जास्त आवडत. टिळक तर मला फार आवडत. 
टिळकांची सरळ मराठी शैली, प्रसछ् गद्य मला अतिशय रुचे. त्यांचे मी नित्य वाचत करीत असे. 
भागरकरांचेही करीत असे. आगरकरांनी माझे विचार पालटून टाकले. त्यांच्यापासून मी सामाजिक 
उत्क्रांतिवाद शिकलो. स्पेन्सरची भाषांतरे मराठीत होती. मिलची भ।षांतरेही उपलब्ध होती. ' ऑन 
लिबर्टी ' चे. भाषांतर उपलब्ध होते. मिलची भाषांतरे मला तितकोशी आवडली नाहीत; पण मी 
स्पेन्सर्ची सर्वे भाषांतरित पुस्तके वाचली. सिजूविकचे ' राजनीतिशास्त्र । वाचले, सिजविकची शैली 
शास्त्रार्थाची आहे. ती मला फार आवडली. मला वाटते, मूर हा सिजूविकचा. शिष्य आहे. . 

--हो. . ह 

-_- स्पेन्सरचा अज्ञेयवाद मराठीत आहे. तोही मी वाचला, हे पश्चिमी समाजविज्ञान ,मला्‌ 
कार आकषक वाटले. , 

श्रिवरामपंत परांजपे यांचे निबंध 


चौदी नवभारत फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


--शिंवरांमेपंतांचे निबंध मी वाचीत असे; पण मझी ही जी परंपरागतं शिक्षणाची पद्धती 
होती आणि बोध थोडक्यात करून दिला पाहिजे हे. जे तिचे तत्त्व होते त्याच्यंमुळे- जरी. त्यांचे 'वॅक्‍त्त्वे 
मज़ा: भावडत असे, तरी-:त्यांचे लेख. वाचताना माझा विरस होत असे 


-- आता, तीस- सालापासून तुम्ही पद्धतशीर रीतीने इंग्रजी वाचू लागला, होय ना? “कोण-! 
कोणते प्रंमुख ग्रंथ तुम्ही सुरवातीला वाचले ? 
“--'मी बकलचा “ हिस्टरी ऑफ्‌ तिव्हिलिझेशन इन्‌ इंग्लंड ! हा भ्रेथे वाचंला.'तो-मंला फार 
ऑरवॅडेला. गिबनचे “ डिक्लाइने भेंड फॉल ऑफ धि रोमन एम्पायर? वांचले 


--'सबंध वोचले? 

. 7 हो, संबंध वाचले. त्याची शेली मला अतिशय आंबडली. 'तॅने (9116) चा इंग्रजी 
साहित्यांचा इतिहास वाचला.' माझा ओढा कठीण ''पुस्तकांकडे होता. त्यांच्याकडे माझे ' लक्ष 
इतिहासांचाये राजवाड्यांनी वेंधले. ते मला म्हणाले, ' तू न्यांय इतका श्िकला' आहेसं, तरं युरोपियन 
न्याय वाच को. तेव्हा मी मिलचे लॉजिक संबंध वाचले. ते मला बरे वाटले. पणं 'अनमांनात 
आपण विदिष्टाच्या ज्ञानाकंडूंन विशिष्टाच्या ज्ञानाकडे जातो हा सिद्धांत काही मला. पटा 
नाही. ह्या सिद्धांताचे काही अंनुयायी आपल्याकडेही आहेत. नंतर मी मिलचे “ लिबर्टी! आणि 
€रप्रक्षेन्टेटिव्ह गंवमेन्टं ' वाचले. त्यामुळे पश्चिमी राजंकीय विचारांचे व्यत्रस्थित्त' आकलन होऊ लागले. 
ऑणि लोट्झे म्हणून एक जमंन तत्त्ववेत्ता होता. त्यांचे * लॉजिक ” आहे. ते कठीण आहे. तेही मी वाचले. 
सिग्व्हाटंही मी वाचला. 

त्यावेळी. माक्‍संवादी चळवळीला या देशात जोरात प्रारंभ झाला होता. तेव्हा मी माक्‍सं वाचला 
तुरुंगात मी माक्‍सं वाचायला सुरुवात केली. रॉय यांचे निबंधही तुरुंगात गुप्त रीतीने येत असत. ते मी 
वाचले. कारण त्यावेळी द्वा. भ. कणिक यांची आणि माझी 'ओळल झांली होती. हा परिचय १९३० 
सालीं तुरुंगांत झाला. त्यांच्यामुळे हें वाड्मय म!झ्यांकडे येळ लागले. 


मी ३२ साली धुळे जेलमधून बाहेर आलों तेव्हा अस्पृश्यंतानिवारणाची चंळवळ गांधीजींनी सुरे 
केलीं होतीं. तेव्हा जमनालाल बजाज यांनी गांधीजींना लिहिले, की “ येथे नमच्या तुरुंगात जे एकं शास्त्री” 
आहेत ते अस्पृश्यतेच्या बाबतीत आपल्या विचाराचे ओहेत आणि ते शास्त्राच्या आधारे अंस्पृष्यतोनिवा- 
रणाचे समथन करतात. त्यांच्या चर्चा मी ऐकल्या आहेत. तंर॑ त्यांना बोलावून :घ्या.”'पुणे येथे हरिभाऊ 
फाटक-म्हणून गांधीजींचे एक म्हातारे'शिष्य होते. . 'त्यांच्यामाफेत गांधींनी 'मलाःनियोप पाठविला 
आणि-घुंडीराज देव-जे माझ्याबरोबर लहानपणी'होते आणि पुढे, सेनांपती'- बापटांचे.- अनुयायी :झाले 
त्यांच्यासोबत..वाईला हा निरोप आला' की महात्मा. गांधींच्या दर्शनाकरिता तुम्हीला :बोलावले, आहे 
मला-आनंद झाळा, मी म्हटले, ' हे.कसे काय ?- ते म्हणाले, .“-तुम्हाला हरिभाऊ, सांगतील. : हरि; 
भाऊंकडे गेलो.'ते म्हणाले, “ जमनालाल-बजाजांनी लिहिले. आहे:-म्हणन' जेलमध्ये तुंम्हालॉ- बीलावलेलेः 
आहे?”"मी. गेलो. गेल्यावर माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने मी प्रणाम केला आणि बसलो.-मग'हिंदीमध्ये, आमची: 
चर्चा झाली. - गांधीजींनी . * तुम्ही तुमची भूमिका कशी कोय मांडता .? !-म्हणून मला प्रश्‍न-केला;.मी; 
म्हंटले- साधांरेणधंमं जो आहे-*दर्शकं धेमंलक्षणमू- तो !सनोतनं म्ह शाश्वत. आहे आणि बाकीचे घर्मैः 
परिवर्तनक्षील -आहेत.. ह्याची, उंदाहुंरणे.: सांगितंली. व .ह्या आधारावर अस्पृश्यता पाळू नये. कारण- 
तिच्यातून सामुदायिक द्वेष ग्यक्‍त होतो. हे माझे मत मांडले. ' अद्वेषरागिभि हृदयेनाश्यनज्ञातो यो 
धरॅमंस्तं निबीधेत " अशी 'मनूंची प्रतिज्ञा, आहे. :पणं. पुढे मनुस्मृतीत अस्पृश्यतेचे -सम' 'झांहे. पण मनु 
स्मृतीमध्ये, साधारणधमं हेच श्रेष्ठ आहेत आणि ते सवं आश्रम, वणे आणि जाती यांना लागू: आहेत; 
असे म्हटले आहे. आणि ह्या पार्या धरला की असा विचार करवी यॅतो»'अंते मी, सांगितद्षे क्य 


भध्ययन आणि ,वैचारिक वाटचाल प्विस 


तीक कराही-बचनेही' सांगितली, पण.ती महत्त्वाची- नाहीत. माझी वात्विक भूमिका : साधारणधर्माच्या 
शंवल्पवेवर भावारलेडीबाहे.... ::: .... .:... ..... <. :...... : -.. .:........ डर 
5८ 'त्यानंतर्‌..प्राचायं आनंदशुंकर :६रव- आले. आठदहा दिव्रसांनी; .दहापंधरा -दिवसांनी:. बाबू 
भ्षगरव्रानदास आले.. ह्या. सगळ्यांक्षी चर्चा - झाल्यावर त्यांना - गांधीजोंनी -लेख्‌ लिहायज़ा -सांगितले, 
त्तंतर:अय़मचे:।गुरुजी, डॉ.: भाऊजी- दप्तरी: आणि म. म. पाठक-वर्गरे मंडळींना: मी. त्यांच्याकडे: आमची 
धाजूल्सांगण्याकरिता नेठे.-आणि आमचा शास्त्राथं सु झाला. गांध्रींनी एके दिवशी आमच्या- गुरुजींना 
न्रिरोप-पाठविला< होता की. तुम्ही दहा -वाजता -या.: मी- म्हटले, “को आमचे. स्वामी- संन्यासी 
आहेत. बारा :बाजता. त्यांच्या- भिक्षेची वेळ होते. -गांधीजी म्हणाले, * मी- भिक्षा देतो; : त्याप्रमाणे-.ते 
श्मिले;;सगळी :मंडळी:- बाबू. भगवानदास, स्वामीजी, म, म. पाठकशास्त्री, इ.--जमली :अणि गांधींनी 
सांगितले कौ-जुन्या परंपरेच्या ह्या लोकांनी. एक जाहीरनामा काढावा.. ह्या जाहीरनाम्याचे: सूत: काय़ 
असमवे असा,प्रश्‍त्त निघाला, तेव्हा गांधींनी.स्वामींना सांगितले-को. तुम्ही सुत्र द्या.. स्वामींनी सांगितले; 
“हा देईल. ?:त्यांनी माझ्याकडे. बोट. दाखविले आणि म्हणाले,“ हा जरूर: देईल:' बाब्रू- भ्वगवाचदास 
हहिणाळे, “बरोबर आहे. ह्यांच्याकडे द्या.' दप्तरीही. तसेच म्हणाले. त्याप्रमाणे. मी. ती सुत्रे तयार केली, 
त्यांच्यापुढे ठेवली, गांधींनी क वोतन्तीत बन्द बबल... ८... ..... 5... 5 
द _ पण भाऊजी. प्त्र काही त्यांच्यावर सही करायला तयार. होईनात. “अस्पृय़ांनी प्रथम स्वच्छ 
वे भाणि मग, त्यांची: अस्पृश्यता जावी. असे त्यांचे म्हणणे होते. यावर आम्ही सर्व हसलो. * महो” 
म्हटले, ५ आपल्या बरात वेगवेगळी कामे करणारी . माणसे, बायका. : अनेकदा .अस्वच्छ असतात. 
* त्यांचे ते अस्वच्छ धंदे ! ' भाऊजी म्हणाले, “ अहो ! ते धंदे समाजोपकारक आहेत. म्हणून हे तुमचे 
हणणे काही बरोबर नांही." आम्ही म्हणालो. अशी आमची भांऊजींवरोबर दोनतीन तास चर्चा झाली. 
पणे तत्त्वतः आम्ही “एकच 'होतो. मंग भाऊजींची सही झालो. म. म.” पाठकसास्यांनी सही 
$रीयचे' नाकारले.” त्यांनी सांगितले कौ * हे मलां मान्य आहे. पण मी ह्यावर सही कैली तर आमच्या 


घरोवंर॑ दगड येतील. हॉ सरळपणा गांधीजींना 'आवडला. अर्थात्‌ ते म्हणाले कीं यांनां अंश्ी भोती 
बैटिंबी हॅ”कोही बरे नाही. परतु पाठंकशास्त्र्यांविषयी त्यांचा आदर कायम राहिळा, हा जाहीरनामा 
€हरिअर्म”ठंया चबथ्यी अंकात प्रतिदध झाला आहे. सह्यांसह इंग्रजी, हिदी आणि गुजराती भावर्यांमध्ये 

४” : गर्धिरनिरमी 'का मॉम्य' झॉलो? तर बांबू भंगवानंदांसांनी ऐक" निबंध व घ्रुवांनी एंक 
निबंध 'लिहून आणा “होतो. 'हे दोन्ही निबंध हिंदीमध्ये होते. त्यांच्यांत” मीमांसांदृष्ट्या कार्य 
अडणी: झाहेत" हे मी: गांधींनींनंग सांगितले. गांधी हे, अंतिद्यय* तल्लहे बुंद्धींचे;:* 'वेकिरी बुद्धीचे 
असल्यामुळे माझ मुद्दे त्यांच्या ध्यातात पटदिं्ी आले. ::. '। “17:01: 

“त: *रॉबंगोपॉळेचोरीं एके दिवशी आले. त्यांनी गांधींना विचारले, “हे हकमर्णशस्त्री नोली' करणं 
अहित ' धाकीचे भला माहिती महित” गांधी भ्हेणांले, " उद्या येतील. कारण जवळजवळ दोन मिन 
मी रोज येरवडा जेलमंड्ये गोधींकडे देहा' वाजता जात असे. भारतातले निक निरनिराळया प्रकारचे 
शोकःतेथेःयेत: असत. कुणी "झास्त्री-आले 'तऱ॒!मीः'त्यांच्याक्षी''चर्चा. कंरींत असें. 'दुसम्या दिवद्यी मी 
ग्रेव्यावरल्दज्यफेपाळूचारी भेटले; त्यांनी मेला. बॉजूच्या-:खोलीत 'नेऊन इंग्रजीमध्ये तासभर माझ्याशी 
शार्त्र केली. त्यांनी माझ्य़ा बोलण्यातल्य़ा-इंग्रजीच्या, चुक्ता दुलंफिल्या: बाहेर येऊन. ते 'बापूजींना म्हणाले; 
(ब्वमेशास्त्रदट्या - आपल्य़ा 'भूमिकेचे भ्रतिशय उत्कृष्ट असे, संमर्थन यांनी केले. . माझे काही प्रदन सुटत 
खाहीता..ह्यांचे म्हणणे असे,की ते. सुटतात: एवढाच . भेद 'राहिळा,' आहे. पण समथन उत्तम आहे” 
है पाझ्यू,देखत-त्यांनी|प्तंधींना., सांगितले. 'गांधींनातः्समाघान झाले. .  . . व, त 


»* '१ ८४५ 


हेत हिरितक ५४ कि १ “ न 
<« 


की. कची पुके-देव दास-गांधी; यांच्या. वित्राह्माचा- प्रसंग भाला; हा वित्राह मी हावावा कसे काका तामस. 
कृऱ्मंनी, यावीत रंध्रे, ,.कर|रप् ़ांद्रींनो प्रम, कराळेलकरांना हे. प्रो तेदित्य: कराया; सांगवे होते;; 


सोळो नवभारत फेत्रु.-मार्चे, १९८१ 


पण “ अंत्यंत योग्य पठडीतला मनुष्य असताना हे काम तुम्ही मला का सांगता ? ' असे कालेलकरांनी 
म्हटल्यावर गांधींनी मला बोलावून घेतले. त्यांचा एकवीस दिवसांचा उपवास संपला होता. गांधी मला 
म्हणाले, “ हां जो विवाह होतो आहे तो परंपरेच्या विरुद्ध आहे नाही का?' मी म्हणालो, *हो. ह्याला 
प्रतिलोम विवाह म्हणतात. वधू ब्राह्मणकन्या आहे आणि वर वैश्यपुत्र आहे... .' गांधी म्हणाले, 'मला कोणी 
शूद्रही म्हणतात.'' मी म्हटले, “ ह्या म्हणण्याला आधार आहे. कारण परंपरेने आलेला द्विजत्वसंस्कार 
तुंमच्यावर झालेला नाही. आणि परंपरागत द्विजपंत्वस्कार जर झालेला नसेल तर 'शूद्रत्वमाप्नुपात्‌ 8 
मी पुढे म्हटले, “ ब्राह्मणही असा शूद्र होतो. जर ब्राह्मणावर परंपरागत संस्कार झाले नाहीत तर एका 
पिढीनंतर तो ' व्रात्य ' बनतो. ” मग त्यांनी विचारले, “ हा विवाह होऊ शकतो की नाही?' मी 
म्हटले, ' जातितिष्ठ वणंव्यवस्था मानणारा मी नाही. म्हणून हा समानवर्णीय विवाह आहे असे मी 
मानतो. हा विवाह होऊ शकतो. दोन घरांत जर समान संस्कृती, समान आचार असतील तर विवाह 
टिकंतांत. आणि तुमच्या दोन कुटुंबांची परिस्थिती अशी आहे. जातिव्यवस्था काल्पनिक आहे. 
वर्णव्यवस्था कर्ममूलक आहे असा सिद्धांत महाभारतात दोन-तीन ठिकाणी सांगितला' आहे.' 

मग गांधींनी विचारले, “तुम्ही या ठिकाणी मंत्र म्हणून. सर्वे संस्कार कराल का? औ मी 
म्हटले, ' जरूर करू, ' पण गांधी | पुढे म्हणाले, * काही लोक म्हणतात की प्रायठिचत्त घ्यावे लागेल. ' 
मी म्हटले, * सर्वांनाच प्रायश्चित्त घ्यावे लागते. माणूस नेहमीच प्रायश्चित्तीय असतो, असा कालच 


नसतो की जेव्हा माणसाच्या हातुन पाप घडत नाही. नेहमीच पाप घडत असते आणि नेहमीच त्याचे 
क्षालन करावे लागते. ' गांधीजींनी विचारले, “ हे. कसे काय? । _ 


, मौ म्हटले, “ संध्यावंदन घ्या ना त्यात म्हणावे लागते, यद्रात्र्यां पापमका्ष॑ मनसा वाचा 
हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिस्ना रात्रिस्तदवलम्पतु । यदन्हा. पापमकाषं मनसा वाचा. ह्स्ताभ्यां 
पद्भ्पामुदरेण .शिस्ना ... ” तर अशा रीतीने दिवसा आणि रात्री. सवे इंद्रियांकडन नकळत पापे होत 
असतात आणि त्यांचे क्षालन करावे लागते. ” ते म्हणाले, ' म्हणजे ब्रात्यस्तोम विधी होईल का ?.? 
मो. म्हटले, “ त्याला काहीही म्हणा. पण प्रायश्चित्तविधी होईल एक दिवस.” म्हणजे गांधींना है जाचत 
होते, को देवदासला प्रायश्चित्त देणार आहेत. माझे म्हणणे असे, को सगळेच प्रायदिचत्तीय असतात; पाप 
घडतच असते आणि म्हणून त्याचे क्षालन नित्यकर्माने करावयाचे असते. नित्यकर्म नाही केले तर पाप 
राते असे जे म्हटले जाते त्याचा अर्थ असा, की पाप सुरूच असते. गांधी म्हणाले, हा विशेष विचार आहे. 


मग पहिल्या दिवशी मी देवदासांकडून होमहवन करवले. मो मों्याने मेत्र म्हणतं होतो. जवळे 
जवळ दीड तास कमंकांड चालले होते. त्यांना फार आनंद झाला. ते श्ञांत रीतीने ऐकत होते. त्या 
मंत्रांचा त्यांच्या मनावर फार चांगला परिणाम झाला. दुसर्‍या. दिवशी सावेजनिक विवाहसमारंभ झाला. 
राजगोपालचारींनी कन्यादान केले. आणि आमचा जो धमंनिर्णयमंडळाचा संस्कारविधी आहे- फार 
दीघं नाही, मध्यम भाहे- तो करण्यात आला. देशातले मोठमोठे लोक हजर होते 


' विधी झाल्यानंतर गांधी म्हणाले, ' लक्ष्मणशास्त्री, तुम्ही ह्या दोघांना आता. उपदेश करा. 

1 र न क प्र 

मरी म्हटले, ' तो माझा अधिकार नाही. कारण तुमचे जे विचार आहेत ते त्यांना सांगायचा माझा 
अधिकार नाही* कारण तुम्ही त्यांना सांगणार, की तुम्ही ब्रह्मंचय पाळा. मी काही त्यांना तसे सांगू 
दशुकणार नाही. तो माझा अधिकार नाही.' गांधीजींना हे म्हणणे चमलतरिजा दाटते. ६ क ण. 
वंधू वरांना उपदेश केला. पण त्यापूर्वी माझा न्त्यां ः 


1 *8॥8 0 ४७80 ] 2.3 । 
जा ९811110 
९॥81'80६७1! ' असा निदेश केला. हा माझा गौरव वतेमानपत्रातू ट॒ छा. 8011088 


दि नः प्रसिद्ध झाला. 3 _ 
* तुम्ही 8001९58 चारित्र्याचे का ?' असा प्रश्‍न मला विचारू झाला ' तेव्हा माझे मित्र 


द्यायचें नांत. झाक ः लागले. ' अनेक 8 018 पड 
यचे नसतांतं, 'झोकांयचे असतात. या अर्थाने माझे चारित्र्प 8011889 0०8 दृष्टीस पडू 


हेर माझी अ २ __ | १ झं -< भे झा आंणिं ग भ 
गांधींनी' माझी. तसा निर्देश केला ' आहे. 'आतापर्यंतचा' माझां'जी ' वधा ववी का 


अनुक्रमणिका 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल संतरा 


माझ्या हातून झालेल्या चुका जगाच्या निदर्शनास येणे कठीण आहे.' असा मी खुलासा करीत असे. 
माझ्या आयुष्याच्या दृष्टीने त्यांचा हा मला मिळालेला आक्षीर्वाद होता असे मी मानतो. 

अस्पृश्यतानिवारणाच्या दृष्टीने तेव्हा जे प्रयत्न चालू होते त्यात मला देशातुन अनेक निमंत्रणे 
येत. आणि गांधीकडे कुणी आले, कौ मला निरोप येत असे, को तुम्हाला वेळ असेल तर या. मदनमोहन 
मालवीयजींनी मला बोलावले. त्यांची सनातनघपंपरिषद होती. ती प्रयागला व्हायची होती. त्यांनी 
गांधींकड विचारले. आम्ही लक्ष्मणशास्त्र्यांना पाठवू असे गांधीजींनी त्यांना सांगितले. मी गेलो. तेथे 
क॑लकत्ता-काशीची पंडितमंडळी जमली होती. ती मालवीयांच्प़ा विचाराची होती, पण एकंदरीत सनातनी 
वळणाची होती. परिधैदेत मी काही शास्त्राथे मांडला. पंचानन तकरत्न भट्टाचाये हे तेथे होते व 
इतर विद्वान होते. मी माझे मत मांडले, पण ते काही त्या मंडळीला पटले नाही. परंतु मी मालवी- 
यांना सांगितले, कौ पुराणांत जी संबंधित वाक्ये आहेत त्यांचा अर्थ अ्थवादपर लावता येतों. 
नीलकंठ शिवाचाये यांचे ' श्रीकंठभाष्य ! हे ब्रह्मसुत्रांवरील विशिष्टाद्वैती शेव भाष्य आहे.  श्रिवाके 
मणिदीपिका ' म्हणून, त्याच्यावर अप्पय्या दीक्षितांची मोठी विस्तृत टीका आहे. ह्या भाष्यात 
असे वाक्य आहेः “अपि वा यश्चंडाल:ः शिव इति वाचं वदेत, तेन सह संवदेत्‌, तेन सह संवसेत्‌, तेन 
सह भुज्जीत". हे वाक्य कठोपनिषदातील, असा उल्लेख भाष्यात आहे पण ते उपलब्ध कठोपनिषदात 
नाही. पण एकेका शाखेची अनेक उपनिषदे असु शकतात. तेव्हा हे दुसऱ्या लुप्त उपनिषदातील असु 
शकेल. ' शिव इति वाचं वदेत्‌ ' यातील ' शिवा 'च्या जागी विष्णू, हनुमान, गणेश, इ. इतर कुणी देव 
असेळ; पण भारतातील अस्पृश्य अशा एखाद्या देवाचे उपासक असतात आणि म्हणून त्यांच्याशी संभाषण 
करावे, त्यांच्या घरी रहावे, आपल्या घरी त्यांना राहू द्यावे, त्यांच्याबरोबर भोजन करावे असा ह्या 
वाक्याचा अथे आहे. जे देवाची भक्‍ती करीत नाहीत त्यांच्याबरोबर हे व्यवहार करू नयेत असे त्यात 
अभिप्रेत आहे. शास्त्रार्थाच्या वेळी अशी शंका निघाली की देवाची भक्‍ती न करणारे जे ब्राह्मणादी आहेत 
त्यांच्याबरोबर हे व्पवहार आम्ही करतो की नाही ? तर माझे उत्तर असे होते, को तुम्ही करता पण 
करू नये. ब्राह्मणाने जर संध्य़ावंदन केले नाही तर तो ' तर्यहेण पतति तीन दिवसात पतित होतो. 
तेव्हा जो परमेश्वराची कोणत्यातरी रूपाने उपासना करीत नाही असा कोणताही त्रैवणिक सहभोज्य 
नाही आणि स्पृश्य नाही. असा माझा शास्त्रा थ होता. तो मी त्या पंडितसभेमध्ये हिंदीत सांगितला. 
त्यावेळी मला हिंदी चांगले येत होते आता परिचय राहिला नाही म्हणून येत नाही. त्यावेळी मी 
“टूटीफूटी' हिंदीमध्ये सांगीन अशी प्रस्तावना करून बोलल्यानंतर पंडित मदनमोहन मालवीय म्हणाले, 
ही टूटीफूटी हिंदी नाही, ठीक हिंदो आहे. मी भाषण करून शास्त्राथं मांडला, पण आमचे काही 
जमले नाही. अस्पृश्य मानले गेलेल्यांकडून देवमंदिर प्रवेश होऊ शकतो ही गोष्ट. त्या. सनातनधमंपरि< 
षदेत मान्य झाली नाही. परंतु चर्चा झाली हेच समाधान. 

मग मालवीयजींच्या बरोबर मी वाराणसीला त्यांच्या घरी गेलो. तेथे बापुजी अणे आले. पे 
रात्री आले. सकाळी ते कवेदातील एक सूक्त “प्रातर्भगं प्रातरिन्द्रं हवामहे 'हे प्रात:काळचे सुकत म्हणत 
होते. मीही ते म्हणू लागलो. ते माझ्याकडे आले. 'तुम्ही इथे का? ! ते म्हणाले 'मी इथे शास्त्रार्थाकरिता 
आलो आहे ' मी उत्तर दिले. तेसुद्धा जुन्याच मताचे होते. म. गांधींविषयी आदर, त्यांच्या राजका रणात 
सामील हे स्व खरे, पण मत जुनेच. 


-- शास्त्रीजी, तुमच्या दृष्टीने टिळक हे जुन्या मताचे होते की नव्या मताचे ? 

-- ते मताने नवे होते. पण जुन्या मताच्या लोकांना सोडून त्यांनी राजकारण केले नाहो. ह्याचे 
कारण त्या काळामध्ये स्वराज्याच्या लढ्याला लोकांना जर उद्य्क्त करायचे तर सुधारणेचे 
प्रश्‍न नेत्यांनी उपस्थित करता कामा नयेत; कारण नाहीतर लोकांत मतभेद माजतील आणि लोक 
पाठीशी यायचे नाहीत अशी त्यांची कल्पना होती. सुधारणेला लोकच विरुद्ध भाहेत, ब्राह्मणंच 


अठरा नवभारत फेब्र.-माचे, १९८१ 


विरुद्ध आहेत असे नाही तर लोकच विरुद्ध आहेत, असे त्यांना दिसत होते, हा अनुभव जोतिराव 
फुल्यांनाही आला. त्यांच्या आईबापांनी त्यांना घराबाहेर काढले. मुलींची आणि अस्पृ्यांची 
शाळा काढायला इतका विरोध होता. सबंध समाजच सुधारणेच्या व्रिरद्ध होता. या ठिकाणी युरोपिअन 
इतिहासाशी तुलना होत नाही. युरोपिअन समाजात अधिकृत, सत्ताधारी धर्मपीठ होते आणि त्याचा 
समाजावर जबरदस्त पगडा होता. तेव्हा धर्मंपीठाशी विरोध करून त्याची शक्‍ती कमी केली, कौ प्रश्‍न 
सुटत होता. पण येथे समर्थ धमंपीठ नव्हते धमंपीठाच्या जागी लोकांची परंपरा होती. आणि ती दृढ होती. 
एखादा ब्राह्मण पुरोहित जर वेगळ्या मताचा झाला तर त्याच्याविषयी त्यांना आदर रहात नसे असा 
माझा स्वतःचा अनुभव होता. कारण जेव्हा मी माझ्या पिपळनेर गावी मधूनमधून जात असे तेव्हा, 
जोपर्यंत मी गांधींबरोबर अस्पृश्यतानिवारणाच्या चळवळीत भाग घेतो आहे हे लोकांना माहीत नव्हते 
तोपर्यंत लोक माझ्या पाया पडत असत. ही गोष्ट माहीत झाल्याबरोबर लोक पाया पडायचे आणि 
भोजनाला बोलवायचे थांबले. समाजसुधारणेला इथे जो विरोध होता आणि आहे, तो समाजाचा आहे. 
समाज परंपराप्रिय आहे. ही एक निराळी मीमांसा आहे म्हणून तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. टिळकांना 
राजकारण करायचे होते. राजकीय शक्‍तींमध्ये एकजूट पाहिजे म्हणून हे प्रश्‍न आणू नयेत असे त्यांचे 
म्हणणे होते. स्वत: ते जुन्या मताचे नव्हते. कर्मकांड किवा संध्या करीत नव्हते, सोवळे नेसत नव्हते. 
त्यावेळचे, त्यांच्या पिढीचे लोक, ज्या सनातन्यांचा त्यांना पाठिंबा होता ते लोक सोवळे नेश्ीत, संध्या 
करीत, गंध लावीत. टिळक आगरकरांच्याच विचाराचे होते. म्हणून आगरकरांचे एक वाक्‍य आहे, ' हे 
तुमचे नव्हत. 

"ण आता माक्‍संकडे वळू या. तुमचे माक्‍संचे थोडे अष्ययन तुरुंगात झाले होते. 

-ण पुढे बाहेर आल्यावर माक्‍संवादाचे चौतीस-पस्तीस साली मी अधिक अध्ययन केले. मी 
एंगल्स वाचला. विज्ञषेषत: 'अँटी-ड्युरिंग', “डायालेक्टिस ऑफ्‌ नेचर ', इत्यादी, रायझानोव्हच्या भाष्यासह्‌ 
कालं माक्‍संचा “ मॅनिफेस्टो ऑफ्‌ “धि कम्युनिस्ट पार्टी ? ह्याचे अध्ययन केले. पहिल्यांदा उत्तम 
अध्ययन केले, म्हणजे जसे 'तकसंग्रह्दीपिका ! आणि “ न्यायमुक्‍तावली हिचे अध्ययन केले, तसे ' मॅनि- 
फेस्टो ऑफ्‌ धि कम्युनिस्ट पार्टी ' ह्याचे अध्ययन केले. कॅपिटलची मधली मधली प्रकरणे- सबंध ग्रंथ 
नव्हे- माक्‍संचे विचार समजून घेण्यासाठी मी वाचली. आणि माक्‍संच्या सव उपपत्ती समजून घेण्यासाठी 
मी व्यवस्थित अध्ययन करीत होतो. प्लेंखानोव्ह मी सबंध वाचला आहे. कारण प्लेखानोव्ह हा 
लेनिनचा गुरू, रशियन माक्‍सेवादाचा संस्थापक आहे. 

डायालेटिक्स समजण्यासाठी मी स्टेसचे ' हेंगेल'वरचे सबंध पुस्तक वाचले. स्टेस मला फार 
आवडला. कारण हेगेलमंघला काही भाग गोंधळात टाकणारा, न समजण्यासारखा आहे असे मानण्यात 
येते. पण स्टेसमध्ये मला तसे काही आढळले नाही. स्टेस मला सबंध उकलला. म्हणजे वादाचे प्रश्‍न 
रहातात. परंतु, स्टेसचे म्हणणे काय आहे हे मला उत्तम रीतीनें समजले. 

-- पण तुम्ही खुद्द हेगेलकडे वळला नाही ? 

- वळलो की. हेंगेलचे ' इतिहासाचे तत्त्वज्ञान ? मी वाचले, विशेषत: त्याची शंभर पानांची 
प्रस्तावना मी तीन वेळा वाचली. इतिहासाच्या तत्त्वज्ञानावर मी अनेक महत्त्वाची पुस्तके वाचली. 

-- मग माक्‍संवाद तुम्हाला एकंदरीत पटला का ? 

-- एकंदरीत पटला. असे एखादे सवंकष सामाजिक तत्त्वज्ञान पटण्यात 
भावना आणि युक्तिवाद. आपल्या ज्प़ा उच्च भावना असतात 
युक्तिवाद असला तर तो समजतो, रुचतो आणि पटतो. शंकराचार्यांनी म्हटले आहे, 'श्रुत्यनुग्राहूकस्तके: 
अनुसंधेयः । ? श्रुतीला मदत करणारा तकं स्वीकारावा. श्रुती साक्षात्‌ प्रमाण असतात. तज्ञा भावल्या 
उच्च भावनाही साक्षात्‌ प्रमाण असतात, त्या भावनांना अनुग्राहूक असा तक माक्‍संने रचलेला आहे, 


दोन गोष्टी असतात. 
त्याना पोषक असलेला जर 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल एकोणिस 


-ण शास्त्रीजी, तुम्ही भारतीय परंपरेतील शास्त्रे आणि दशंने यांचे अध्ययन केले आणि इंग्रजी- 
तून पाइचात्त्य वेचारिक साहित्य तुम्ही १९३० पासुन वाचायला लागला असे म्हणता येईल त्यापुर्वी 
मुख्यतः मिल, स्पेन्सर इत्यादिकांच्या इंग्रजी पुस्तकांची रूपांतरे आणि भाषांतरेच तुम्ही वाचत होतात. . 
चोखपणे इंग्रजी वैचारिक साहित्य तुम्ही १९३० पासुन वाचू लागला. जेव्हा पाइचात्त्य वैचारिक 
साहित्याशी तुमचा साक्षात्‌ परिचय झाला, तेव्हा भारतीय वेचारिक परंपरेच्या पार्द्वेभमीवर ह्या 
साहित्याचे आणि त्यातील विचारांचे कोणते गुणविज्लेष तुमच्या नजरेत भरले, प्रभावी वाटले ? 
पाइचात्त्य परंपरेत ज्या स्वरूपाचे प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत, ज्या पद्धतीने ते उपस्थित करून 
त्यांची उत्तरे शोधण्यात आली आहेत ह्या गोष्टी पाहता ही परंपरा आणि भारतीय वैचारिक परंपरा 
यांच्यात कोणते साम्प्रभेद तुमच्या मनात भरले ? 


-" पाइचात्त्य परंपरेचे मला जाणवलेले वैशिष्ट्य असे, की ह्या भौतिक जगाच्या ज्ञानात 
पाइचात्त्यांनी जी विशेष प्रगती केली आहे तिचा संदर्भ ध्यानात घेऊन ते तत्त्वज्ञानाचा विचार करतात 
भाता ही गोष्ट आपल्याकडेही दिसते. पण आपले भौतिक ज्ञान वाढले नाही आणि म्हणन आपले 
तात्त्विक विचार एका विशिष्ट चक्रात सापडल्यासारखे झाले ह्यामुळे भाष्य, टीका, त्यांची विवरणे 
यांच्यामध्येच आपले विचारवंत फार रमले. उदा. न्यायक्षास्त्र घ्या. त्याच्यात ही अवस्था आढळते 
नवीन विचार आणि ज्ञाताची प्रगती होत गेल्यामुळे उपलब्ध झालेले नवीन ज्ञान ह्यांचे अनसधान 
पश्चिमी विचारात नेहमीच राहिले. आता ह्या बाबतीत दोन प्रकार आढळतात. परंपरागत ज्ञानाला 
विज्षेषतः धाभिक परंपरेचे अधिष्ठान असलेल्या ज्ञानाला सुसंगत रूप देण्याचा प्रयत्न हा एक प्रकार 
दुसरा प्रकार म्हणजे ह्या परंपरेला टाकून द्यायचे, तिच्यातुन बाहेर यायचे. ही क्रांतिकारक दृष्टी 
पदिचिमी जगात वाढत गेली. तिसरा एक प्रकारही आढळतो, पण तो नितकासा प्रभावी नाही. नवीन 
ज्ञान जे लाभते आहे, ते उथळ आहे, मानवी आहे आणि दिव्य, धाभिक ज्ञान त्याच्यामळे अब्राधित 
रहाते असाही एक सूर पश्चिमी जगात ऐकू येतो. पण तो गौण आहे. जने ज्ञान नवीन ज्ञानाशी जळवन 
घेण्पाची वृत्तीच प्रभावी आहे. भारतात नवीत ज्ञान आल्यानंतर, दोन प्रकारची प्रतिक्रिया झाली 
एक अशी की पडिचिमी ज्ञानाचा स्वीकार आणि त्याच्याशी जुळवून घेऊन आपल्या परंपरागत ज्ञानाची 
मांडणी करायची. दुसर्‍या प्रकारची प्रतिक्रिया अशी कौ हे ज्ञान ऐहिक आहे, उथळ आहे, वस्तुच्या 
अंतरंगाचा भेद करणारे ते दिव्य ज्ञान नाही, असे दिव्प ज्ञान, खरी अंनदेष्टी, परंपरेतच. आढळते असे 
मानून नवीन ज्ञानाची दखल घ्यायचा. भारतात एकंदरीत ही दुसरी वृत्तीच अधिक प्रभावी ठरली आहे 
अर्थात्‌ विज्ञानाशी जुळवून घेणारे, नवीन आकार देणारे फार मोठे लोक भारतात होऊन गेले. त्यातील 
पहिले राजा राममोहन राप. त्यांनी परंपरा एका अर्थाने टाकली, सबंध जगाशी जुळेल असा एक नवीन 
धर्म येथे यावा, तो अनुभवनिष्ठ असावा, ग्रंथांचे साहाय्प्र घ्य़ावे परंतु आपला जो उच्च अनभव 
आहे त्याच्याशी जुळतील एवढीच ग्रंथांतील वचने स्वीकारायची हा त्यांचा दृष्टिकोण होता. परंपरेला 
महत्त्व द्यायचे, पण आधुनिक जगाशी तिचा सांधा जुळवायचा आणि प्रगतीचा वेग वाढवायचा हा 
विवेकानंदांचा दृष्टिकोण होता. परंपरागत जे ग्रंथ आहेत त्यांचाही महिमा सांगायचा ही अरविदांची 
परंपरा. मानवी जगाचे, विश्वाचे ऐक्य स्वीकारणारा, विश्‍व हे एक कुटुंब आहे असे मानणारा जो 
दृष्टिकोण आधुनिक भारतीय द्रष्ट्यांमध्ये- विवेकानंद, गांधी, अरविद यांच्यामध्ये- आढळतो, तो 
मला अत्यंत महत्त्वाचा वाटतो. 


पण ह्या वेगवेगळ्या विचारघारांमध्प़े काही प्रमाणात चमत्कारवादाचा स्वीकार आढळतो 
विवेक्रानंदांनी चमत्कारवाद धरला आणि सोडला. तिथे धरसोड दिसते. चमत्कारवाद अरविदांमध्येही 
काही प्रमाणात आहे 


-- खूपच प्रमाणात आहे. 


वीस नवभारत फेब्र-माचे, १९८१ 


"1 परंतु चमत्कारवाद पुर्णपणे टाकून देऊन आधुनिक विचारांचे स्वागत करायचे आणि त्यांना 
धरून पुढे जायचे ही दृष्टी महाराष्ट्रात विशेष आढळते. टिळकांनी ' गीतारहस्य़ा च्या योगे परंपरेला 
उजळा दिला, तिचा नवीन अर्थ लावला; परंतु त्यांनी कुठेही चमत्काराचा उल्लेख केला नाही किवा 
त्याचे समर्थन केलेले नाही. हे महाराष्ट्राच्या परंपरेचे एक वैशिष्टय आहे. उदा. भाऊजी दप्तरी 
घेतले तर युरोपीय प्रबोधनकाली जो एक दृष्टिकोण होता त्याचाच पुरस्क्रार त्यांनी केलेला आढळतो. 
ईश्‍वराने सृष्टी निर्माण केली आहे व तिचे नियम त्यानेच घालून दिले आहेत, तेव्हा तो ते नियम कधी 
मोडू शकणार नाही; म्हणून भौतिक सृष्टीचे जे नियम आहेत त्यांना अपवाद असू शकत नाही असे 
दप्तरी सांगत आमचे गुरूही हेच सांगत. ते ब्रह्मवादी होते. पण भौतिक शास्त्रांना धरूनच आपण 
चालले पाहिजे, त्यामुळेच जीवन अधिक चांगले, सुखी होईल, अशी अशी त्यांची शिकवण होती. 

मानवजातीची एकता हे भारतीय प्रबोधनातील प्रमुख सुत्र होते असे मी मघाशी म्हटले. 
ह्या मानवी एकतेच्या भावनेत राष्ट्रीय अहंकाराचा सूर नव्ह्ता असे नाही. पण हा अहंकार मर्यादित 
होता. अमर्याद राष्ट्रीय अहंकाराचा आविष्कारही आधुनिक भारतात आढळून येतो. पण तसा तो 
युरोपमध्येही आढळून येतो. युरोपातला आक्रमक राष्ट्रवाद, तसेच भारतातला आक्रमक हिंदुत्ववाद 
किंवा आक्रमक इस्लामवाद ह्यांतुन मानवजातीचे एक स्वरूप दिसुन येते. पण ह्यातून मानवजातीचे 
दुर्देव ओढवण्याची शक्‍यता आहे. मानवजात म्हणजे एक कुटुब्र आहे अश्ली प्रत्यक्ष परिस्थिती भविष्यात 
निर्माण केली पाहिजे हा जो विचार आहे तो विचार नष्ट होऊ देता कामा नये. हातात शस्त्र घेता 
कामा नये. भगवान्‌ बुद्धाचा जो मार्ग आहे तो सर्वात श्रेष्ठ मार्ग आहे. त्याच्या धर्माने, राजकीय 
सत्तेचा कमीत कमी उपयोग करून आपला श्रेष्ठ संदेश जगाला दिलेला आाहे. 

-ण शास्त्रीजी, मी मघाशी विचारलेला एक प्रश्‍न परत, का 
न्यायदर्शन घ्या. त्याच्या मांडणीत आणि त्याच्या झालेल्या विकासात बौिक शयोलवणा' आवळतो; 
विधान नेमकेपणे मांडायचे, प्रत्येक विधान तपासून घ्यायचे, त्याला अनुकूल किवा प्रतिकूल असा जो 
काही पुरावा असेल तो स्पष्ट करायचा, इ० ह्या बौद्धिक सदगुणांचे तुम्हाला आकर्षण आहे. तुम्ही जे 
पाश्‍चात्त्य दार्शनिकांचे ग्रंथ वाचले ते भारतीय बौद्धिक परंपरेचे हे संस्कार घेतलेल्या मनाने वाचले, 
तर बौद्धिक गुणांच्या दृष्टीने पाइचात्त्य दर्शनांत तुम्हाला काही व॑ शिष्टये आढळली का? 

-"एक वैशिष्ट्य आढळले. ते असे की विचारांची वेगळी वेगळी न 
निराळी ठरेल अशी मांडणी पाइचात्त्य तत्त्वज्ञानात वारंवार करण्यात 
अतिझ्हय महत्त्वाचे उदाहरण '्हणजे कांटचे वाटते, त्याने वैज्ञानिक संशो 
जुळवून घेण्याकरिता आणि तिचे समर्थन करण्याकरता मानवी बुद्धीच्या 
ती "केन पका, डन कवी कलम ुतय ती अंतर्मुखवादी ( सब्जेक्टिव्हिस्ट) आहे असा 

क्षेप 9 
आतर दशंनांच्या किन माझ्या मजी नना किक ला ताब्रइतोब आला. माझ्या 
कवडे 2 वटल: 32नर जे संस्कार झाले होते त्यांचा परिणाम असा झाला की 
कोणतेही पादइचात्त्य़ दर्शन वाचताना मला त्याच्या बौद्धिक रचनेपासुन आनंद होत असे; पण त्यातील 
अडचणीही माझ्य़ा ताबडतोब ध्यानात येत असत. अनेकवेळा त्यातील तकट रन न त 
दिसत असे. तकंदुष्टतेचे अनेक प्रकार आहेत. पण ह्या संदर्भात ३ उष्टता-अब्‌सडिटी-मला 
त 'अंब्सडिटी ' ह्या अर्थाने मी 


हीशा वेगळ्या स्वरूपात मांडतो. 


वी मांडणी, पूर्वीच्या मांडणीहून 
आलेली आढळली. ह्याचे मला 
धनाची जी पद्धती आहे तिच्याशी 
1 घडणीची जी उपपत्ती मांडली 


* तकंदुष्टता ' हा शब्द वापरीत आहे उदा. कांट नाउमिनन ! ( वस्तू जशी स्वत: आहे तशी ) 
आणि ' फिनॉमिनन ' ( भासमात वस्तू ) असा भेद करतो. पण * फिनॉमिनन ही * नाउमिनन 
असल्याशिवाय ती नाउमिननची 


असली पाहिजे. कारण फिनॉमिनन हो स्वयं वस्तु असली 
प्रतिनिधी होऊ शकणार नाही; म्हणजे ती फिनॉमिन 
प्लेटोपासून आलेला आहे आणि म्हणून व्हाइटहेडने म्ह्ट्ले 


पाहिजे. ती 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल एकवीस 


प्लेटोच्या फूटनोट्स आहेत. कांट हा महापुरुष महाज्ञानी होऊन गेला; पण प्लेटोचा 'गृहे'चा जो 
सिद्धांत आहे तोच त्याने एक्रा अर्थी मांडला आहे. अर्थात्‌ परिष्कार वेगळा आहे. 

सारांश, पडचिमी तत्त्ववेत्ते जे अंतिम सिद्धांत मांडतात, त्यांत मला काही दोष दिसतात. पण हें 
दोष माणसामध्ये अपरिहार्य आहेत. सवंसंग्राहक असे अंतिम तत्त्वज्ञान जेव्हा तुम्ही मांडू जाता-ह्याला 
आपण विश्‍वदर्शत आणि आत्मदर्शंन असे म्हणू या-तेव्हा त्याच्यामध्ये अडचणी कायम रहाणारच आणि 
त्या अनुल्लंघ्य आहेत अशी माझी समजूत आहे. कालं माक्‍कसंने आपल्या फॉइरबाखवरील थीसिसमध्ये 
म्हटले आहे की, जग कसे आहे हा प्रश्‍न तत्त्ववेत्त्पांनी उलगडण्याचा प्रयत्त आतापर्यंत केला आहे. 
परंतु खरा प्रश्‍न जग बदलण्याचा आहे. आणि ते आपण बदलतो हाच -वास्तव विश्‍व आहे, 
आत्म्याच्या स्वतःच्या बाहेर असलेले विश्व आहे ह्याचा पुरावा आहे, असे त्याचे म्हणणे आहे. पण 
ह्या विधानानेही फारसा काही उलगडा होत नाही. ह्याचा अथे एवढाच कौ माक्‍संचे माणसाला असे 
सांगणे आहे की जग बदलायला लाग. जग कसे आहे ह्याच्या खोल चर्चेत शिरून हाती निश्चित असे 
काही लागत नाही. असा माक्‍संच्या भूमिकेचा मी अथं घेतो. 

ह्याच दृष्टीने मी भारतीय तत्त्वज्ञानाकडे पहातो. उदा. मायावादाचा अथे पुष्कळ लोक असा 
लावतात की हे जग मिथ्परा आहे, हे नुसते स्वप्न आहे हा भ्रम आहे. पण भ्रमाचे अनेक पर्याय आहेत 
उदा. शुक्तीवरील रजताचा भास हा तात्पुरता भ्रम आहे- प्रातिभासिक सत्ता. स्वप्न असेच आहे. 
आणि काही कायम टिकणारे भ्रम आहेत- व्परावहारिक सत्ता > बाह्यविशव. ह्याच्यातही काही अडचणी 
आहेत. पण 'मायावाद' ह्या शब्दाने आपण घाबरून जाता कामा नये मायावादसुद्धा काही काळपर्यंत एक 
प्रकारचे बौद्धिक समाधान देतो. तरी खोल मनात असमाधान कायमचे राहील. तसाच, जैनांचा स्यादवाद 
घ्या. माझ्य़ा खोल मनातील असमाधानाचेच स्पाद्वाद समर्थन करतो. ह्याचा आशय असा, को कोणतेही 
तत्त्वज्ञान एका मर्यादिपर्यंतच बरोबर असते. “ स्यात्‌? ह्याचा अथे कथंचित; हा एक नवीन पारिभाषिक 
शब्द यांनी बनविला आहे. म्हणूनच मला नागार्जुनाचार्यांचे तत्त्वज्ञान अतिशय आवडते. कित्येक वेळा 
मला असे वाटते की मी नागार्जुनाचार्यांच्या बरोबर चाललेलो आहे. त्यांचे म्हणणे असे, की कोणतेही 
तत्त्वज्ञान जे आहे ते तुम्ही लक्षात घ्या पण नंतर त्याच्याबाहेर पडा. ही माझी स्थिती आहे. आधुनिक 
ज्ञानाचा विचार करताना माझो स्थिती अशी असते आणि ती केवळ आँटॉलॉजी ( वस्तुझ्यास्त्र ) 
ह्यासारख्या अमूतं, अँब्स्ट्रॅकट विषयाच्या बाबतीतच नव्हे तर सामाजिक शास्त्रांच्या बाबतीत सुद्धा. 

वारंपरिक शास्त्रांच्या माझ्या अध्ययनाच्या संस्कारामुळे निश्‍चित विधाने प्रस्थापित करता 
येतात ह्याविषयीचे काही दंडक माझ्य़ा मनात दृढ आहेत. समाजशास्त्रामध्ये सामाजिक शक्‍ती 
कल्पिण्यात येतात. पण ह्या शक्‍तींच्या कार्याचे मापन करता येत नाही, त्यांच्याविषयीच्या कार्यकारणा- 
त्मक नियमांची परिमाणात्मक (क्वांटिटेटिव्ह ) मांडणी करता येत नाही. शित्राय मानवी मन ही सुद्धा 
एक प्रचंड सामाजिक शक्‍ती आहे. ही सामुदायिक मने कशी कार्ये करतात ह्याचे मोजमाप सापडत नाहो. 
ह्या सामुदायिक मनापासून क्रांती व्हायची आहे, त्याच्या प्रवृत्तीपासुन आणि यकी क्रांती व्हायची 
आहे; पण ही प्रवृत्ती आणि कृती यांचे मोजमाप सापडत नाही. काले माक्‍मंचा ऐतिहासिक भौतिकवाद 
एक प्रकारचा ' नियततावाद  ( डिटरभिनिझम ) आहे. ऐतिहासिक शक्ती अपरिहार्य रीतीने बदल 
घडवन आणणारच आणि प्रगतीकडे नेणारच असे त्याचे सार्‌ आहे. हा माक्‍संचा आश्यावाद एकोणि- 
साव्या तकातील आशावादाचा एक पर्याय आहे आणि डा एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावरच 
आहे. विसाव्या शतकामध्ये का्यकारणभावाची जी बारीक, गणितागत पद्धती आली आहे तिच्या दुष्टीने 
पहाता असे म्हणावे लागते, की सामाजिक शक्‍तींचा कार्यकारणभाव ह्या प्रकारे मांडण्यासाठी त्यांचे 
गणिती मापन करणे आवश्यक आहे. ते करता येत नाही. संख्याशास्त्राची पद्धती वापरून सामाजिक 
घटनांचे काही प्रमाणात मोजमाप करता येते आणि तसा प्रयत्न चालू आहे. मी माक्‍्सिस्ट झाल्यानंतर 
माझ्य़ा. ठिकाणी जो क्रांतिवादी निश्‍चय होता तो ढासळला आहे. मी निराक्षावादी नाही पण सावधान- 


बावीस नवभारत फेब्र.-मारचे, १९८१ 


वांदी आहे. माझा आताचा निष्कर्ष असा आहे की अनुभवाने प्रयत्नशील व्हा, उच्च ध्येयवाद मनात 
बाळगा, त्याला “ युटोपियां ' म्हणा. युटोपियाची माणसाला गरजच आहे. माणसाचा सबंध इतिहास जर 
पाहिला तर असे दिसते की माणूस पृथ्वीवर किंवा स्वर्गात आदक्षं निर्माण करतो. * घि सिटी ऑफ्‌ 
गॉड 'चा- देवनगरीचा, पृथ्वीवरल्या क्रिवा स्वर्यातल्या- माणसाला ध्यास असतोच. भारतीयांनीही हा 
दृष्टिकोण बाळगला होता. त्यांनी पृथ्वीवर कृतयुगाची कल्पना केली होती, जेथे राज्य नाही, राजा 
नाही, लोक परस्परांच्या सहकार्याने नांदतात, रागलोभाने अभिभूत होत नाहीत असे कृतयुग होते 
असे मानीत. हा युटोपिया होता. 

आणि कालं माक्‍संचा विचारही मला युटोपियन वाटतो. कोणत्याही युटोपियाला तुम्ही बिल- 
गून राहिला की तुम्ही हिंसक आणि विध्वंसक बनता. युटोपियाने तुमच्या मनाला उच्च प्रेरणा आणि 
उच्च ध्येय दिले पाहिजे. आणि ही जी पृथ्वी आहे, हे जे वास्तव जग आहे त्याच्य़ा शक्‍तीबाहेर असलेले 
आदश आपण वास्तवतेत आणू पहातो असा युटोपियन वृत्तीचा अर्थ लावला पाहिजे. माणसाच्या 
आणि पृथ्वीच्या ताकदीबाहेर असलेलाही उच्च, उदात्त आदश्षं.: आपण वस्तुस्थितीत उतरवू पाहतो. 
ह्याच्या पाठीमागे काहीतरी नैसर्गिक खोल प्रक्रिया आहे. युटोपिया ही एक प्रकारची ' मिथ ' आहे. पण 
“* मिथ ' निर्माण करण्याची प्रक्रिपा माणसाच्या जन्मापासूनची आहे. आजही आहे. म्हणून * मिथ ? 
पासून माणूस कधी सुटू शकत नाही. स्वार्थी माणूस कदाचित्‌ सुटलेला असतो पण ज्यांना काहीतरी 
मोठे घडवायचे असते, उच्च भवितव्यासाठी जे घडवडत असतात, त्यांना पौराणिक आदरशेवादाकडून 
प्रेरणा मिळत असते. असा माझा हल्लीचा दृष्टिकोण आहे. 

कुणी म्हणतात मी जडवादी आहे. मी जडवादी नाही. पण मी जडवादावर निबंध लिहिलेला आहे. . 
तो मी एंचू. जी. वेल्स आणि ज्युलियन हक्‍स्ली यांच्या “ सायन्स ऑफ्‌ लाइफ  - ह्या पुस्तकाचे 
वाचत केल्यावर लिहिला. ज्यूलियन हक्‍स्ली हा फार सावध विचारवंत होता. टिल्याद द श्षादा 
(१117817) ॥'111, 481) 15 04 81)1॥्र) हा जो जीवशास्त्रज्ञ कॅथलिक धमंगुरू होता, 
त्याचा ग्रंथ मला फार आवडल. त्याने मानवजातीला व्यापणारे असे * नुस्फिअंर ! - * मनोमंडल ' - 
असते ते मानवांनीच निर्मिलेले आहे, असा सिद्धांत मांडला आहे. ही सुद्धा एक मिथ आहे. ही मिथ एक 
महत्त्वाचे सत्य दाखविते असे मला वाटते. आणि ते म्हणजे मनुष्यजात एक व्हायचा प्रयत्न करते आाहे. 
आपले एक सवेसमावेशक असे मॅनोविश्‍व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करते आहे, कारण तिला ह्या 
विश्‍वातून नष्ट व्हायचे नाही. पॅरस्परविद्रोहामुळे मानवजाती नष्ट होण्याची शक्‍यता आहे. म्हणून 
भिन्न संस्कृती एकत्र येणे, भिन्न लोक आणि वंश लंगिक व अन्य व्यवहारांतून एकमेक्रांत मिसळन जाणे 
ही मोठी गरज आहे. भिन्न जमाती एकत्र आल्या तर त्यांची परस्परांमध्ये लग्ने का होतात ? लग्न 
होऊ दिले नाही तर लैंगिक संबंध का प्रस्थापित होतात £ भिन्न मानवी वंश एकत्र आले तर ते नेहमी 
एकमेकांत मिसळलेले का आढळतात ? ' नुस्फिअर निर्माण करणारी जीवीय प्रेरणा हे त्याचे उत्तर 
होय. “ नुस्फिअर 'चा हा सिद्धांत मला . अतिशय आवडतो. मानवतावादाच्या दृष्टीने, मानवजातीच्या 
उच्च भवितव्याच्या दृष्टीने शार्दांचा हा विचार अतिशय प्रेरक आहे. 

वैज्ञानिक विश्लेषणाच्या दृष्टीने, काळें पिअसंनचे “ विज्ञानाच्या मर्यादा ' -धि लिमिटेश्न्स ऑफ्‌ 
सायंन्स- हे पुस्तक मला अतिशय महत्त्वाचे वाटते. पुष्कळ लोक ते टाकून देतात; महत्त्वाचे मानीत 
नाहीत. पण मी तत्त्वज्ञानाचा विद्यार्थी आहे. त्यामुळे.मला हे माहीत आहे कौ विज्ञानाच्या योगे ज्यांचा 
उलंगडा होणार नाही अशी गृहीतकृत्ये विज्ञानाचीच आहेत. उदा. ' जाति? -. युनिव्हसल- किवा 
* सामान्य ? हे विज्ञानाच्या दृष्टाने काय आहे हे सांगताच येत नाही. नाममात्रवादी (नॉमिनलिस्ट 
पंथाचे तत्त्ववेत्ते आहेत, ते ' सामान्य ? मानंत नाहीत. परंतु सामान्ये गृहीत घरल्याशिवाय चालत । 
विज्ञानाच्या मुळाशी मौलिक अशी पॉस्चुळेट्स-गुहीतक्:ये-आहेत, विज्ञानाकडून त्यांचे खंडन नअ 
नाही. आणि विज्ञानाकडून त्यांना अथंवत्ताह्ी हाभत नाही. अक्षी विज्ञानाची ताकिक रचना आहे. उदा, 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल तेवीस 


ही साधी गोष्ट घ्या. माझे हे म्हणणे लोकांना पटणार नाही. पण * एक ही संख्या घ्या. * एकत्व हदी 
संख्या कल्पनामात्र आहे पण एक ही वस्तू आहे हे मानावेच लागते, कारण जेव्हा तुम्ही रसायनशास्त्रामध्ये 
अनेक वस्तूंचे संबंध येऊन एक नवीन वस्तू बनते असे मानता, तेव्हा विशिष्ट संख्या ही त्या वस्तूंमध्ये 
असावीच लागते. संख्या ही काल्पनिक आहे की वास्तविक आहे हा गहन प्रश्‍न आहे. नीलख्प किंवा 
रक्‍तरूप घेतले तर त्याचा अर्थ विज्ञानाच्या पद्धतीने सांगता येतो. सुयंकिरणांच्या द्वारा त्यांचा अर्थ 
सांगता येतो. तसा एकत्व, द्वित्व हा गुणांचा अर्थ विज्ञानाच्या साहाय्याने सांगता येत नाही. शिवाय 
एकत्व, द्वित्व: इ. गुण अनेक प्रकारचे आहेत. कारण संख्येवर संख्या रहाते ना ! शंभर ही एक संख्या 
भाहे. तेव्हा असे अनेक मुद्दे असतात, की जे विज्ञानाच्या तपासणीच्या बाहेर आहेत; पण विज्ञानाच्या 
पाठीशी आहेत. म्हणजे वस्तूच्या यथाथ स्वरूपाचा शोध घेण्याची जी बौद्धिक साधने आहेत ती 
वैज्ञानिक पद्धतीला आणि संकल्पनांना व्यापून त्यांच्या पलीकडे जाणारी आहेत, असे मला वाटते. 


विज्ञानाला अनाकलनीय असलेली दुसरी गोष्ट म्हणजे ' सेल्फ कॉन्शसनेस;' आत्मप्रतीती, 
आत्मसंवित्‌. आजच्या जीवशास्त्राच्या संदर्भात ही जी आत्मसंवित्‌ आहे तिचा अथे आपण . काय 
छावणार ? तर अथ लावता येणार नाही. ती आहे एवढेच आपण ..मान्य करू दकू. ती. ज्ञाकार्ता 
येणार नाही आणि म्हणून ती आहे हे आपल्याला मान्य करावे लागते. ही आत्मसंवित्‌ वस्तुमात्रात 
आहे, की जीवमात्रातच आहे, की मनुष्यमात्रातच आहे ह्याविषयी आपल्याला काही सांग्रता येत 
नाही. तुम्ही म्हणाल, की ह्या आत्मसंवित्‌चे तुम्ही फारच स्तोम माजवीत आहात. पण माझे म्हणण 
असे आहे, कौ ही एक कठीण गोष्ट आहे. विज्ञानाच्या पद्धतीने जिचा अर्थ लावता येत नाही अश्ली ती 
एक गोष्ट भाहे. असा माझा आजचा दृष्टिकोण आहे. मी जडवादी, म्हणजे भौतिकवादी आहें की 
अध्यात्मवादी आहे हा प्रश्‍न माझ्या दृष्टीने भाता तितकासा महृत्त्वाचा राहिलेला नाही. 

-- शास्त्रीजी, आता परत इतिहासाकडे वळू या. १९३० सालापासून माक्‍सं तुमच्या वैचारिक 
जीवनात शिरला आणि त्याला त्याने वळणही दिले. 

-- कुतीलाही दिले. | | 

"7 ठीक, कृतीलाही दिले. तुमची “ हिंदुधमंसमीक्षा ' हे माक्‍संवादी दृष्टिकोनातून लिहिलेले 
पुस्तक आहे. | 

-7 माक्‍संच्या प्रभावाखाली लिहिलेले पुस्तक आहे. “ धर्माची समीक्षा ही सवे समीक्षेची 
सुरवात असते *हे जे माक्‍संचे वाक्य आहे ते अतिशय खोल वाक्‍य आहे. हे. अर्थात्‌ शब्दशः घ्यावे असे 
वाक्‍य नाही. धर्माचो समीक्षा करण्यापूर्वी इतर समीक्षा माणूस करीत होता. धरम ही गोष्ट माणसाच्या 
मनात आणि समाजव्यवस्थेत खोलपर्यंत रुजलेली गोष्ट असल्यामुळे त्याच्या समीक्षेला फार महत्त्व 
आहे एवढाच त्याचा अर्थ आहे. आता तुमच्या लक्षात येईल, की परंपरागत अध्ययन केले असल्यामुळे 
प्रत्येक वाक्य तपासुन मग त्याचा अर्थ मी लावतो. | 

-7 म्हणजे माक्‍सेचे हे वाक्य काहीसा अथेवाद आहे असे तुम्हाला म्हणायचे आहे. 

-- बरोबर. अर्थवाद आहे. 

-ण आता एमु. एन्‌. रॉय यांचा आणि तुमचा संबंध माक्‍सेवादातुन जुळून आला नाहीका? 

- होय. कारण भारतीय परिस्थितीला माक्‍संवाद कसा लावायचा हा एक प्रन होता. 
माक्‍संच्या दृष्टीने भारतीय समाजरचनेचा अथे नीट लागत नाही. मार्क्सने युरोपिअन समाजाच्या 
इतिहासाच्या वेगवेगळ्या अवस्था दाखविल्या आहेत; परंतु आशियाबद्दल * एशियाटिक फॉम ऑफ 
इकॉनॉमि ” असा निर्देश तो करतो. पण म्हणजे काय ? एका शब्दप्रयोगाने सबंध आशिया गुंडाळला 
आहे. पण प्रत्येक देशातील शेतीसंस्थेचे स्वरूप वेगळे आहे; वगेरचना निरनिराळी आहे. रॉयसाहेबां- 
मुळे मी ह्या तपश्लीलाकडे ओढला गेलो, उदा. त्यांनी * इंडिया इन्‌ ट्रॅन्सिशत .'. मध्ये, भारतीय राष्ट्र- 


चोवीस नवभारत फेव्रु.-मार्च, १९८१ 


वादाची मीमांसा केली आहे. ती मला पसंत पडली. पुढे भारतीय क्रांतीचे नेतृत्व भारतीय कामगारवर्ग 
करील हे म्हणणे मांडले. ते वाचीत असतानाच मला ते पटले नाही. कारण हा वर्ग भारतात तुरळक 
होता आणि भारतीय समाजव्यवस्था ग्रामीण संस्थांवर आधारलेली, ग्रामीण विचारपद्धतीत मुरलेली 
अशी आहे. 

"ण शास्त्रीजी, माझे दोन प्रश्‍न आहेत. एक असा, की समजा १९३० सालच्या सुमाराला जर 
एखाद्या व्यक्तीचा माक्‍संवादाशी परिचय झाला आणि तिला माक्‍संचा विचार एकंदरीत पटला; 
अगदी पूर्णपणे पटला असेही नव्हे, तर एकंदरीत हा योग्य दृष्टिकोण आहे अशी तिची धारणा झाली, 
तर तिने स्वाभाविकपणे काय केले असते? ती भारतीय कम्य्‌निस्ट पक्षात शिरली असती. आता तुम्ही 
आणि तुमचे सहकारी रॉयकडे जे गेलात त्याचे रहस्य काय? रॉयविषयी हे आकर्षण तुम्हाला 
का वाटले? 

-7 तुम्ही अगदी बरोबर प्रश्‍न विचारला, माझी जी परंपरा आहे,- आता मी परतपरत माझी 
परंपरा म्हणतो ह्याच्यात आत्मगौरवाचा दोष होतो; “इंद्रो$पि लघुतां याति स्वगुणप्रख्पापनेन । ' आपले 
गुण सांगत बसल्याने इंद्राला पण लहानपणा येतो. तेव्हा ही मुलाखत देतानाच मला चमत्कारिक 
वाटत आहे. 

- त्याला काही इलाज नाही शास्त्रीजी. 


ण तर माझी परंपरा अशो आहे. ज्या माणसांचा माझा फार चांगला आणि जवळचा संबंध 
आला आणि ज्यांचा माझ्यावर फार प्रभाव पडला ते लोक म्हणजे सहस्त्र क्रांतिकारक. आणि हा 
प्रभाव माझ्यावर कायमचा राहिला. ह्याचे कारण जेव्हा मी तपासतो तेव्हा ब्रिटिशांचा द्वेष हे ते कारण 
नव्हे हे मला दिसते. क्रांतिकारकांचा आत्मसमरपंणाचा भाव हे ते कारण आहे. त्यांच्या ह्या आत्म- 
समरपंणाच्या तयारीने मौ फार प्रभावित झालो. माझा जो कोणत्याही घ्येयवादाकडे कल होतो, 
कोणत्याही ध्येयवादाचे मला जे आकर्षेण वाटते त्याच्या मुळाशी माझ्या भावना असतात, हे माझ्या 
घ्यानात आले आहे. त्यामुळे एम्‌. एन्‌. रॉय यांचे पूर्वाश्रमीचे चरित्र मला अतिशय आकषंक वाटले. 
रॉय ह्यांचे वेयक्तिक चरित्र मला जसे आकर्षक वाटले तसे इतर कम्प्निस्ट पुढाऱ्यांचे वाटले नाही, 
मी कम्युनिस्ट पक्षात का गलो नाही आणि रॉय यांच्या पाठीमागून का गेलो ह्याचे केवळ हे वैयक्तिक 
कारण आहे. 

-" पण तुमचे इतर जे सहकारी होते त्यांना रॉयविषगप्नी जे आकर्षण वाटले-- केवळ फॅसिनेशन 
या अर्थाने मी आकर्षेण हा शब्द वापरीत नाही, तर आपण माक्‍संवादी आहोत पण माक्‍पंवादाचा 
भारतीय संदर्भात योग्य प्रकारे अर्थे लावून पुढे काय करावे ह्याविषयीचे योग्य मार्गदर्शन राँग्र हेच करू 
शकतात म्हणून, अधिकृत कम्युनिस्ट * पक्षात आणि त्यांच्यांत काही बेवनाव असला तरी मकान 
परिस्थितीच्या संदर्भात आपण रॉय यांच्यामागेच उभे रहावे असे त्यांना जे वाटले त्याची कारणे काय ? 


-" रॉय यांचे आकर्षण जे अनेकांना वाटले त्याची दोन कारणे मला दि 
अद्भुतरम्य जीवन, दुसरे असे की भारतीय संदर्भात माक्‍तेवा 
अस्पष्ट असे काही नसे. राँयमध्ये वक्तृत्व अजिब्रात नठ 
स्वच्छता असे, युक्तिवाद चांगले असत आणि माक्‍संवादी परंपरेचा कोणताही आधारन घे ब 
असे म्हणतो आणि लेनिन असे म्हणतो अशा तऱ्हेचा आधार न घेता ते प्रश्‍नांचे बन कळ 


माक्‍संच्या तत्त्वांचा आणि सद्य:परिस्थितीचा सांधा ते नीट जुळवीत. त्यांच्या वैचारिक मांडणीत 
भक्‍्कमपणा आणि प्रसन्नता होती. 


-- झास्त्रीजी, तुम्ही गोवर्धन पारोख किवा व, भ. कणिक यांच 
ही गोष्ट त्यांती स्वतः मान्य केली नसती पण ही अतिशय ध्येयतिष्ठ ञ 


सतात. एक त्यांचे 
दाचे प्रतिपादन ते जे करीत त्याच्यात 
हते. पण ते जे विचार मांडीत त्यांच्यामध्ये 


यासारखी माणसे घ्या. आता 
शी माणसे आहेत. कारण खोल 


अनुक्रमणिका 


अध्ययन आणि वेचारिक वाटचाल पंचवीस 


ध्येयनिष्ठा असल्याशिवाय माणूस व्यापक सामाजिक क्रांती करू पहाणाऱ्या पक्षाशी एकरूप होऊ 
शंकेणारं नाही, पण ह्या माणसांची दुसरी बाजू होती. हे अतिशय चोखपणे विचार करणारे लोक' होते. 
भावनेच्या भरात वोहूंन जातील असे हे लोक नव्हते. किंवा एखादी आयडिऑलॉजी- सर्वकष विचार- 
सरणी- एकदा स्वीकारतील, मग विचार करण्याचे सोडून देतील, त्या विचारसरणीचे जे अधिकृत 
प्रतिनिधी असतील त्यांची वेळोवेळची मते स्वीकारून कामे करीत रहातील अक्या वृत्तीचे हे लोक 
नव्हते. हे तपासून पहाणारे लोक होते; विवेकवादी विवेकनिष्ठ होते. हे लोक रॉयकडे वळले ह्याचे 
कारण हो ध्येयनिष्ठा. ध्येयवादी वृत्ती हा एक त्यांना जोडणारा धागा होता. दुसरे कारण, तुम्ही 
म्हणाला त्याप्रमाणे रॉय यांची विचार करण्याची पद्धत, स्वतः विचार करून काढलेले निष्क्षे रॉय 
मांडीत आणि भारतीय वास्तव परिस्थिती व मूलभूत माक्‍संवादी तत्त्वे यांची ते योग्य प्रकारे सांगड 
घालीत. हा वैचारिक धागाही रॉय आणि हो मंडळी यांना समान होता. आता माझा दुसरा प्रश्‍न 
असा आहे की रॉय यांनी आपली सैद्धान्तिक भूमिका वेळोवेळी बदलली. एक बाहेरचा माणूस म्हणून 
मला जे नवल वाटते ते असे की दरवेळेला राय यांची सैद्धान्तिक भूमिका बदलली की इतरांचीही 
बदलत असे. ह्याचे रहस्य काय? रॉय यांचा फार मोठा प्रभाव ह्या गटावर होता असे होते, कौ 
तुमच्यांत सतत चर्चा होत असत आणि जो कॉन्सेन्सस- सममती-निर्माण होत असे तो रॉय मांडीत ? 


-- परस्परांतील विचारविनिमय ही गोष्ट सतत चालत असे. एक उदाहरण मी देतो. अ. भि. 
शाह हे आमच्यांत उद्यीरा आले. ते अनेक वेळा आक्षेप घेत. रॉयसाहेबांना त्याच्यात आनंद वाटे. 
चर्चेत जर एखादा नवा विशेष महत्त्वाचा मुद्दा कुणी मांडला आणि जरी तो अध्यात्मवादी असला तरी 
रॉय त्याला महत्त्व देत. एकमेकांसमोर बसायचे आणि भापली पाश्‍वेभूमी माक्‍संवादी असली तरी ती 
गोष्ट विसरून आपला जो काही विचार असेल तो सरळ मांडायचा ही गोष्ट म्हणजे स्वतः विचार 
करण्याची प्रवृत्ती त्यांना अतिशय रुचत असे. अर्थात्‌ कामे करण्यालाही खूप महत्त्व होते, पण विचार 
करण्यालाही महत्त्व होते. एक उदाहरण देतो. लेनिनने “ मटीरिअऑलिझम अँड इंपीरिको-क्रिटिसिझम ' 
-€ जडवाद आणि आनुभविक-मीमांसा हा ग्रंथ लिहिला आहे आणि त्याच्यात कित्येक वैज्ञानिकांनी 
आणि तत्त्ववेत्त्यांनी प्रतिपादन केलेल्या अंतरंगनिष्ठतावादावर-सब्जेक्टिव्हिझमवर-टीका केली आहे. 
हा ग्रंथ मी वाचला, तेव्हा लेनिनची चर्चा करण्याची जी पद्धती आहे ती मला पटली नाही. विचारांचा 
सामना सरळ विचाराने केला पाहिजे. लेनिन असे करीत नाही. उदा. भोतिकशास्त्रामध्ये ज्यांनी 
महत्त्वाची भर घातली आहे अज्ञा वैज्ञानिकांनी मांडलेल्या सिद्धांतांवरही त्याने * 1 18 8 1168901688 
0111080119 ' अशी टीका केली आहे. म्हणजे ह्या तत्त्ववेत््यांनी डोके माने नाही, मेंदू मानला 
नाही असा त्याचा आक्षेप आहे. 


आता मेंदूचे अस्तित्व आणि कार्यं मान्य केल्यानंतर, बाह्य विश्‍व आहे, त्याचे एक विशिष्ट असे 
स्वरूप आहे आणि आपल्या प्रत्यक्षानुभवाद्वारा ह्या स्वरूपाचे यथाथे ज्ञान आपल्याला होते असे 
मानण्यात काही अडचणी आहेत. वस्तूंचा आपल्याला जो प्रत्यक्षानुभव येतो त्याच्या मागे आपल्या 
इंद्रियांची आणि मेंदूची एक विशिष्ट रचना असते, ह्या इंद्रियांचे व मेंदूचे जे काय चालते त्यापासून 
इंद्रियानुभव निष्पत्न होतो. इंद्रियात व मेंदुत ज्या प्रक्रिया घडतात त्या रासायनिक असतात आणि 
ह्या प्रक्रियांवर इंद्रियानुभवाचे स्वरूप आधारलेले असते. उदा. स्वाद घ्या. स्वाद ही रासायनिक 
प्रक्रियेतून निष्पन्न होणारी गोष्ट आहे. वस्तू स्वादिष्ट आहे ह्याचा अर्थ त्या वस्तूमुळे स्वाद निर्माण 
झाला असा केला पाहिजे. त्या वस्तूमध्ये स्वाद आहे असे मानायला निश्‍चित आधार नाही. तसेच 
डोळ्यांना जो वस्तूचा आकार दिसतो, त्याचा डोळ्याच्या रचनेशी संबंध असतो हे आता सिद्ध 
झाले आहे. उलट डोळ्याची वा मेंदूची रचना अनुभवावरून सिद्ध होते. अनुभवाचे स्वरूप 
इन्द्रियांवरून व इन्द्रियस्वरूप अनुभवावरून सिद्ध होते ही तकेदुष्टता कायम राहते, 


सव्वीस नवभारत फेत्र.-मार्च, १९८१ 


हे जे आतुभविक-मीमांसक होते, ज्यांनी भौतिकीमध्ये फार महत्त्वाची भर घातली होती 
ते जेव्हा अश्ली तर्‍हेच्या बुचकळ्यात पडतात, तेव्हा त्यांच्यावर सहज हल्ला करायचा आणि 
त्यांना बाजूला फेकायचे ही काही तत्त्ववेत््याची भूमिका होऊ शकत नाही. ती क्रांतिवाद्याची भूमिका 
आहे. लेनिन क्रांतिवादी होता. आपल्या अनुयायांना त्याला आनुभविक-मीमांसावादाकडे वळू द्यायचे 
नव्ह्ते. त्याच्या हल्ल्यात असा हेतुवाद आहे आणि तो मला मान्य नव्हता. मी रॉयसाहेबांना सांगितले, 
की हे काही तत्त्ववेत्त्याचे पुस्तक नव्हे, हे क्रांतीच्या प्रचारकाचे पुस्तक आहे. 

मी असे म्हटले, ही गोष्ट त्यांना विलक्षण वाटली ह्या हिंदुस्तानामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये ही 
माणसे माक्‍सवादी होतात, लेनिनबह्ल त्यांना आदर वाटतो, लेनिनच्या क्रांतिकार्याचे ते गुणगान 


करतात; पण लेनिनचे पुस्तक घेतळे तर त्याची चिकित्सा करतात, हो गोष्ट त्यांना विचित्र वाटली. 


त्यामुळे त्यांना आमच्याबद्दल, अश्या प्रत्येक पाळीला, अधिकच आस्था वाटू लागली. आमच्या चर्चा 
सतत होत असत. 


-" असे काही महत्त्वाचे इतर मुद्दे उपस्थित झाले असले तर त्यांचा निदेश करता का ? आणि 
दुसरी गोष्ट, नवमानवतावाद किंवा तुमचे वावीस सिद्धांत जे उदयाला आले त्याच्यात तुमचा बराच 
सहभाग होता असे तुम्ही मला सांगितले आहे. त्याच्याविषयीही मोकळेपणे बोला. 


"ण सुरवात अशी झाली. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळी म. गांधी असहकारिता आणि 
* चलेजाव "च्या चळवळीपर्यंत आले. तेव्हा माझी प्रतिक्रिया अश्नी झाली, की फॅसिस्ट हुकूमशाही ही 
एक अतिशय हिंसक अशी शक्‍ती आहे. ती कोणत्याही उच्च नैतिक मूल्याला थारा देत नाही. पण ही 
गोष्ट न ओळखता गांधीजी ब्रिटिश साम्राज्यश्ाहीच्या विरोधात उभे राहिले आणि ' चलेजाव चा 
आदेश देण्यापर्यंत ते गेले. राजगोपालचारी, नेहरू यांची दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळी मानसिक स्थिती 
स्पिरिच्युअल टॉमॅन्टेशनची होतो. त्यांना दोस्त राष्ट्रांची बाजू अधिक समर्थनीय वाटत होती. 
उच्चतम नैतिक मूल्ये शाश्‍वत आहेत ही गोष्ट ह्या परिस्थितीत माझ्या मनावर चांगली ठसलो. ही 
मूल्ये इतिहासात सापेक्षतेने अवतरतात हा माक्‍सेवादी मुद्दा मला अमान्य नाही. पण नेतिकमूल्ये 
स्वरूपतःच सापेक्ष असतात असे मानले तर त्यांचा अर्थ लावता येणार नाही. मी राँयसाहेबांना म्हटले, 
गांधीजी विचाराने आणि भावनेने अहिंसावादी आहेत. मग त्यांना फॅसिझममधला हा भयानक हिसावाद 
कसा दिसत नाही? 
रॉयसाहेब म्हणाले, तुम्ही अशी भूमिका स्वीकारली तर लोक तुम्हाला : आयडिअलिस्ट ! -- 
चिद्वादी- म्हणतील; तुम्ही शाइवत नैतिक तत्त्वे मानता; इतिहासवाद मानीत नाही. मी म्हटले, 
म्हणू द्या. इतिहासवादाचा अर्थ मला समजू शकतो. पण अहिसावाद हा मानवी जीवनाचा एक 
महत्त्वाचा भाग आहे. हिसा हे एक पाप आहे हा विचार भारतामध्ये फार जुन्या काळी आला. बुद्धाच्या 
काही संवादांत तो व्यक्‍त झाला आहे. राजाने युद्ध टाळावे असे तो सांगतो. हिंदू परंपरेमध्येसुद्धा युद्ध हे 
पाप आहे, अनिवार्य असे पाप आहे असा विचार याहून्महामारतात तो आला आहे. माझे असे म्हणणे 
होते, की युद्ध ही नेहमीची आवड्यक संस्था मानणारे फॅसिस्ट व हा सिद्धांत न मानणारी दोस्त राष्ट्रे 
यांच्यातला हा झगडा आहे. दोस्त राष्ट्र साम्राज्यवादी होती ही गोष्ट खरी आहे. पण फॅसिस्ट राजवटी 
ज्या अर्थाने युद्धवादी होत्या त्या अर्थाने ती युद्धवादी नव्हती. ह्या प्रस्तुत युद्धात ते नाइशशशे 
उतरले होते. तेव्हा आपण फॅसिस्ट राजवटींच्या विष्द्ध आणि दास्तराष्ट्रांच्या बाजने रा 
पाहिजे असे. माझें मत झाले. रं न उभ राहिळे 
ह्यानंतर आमची सगळ्यांची विचारचक्रे फिरू लागली. अर्थात्‌ रॉयसाहेबांच्या मन भा 
शाइक्त मूल्यांचा विचार दृढ होऊ लागला. महायुद्ध सुरू झाले आणि स्टालिन गप्प बसला ग त 
अतिशय अस्वस्थ करणारी परिस्थिती होती. आणि ज्या दिवशी हिटलरने. अ काळ 


अनुक्रमणिका 


अध्ययन आणि वेचारिक वाटचाल सत्तावीस 


हल्ला केला तेव्हा त्यांनी आनंदाने टाळ्या पिटल्या. आता, म्हणाले, हे लोक काही सुटत नाहीत* 
फॅसिस्ट आणि नात्सी हे काही आता पराभवाच्या कचाट्यातून सुटत नाहीत, “ हिटलरचे चुकले ' ते 
म्हणाले, ' स्ट्रेटसमधून आशियात उतरायचे, आणि सोव्हिएट युनियनला घेराव करायचा. हे केले नाही 
हिटलरने. सरळ आत घुसला, मला रॉय त्यांचे वैशिष्ट्य हे वाटते, की ते केवळ घ्येयवादी, क्रांतिवादी 
नव्हते, तर “ वस्तुवादी ' होते, रणनीती जाणत आणि ही रणनीती मला त्यांनी त्यावेळी सांगितली. 
राजकोय व्यवहारातली सुद्धा ते अशी रणनीती सांगत. म्हणून त्यांची व लेनिनची दोस्ती झाली. 
लेनिनला ते अग्रणी वाटले, कारण व्यवहाराचे पृथक्करणही ते चांगल्या प्रकारे करीत. 
आमचा असा विचार सुरू झाल्यानंतर ही शाइवत तत्त्वे कोणती हा प्रश्‍न पुढे आला. माझ्यावर बौद्धांचा 

फार खोल संस्कार आहे ही गोष्ट तुमच्या ध्यानात आलीच असेल. बौद्ध पंडित धमंकोर्ती आचार्यांचे 
जे वाक्‍य वाचस्पतिमिश्रांनी उद्धृत केले आहे, “ तथा च बाह्या अप्याहुः सत्पक्षपातोहि धियां स्वभाव:” 
मानवी बुद्धीचा स्वभाव सत्याकडे कलणे. सत्य दिसले, स्पष्टपणे प्रकट झाले कौ लगेच वुद्धी अगोदरची 
धारणा टाकून देते. हा वृद्धीचा स्वभाव ध्यानात धरून विचार केला पाहिजे. आता सत्य आणि अहिसा 
ही शाश्‍वत तत्त्वे देशकालाच्या मानाने ऐतिहासिक परिस्थितीप्रमाणे एका अर्थी बदलतात ही गोष्ट खरी 
आहे. पण काही गोष्टी त्याच स्वरूपात लख्खपणे कायम रहातात असेही मानावे लागते. उदा. साधी गोष्ट 
घ्या. शरीरपोषक द्रव्यांचे मूल्य हे काही इतिहासकाळात बदलत गेलेले नाही. ते कायम राहिलेले आहे. 
तसेच ज्ञानामुळे माणसाची जीवनक्षमता वाढत असते हा सिद्धांत जीवशास्त्रदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. 
मा.णसाला जी बिनचूक माहिती असते तिचे त्याच्या जगण्याच्या दृष्टीने फार महत्त्व असते. 

ही “ इन्फर्मेशन थिअरी ' आता एकपेशी जीवापर्यंत नेऊन भिडविली आहे. थोड्याशा अलंका- 
रिक भाषेत असे म्हटले आहे, को मधमाशीच्या बीजशक्तीमध्ये पाचशे पीएच्‌. डी. थिसिस साठलेले 
असतात. आणि पाचशे पानांच्या पाच हजार ग्रंथांत राहील इतकी माहिती माणसाच्या बीजा- 
मध्ये साठलेली आहे. डोळे, नाक, कान, स्तायू इ. कसे बनवायचे ह्याची अभियांत्रिकी ह्या बीजामध्ये 
साठलेली आहे. तेव्हा सत्याची गरज जीवनमात्राला आहे आणि मानवी जीवनाच्या संदर्भात ही गोष्ट 
अधिकच स्पष्ट झाली आहे. कारण त्याच्या ज्ञानाची पाश्‍वंभूमी फार मोठी असते. तेव्हा सत्य हा जीव- 
नाचा आधार आहे हा शाश्‍वत सिद्धांत आहे. तो इतिहाससापेक्ष नाही. अर्थात्‌ विज्ञानाची प्रगती चालू 
असते, एकेकाळी ज्ञान म्हणून मानलेल्या समजुती अधिक चांगल्या समजुती प्राप्त झाल्यावर टाकून दिल्या 
जातात ही गोष्ट खरी आहे. विज्ञानाच्या प्रगतीला इतिहास असतो. पण माक्‍संने मानवी समाजरचनेचा 
जो इतिहास सांगितला आहे- प्राथमिक समाज, प्राचीन समाज, सरंजामी समाज, भांडवलशाही समाज- 
त्या इतिहासाहून स्वतंत्र असलेला असा हा इतिहास आहे. मानवी समाजाच्या इतिहासामुळे ज्ञानाच्या 
इतिहासाचा उल्गडा होऊ शकत नाही. त्या, त्या संस्कृतीतील ज्ञान त्या संस्कृतीच्या धारक असलेल्या 
समाजाच्या रचनेशी संबंधित असतेच असे नाही. 

तेव्हा निसगशास्त्रे आणि जीवशास्त्र यांच्या पाश्‍वंभूमीवर आपले सिद्धांत आपण आधारले पाहिजेत 
असा विचार आम्ही केला. कालं माक्‍सेच्या सिद्धांतांना ही पाश्‍वेभूमी नाही, जीवशास्त्र हे अलिकडच्या 
काळात खूपच विकसित झाले आहे. माक्‍संचा काळ हा डाविनचा काळ, मासे आपला कॅपिटल हा 
ग्रंथ डाविनळा अपण करायला निघाला होता. पण डाविनने नकार दिला. तो शुद्ध वैज्ञानिक होता. 
माक्‍संचे विचार त्याच्या वैज्ञानिक दृष्टीशी जुळणारे नव्हते म्हणून त्याने नकार दिला. नंतर मेंडेलिअन 
उपपत्तीचा विकास झाला. आता तर बोजशक्तीचे पृथक्करण झाले आहे तिचे व्याकरण वा वर्णमाला 
सापडली आहे; आणि सबंध जीवजातीची जी दोन प्रमुख घटकद्रव्ये आहेत ती सापडली आहेत. हे जे 
नवे शास्त्र आहे, त्याच्या आधारावर आपले सिद्धांत आपण मांडू असे मी रॉयसाहेबांना म्हटले. 

मी जुलियन हक्‍्स्छीचा वाचक होतो, त्याचे धर्माविषयीचे पहिले विचार मी वाचले होते आणि तो 
त्यांच्यापुढे गेला होता हेही मला माहीत होते. तेव्हा ह्या ज्ञानाच्या आधारे आपले सिद्धांत आपण 


अहोंबीच नवभारत फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


मांडू असे मी म्हटले आणि रॉयसाहेबांनी त्यांची व्यवस्थित मांडणी केली. ह्या मांडणीतले मुख्य मुद्द 
म्हणजे सत्याचा शोध- सच फॉर टू थ- आणि स्वातंत्र्याची साधना- क्वेस्ट फॉर फ्रीडम-ह्या मानवी 
अस्तित्वाला आधारभूत असलेल्या, मानवी प्रवृतीचा गाभा असलेल्या गोष्टी होत. हे मी 
एका अधिवेशनात मांडळे होते. मग त्या दृष्टीने हा सर्वे विचार रॉयसाहेबांनी व्यवस्थित रीतीने 
मांडला. मूलगामी लोकशाही, 'ग्रासख्ट्स डेमाँक्रसो?, पक्षहीन लोकशाही ही त्यांची कल्पना. ती मला 
एकदम आवडली, पण तीसुद्धा चर्चेचा विषय होऊत बसली, सत्तेसाठी पक्ष निर्माण होतात आणि मग 
लोकशाहीलाही मर्यादा पडतात हा विचार सर्वांना पटला. ही जी सिद्धांतमाला आहे तिच्यात मला 
अजूनही काही चूक आढळत नाही. या नवमानवतावादाचा काहींना विवाद्य वाटणारा पहिला सिद्धान्त 
असा आहे : “ नियमबद्ध निसर्गाच्या अधिष्ठानावर मानव जन्मला आहे म्हणून त्याला नियमबद्ध- 
रीतीने विचार करण्याची स्वाभाविक बुद्धी प्राप्त झाली आहे. या बुद्धीमुळेच मानवास हिताहिताचा 
विवेक म्हणजे नैतिकता प्राप्त झाली आहे. ” हे विधान आरक्षासारखे स्वच्छ आहे. 

। जीवनाच्या अंतिम मूल्यांचा निर्देश करूनच सामाजिक कृतीविषयीचे आपले सिद्धान्त मांडले 
पाहिजेत. आणि ह्याची गरज सामाजिक क्रांती करू पहाणार्‍यांना अधिकच असते. कारण क्रांतिकार- 
कांचा ओढा अंतिम मूल्यांकडे असतो. जेव्हा मी माक्‍संवादी झालो तेव्हापासुनच मी मानवतावादी 
झालो. हिंदू धम, इस्लाम, स्त्रिचन धर्मं या सर्वाविषयी मळा ऐतिहासिक दृष्टीने आदर आहे. पण 
जोतिराव फुले यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक धर्मग्रंथ ही माणसाची कृती आहे आणि प्रत्येक घामिक 
परंपरा ही माणसाची परंपरा आहे आणि म्हणून तिच्यात दोष असतात व ते साफ करावे लागतात. 
म्हणून कुठे दिव्य शक्‍तीचा आविष्कार आहे किंवा कुठे दिव्य उपदेश आहे असे मी मानत नाही. 
भगवद्गीता दिव्य उपदेश आहे असे मी मानत नाही, पण तिच्यातला जो मोक्षघर्म आहे तो मला फार 
आवडतो. तो अगदी आदश आहे. पृथक्करण केले, तर लक्षात येते की मनृष्याचे जे मन आहे. त्याला 
आकषक वाटेल असा तो धमं आहे, पण त्याला झेपेल असा तो धर्म नाही. 


-- आता रॉय ह्यांच्या थीसिसकडे वळू या. रॉय ह्यांना असे वाटले का की कम्युनिस्ट 
चळवळीची जी उद्दिष्टे होती ती, सोव्हिएट रक्षियात जी राज्यव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था प्रत्यक्षात 
अस्तित्वात आली होती तिच्यात पुर्णपणे प्रतिबिबित झाली नाहीत, उलट ती विकृत झाली. तेव्हा 
कम्युनिस्ट चळवळीचा. मार्गे मूलतः चुकला. आणि ह्याचे कारण तिचे आधारभूत सिद्धान्त कित्येक 
बाबतीत मूलत: चुकलेले होते. अशा तर्‍हेची जाणीव रॉयसाहेबांना आणि तुम्हा मंडळींना आली 
होती का? 

-ण फारच आली होती. उदा. ध्येयवाद, विचार ही कायम प्रवर्तक शक्‍ती आहे. म्हणून 
ऐतिहासिक भोतिकवादाला अनुसरून माक्‍संने भौतिक पाया आणि आधारित रचना हा जो भेद 
केला त्याने फार गोंधळ माजला आहे असे म्हटले पाहिजे. कामगारवर्गाची तयारी करा आणि त्याला 
लढायला लावा. पण ह्यासाठी त्यांना विचार दिला पाहिजे, समाजाला विचार दिला पाहिजे. विचार- 
ही तितकीच मोठी शक्‍ती आहे. माक्‍संवाद हाच आधी मोठा विचार आहे. तो शमजीवी वर्गाची 
आत्मप्रतीती-सेल्फकॉन्शसनेस-आहे आणि ती आधारित रचनेचा भाग मानला आहे. तेव्हा पाया 
आणि आधारित रचना ह्या दृंढाचा अथच समजू झकत नाही. आधारित रचना मय मे जीलन 
तत्त्वज्ञान, मूल्ये हे सुद्धा भोतिक शक्तीचे उच्चतम, अधिक सक्वकत असे सये नाहे ह 
लोखंडापासून तयार केलेल्या रचनेची, यंत्राची शक्‍ती लोखंडापेक्षा अधिक काडे से » ज्याप्रमा 
मेंदूच्या रचनेवर आधारलेली विचारशक्ती ही भौतिक शक्‍तीपेक्षा अधिक मोठी माहे प्रमाणे मानवी 
शोधून काढलेली शून्य ही अंकगणितातील संकल्पना ध्या, तिच्या ठिकानी अरचड आवती उदा. बुद्धीने 
सतसयावरोबद मायसाची मोदण्यांची शकती वाढली स स्हुणूत त्याची भौतिक कलती 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल एकोणतीसं 


म्हणजे भौतिक शक्‍ती वाढविण्याची. ताकद विचारात असते. अर्थात तो विचार वास्तवाज्ली 
अनुरोधी पाहिजे. हा सिद्धांत स्पष्टपणे मा्क्संवादामध्ये मांडलेला नाही. . माक्‍संच्या वा एंगल्सच्या 
लिखाणात तो कुठेकुठे आढळतो; एखादे वाक्य आढळते. पण तो व्यवस्थित रीतीने एकत्र असा: 
आम्ही मांडला. न । “ 

-- पण ह्याचा अर्थे काय होतो ते पहा. संकल्पना आणि विचार यांचे क्षेत्र एका अर्थी स्वायत्त 
बनते, म्हणजे हे केवळ भौतिक अधिष्ठानावर आधारलेले त्याचे प्रतिबिंब नव्हे. 

-“ म्हणजे विचार, हा केवळ ' एपिफिनॉमिनन' (उपघटना) नाही. माक्‍संवादी चर्चेत * एपि- 
फिनॉमिनन' हा शब्द तेव्हा फार येऊ लागला होता. विचार ही केवळ उपघटना नाही, विचार हा तित- 
क्याच ताकदीचा असतो. भौतिक क्षेत्र आणि भावना विचार आणि यांचे बनलेले मानसिक क्षेत्र परस्प- 
रांवर अवलंबून असतात आणि परस्परांवर कायं करतात. आणि कोणत्या संदर्भात कोणत्या क्षेत्राची 
ताकद मोठी आहे हे अनुभवाने ठरवावे लागतें. उदा. अन्न हा भौतिक पदाथे आहे आणि त्याची ताकद 
फार मोठी आहे. अन्न जर मला मिळाले नाही तर माझे विचार आणि माझे मनन संपुष्टात येईल. 
हिमपात होत असेल आणि मला आसरा नसेल तर मी मरेन आणि माझे विचार नष्ट होतील. तेव्हा 
भौतिक अधिष्ठान आणि त्यावर आधारलेले क्षेत्र ही कोणत्या बाबतीत तुल्यबल आहेत आणि कोणत्या 
बाबतीत त्यातील एक क्षेत्र दुसर्‍या क्षेत्राहान अधिक वरचढ असते हे अनुभव आणि विचार यांच्या 
आधारे ठरवावे लागते. सामान्यपंणे असे म्हणता येते, की ही दोन क्षेत्रे परावलंबी आहेत, ती एकमेकां- 
वर परिणाम करतात, आणि केव्हा एकाचा आणि केव्हा दुसऱ्याचा परिणाम अधिक बलवान 
असतो. आणि ही गोष्ट अर्थात्‌ अश्या अस्पष्ट स्वरूपातच मांडता येईल. तेव्हा अक्या रीतीने आम्ही 
मार्क्सवादाच्या पुढे गेलो. आम्ही नव-माक्‍संवादी ( निभो-माक्‍्सिस्ट ) आहो. | 

-> शास्त्रीजी, तुमच्या ह्या विवेचनाचा सारांश असा मांडता येईल : तुमच्या बावीस सिद्धांतां- 
मागची भूमिका आणि माक्‍संवादी भूमिका यांच्यांत दोन मूलभूत मुद्द्यांविषयी भेद आहे. एक असा : 
सवे मानवी मूल्ये इतिहाससापेक्ष आहेत असे तुम्ही मानीत नाही. काही मानवी मूल्ये ही माणसाची 
प्रकृती, माणसाचा एका विशिष्ट घडणीच्या निसर्गाशी असलेला संबंध ह्यांच्यावर भाघारलेली. असतात 
आणि ती शाश्‍वत, कायम टिंकणारो, इतिहासनिरपेक्ष अशी मूल्ये आहेत असे तुम्ही. मानता. उलट 
मार्क्सवाद सवे मूल्ये इतिहाससापेक्ष आहेत असे मानतो. दुसरा भेद असा : विचार किंवा संकल्पना 
यांच्या ठिकाणी स्वतंत्र कार्यकारित्व आहे असे तुम्ही मानता. उदा. न्यूटनचा सिद्धांत ध्या. त्याच्यामुळे 
गतिक्षास्त्रात क्रांती झाली आणि गतिक्ास्त्राची वेगाने प्रगतीही झाली. पण न्यूटनच्या ह्या सिद्धांताचा. 
त्यावेळच्या भौतिक अधिष्ठानाशी असा काही संबंध जोडून दाखविता येणार नाही की अश्ली विषिष्ट 
स्वरूपाची भौतिक परिस्थिती असल्यामुळे हा विशिष्ट सिद्धांत उदयाला आला आणि मान्य झाला. 
असा काही, ह्या दोहोत सांधा जोडता येणार नाही. 

आता तिसरा एक मूलभूत भेद आहे असे मला वाटते. तुमच्या बावीस सिद्धांतांत व्यक्‍ती ही 
प्रधान मानली आहे आणि समाज- म्हणजे सामाजिक संस्थांचे जाळे- ही व्यक्तीला पोषक ठरू शकेल 
अश्ली, आवश्यक अशी यंत्रणा आहे, असे मानले आहे. हे बरोबर आहेना ? 

--हे अगदी बरोबर आहे. कारण काय? तर समाजाला मन आहे हे अलंकारिक विधान आहे. 
सामुदायिक विचार असतो हे म्हणणे अलंकारिक आहे. कारण तुम्ही जर वस्तुवादी. असाल, माक्‍संच्या 
भाषेत तुम्ही जर भोतिकवादी असाल तर विचार. हा मेंदुत असतो आणि मेंदू व्यक्तीचा असतो हे 
तुम्हाला मानावेच लागते. समाजपुरुष किवा विदवपुरुष हो कल्पना वेदांमध्ये आहे. समाज ही सेन्दरिय, 
ऑरगॅनिक संघटना आहे हा व्हाइट्हेडचा विचार वेदांमध्येही प्रतिबिबित झालेला आहे. हे विश्व हा एक 
सेन्द्रिय सबंध (ऑग्ेनिझम) आहे आणि त्याच्यात सेन्द्रिय संबंध सामावलेले असतात- ऑर्गनिझम्स 


तीस नवभारत फेब्र.-माचे, १९८१ 


विदिन भॉर्गनिझम्स- असे व्हाईटहेड मानतो. ही कल्पना वेदांत आहे, पण ती अर्थात्‌ काव्यमय, प्रतिकात्म 
रीतीने व्यक्‍त झाली आहे. . त्यांना ह्या कल्पनेचा काव्यमय, इंट्युइटिव्ह प्रत्यय आला असणार, पण 
प्रत्यक्षात पहाता विचार हा व्यक्‍तीमध्येच असतो. पण हेही मान्य केले पाहिजे की सामाजिक संघटनेचे 
स्वरूप हे सजींवासारलेच असते. आमच्या बावीस सिद्धांतांत व्यक्‍तीला इतके महत्त्व देण्यात आले आहे, 
कौ त्याच्या मानाने सामाजिक यंत्रणा दुय्यम ठरते. पण समाजयंत्रणेतच व्यक्‍ती वसत असते. समाज- 
यंत्रणेच्या बाहेर व्यक्ती असु शकत नाही म्हणून राँयसाहेबांना मी व्हाइटहेंडचे हे वाक्‍य सांगितले, 
"गगह ॥ए७ एग 80061168 2, * वस्तु समाजात जगत असतात. ' तारांगणाकडे पाहूनतोहे 
म्हणाला होता. ह्यासंबंधी माझी रॉयसाहेबांकडे चर्चा झाली नाही. त्यांनी मला आव्हान दिले होते. 
पण ते. तसेच राहिले. माझे असे म्हणणे होते की, समाजनिरपेक्ष अशी व्यक्‍ती जगात सापडायचीच नाही. 
रॉयसाहेबांचे म्हणणे असे, की “ म्युटेशन होऊन जो माणूस प्रथम अस्तित्वात आला तो एकच 
होता.” मी म्हटले “ म्युटेशन व्यापक क्षेत्रात होते. कारण ज्या भौतिक घटकांमुळे म्यूटेशन होते ते 
एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नसतात, पुष्कळ ठिकाणी असतात. म्युटेशनने निदान एक मानवी पुरुष 
आणि एक मानवी स्त्री अस्तित्वात आली पाहिजे. म्हणजे येथे परत दोन आले. | 

भाषा ही जी मानवी जीवनातली मूलभूत गोष्ट आहे ती नैसगिक आहे आणि कृत्रिम 
आहे. तिची प्रवृत्ती नैसागिक आहे. म्हणजे नैसगिक मसाला- रॉँ. मटीरियल- माणसामध्ये 
तयार आहे आणि ती घडविण्यासाठी मेंदूची जी प्रवर्तकता आवड्यक आहे . तौही तेथे आहे. 
म्हणून भाषेशिवाय मानवी समाज आढळत नाही. भाषा हा माणसाच्या सामुदायिकतेचा आवि- 
ष्कार आहे. मी आणि तु हे दोघे असल्याशिवाय भाषा असू शकत नाही. मीच केवळ आहे, 
तु माझ्यातच अंतर्भूत आहे हा जो अह्वताचा सिद्धांत आहे आणि काही पडिचमी तत्त्व- 
वेत्त्यांचा- * सॉलिप्सिस्टां'चा- सिद्धांत आहे त्याला उत्तर असे, की भाषा हा जीवनातला असा 
आविष्कार आहे की मी आणि तू अशा दोन भिन्न व्यक्‍ती गृहीत धरल्याशिवाय त्याचा व्यवस्थित 
उलगडाच होऊ शकत नाही. माझ्या विचाराचे माध्यम म्हणून भाषा मला उपयुक्‍त असते ही गोष्ट खरी 
आहे. तरी पण भाषेची मूळ प्रेरणा जी आहे ती ' तू ! शी बोलण्याकरिता आली आहे. आणि हा 
मूळ “ तू ? कोण? तर आई. मूल जे बडबडत असते, नै्सागिक रीतीने रीतीने बडबडत असते त्याला 
पुढे भाषेचा आकार लाभतो. माणसाचे नैसागिक भाषिक कतृंत्व, त्याला निसर्गाकडून लाभलेली शक्‍ती 
यातून विविध भाषा जन्माला येतात. माणसाच्या नेर्सागक कतृंत्वाचा भाषेत आविष्कार आहे, स्वयं 
आपले जग निर्माण करण्याची ताकद त्याच्यात आहे; परंतु निसर्गाने भाषिक शक्‍तीच्या ख्पाने ती 
त्याला पुरविली आहे. माझे असे म्हणणे आहे, की आमच्या बावीस सिद्धांतांत हा विचार अत्यंत 
अस्पष्ट आहे. व्यक्‍तिवादाला आवश्यकतेपेक्षा अंधिक महत्त्व दिले आहे अशी माझी ह्या बावीस 
सिद्धांतांवर टीका आहे. पण ह्या माझ्या टीकेवर चर्चा व्हायची राहून गेली. 

-7 शास्त्रीजी, तुम्ही नागार्जुनाचार्यांचा उल्लेख केला. म्हणजे सव * दृष्टीं'पल्ीकडे जायचा 
तुमचा प्रयत्न आहे. 

___ 7 मी सवे दृष्टींपीकडे आहेच. म्हणून मी तटस्थ वृत्तीने कोणत्याही सिद्धांताचा आग्रह 
न धरता सर्वे विचारांचे परीक्षण करंतो. माझा आग्रह नैतिक मूल्यांविषयीचा आहे. ते माझे बंधन 
आहे. म्हणजे मी पापपुण्याच्या पलीकडे गेलेलो नाही. ब्रह्मवादी वेदान्ती पापपुण्याच्या पलीकडे गेलेल 
असतो. तसा मी गेलेलो नाही. नैतिकं दृष्टीपलीकडे मी गेलेलो नाही. ग 
। -- पण वैज्ञानिक ज्ञानाचे प्रामाण्य तुम्ही मानता. 
ण अतिशय मानतो. पण हे प्रामाण्य कसे आहे ? 


-- तै मर्यादित आहे हे तुम्ही सांगितले. विज्ञानापलीकडचे क 
भञानांत तुंम्ही सामाजिक विज्ञांनांचा अंतर्भाव करता ? काही प्रश्‍न रहातात. ह्या वश्ानिक 


अनुक्रमणिका 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल एकतीस 


- सामाजिक विज्ञान हे सर्वांत दुबळे विज्ञान आहे. ह्याविषयीचा एक विचार तुम्हाला सांगतो. 
हाही .नागार्जूनासारवा विचार आहे. ह्या ज्या सवे दृष्टी आहेत त्यांच्यामधून जावे, तसेच हे जे 
विविध सामाजिक विचार आहेत, त्यांच्यामधून जावे. ते जवळ ठेवावे. नागार्जुन सवे दृष्टींमधून जावे 
पण त्या सोडून द्याव्या असे म्हणतो. तसे मी म्हणत नाही. हे विचार जवळ ठेवावे; पण अनुभवाने 
पुढे जावे. म्हणजे कार्यक्रम आखावे, आणि ते अंमलात आणताना येणाऱ्या अनुभवांच्या 'आधघारे "पुढे 
जावे. काही सामाजिक प्रश्‍न पूर्णेपणे सुटतात असे सामाजिक क्रांतिकारक म्हणतात आणि आपल्या 
अभिनिवेश्यात ते रंगले की मग ते एकदम पुढे जातात. पण हे करताना एक तात्त्विक अलिप्तता 
आवद्यक असते. ती असल्याशिवाय आपल्या देशाच्या किंवा जगाच्या पुढे असलेले प्रश्‍न सोडविण्याचा 
मार्ग सापडणार नाही. माणसाने “ फंडेमेन्टलिस्ट ' बनता कामा नये. हिंदू किवा इस्लामी किंवा 
माक्‍संवादी पांडॅमेन्टलिस्ट हे जगाला दुःखात, “ शून्यात लोटणार आहेत. म्हणून सवे प्रश्‍न लवकर 
सुटतात, काही दीधेकालाने सुटतात, आणि काही सुटत नाहीत हे ओळखले पाहिजे. ते सोडवण्याचा 
प्रयत्त करीत राहिले पाहिजे, पण ते पुर्णपणे सुटणार नाहीत ही खूणगाठही मनात बाळगली पाहिजे. 
कारण लायत्निट्झप्रमाणे हे जग त्यातल्या त्य1त चांगळे जग आहे असे काही मी मानत नाहो. हे 
जग बदललेच पाहिजे हा माक्‍संचा सिद्धांत मी पूर्णपणे मानतो. हे जग बदललेच पाहिजे; त्ते 
सुधारंलेच पाहिजे. हे पापी जग आहे असे मी मानतो. त्याच्यात विषमता अहे. खाजगी संपत्ती 
चौयं आहे असे मी म्हणत नाही, पण ती शोषणावर आधारलेली आहे हे मी मानतो, समाजात शोषण 
आहे पण ते कुठेकुठे आहे ह्याचा शोध घेणे अतिशय कठीण आहे. शोषणरहित समाज असावा, 
त्यात पुणं स्वातंत्र्य असावे, विश्‍व हे एक कुटुंब असावे हा जो दृष्टिकोण आहे तो अद्भुतरम्यतावादी 
आहे. पण तो माझ्य़ा मनाची पकड सोडीत नाही. 

-- शास्त्रीजी, आता दोनच प्रश्‍न राहिले. तुमच्यावर बौद्धिक प्रभाव टाकणारी माणसे म्हणजे 
तुमचे गुरुजी, रॉय; आणखी कोण ? 

- गांधीजी. 

- गांधींचा प्रभाव नैतिक होता की बौद्धिकही होतां? 


- बौद्धिकही होता. ग्रांधी हे परंपरेच्या शक्‍तीचा उपयोग व्हावा असे म्हणणारे, पण 
तिच्या पलीकडे पहाणारे होते. १९३२ साली येरवडा कारागृहात एक वाद व्हायचा होता, 
अस्पृश्यतेविषयी. राजेश्‍वरशास्त्री माणि पंधरा-वीस चांगली शास्त्रीमंडळी आली. होती. मी आतं 
गांधीजींजवळ होतो आणि माझे शिष्य आणि मित्र रघुनाथशास्त्री कोकजे माझ्याबरोबर होते 
झास्त्रीमंडळींना आत बोलावले तर समयबंध ( वादाच्या अटी ) झाल्याशिवाय आत येणार नाही 
असा त्यांचा निरोप आला. समयबंधासाठी म्हणून त्यांनी सात-आठ मुहदे संस्कृत व हिंदीमध्ये 
लिहून पाठविले. * हिंदूंच्या देवमंदिरात अस्पृश्यांचा प्रवेश श्रास्त्रसंमत आहे ' ही बाजू आम्ही मांडायची 
भषाणि शास्त्रीमंडळींनी विरूद्ध बाजू मांडायची अशी वादाची योजना होती. समयबंघाविषयी 
शॉत्त्र्यांचा पहिला मुद्दा असा, की श्रुतिस्मृतिपुराणांचे प्रामाण्य उभयपक्षी मान्य असावे. मी हा मुद्दा 
भान्य केला. असे सातआठ मुद्दे त्यांनी पाठविले होते. ते सर्व मी मान्य केले. फक्त एकाचे शब्दांचा 
.फरकं त्यात केला. तो असां : त्यांनी जेथे ' अस्पृश्य ' हा शब्द वापरला होता तेथे * मी आजे ज्यांना 
अस्पृश्य मानण्यात येते ते' असा शब्दप्रयोग घातला. एवढाच फरक केला. गांधींनी विचारले, ' हा फरक 
तुम्ही का केला ? ? मी म्हटले, “ आता शास्त्राथे व्हायचा आहे. आता हे न्यायालय आहे. समयबंधाला 
अनुसरून वाद करायचा आहे. तेव्हा अशा स्थितीमध्ये आपले जे म्हणणे म्हणून मांडायचे ते पक्के असले 
पाहिजे. आता धमंशास्त्रात अशी काही वाक्ये आहेत की त्यांच्याप्रमाणे अस्पृश्य बहिष्कायं आहेत. . 


त्तीस नवभारत फेब्रु.--माचे, १९८१ 


त्यांच्या मंदिरप्रवेशाला बंदी आहे, अशा अर्थाची अनेक वाक्ये आहेत आणि ती एकत्र धेतली तर जबरदेस्त 
ठरतात. पण धमंशास्त्रात अस्पृश्य म्हणजे काय हे जे सांगितले आहे तें ओजंच्या अस्पृश्याला लागू पडत 
नाही. कारण अस्पृश्याची व्याख्या ' ब्राह्मण स्त्रीच्या ठिकाणी शूद्राकडून जन्माला आलेला तो अस्पृश्य ” 
अशी'त्यात केली आहे. ही व्याख्या आज अस्पृश्य मानण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जातीला लागू पडत 
नाही; कारण आज अस्पृश्य मानण्यात येणारी कोणतीही जात स्वतःला आपण संकरज आहोत असे मानीत 
नाही. ती स्वतःला शुद्धवंशीयच मानते. शास्त्रीपंडित त्यांना संकरज मानतात पण तो पुरावा होऊ शकत 
नाही. सामान्य माणसे त्यांना संकरज मानीत नाहीत. ते अस्पृश्य मानले गेळे आहेत पण ते संकरज 
नाहीत. त्यांचे तसे वर्णन तुम्ही केले तर त्यांना राग येईल, ” गांधी म्हणाले, “ हे तुमचे म्हणणे अगदी 
योग्य आहे. पण मग शास्त्राचे जे म्हणणे आहे ते मानायला मी तयार नाही. उच्च असे जे सिद्धान्त आहेत 
तेच मी मानीन.” ही जी गांधीजींची भूमिका आहे ती केवळ नैतिक नाही तर बौद्धिक व नैतिक अक्षा 
दोन भूमिकांचा उत्तम संगम तिच्यात आहे. गांधोजींचे म्हणणे ऐकून मला अतिशय भानंद क्षाला कारण, 
शास्त्राच्या आधारे अस्पृश्यतानिवारणाचे समथन करणे अतिशय कठीण आहे. ही माझी अडचण त्यांच्या 
ध्यानात आली आहे हे मला कळले. मी गांधीजींना सांगितले की सवं शास्त्रवचनांचा अथे अस्पृश्यता - 
निवारणाच्या आंदोलनाला अनुकूल ठरेल अश्या रीतीने मी लावू शकतो. परंतु असा अथे लावणे जञावद्यक 
आहे की नाही याविषयी मला शंका आहे. सांगायची गोष्ट अशी, की मी मघा सांगितलेला बदल केल्या- 
नंतर शास्त्रीमंडळी वादासाठी आलीच नाही, ; 

“ण बरे. आणखी कोण तुम्हाला अतिशय उंच वाटलेली, ज्यांच्याक्षी तुमचा साक्षात्‌ परिचय 
होता अशी मंडळी ? 

-7 उदा. विश्‍वनाथ काशिनाथ राजवाडे. हे मला बौद्धिक दृष्टीने फार पक्के वाटले. लोकांना माहीत 
नाही तें किती पक्के होते. आम्हाला माहिती आहे, कारण ते आमच्या गुरूकडे यायचे. प्राज्ञपाठशालेत 
त्यांचा महिना महिना मुक्काम असायचा. त्यांची निवासाची सवे व्यवस्था आम्ही करीत असु. मग चर्चा 
व्हायच्या, चर्चेमध्ये ते फार मौलिक विचार मांडायचे. भौतिक शास्त्रे होच खरी शास्त्रे, तेच खरे ज्ञान 
असे ते म्हणायचे. इतिहास वस्तुवादी असला पाहिजे असे ते मानीत. पोपचा इतिहास लिहिणार्‍या 
रांकेप्रमाणे इतिहासाच्या घटना तेवढ्या मांडाव्या, त्या काय बोलायचे ते बोलतील ही इतिहासाची योग्य 
पद्धती आहे असे ते म्हणत. पश्चिमेत प्रचलित असलेल्या इतिहासाच्या ज्या पद्धती होत्या त्या सर्वांच्या 
अभ्यासावर आधारलेले, व्यवस्थित ज्ञान त्यांना होते हे लोकांना माहीत नाही. आम्ही जी ऐतिहासिक 
पद्धती स्वीकारली ती बावीस साली स्वीकारली. तेव्हापासून समाजसुधारणेसाठी भारतीय धमंग्रंथांकडे 
ऐतिहासिक पद्धतीने पहावे, मीमांसापद्धतीने म्हणजे समन्वयपद्धतीने त्या सर्वांचा अथ एकच आहे 
असे मान्‌ नये असे आम्ही तेव्हापासून म्हणू लागलो. राजवाड्यांच्या सहवासामध्ये मीमांसापद्धती 
आणि ऐतिहासिक पद्धती असे दोन शब्द आम्ही तयार केले. 


राजवाडे जरा तऱ्हेवाईक होते भाणि कोपि्ठ होते पण भाम्हाळा ते आवडत असत. ते काहीसे 
खट्याळ होते. त्यांचे बंधू वेजनाथ काशिनाथ राजवाडे, तेही असे तऱ्हेवाईक होते, * त्र्मवेदात अष्षद्वे 
संभवतात काय ?' अशा मथळधाचा लांबलचक निबंध त्यांनी प 


लिहिल्या आहे. दोन्ही भावांत पाखंडी 
। * व्हा भावांत पा 
भरपूर होते, त्यांनी निरुक्‍्ताचे उत्कृष्ट भाषांतर-विवरण करणा ही पाखंडीपण 


रा हजार पानांचा ग्रंथ प्रसिद्ध केला आ 
-- आजची माणसे तुम्हाला फार ठेंगू वाटत असतील. रे 


-7 तसे काही नाही. पण त्यांचा फारसा प्रभाव पडत नाही. 


-- दुसरा माझा प्रश्‍न असा की, महाराष्ट्राचे वैचारिक क 
करता येईल':? की ही आशाच धरू नये? निकोप, बळकट करायला काय, 


अध्ययन आणि वैचारिक वाटचाल तेहतीस - 


-- आक्रा धरावी की. * समाजप्रबोधनपत्रिका', 'तांत्पय' इ. नियतकालिकांतून चांगले वचारिक 
साहित्य. प्रकाशित होत असते, , ी 


-7 शौस्त्रीजी, ज्ञानसाधना हीच जीवनातील, मुख्य. साधना मानून, जगण्याची! 'प्रंप्रा खंडित 
झाल्यासारखी वाटते. तिचे पुनरुज्जीवन कसे करंता येईल हा प्रश्‍न आहे. भापंली' महाविद्यालये आणि 
विद्यापीठे ह्या बाबतीत निष्फळ ठरली आहेत. वभ 

-- काय आाहे, की मला असे वाटते कीं: ओतेंगा' य गासते ( स्पॅनिश तत्त्ववेत्ता ) याने ज्या 
झुंडीच्या समाजाचे वणन केले आहे ती झुंड विद्यापीठात शिरली आहे. विद्यापीठामध्ये विद्येची जी . 

.एकांत उपासना होत राहिली पाहिंजे, तशी ती होत नाही णाली नी 

-: वैचारिक दृष्ट्या आपल्याला योग्य ती संगत लांभत' नाही, ज्यांच्याशी विचारविनिमय 
'करावा ह्या पातळीचे लोक कमी झाले आहेत असे तुम्हाला वाटते कौ नाही? 

-- सारखे वाटते. 

-- ह्या दृष्टीने पहाता, गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत आपल्या बौद्धिक जीवनांची अवनती झाली 
भाहे असे म्हणता येईल. पुढे तुम्ही .कोणते काम हाती घेणार आहा ? भारतीय तत्त्वज्ञानाचा किवा 
समजा, न्यायदर्शनाचा सांगोपांग इतिहास लिहावा अशी इच्छा तुम्हाला होते का? 

-- भारतीय तत्त्वज्ञानाची मांडणी करावी. असे :मला' वाटते. मी. जी.परवा मोक्षधर्मावर 
व्याख्याने दिली त्यांचा विस्तार करावा असे मला वाटते. त्यांच्यात एका तऱ्हेने मी नागा- 
र्जुनाचा दृष्टिकोण स्वीकारला आहे. पण मला असे' आढंळून आले आहे की नास्तिक हाही 
मोक्षधर्मी अस॒.शकतो. म्हणजे, जो. ईश्वर, . पुनजेश्स मानत..: ताही .असा मोक्षधर्मी नास्तिक 

' उपनिषत्काली होता. ह्याचे थोडे प्रत्यंतर इवेताद१वतर उपनिषदात मिळते. .* स्वभावमेके कवयो वदन्ति 
-कालं तथाळन्ये परिमुह्यमाना: ' स्वभाववादी, कालवादी होऊन गेले. नियतिवादी म्हणजे हे विश्‍वचक्र 
“कुणी परमेश्‍वर, अदंष्ट'चालवीत. नाही, तें स्वतःच्या स्वभावानेंच चोललेले आहे, त्याच्यामागे अपरिहाये 
कालक्रम आहे, कायंकारणभाव आहे, असे मानणारे विचारवंत वैराग्यद्यील आणि मोक्षधर्मी होते. 
,.ह्याची दोन उदाहरणे- असुरांची उदाहरणे- आढळतात. बळी आणि नमुची. तिसरा प्रल्हाद. प्रल्हाद 
तर 'पुढे वेष्णवंचं केला आहे भागवतात. ह्यातून बोध; घ्याय्रचा तो, असा, क्री, विवेकी मनुष्य अमुक 
* एक तत्त्वज्ञान स्वीकारीत असला तरच विरागी होतो असे नाही. पण त्य़ाला तत्त्वज्ञान असावे लागते. 
बैराग्यासाठी सबंध विदववाकडे पहाण्याची दृष्टी असावी लागते. पण ती अमुकच दृष्टी असली पाहिजे 
असे नसते. हे माझे आजचे तत्त्वज्ञान आहे. 


३४ नवभारत फेतर.-मार्व, १९८१ 
१८७५२८७२८७ २८% ३९% २<0% २८6 २८०५) 3२-१५ २३-८१ २०८0५२५८0५ 8 


कोयता सिमेंत पसुनिमिती सहकारी संगा ठि 
क्ऱाइ 


६२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा ) 


आमची उत्पादने -- 


& ८” ब्यासांपासून ४८” ब्यासापर्यंतचे प्रेशर व नॉनप्रेशार पाईप्स, 
& सेप्टिक टँक्स व वॉटर टँक्स. 
६ व्ही. टाईप गटसं, हाफ राउंडस्‌, व कंपोंड पोल्स. 


% काँक्रीटचे हॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ्रेम, खिडकी फ्रेम, छावण्या, 
तुळया ब इतर सामान, 


£%& मज्ञवूत, टिकावू , गुणवत्तेत सरल माल माफक दरात मिळेल, 
४४ लिप्ट इरिगेशन स्किमसू , सव्हे करुन पूणे करून देण्याची खास सोय 


% पूर्वैरचित घराचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तात घरे बांधून देण्याची 
खास सोय 


४८२८ ५%€२-५८२< ५८२९ ५८२ ५८२ ५८२५५८२ ५%६-४-५८२ ५७२५७२४८५७ 


पत्रव्यवहाराचा पत्ता --- 


६२, शिवाजीनगर, कराड ( जि. सातारा ) 
फोन नं ५२० 


हा. ग. पवार रा. श्री. कोटणीस 
मॅनेजिंग डायरेक्टर चेअरमन 


९:-५८२४- ५८-५७ १९% ५८२८ ५८२ ५८२ ५८२९५६२ ५२९%२८ ५६२०८ ४८२ 


रा गता क ककी लायागकातल वी वाताची तका तीह सड तिचरत 


लि % 


8५८३-५६ ५%८%- ५८% ५9८२९ ५८२८ ७८३९ 


सन १९२१ सन १९४४ 


त्कंतीथ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


सन १९३० सन १९डर 


"ऐओरञा ऊन 
कस्डगघर चिछजखञ, £ 
ळी हे नव्यदध नि शं 
-पफबनशश 


अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, यवतमाळ, 
१९७३ : संमेलनाला निघण्यापूर्वीचे 
वत्तपत्रावलोकन. 


राज्य मराठी विकास सस्थद्वार 


संगणकीकत 


द्वार 


प्राजपाठशाळामडळ 


वाड 


सन १९५३ 


ब्र. भू. स्वामी केवलानंद सरस्वती यांच्या 
समवेत, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, 
नवी दिल्ली, १९५४. 


अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, 
नवी दिल्ली, १९५४. 


स्हगघरचछ 
पदेममम जरब - थदधन” 


व ट्ट 
७ दट 
22. परर 
9“ छि 
ल््ब्ध्टी ह 
“्छ़ा ष्ण 
नगर 
क 
पट टि 
प 
वळ कट त 
य्छि 
टी नि- 
प > 
य. 
स्प 
हट 
च रि फिन 
४ शि 


अभ्य 

जक ककेकक क 
२९५ 
२५ 


ममा 


जैमिनीय सूत्रग्रंथ प्रकाशन, वाई, १९४८ : तकंतीथं, स्वामीजी, वे. एम. आर. जयकर 
व प्रा. न. र. फाटक. 


हैद्राबाद : १९५७ 


"करखगंघनचछ ८: 
स्वि ठ्ड र्‍ 


प्राज्पाठगाळा संचालक मंडळ, १९५९. 


मुंबई राज्याचे माजी मुख्यमंत्री 
वाळासाहेव खेर यांच्यासमवेत 
प्राज्षमाठशाळा मंडळाचे संचालक 
मंडळ, वाई, १९४८. 


व. भ. कणिक, मानवेंद्रनाथ राँय, श्रीमती एलन राँय यांच्या समवेत तकंती्थ, कलकत्ता, १९४८ 


४: ा 
टू ९-3 त शि... त्य 
तकंतीर्थांचे कुटुंबीय, १९७६. कॉ”. क” 
ज्ऱ &» नवभारत *लै: 
७५ 'छ9५* 


> 
११ 


अमृतमहोत्सवी / 


स. वष 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


अनुक्रमणिका राज्य मराठी विकास संर्थेद्वारे 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन, 
नवी दिल्ली, १९५४ : स्वागताध्यक्ष 
काकासाहेब गाडगीळ यांच्यासमवेत. 


तकंतीर्थांचा अमृतमहोत्सव, वाई, १९७५ : वाईतील ब्रह्मवृंदांसमवेत. 


उस काक- 1 


विक ::: १£:)2-: 


करगघरचछजश्तञ, 
य 32124 


अनुक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


ब्रह्मदेशचे माजी पतप्रधान 
उ नू यांच्या समवेत रंगून येथे, १९५५. 


ब्र. भू. स्वामी केवलानंद सरस्वती स्मारक मंदिराची कोनशिला वसविताना श्रीमती इंदिराजी, वाई, १९ प्र 
« ऱ २) शू ह 


-करखगंघनचेछजचज | ू 


>-4५ 


ब्र. भू. स्वामी केवलानंद सरस्वती स्मारक मंदिराचा कोनशिला समारंभ, वाई, १९५९: श्रीमती इंदिड्याधकअश्कक्ष, 
अ. भा. काँग्रेस, भाषण करताना. 


शास्त्रीजी व सो. सत्यवती, १९७०. 


चि. वासुदेवसमवेत अमेरिकेस प्रयाण, मुंबई, १९६४. 


समारोप करताना. 


"४ प्राजपाठशाळा मंडळाचा सरस्वत्युत्सव. वाई, १९६१ : 


ज्येष्ठ पत्रकार श्री. श्री. श॑ . नवरे यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राज्ञषपाठशाळा मंडळातफे तकंतीर्थांचा 
अमृतमहोत्सव समारंभ, वाई, १९७५. 


न... 
) कती) ९ प्र 
क्‌ 1 2 
>>: जू 
४ «<३>) ७ 
“$*नव टक 
&»' नवभारत *कछ 
७१५ 73:4९ 
| 


तमहोत्संची 
तमहोत्सवी /3->२७ 


4” “क 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास ५, १6, 
राज्य मराठी ति विकास त्ता संर जु पेटारे > ९३.१. 
राज्य मराठा वकास सस्थद्वा र “5 » 


संगणकीकृत द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


&. क 


मराठी विश्वकोश खंडक्र. ६ व ७ चा प्रकाशन समारंभ, वाई, ९ मे, १९७९ : हस्ते 
अध्यक्ष डॉ. उमाशंकर जोशी. शेजारी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री श्री. शरद हस्ते साहित्य अकादेमीचे 
पवार 


म. रा. सा. सं. मंडळाची प्रकाशने पाहताना माजी केंद्रीय मंत्री श्री. यशवंतराव "॥यास्माऱाच्या 
वीर यांच्या समवेत व चव्हाण व के. आवासाहेब 


ना. बा, मराठे 


प्राज्षपाठशाळा आणि शास्त्रीजी 


माणूस इतिहास घडवितो की इतिहास माणसाला 
घडवितो असा एक प्रश्‍न इतिहासतज्ञांच्या समोर 
चर्चेला येत असतो. इतिहासतज्ञाच्या वेचारिक प्रणा- 
लीला अनुसरून त्याची उलट सुलट उत्तरे दिलेली 
दिसतात. समथ मनुष्य आपल्या कतृंत्वाने इतिहास 
घडवितो आणि एंतिहासिक कार्यकारणभाव लक्षात 
घेऊन माणसाला त्याच्या कतृंत्वाचे माप त्याच्या 
पदरात टाकता येते. मार्क्स, लेनिन, गांधी, नेहरू 
यांच्या कतृत्वाचे मूल्यमापन ऐतिहासिक दृष्ट्या 
करता येते. व्यक्तीचे अनुभवविइव, विचारसामध्ये, 
कल्पनाशक्ती जितकी कार्यक्षम तेवढे यश त्या त्या 
व्यक्‍तोच्य़ा पदरात टाकायला इतिहास कचरत नाही. 
संत ज्ञानेश्‍वर, नामदेव-एकनाथ, रामदास-तुकाराम 
यांसारखे प्रवृत्त-निवृत्तीच्या मागे जाणारे संत- 
महंत किवा आधुनिक काळातील लोकमान्य टिळकां- 
पासून विनोबाजींपर्यंतचे ज्वलंत कर्मयोगी यांनी 
आपापल्या परी स्वकतेत्वाने आपापल्या क्षेत्रांत एक 
निश्चित ठसा उमटवून इतिहासाला चालना देण्यात 
यश मिळविले आहे. अशा व्यक्‍तींनी इतिहास घड- 
विला कौ ऐतिहासिक कार्यकारणभावानुरूप ही 
कतृंत्ववान माणसे निपजली याचा वाद तत्त्वज्ञांनी 
जरूर लढवावा. वस्तुस्थितीत फारसा फरक पड- 
ष्याची शक्‍यता नाही. 
प्राक्षपाठशाळेच्या पाश्वेभूमीत 

पं. लक्ष्मणश्ञास्त्री जोशी यांचे व्यक्तिमत्त्व प्राज्ञ- 
पाठझाळेच्या पाश्‍वंभूमीवर तपासता, त्यांच्या विद्व- 
त्तेचा व क्तृत्वाचा एक वेगळाच प्रत्यय येऊन जातो. 
पं. नारायणशास्त्री मराठे यांनी आपल्या गुरूवर्यांच्या 
-प्रज्ञानंदाच्या-नावे प्राज्ञपाठशाळा सुरू केली, वाढ- 
वली, जोपासली. या प्राज्ञपाठशाळेचे लक्ष्मणशास्त्री 
हे विद्यार्थी. पं. नारायणशास्त्री मराठे यांचे एकमेव 
नामवंत पट्टशिष्य ! तकंतीर्थाची पदवी-परीक्षा 
देण्यासाठी काही काळ त्यांना बनारसला पं. वामा- 
चरण भट्टाचार्य, लक्ष्मणशास्त्री द्रविड यांसारख्या 
प्रख्यात नैयायिकांकडे पाठविण्यात आले होते. तेथ्‌न 

न. भा. १ 


परत आल्यावर प्रा. पा. झाळेत त्यांची अध्यापक 
म्हणून नेमणूकही करण्यात आली होती. पं. दिनकर- 
शास्त्री कानडे, पं. महादेवशास्त्री दिवेकर, पं. भय्या- 
शास्त्री वाटवे सारख्यांच्या सहवासात प्रा. पा. शाळेचा 
व्याप वाढतच राहिला. प्राज्ञपाठशाळेतून बाहेर पड- 
णारा विद्यार्थी समाजकार्यात रस घेणारा, राजकीय 
दृष्ट्या पुरोगामी विचारसरणीचा व धामिक दृष्ट्या 
सुधारक असा बाहेर पडावा या दृष्टीने प्राज्ञपाठ- 
शाळेतील अभ्यासक्रम आखण्यात आला होता. पं. 
नारायणशास्त्री हे कडक शिस्तीचे, प्रखर विहत्तेचे 
अन्‌ जाज्वल्य निष्ठेचे सुधारक विद्वान म्हणून महा- 
राष्ट्राला त्यावेळी ज्ञात होते. याचसाठी अकोल्याला 
भरलेल्या ब्राह्मणसभेचे अध्यक्षस्थान त्यांचेकडे चालून 
आले होते. त्यांच्या परिवतंनवादी विचारसरणीचा 
परिणाम त्यांच्या सवेच शिष्यांवर पडला गेल्यास 
नवल कोणते ? आधुनिक विद्यांचे शिक्षण घेतल्या - 
शिवाय तरणोप!य नाही हे जाणून तत्कालीन कार्य- 
कर्त्यांनी प्राज्ञपाठशाळेला माध्यमिक शिक्षणाची जोड 
देण्याचा उपक्रम सुरू केला. संस्कृत शिक्षणाबरोबर 
इंग्रजी शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. राष्ट्रीय- 
शिक्षणाची शाळा म्हणून प्राज्ञपाठशयाळेला महा- 
राष्ट्रात मोठे नाव मिळाले. लक्ष्मणशास्त्री, भय्या- 
शास्त्री, दिनकरशास्त्री यांसारख्या हिरीरीच्या तरुण 
अध्यापकांनी १९३२ च्या असहकार चळवळीत व 
सत्याग्रहात भाग घेतला. अश्या तर्‍हेने शास्त्रीजींचा 
वैचारिक पिड शास्त्रीय शिक्षणाबरोबर राजकीय व 
सामाजिक क्षेत्रातही हळूहळू वाढतच राहिला. 


पं. नारायणशास्त्री-केवलानंद-झाले 

मात्र प्राज्ञपाठशाळेच्या कार्यात त्यामुळे थोडासा 
व्यत्यय आला. माध्यमिक शाळी बंद करावी लागली. 
पं. नारायणशास्त्री मराठे यांनी संन्यास घेतला; 
आणि सवे जबाबदारी लक्ष्मणक्ञास्त्री जोशी यांचेवर 
येऊन पडली. पण शास्त्रीजी कचरले नाहोत. त्यांनी 
प्राज्ञषाठशाळेचा संस्कृत शिक्षणाचा कार्यक्रम चालू 
ठेवला. विश्‍वस्त मंडळ स्थापन केले. धर्मकोजाचे 


द्र नवभारत 


सम्पादकपद स्वत:कडे घेतले. काही काळ धमंकोश 
कार्यालय पुण्याला नेले आणि पुनः ते वाईला हाल- 
विण्यात आले ते आजतागायत. १९६०पर्यंतचा काळ 
हा शास्त्रीबुवांच्या वैचारिक चिंतनाचा कालखंड 
समजला पाहिजे. कारण याच कालखंडात त्यांनी 
मूलगामी लेखन केले. विचारमंथनाला अधिक 


उजाळा मिळाला तो त्यांचा मानवेन्द्रनाथ रॉय: 


यांचेशी जंवळेंचा संबंध आल्यापासुन. पुर्वी ' आनंद 
मीमांसे'त रमणारे शास्त्रीजी आता'* जडवादा 'चे 
स्वरूप उकलून दाखव्‌ लागले. नागपुरच्या परांजपे 
व्याख्यानमालेतुन “ हिंदुधर्माची समीक्षा ' कहून 


त्याचा विकास कसकसा होत गेला याचे विवेचन: 
करू लागले. * वैदिक संस्कृतीचा विकास लिहिन. 


साहित्य :“-अकादमी दिल्लीकडून ५०००/-रु. चे 


पारितोषिक मिळवले. मराठी साहित्य संमेलनाचे. 


अक्ष्यक्षपद देऊन महाराष्ट्राने त्यांना गौरविले. 
भारत सरकारने भारतीय घटनेचे संस्कृत रूपान्तर 
करण्यासाठी. शास्त्रीजींची नेमणूक केली. आणि. 
* पद्मविभूषण * ही सन्माननीय, पदवीही बहाल 
केली...महाराष्ट्र सरकारनेही त्यांची कदर करून 
महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष- 
पद व विश्वकोशाचे मुख्य संपादकपद देऊन त्यांचा 
गरोरव केला. स्वतः शास्त्रीजी अशा तर्‍हेने व्यवित- 
गत उच्चांक गाठीत जातच होते. मात्र परिस्थिती- 
वश. प्राज्ञपाठाळेचे काय झाले ? विद्यार्थी कमी 
कमी होत जात एक क्षण असा आला, को प्राज्ञ 
पाठशाळेतील शिक्षणकाये बंद झाले; आणि स्वामि- 
जींनी सुरू केलेला धमंकोशही अति मंद गतीने सुख 
राहिला. पण त्याच बरोबर * केवलानंद सरस्वती 
मंदिर * ही गुरूचं नाव कायम ठेवणारी वास्तु उभी 
करून त्यांनी गुरूवरील निष्ठा अक्षर करून ठेवली. 
एंवढेच काय स्वामी केवलानंदांनी एक हांती लिहून 
ठेवलेला सात खंडात्मक “ मीमांसाकोश * ही शास्त्री- 
जींनी प्राज्षपाठशाळेमाफंत प्रकाशित करून गुरु-त्रहण 
फेडले. स्वामीजींनी अद्वत सिद्धीचा केलेला मराठी 
अनुवादही प्रा. पा. शाळेमाफंत प्रकाशित करण्याचे 
श्रेय मिळविले. 
अंथालये ब शास्त्रीजी 

प्राज्षपाठाळेच्या स्थापनेपासूनच विद्यार्थी व 
शिक्षक यांच्या उपयोगासाठी ग्रंथ जमा करण्याची 
ग्रोजना कार्यान्वित झाली होती. प्रा. पा, शाळेचे 


फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


प्रचारक जेथे जेथे जात तेथून ग्रंथाल्यासाठी पुस्तके, 
पोथ्या गोळा करीत असत. गेल्या साठ सत्तर वर्षांत 


“संस्कृत-इंग्रजी-हिन्दी-मराठी ग्रंथांचा फार मोठा संग्रह 


जमा झाला आहे. संस्कृत पोथ्यांचा एक कॅटलाँगही 
प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. विश्वकोशाचे कार्यालय 
वाईला आल्यापासून त्याचेही एक भव्य व सुसज्ज 
ग्रंथालय गंगापुरीत तयार झाले आहे. वाईसारख्या 
ठिकाणी टिळक सार्वजनिक वाचनालय हे एकच 
ग्रंथालय-वाचनालय उपलब्ध होते, पण आता प्रा.पा. 
शाळा ग्रंथालय, विश्वकोश ग्रंथालय व वाई कॉलेज. 
ग्रंथालय अशा तीन ग्रंथाल्यांनी वाईचे वैचारिक 
वातावरण समृद्ध केले आहे. पण याचे सारे श्रेय पं. 
लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या मध्यवर्ती नेतृत्वालाच 
द्यावयाला हवे. कारण प्रा. पा...शाळेचे नेतत्व करता 
करतानाच विश्‍वकोशाची मुहूतमेढ त्यांनी लावली 
आणि वाईचे जीवन सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न कर- 
ण्कास वाईला कॉलेज स्थापन करून ते भरभराटीस 
नाणण्यासही त्यांचेच नेतृत्व कारणी लागले आहे. 
' नवभारत ? १... 0. 
-'शास्त्रीजींच्या बहुविध कतृत्वाची विविध अंगे 
त्याच प्रा. पा. शाळेच्या भूमीवर स्थ्रिर पाय रोवून, 
विविध स्वरूपांत अवतीर्ण झाली आहेत. एके कांळी 
“ आशा-चित्रा साप्ताहिकाचे सम्पादन शास्त्रीजींनी 
होते. रॅडिकल हयूमॅनिस्टच्या सम्पादक 'मण्ड- 
ळात त्यांचे नांव होते. * क्रिस्ट'मध्येही त्यांचे नांव 
गोवले गेले होते. परंतु * नवभारत त्यांनी प्रा. 
पा. शाळेमाफंत चालवायला घेतल्यापासून नवभारत 
भासिकांने साहित्यिक व सांस्कृतिक विषयांचे सर्वांगीण 
आलोडन करणारे दर्जेदार मासिक म्हणून नाव कमा- 


वले. याची सारी प्रेरणा स्वत: शास्त्रीजींचीच आहे. 


प्राक्षेप्रेस 

धर्मकोशाच्या कार्यासाठी म्हणून सुरू केलेला 
प्राजञप्रेस हे शास्त्रोजींच्या प्रेरणेचे आणखी एक प्रमुख 
अग. वस्तुतः प्रा. पा. झाळेचा आणि प्रेसचा 
कोणताही तसा संबंध नेव्हृता. परंतु द्वितीय महायद्ध 
पुरू झाल्यापासुन जीवनाच्या कक्षा रंदावत चालल्या 
हे लक्षात आल्याबरोबर केव्हा ना केव्हा या संस्कृत 
शिक्षणाला. बंद करावे लागेल याचा अंदाज त्यांना 
छागळा होता; आणि घरमेकोशाचे मुद्रण इतर 
प्रसकडून करून घेणे दिवसेंदिवस दुष्कर होत चालले 
आहे याची. जाणीव झाल्याबरोबर स्वत:चे मुद्रणालय 


"उन" रुळ 


प्राक्षपाठशाळा ,आणि शास्त्रीजी डे 


हेच त्याच प्रत्यक्ष उत्तर होते अन्‌ ते त्यांनी 
प्रत्यक्षात आणले. प्राज्ञप्रेसचे सुरुवातीपासून काम 
पाहणारी अत्यंत विश्वासु मंडळीही त्यांना मिळत 
गेली म्हणूनच प्राज्ञेप्रेस आपल्या भक्‍कम पायावर 
'उंभा राहण्यास समर्थ ठरला. या कार्यी कै. मधुकर 
'साठे यांचे नाव नमूद केल्याशिवाय पुढे जाता येणार 
नाही. स्वतःचा प्रेस झाल्यामुळेच शास्त्रीजींना प्रा.पा. 
शाळेची प्राज्ञत्रकाशने सुरू करता..आली. नवभारत- 
"मधून एखादी 'लेखमाला प्रसिद्ध करून मान्यवान्‌ 
लेखकाला.समाजांत मानंमान्यता मिळवून देण्याचा 
उपक्रमः यामुळेच त्यांना सुरू करता आला. नवभारत 
:वा प्राज्ञप्रेस याचे कायं हाती घेण्यात समाजाची 
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा करणे हा स्तुत्य हेतूच होता- हे 
कालाच्या ओघात सिद्ध झाले आहे. 
-डोतकागद कारखाना 

प्रसचा व्याप उघडल्यानंतर साहाजिकच. त्यांचे 
कांगदाकडे लक्ष गेले, गंगापुरीच्या घाटावरील 
"मुरलीधरमंदिराची प्रशस्त जागा प्रा. पा. शाळेला 
आंदण मिळाली होती. तिचा कांगद कारखाना 
काढण्यास उपयोग करण्यात आला. मात्र हा कागद- 
कारखाना जितका किफायतशीर व्हायला हवा 
'होता तितका होऊ शकला नाही. त्याची कारणे 
वेगळी असू शकतील. क्रागद कारखाना:.हा स्मॉल 
स्केल. इंडस्ट्रीजच्या धर्तीवर चालवून वेगळ्या 
धर्तीवर चालवला असता तर तोही अत्यंत किफा- 
यतल्लीरपणे चालू हुकला असता. शास्त्रीजी असह- 
कार :चळवळीत गेल्यापासुन देशी वस्तूंचा वापर 
करणे, खादीचा वापर करणे हे त्यांचे अंगी जणू 
बाणूनच गेले. गेली ४०/५० वर्षे शास्त्रीजी स्वतः 
पूणे खादीधारी आहेत. स्वतः स्वामी केवलानंदही 
पूर्ण. खादीधारी होते. त्यांचे भोवती प्रा. पा. शाळेची 


धरा वाहाणारे कै. शं. वि. लेले, श्री. विठ्ठुलशास्त्री 
जोशी, कै. शंकरराव जोशी, क॑ वासुनाना कोनकर 
कै. नाना खरे, पं. रंगनाथश्शास्त्री जोशी हे सारे खादी 
धारी होते वा आहेत. प्रा. पा. शाळेतून उत्तीणे 
होऊन गेलेले प्राय: सारे विद्यार्थी खादीभक्‍त आहेत 
असे विधान केले तर ते भतिशयोक्‍्तीचे होणार 
नाही. या स्वदेशी चळवळीतुनच राष्ट्रीय वृत्तीची 
व समाजकार्य करण्याची इच्छा असलेली तळमळीची 
माणसे प्रा. पा. शाळेने निर्माण केली. शास्त्रीजी है 
त्या वृत्तीचे अध्वर्यू होते. मात्र त्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ 


'प्रा. पा. शाळा एवढ्यापुरतेच मर्यादित न ठेवता त्या 


सामाजिक-राजकीय कार्याचा व्याप त्यांनी सार्‍या 
महाराष्ट्रमर वाढविला. समथं. रामदास स्वामी हे 


'छत्रपती श्विवाजीचे गुरू झाले तर महाराष्ट्राचे एके 
'काळचे मुख्यमंत्री व नंतरचे जबाबदार केन्द्रीय मंत्री 


झालेले श्री. यशवंतराव चव्हाण यांनी' पे. लक्ष्मण- 
शास्त्री जोशी यांना गुरुपदी मानले. 'मंहाराष्ट्रांतील 
काना-कोपर्‍्यातुन तकेतीर्थांनी लोकशाही, ' मानवतां- 
वाद, भारतीय संस्कृती यांसारख्या विषयांवर 'गेली 
सतत पन्नास वर्ष समाजहित लोकांसंमोर मांडले. 
एखाद्या भाऊशास्त्र्यांनी गणपतीआळीच्या घाटावरील 


व्याख्यानांतून शास्त्रीबुवांच्या प्रगतिवादी विंचार- 
सरणीवर जोराची टीका केली असली किंवा आचांये 


अत्र्यांनी- “ तकेतीर्थांना नरकतीथं * म्हणून हिणवले 

असले तरी त्याचा समाजातील कोणत्याही थराने 

विश्लेष रूपात स्वीकार केलेला नाही 

समम्र ग्रथ र 
खऱ्या अर्थाने तकेतीथं हे महाराष्ट्राचे गुरू आहेत. 

वयाच्या सोळाव्या वर्षापासुन ८०व्या वर्षापयत 

त्यांनी समाजाचे बौद्धिक नेतृत्व केले आहे. बंगाल- 


-सारखा प्रदेश अल्ला पुरुषांना , डोक्यावर घेऊन 


नाचला. असता, पण तुलनात्मकदुष्ट्या महाराष्ट्र 
पुरुषगुण विज्ञानविमुखच म्हटला पाहिजे. .बंगाल- 
मधील अशा गुणी लोकांच्या समदग्रग्रंथांचे संकलन 
करून ते सर्वे लोकांना उपलब्ध करून ठेवण्याची 
प्रकाशकांना व लोकांनाही सवय आहे. रवीन्द्रनाथ 


. टागोर, अरविद घोष, शरच्चन्द्र चॅटर्जी, बंकिमचन्द्र 


यांसारख्या कित्येक समाज हितषींच्या समग्ररचनावली 
बंगालमध्ये मिळू शकतात. महाराष्ट्राकडे तोंड वळवन 
बघायला लागलो तर? वीर सावरकर समग्रग्रंथ 


निघाले ते केवळ श्री. शं. रा. दाते यांचे वैयक्तिक 


प्रयत्नामुळे! घरोघरी हिंडून बिचार्‍्यांना त्यांची 
विक्री करावी लागली. न. चि केळकर एवढे साहित्य- 
सम्राट्‌ ! त्यांचे समग्रग्रंथ १० खंडांत निघाले; पण 
त्यांना म्हणावे तितके प्रोत्साहन महाराष्ट्रात मिळाले 
नाही. गेल्या पंचवीस वर्षांत अशी समग्ररचनावली 
मराठीतून निघाल्याचे ऐकिवात नाही. मराठी भाषा, 
साहित्य वा वाड्मय समृद्ध करावयाचे तर अज्ञा 
नेतृत्व करणाऱ्या धुरीणांचे विविध जागी -विखरलेले 
लिखाण एकत्र उपलब्ध करून पुढील पिढीसाठी 


४ नवभारत 


जतन करून ठेवणे हे समाजाचे उद्दिष्ट असायला 
हवे. मागच्या पिढीने काय सांगितले अन्‌ आज काय 
हवे आहे याची तुलना करायची तर तसे वाडूमय 
उपलब्ध करून देणे हे सामाजिक कतेंव्य आहे. तशी 
जाणीव व जरूरी महाराष्ट्राला अजून शिवलेली 
.दिसत नाही. तर्कतीर्थांनी तसे फुटकळ लिखाण इतके 
भरपूर केले आहे की त्याची एक “ लेखसूची ' करणेही 
सुलभ नाही. दातेग्रंथसुचीमंडळाने : कालिक लेख- 
सुची'चा प्रकल्प हाती घेऊन मराठी वाड्‌मयावर फार 
मोठा उपकार करून ठेवला आहे. त्या लेखसुचीच्या 
'आधारे मूळ लेख शोधून त्याची मुद्रणप्रत तयार 
करणे हेही एक जटिल काम आहे. ते सारे ल्ख 
एकत्रित करून विषयवार विभागणी करून त्यांचे 
समग्र ग्रंथासाठी सम्पादन करणे हेही एक महत्त्वाचे 
काम जसे आहे तसे त्याचे प्रकाशन-मुद्रण-वितरण 
भादी साऱ्या समस्या विचारात धेण्यासारख्या 
असल्या तरी त्यांचे निवारण करणे अत्यंत भावदयक 
माहे. 
शिष्यपरंपरा तयार केली नाही 

प्रज्ञानंदांनी केवलानंदांसारखे निस्सीम शिष्य 
तयार केले तर स्वामी केवलानंदांनी तकंतीथं हे 
शिष्योत्तम तयार करून क्रषिक्रण फेडले. पण 
तकंतीर्थांचे पट्टशिष्य कोण म्हणून पाहू गेल्यास कुणी 
नजरेस पडत नाही. प्राचीन काळीं शिष्यपरंपरा 
कायम राहावी म्हणून बुद्धिपुरःसर प्रयत्न केले जात 
असत. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात तिचा लोप 
झालेला दिसत आहे. तकेतीर्थांनी प्रत्यक्ष फारच 
थोड्या विद्यार्थ्यांना पाठ दिले असतील. त्या थोड्या 
विद्यार्थ्यांत प्रस्तुत लेखकाचा समावेश करायला 
हवा. शास्त्रीबुवांनी आमचे श्ांकरभाष्याचे पाठ पुरे 
करायचे म्हणून सोलापूरला आम्हांला बरोबर नेले 
भाणि सकाळच्या वेळी श्ांकरभाष्याचे पाठ दिले 
आणि संध्याकाळी “ लोकशाही ' या विषगप्रावरची 
जाहीर प्रवचने दिली त्यांचेही जणू पाठच आम्हाला 
मिळाले... ते आमचं भाग्य समजायला हवं... 

खरे म्हणजे शिष्यांचा लोंढा आपल्यामागे ठेवण्या- 
सारखा गेल्या पन्नास वर्षांचा कालखंडच नव्हता. 


% य. गो. जोशी : व्यक्ति व कार्य, ज्ञानकोशकार केतकर, 
पी. एच्डी. चे प्रबंध तयार झाले; मग समग्र ग्रंथ प्रकाशित करण्या 


नाहीत? 


फेब्र.-मा्चे, १९८१ 


ज्या सनातनी पद्धतीत व कडक सनातनी शिस्तीत 
त्यांचा पहिल्या पंचवीस वर्षांचा काळ गेला, ती 
सामाजिक परिस्थितीच इतक्या क्षपाट्याने बदलत 
राहिली तसे तेही बदलत राहिले. हा बदल ' सुखाय 
की दुःखाय? हे ठरविण्याचे काम पुढील पिढीतील 
सामाजिक परिस्थितीचा इतिहास लिहिणाऱ्या 
तज्ञांसाठी शिल्लक ठेवलेले बरे ! 
पुंजी केली नाही 

शेक्षणिक कार्य करणार्‍या महाराष्ट्रातील व्यक्‍तीं- 
कडे पाहिले तर त्यांनी कुठे ना कुठे स्वत:चा बंगला, 
घर, फ्लॅट्‌ किवा अपाटेमेंट थाटल्याचे दृश्य दिसते, 
मात्र लक्ष्मणझञास्त्रीजींच्या जीवनाकडे त्रयस्थ दृष्टीने 


पाहिल्यास त्यांना अज्ञा स्वतंत्र वास्तूची जरूर 
भासली असे दिसत नाही. केवलानंदांनी प्राज्ममठाची 


प्राज्षपाठशाळा घडवली तर त्या पाठशाळेतील मधु- 
करी मठाचे झास्त्रीबुवांनी अभ्यागत-गृहात रूपांतर 
केले. विश्वकोशाच्या कार्यासाठी येणाऱ्या अभ्यागत- 
संपादकांचे राहाणे, जेवणे आदीची सोय करणे 
परिस्थितीवश आवद्यकच होते. स्वतःसाठी अगदी 
एक लहानक्षी जागा राखून ठेवून इतर भागात 
अभ्यासिका व खाजगी ग्रंथसंग्रह ठेवून दिला. मनात 
असते तर शास्त्रीबुवांना एखादा लहानसा बंगला 
बांधणे अशक्य नव्हते. त्यांच्या सुशील व सुविद्य 
पत्नीनेही तसा आग्रह कधी धरला नाही. येणाऱ्या 
जाणाऱ्या अभ्यागतांचे आदरातिथ्य करण्यात तिने 
स्वतःचे ' सती ' हे नाव सार्थ केले, अन्‌ अकस्मात 
एक दिवस शास्त्रीजींना मागे एकटे ठेवन स्वत:चा 
कारभार संपवून टाकला. शास्त्रीजींच्या जीवनात 
स्वामीजी गेले तो पहिला शोक, दुसरा मधकर 
साठे याने दिला आणि तिसरा धक्का ' सत्यवती ? 
ब टी वा भंग आ कुणासाठी करावयाचा 
सजनी, ग्री तुक 
नकळत निघून गेली हे ह्‌ कुन ८० वर्षे कज्ली 
मज प हो डक त कळत नाही. 
पा ता र वाइकरांनी त्यांचा एक 

घडवून आणला. आपल्या 


श्‌ यी व ग ची 


दिघे यांसारख्या विषयांवर 
स 


महाराष्ट्रीय प्रकाशक का पुढे येत 


प्राक्षपाठझयाळा आणि जास्त्रीजी ष्‌ 


समारंभातील भाषणात वाईकरांना त्यांनी दिलासा 
दिला होता की “मी जरूर आत्मचरित्र लिहिण्याचा 
प्रयत्त करीन “मात्र त्याला अजून हात लागला 
नसावा अश्ली माझी समजूत आहे. 


विविध समारंभ 

प्राज्ञपाठशाळेत दर वर्षी सरस्वत्युत्सव व गुरू 
प्रज्ञानंदांची पुण्यतिथी करण्याचा परिपाठ गेली साठ- 
सत्तर वर्षे अव्याहत चाळू आहे. वाईकरांना ती एक 
अपूर्व बौद्धिक मेजवानी असते. दोन-तीन दिवस 
महाराष्ट्रातील नामवंत विद्वानांना बोलावून प्रच- 
लित विषयावर व्याख्याने केली जातात. या व्याख्या- 
नांना आमंत्रण न मिळालेला विद्वान महाराष्ट्रात 
क्वचितच असेल. शास्त्रीबुवा स्वतः व्याख्याने द्याव- 
याला उभ्प्रा महाराष्ट्रात जात; त्यावेळी त्या त्या 
भागातील विद्वानांना हेरून खास आमंत्रण देऊन 
त्यांचा सत्कार करणे हाही त्यामागील हेतू असावा. 
स्वतः विद्वान असणें आणि विद्वान माणसांचा चाहता 
असणे या दोन्ही दुलंभ गोष्टी शास्त्रीजींमध्ये पाहा- 
वयास मिळतात. गुरुवय केवलानंदांना ७५ वर्षे पुरण 
झाल्यावरही शास्त्रीजींनी न्या. मू. गर्जेद्रगडकरांना 
खास बोलावून गुरूंचा भव्य सत्कारसमारंभ आयो- 
जित करून आणला होता. एवढेच काय, त्यावेळी 
स्वामी केवलानंद गौरव ग्रंथही प्रकाशित करण्यात 
पुढाकार घेतला होता. १९७७ साली ब्रह्मीभूत 
केवलानंदांची शताब्दी साजरी करण्यासही शास्त्री- 
जींनी पुढाकार घेतला. असल्या क्षणी त्यांची गुरु- 
भक्ती उचंबळून आलेली लक्षात भरते. 


मराठी माध्यमामुळे मर्यादा 

तकंतीर्थांना रॉयिस्टांच्या मेळाव्यात नेहमीच अग्र- 
स्थान मिळालेले आहे. स्वतः एम्‌. एन्‌. रॉय, एलेन 
रॉय, बॅ. तारकुंडे, व. भ. कणिक, अ. भि. शहा 
आदी त्यांना फार मानतात. रायिस्ट पक्षाचे विस- 
जंन करण्याचा ठराव कलकत्ता अधिवेशनात कर- 
ण्यात आला, त्या अधिवेशनाचे अध्यक्षस्थान तर्क- 
तीर्थांनीच भूषविले होते. रॉयिस्ट पक्ष जन्माला 
आल्यापासुन त्याच्या विसजंनापर्यंत शास्त्रीजी त्या 
वक्षाशी एकनिष्ठ राहिले. इंग्रजीतून संस्थाषण कर- 
ण्याचे कौशल्य शास्त्रीजींनी कित्येक वष आत्मसात 
केले आहे. इंग्रजी ग्रंथांचे वाचन-मतनन तर सारखं 


चालूच असते. माक्‍संचा * विरोधविकासवाद,' मोठ- 
मोठ्या राजकीय पुढार्‍यांना विशद करून सांगण्याचे 
चातुये त्यांनी अनेक वेळा प्रकट केले आहे. हिंदीच्या 
आधारे आपले म्हणणे हिंदी व्यक्तीसमोर मांड- 
ण्याची तत्परता शास्त्रीजी नेहमीच दाखवतात. 
संस्कृतमधून चर्चा झाली तर त्यांत त्यांना कधीच 
अडचण पडली नाही. कारण प्राथमिक शिक्षणानंतर 
सारी घटपटादी चर्चा संस्कृतच्याच आधारे झाल्याने 
त्या माध्यमाचा त्यांना पुरेपूर फायदा घेता येतो. 
एवढे सारे असले तरी त्यांचे प्रायः सारे लेखन मराठी 
माध्यमातूनच झाले असल्याने महाराष्ट्राबाहेर एका 
ठराविक राजकीय पक्षाखेरीज शास्त्रीजींचे नाव 
पोहोचलेले दिसत नाही. डॉ. नगेन्द्रांच्या रसचर्चवर 
त्यांनी मूलभूत समीक्षण केले ते मराठीतून. हिंदी- 
पेक्षा साहित्यश्ञास्त्रावर मराठीमध्ये खूपच लिखाण 
झाले आहे, पण ते हिंदी अभ्यासकांच्या आवाक्‍्या- 
बाहेरचे असते. इंग्रजी माध्यमवाले इतर भाषांतून 
आलेल्या अभिजात वाडूमयाकडेही दुलंक्षच करतात. 
तीच गत त्या त्या भारतीय भाषांमधूनच रेंगाळ- 
णाऱ्या पंडितांची ! 


गोरव अंथ 


म्हणून मला या निमित्ताने शास्त्रीबुवांच्या 
चाहात्यांना असे सुचवावेसे वाटते को ॥'51]7७- 
16600) : (116 10181) 8110 118 श०॥]॥ असा 
इंग्रजीतुनच एक मोनोग्राफ तयार करून त्यांच्या 
कार्याचा गौरवग्रंथरूपात तो प्रसिद्ध करावा. 
एकोणिसाव्या शतकात महाराष्ट्राचा कायापालट 
करण्यास ज्यांनी जीवापाड प्रयत्न केले अ्या न्या. 
तेलंग, रानडे आदी समाजसुघारकांची इत्थंभूत 
माहिती देणारे ग्रंथ इंग्रजीतून उपलब्ध करून 
देण्याची खबरदारी त्यांच्या चाहात्यांनी घेतली. 
कॉ. रॉय, डी. डी. कोसंबी, जी. डी. पारीखसारख्या 
तत्त्वज्ञांची माहितीही आता इंग्रजी माध्यमाद्वारे 
अभ्यासकांपुढे आली आहे. महाराष्ट्राचे आधुनिक 
काळातील एक श्रेष्ठ तत्त्वज्ञ म्हणून शास्त्रीजींचा 
लौकिक भाहे. त्याची माहिती इंग्रजी माध्यमाद्वारे 
सवं भारतवासीयांना वा भारताबाहेरही असणे इष्ट 
आहे; ते काम करणे हे त्यांच्या चाहात्यांनी स्वतः 
होऊन अंगावर घेऊन पुरे करायला हवे. 


-->>>><*$९४०-- > 


अनुक्रमणिका 


चिं. ग. काशीकर 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणंशास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या 


तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या-कतृंत्वाज्ञे 
अवलोकन केले असता असे दिसूनः.येते 'की विश्‍व- 
संस्कृतीचा एक स्पृहणीय भाग म्हणून भारतीय संस्कू- 
-तीच्या भूत-वतेमान-भविष्याचे स्वरूप विशद करणे 
आणि संस्कृतीच्या उन्नतीची चिंता-वाहणे हे त्यांनी 
आपले जीवितकतंव्य मानले आहे. विदवसंस्कृतीच्या 
अभ्यासाची पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी' प्रथम | भारतीय़ 
संस्कृतीचा अभ्यास केला. तो करण्यासाठी ती 
संस्कृती जिच्यामध्ये प्रामुख्याने निविष्ट झाली .आहे 
त्या संस्कृत विद्येचे त्यांनी प्रगाढ अध्ययन केले. 
त्यांची कुलपरंपराही संस्कृत भाषेच्या आणि विद्येच्या 
अभ्यासाला अनुकूल होती. हा अभ्यास करण्यासाठी 
वयाच्या चौदाव्या वर्षी सन १९१४ मध्ये खान- 
देशातून ते वाईला आले. ब्रह्मश्री नारायणकस्त्री 
' मराठे आणि त्यांची प्राज्ञपाठशाळा यांचे नाव त्यांनी 
ऐकले होते. पाठशालीय 'पद्धतीस अनुसख्ूंन त्यांचे 
अध्ययन रीतसर सुरू झाले. पुढे सन १९५२ मध्ये 
स्वामी केवलानंद सरस्वती (पूर्वाश्रमीचे ब्रह्माश्री 
नारायणक्षास्त्री मराठे) यांच्या पंचाहत्तेराव्या वढि- 
दिवसानिमित्त मोठा समारंभ वाई येथे झाला, त्या 
वेळी एक अभिनंदनग्रंथ प्रकाशित करण्यात आला. 
स्वत: केवलानंदांनी वाई येथे स्वामी प्रज्ञानंदांकडे 
आणि अन्य ग्रुजींकडे प्राचीन पद्धतीनेंच वेद आणि 
शास्त्रे यांचे अध्ययन केले होते. त्यां अध्ययनपंंद्धतीचे 
चित्र तकेतीथे लक्ष्मणशास्त्री यांनी स्वामीजींसंबं- 
घीच्या प्रदीघे निबंधात (पृ. २२-२५) रेखांटंले आहे. 
त्याच पद्धतीने तर्कतीथे लक्ष्मणशास्त्री यांचेही अंध्य- 
थन प्राज्ञपाठशाळेत झालें. भंध्ययन करीत अंसंता- 
नाच अध्यापनहीं करण्याची आणि त्याच्य द्वारे 
आपले ज्ञान पक्के करण्याची परिपाठी' प्राचीन 
शिक्षणपद्धतीत होती. तिचें वणन लक्ष्मणक्षास्त्री यांनी 


पुढीलप्रमाणे केले आहे: 


"चांगला अंध्यापकवगे तयार होणे 


. पारंपरिक संस्कृत अध्ययनपद्धती 

मु 
हळ भ जुन्या शिक्षणपद्धतीत अध्यापन करण्याची 
योग्यता प्रत्यक्ष अध्ययन चाळू असतानाच प्राप्त 


होते. काव्यव्युत्पत्तीचे व शास्त्रव्युत्पत्तीचे पाठ घेणारे 
विद्यार्थी जेव्हा घेतलेला पाठ तयार करतात, तेव्हा 


-ते. पाठ स्वतःच एकटे. बसुन जसा तयार करतात 


तसा एकाच वर्गात अनेक विद्यार्थी असल्यास गरुजीं- 
हि... 


.च्याकडून पाठ- ऐकल्यानंतर तो पाठ आळीपाळीने 


एकमेकांस सांगतात. अधिक बुद्धीचा व अधिक 


तयारीचा विद्यार्थी गुरूकडून ऐकलेला पाठ सहाध्या- 


यांस सांगतो. या क्रियेस चिन्तनिका सांगणे असे 
म्हणतात. ज्या विद्यार्थ्यांची तयारी कमी असते 
त्यांसही दुसर्‍या किवा तिसर्‍या चिन्तनिकेच्या वेळेस 
पाठ. सांगण्याची संधी देतात, ज्यांस चिस्तनिका 
सांगता येत नाही असे ठरते ते विद्यार्थी मागच्या 


. वर्गात ढकलले जातात. पाठ ग्रहण करीत असताना जो 


काही समुजुतीचा घोटाळा राहिला असेल तो चिन्त. 
निका सांगण्याच्या पद्धतीने नाहीसा होतो, विषय ब 
अधिक स्पष्टपणे निबतो, प्रतिपादनाची सवथ होते. 
विषयाची उपस्थिती आपोनाप राहू लागते प 
निक शिक्षणपद्धतीत अश्ला प्रकारची सोय अये 
शिक्षणपद्धतीतील दुसरा की व 
कित्येक वेळा गुरुजींचा पाठ चाल मेक न 
तयांरी असलेल्या विद्यार्थ्यांना ग्रंथ लावण्यास वः र 
पादन 'करण्यास सांगत!त. तिसरा विशेष क भी 
सुटीच्या दिवशी किवा धार्मिक उत्सवप्रसंगी विळा 
प्रगत झालेल्या विद्यार्थ्यांनी काव्य न्याय, नया न 
वेदान्त, पुराण इत्यादी स्वतःच्या' विषयाचा काढ 
भाग सांगावा याकरिता सभा भरवितात.. 
अधिक प्रावीण्य प्राप्त झालेल्या नी 
जॅनांच्या"अध्यक्षतेखाली वादविवाद होतात. जा 
१ य 


“आ”. 


> 


:तर्केतीर्थ लक्ष्मणद्यास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या ७ 


वादविवादाचा. नसल्यास. प्रवचन. व. व्याख्यान: 
करावयास लावतात. विद्यार्थ्यांची हीच परीक्षा होय. 
विद्वत्सभेतील प्रतिपादन व वादविवाद होच खरीखुरो 
परीक्षा समजली - जात असे? प्रसंगविश्षेषी त्यातच 
समाधान- पावलेले पंडित ऐकमत्याने पदवीदानही'' 
करीत. . न | 
- “ प्राचीन संस्कृत विद्येच्या परंपरेत बौद्धिक 

दृष्ट्या विद्यार्थी अधिक सकस तयार होत असे. तकं 
व. व्याकरण यांचे नियम सारखे उपस्थित ठेवून 
वापरण्याची पद्धत त्यात आहे. तर्कनियम व व्याकरण- 
नियमं इतर विषयांचे प्रतिपादन किंवा चर्चा करीत. 
असतासुद्धा उपस्थित ठेवावे लागतात., तकेविषयक 
ब व्याकरणविषयक प्रश्‍न इतर विषयांतही उपस्थित 
केले जातात. पूर्वोत्तरपक्षपद्धती ग्रंथ लावताना ,वाप- 
रावी लागते. त्यामुळे अस्पष्टता,. विसंगती आणि 
गोंधळ हे. दोष नाहीसे होतात. विषय अधिक तोलून: 
मोजून मापून तपासण्याची सवय लागते. विषय पूर्वा? 
परसंगती सिद्ध करण्यांकरिता संपुर्णपणे उपस्थित किवा 
कंठस्थ ठेवण्याची जबाबदारी बाळगावी लागते.” 

प्राचीन अध्ययनपद्धतीमध्ये हे गुण आहेत खरे, 
परंतु त्याचबरोबर काही दोषही संभवतात. त्यांचेही 
दिग्दश्षंन त्याचबरोबर करण्यात आले आहेः 

“ एवढे मात्र ध्यानात ठेवले पाहिजे कौ रूक्षता, 
बावदूकता, गर्व आणि दुसऱ्या सद्गृहस्थाबद्दलच्या 
खऱ्या आादराचा अभाव हे दोष मात्र जुन्या पंडिती 
संप्रदायात उत्पन्न होण्याचा धोका अधिक .असतो. 
परंतु वरिष्ठ पंडित व गुरुजन यांचा धाक असल्या- 
मुळें या दोषांना काहीशी मुरड पडते......दुसरे 
असे की या जुन्या पंडिती परंपरेत शब्दप्रामाण्य आणि 
ख्ढीचे प्रामाण्य जबरदस्त असल्यामुळे शब्दप्रामा- 
ण्याच्या मर्यादेच्या बाहेर बौद्धिक वाढ होत नाही. 
ग्रंथांचे प्रामाण्य बाजूस सारून अनुभव, निरीक्षण व 
चिकित्सकता या तीन अंगांची सम प्रमाणात वाढ 
होत नाही, परंपरेवरील अंधश्रद्धेमुळे ज्ञानाची अनु 
भवनिष्ठ प्रगती होत नाही. पांडित्याला वस्तुनिरीक्ष- 


णाची आणि अनुभवाची जोड देण्याची वासना नसते. 


त्यामुळे परंपरेचे समर्थन करताना शुष्क पांडित्याची 
आणि छलवादाची खोड . जडते. तिसरे असे को, 
धाभिक परंपरेवर निष्ठा असूनही उच्च दर्जाची 
प्राभिकता आणि जड व भोळसट रूढीतील कमंठपणा 


यांच्यातला “ विवेकपूर्ण: फरक समजत नसल्यामुळे 
उदार, , व्यापक -वःसहानुभतिपु्ण॑ धार्मिक भावना 
वाढीसः लागलेल्या, नसतात. खराखुरा धार्मिक. 
जिव्हाळा - आणि; मोनवी सहानुभूती य़ांचा ओलावा 
हृदयात उत्पन्न झेत नाही. हे दोष परंपरागत पंडिती 
पद्धतींचे आहेत.” 
*; पंडित* लक्ष्मणशास्त्री या 'दोषांपासुन सर्वस्वी 
अलिप्त 'राहिले, याची कारणे दोन. पहिले असे, की 
जी अध्ययनपरंपरा त्यांना लाभली तिच्यामध्ये हे दोष 
नव्हते. स्वतः केवलानंदांच्या अध्ययनपरंपरेसंबंधी . 
लिहिताना त्यांनी म्हटले आहे-. “ परंपरागत 
पद्धतीतीक.,काही परंफरा धाभिक दृष्टीने व्यापक, 
तिष्ठापूणे आणि आध्यात्मिक वृत्तीस प्राघान्य . 
देणाच्या आणि पढिक पांडित्यास मर्यादित महत्त्व . 
देणाऱ्या आहेत. त्यांत वरील दोष उत्पन्न होत 
नाहीत. विशेषतः वावदूकपणाला आणि ख्ढ शब्द- 
पांडित्याला गह्यं समजतात.,'आामच्या गुरुवर्यांना 
लाभलेली परंपरा पांडित्यापेक्षा आध्यात्मिक निष्ठेला 
महत्त्व देणारी होती. शब्दप्रामाण्यापेक्षा सारासार- 
विचाराचे अधिक महत्त्व मानणारी होती .” दुसरे: 
काोरण'असे कीर्‍या दोषांचा स्पर्शही जिला नाही 
अश्या आधूनिक शिक्षणपद्धतोचा अवलंब प्राचीन 
पद्धतोने शिक्षण 'पूण केल्यावर स्वतः लक्ष्मणशास्त्री 
यांनीच स्त्रतंत्र-रीतीने केला. इंग्रजी"भाषा ते शिकले 
आणि त्या .भाषेत प्राचीन भारतीय विद्यसंबंधी 
लिहिले गेलेले सर्व वाळूमय त्यांनी नजरेखाली घातले. 
एवढेच नव्हे. तर घमंशास्त्रात अंतर्भूत असलेल्या 
समाजशास्त्राचा आधुनिक व्यापक भूमिकेवरून 
अभ्यास : करण्याच्या . हेतूने त्यांनी ऐतिहासिक. 
भौतिकवादासंबंधीचेही ग्रंथ वाचले. 
परिवर्तनशील धर्म 

लक्ष्मणशास्त्री. यांनी प्राचीन अध्ययनपद्धतीला 
अनुसरून . झास्त्रव्युत्पत्तीचा भभ्यास केला, धर्म- 
शास्त्र, न्याय, वेदान्त, पूर्वमीमांसा इत्यादी 


शास्त्रांचे. सखोल अध्ययन त्यांनी केले. त्यांचे 
अध्ययन पूणे झाले त्या सुमारास शृद्धिसंघटन 
आणि अस्पृश्योद्धार या चळवळींना विशेष जोर 
चढला होता. ज्या परंपरेत त्यांचे अध्ययन झाले 
तिला अनुसरून या विषयासंबंधी त्यांचा दृष्टिकोन 


र्ट ४ तद! दधन” 
१८००-३१ च 
चसह४ळणतत 


अनुक्रमणिका 


टॅ नवभारत. 


अर्थ समन्वयसिद्धान्वाला अनुसरून करून परधर्मात 
गेलेल्यांचे शुद्धीकरण आणि अस्पृश्यता या दोन 
विषयांसंबंधीची मते वाराणसी येथील सनातन- 
धमंमहासभेच्या प्रवतंकांनी मांडली होती. त्यासंबंधी 
पुढील अधिवेशनात व्हावयाच्या चर्चेसाठी प्रतिवाद- 
स्वरूपाचा “ शुद्धिसवंस्वम्‌ ' था नावाचा संस्कृत 
निबंध सन १९२८ मध्ये लक्ष्मणश्ञास्त्री यांनी 
वाईमध्ये प्रसिद्ध केला. धर्मशास्त्र माणि लोकसंग्रह 
ही जी धरमज्ञानासंबंधीची दोन प्रमाणे त्यांचा 
समन्वय करून शास्त्रविप्लवही होऊ नये आणि 
समाजहानिही होऊ नये यासाठी सांप्रतच्या विपत्ती 
लक्षात घेऊन पंडितांनी विचार करावा, अशी प्रस्ता- 
वना करून लक्ष्मणशास्त्री यांनी वरील निबंधात 
शुद्धीचा पुरस्कार केला. चण्डाल या शब्दाच्या 
लक्षणाचा ऊहापोह करून, सावंजनिक व्यवहारात 
इतरधर्मीयांच्याबाबतीतही आपण अस्पृद्यता पाळीत 
नाही मग स्वधर्मीयांसंबंधी ती पाळण्यात कोणते 


औचित्य आहे, असा मुद्दाही त्यांनी आपल्या 
निबंधात मांडला. 


घर्मकोश 

ब्रह्मश्री नारायणझास्त्री मराठे यांनी सन १९२५ 
मध्ये * धर्मकोश ' या नावाची धमंशास्त्रीय वचनांचा 
कालक्रमाने संग्रह करणारी मोठी योजना आखली, 
धमम या संकल्पनेमध्ये वर्णाश्रमधमं, व्यवहार, राज- 
नीति, श्रौतकमं, प्रायश्चित्त, तत्त्वज्ञान इत्यादी 
अनेक विषय अंतभूत होतात. या प्रत्येक विषयाचे 
एकेक काण्ड कल्पून त्यातील विभागांना आणि उप- 
विभागांना अनुसरून वेदांपासुन निबंधग्रंथांपयंतच्या 
वाड्मयातुन विषयवार वचनांचा संग्रह असे त्याचे 
स्वरूप निड्चित करण्यात आले, सन १९३१ मध्ये 
नारायणशास्त्री मराठे यांनी संन्यासदीक्षा घेतली, 
तेथपर्यंत धर्मकोश्याचे बरेचसे प्राथमिक काम त्यांनी 
उरकले. वेदवचनांचा विषय विभागानुसार संग्रह 
केला, निबंधग्रंथांतील स्मृतिवचनांचा संग्रह्‌ केला, 
आणि इलोकाधंसुचीही तयार केली. सन १९३३ मध्ये 
लक्ष्मणशास्त्री यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळाच्या वतीने 
धर्मकोशाची योजना स्वीकारली आणि काम पुढे 
चालू केले. धर्मकोशाची रचना ऐतिहासिक दृष्टीने 
करण्यात आली आहे. भारतीय संस्कृतीच्या यथा- 


योग्य आकलनासाठी धमंक्षास्त्राच्या इतिहासाचे अव- ,, आधुनिक भारतीय. 


फेब्र.-माचै, १९८१ 


लोकन आवद्यक आहे. त्यासाठी साधनांचा संग्रह 
हे धर्मकोशाचे स्वरूप आहे. अमुद्रित ग्रंथांतीलही 
वचनांत संग्रह यामध्ये करण्यात आला आहे. मुद्रित 
ग्रंथांतील वचनांत ; अशुद्धता आढळल्यास साधार 
पाठझुद्धी करण्याचे प्रयत्नही केले गेळे आहेत. धर्म- 
कोशाची रचना ऐतिहासिक क्रमाने केली तरी 
संग्रहाचा क्रम आणि पद्धती ही मीमांसापद्धतीने 
अध्ययन करणाऱ्यालाही सहायक ठरतील. असे धर्म 
कोशाच्या संपादकांनी म्हटले माहे. एकूण योजनेपैकी. 
व्यवहारकाण्ड, संस्कारकाण्ड, राजनीतिकाण्ड, उप- 
निषत्काण्ड इ. छापून प्रसिद्ध झाली आहेत. उर्वरित 
काम चालू आहे. एकेक कांड अनेक भागांत पुरे 
झाले आहे. 
उपनिषत्काण्डात एकोणीस महत्त्वाची उपनिषं 
सभाष्य छापली आहेत. या कांडाच्या एकूण चार 
भागांपॅकी पहिल्या भागात मन्त्रत्राह्मणोपनिषद्‌ 
समाविष्ट आहे. उपनिषदांतील कल्पना आणि विचार 
त्या त्या क्रषींना एकाएकी स्फुरलेले नाहीत. त्यांना 
वेदांतील मंत्र, ब्राह्मणे आणि आरण्यके यांची पृष्ठ- 
भूमी आहे. उपनिषदांतील विचारांचे मूळ ज्या 
वेदमंत्रांत आणि ब्राह्मणवचनांत आहे असे लक्ष्मण- 
झास्त्री यांना वाटले अशांचा संग्रह्‌ त्यांनी मन्त्र- 
ब्राह्मयोपनिषद्‌ या नावाने केला आहे. अग्न्यादि- 
देवतारूप परमात्मा, सृष्टी, शरीर, जीवगती, धमंतत्त्व, 
श्रेयस्‌ आणि प्रणव या विभागांत अश्या वचनांचा 
संग्रह केला आहे. वेदवचनांचा उपनिष द्विचारांशी. 
संबंध दाखविताना त्या त्या वचनाचा जो अथं 
संपादकांनी न्य 
नडली वना कॉ वळ 
आहे. या संग्रहातील वाक्यांचा क 1; कळे वीक. 
(शनी अरा आ ण शब्दांचा कोश 
र ज्म सह) अकारादिक्रमाने तयार . करून 
या की. या भागाला विस्तृत इंग्रजी प्रस्तावना 
आहे. आणि ओपनिषद तत्त्वज्ञानाच्या 


तत्त्वज्ञानाचा उगम आणि विकास 
ब श्रौतधर्मातुन झाला असे खुद्द उपनिषदे, 
न न मण्डनमिश्र, रामानुज यांच्यासारखे. 
का याच्या प्रतिपादनांतून स्पष्टपणे दिसुन येते 

तु य तत्त्वज्ञानाचा इतिहास लिहिणार्‍या 


विद्वानांचे असे मत. दिसते, क्री 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणश्यास्री जोशी आणि संस्कृत विद्या ९ 


'उपनिषदांतील विचारांचा शोध घेण्यासाठी ब्राह्मण- 
ग्रंथांतील कर्मकांडाकडे घाव घेण्याची मुळीच 
आवश्‍यकता नाही. शतपथ ब्राह्मणातील अगिनचयन- 
कांडात तत्त्वज्ञानाचा उगम झालेला आहे असे 
एंगलिंगूने शतपथ ब्राह्मणाच्या इंग्रजी अनुवादाच्या 
प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. तथापि 
आमचे विद्वान या विधानाची दखलही धेत नाहीत 
ही खेदाची गोष्ट आहे, असे लक्ष्मणशास्त्री यांनी 
प्रस्तावनेत नमूद केले आहे. ही प्रस्तावना अभ्यस- 
त्ीय आहे. 
धर्मकौशीांचे स॑स्कांरकांड छापले गेले आहे त्या- 
मध्येही काही विशषेषे आहे. विवाहसंस्कारामध्ये व्घु- 
वरांच्या गोत्रप्रवरांचा विचार करावा लागतो. 
उपलब्ध गोत्रप्रवरविषयक ग्रंथांचा साक्षेपाने अभ्यास 
करून गोत्रप्रवरांचा संग्रह चिकित्सापूर्ण पद्धतीने 
तयार करून विवाहप्रकरणात छापला आहे. 
धर्मकोशाची ही योजना अतिशय प्रचंड आहे. 
ऐतिहासिक पद्धतीला अनुसरून धर्मकोशाची रचना 
करावी हा स्वामीजींच्या मनात आलेला विचार 
निःसंशय त्यांच्या स्वतंत्र बुद्धीचा द्योतक आहे. तेच 
सूत्र लक्ष्मणक्षास्त्री यांनी पुढे चालविले. स्वामीजींच्या 
प्रेरणेने तत्त्वनिष्ठ धर्मंपरिवर्तनवादी पक्षाचे आणि 
'धर्मेनिणय मंडळाचे जे कायं महाराष्ट्रात झाले आणि 
आजही थोडेबहुत चालू आहे त्याचा एक सिद्धान्त 
असा आहे की वेद हे पौरुषय आहेत. ऐतिहासिक 
पद्धतीचा आश्रय करणारे चिकित्सक विद्वान त्याच 
' मताचे आहेत यात आइचये नाही. 
हिंदुघर्माची समीक्षा 
प्रायः सन १९३३ नंतरच्या पाचसात वर्षांत 
लक्ष्मणशास्त्री यांच्या बुद्धीने एक नवी आणि विल- 
क्षण झेप घेतली. इंग्रजी भाषेचे ज्ञान आत्मसात करून 
आधुनिक समाजशास्त्र आणि कालं माक्‍संचा ऐति- 
हासिक भौतिकवाद यांवरील ग्रंथांचा चांगला परि- 
' चय 'करून घेतला. मार्क्‍संवादी विवेचनपद्धतीचा 
त्यांच्यावर विश्षेष प्रभाव पडला, आणि त्या दृष्टि- 
कोनातून हिंदुधर्माविषयीची आपली मते त्यांनी 
बनविली. सन १९४० मध्ये नागपूर विषव- 
विद्यालयात ' हिंदुधर्माची समीक्षा ' या विषयावर 
तीनं व्याख्यानांची रा. ब. परांजपे व्याख्यानमाला 
त्यांनी “ गुंफली ती याच दृष्टिकोनातून, ' त्यांच्या 
न.भा.र 


व्याख्यानांचे विषय “ धर्मसमीक्षेची भूमिका » * घधमं- 
लक्षण व धमंप्रमाण ' आणि ' हिंदुघर्माचे स्वरूप 
असे होते. प्रास्ताविकात त्यांनी म्हटले, “ घम ही 
मानवजातीची अफू आहे या विचाराने प्रेरित होऊन 
हे समीक्षण केलेले नाही; तर धर्माची समीक्षाच सर्वं 
समीक्षेचा खरा प्रारंभ होय या विचाराची प्रेरणा 
या समीक्षेच्या मुळाशो आहे. ” 

पहिल्या व्याख्यानात धर्मसमीक्षेसंबंधी आणि धर्म- 
विकासासंबंधी सामान्य तत्त्वे, समाजपरिवतनासंबंधी 
सामान्य सिद्धान्त, संस्कृतीची मीमांसा व मानव- 
जातिशास्त्रज्ञांच्या धर्मोपपत्ती यांची मांडणी केली 
आहे. धर्माची व्याख्या व धर्माच्या ज्ञानाचे साघन 
यासंबंधी प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्त्यांनी केलेल्या 
सुक्ष्म व मूलगामी चर्चेचा परामशं दुसर्‍या व्याख्या- 
नात घेतला आहे. तिसऱया व्याख्यानात हिंदुघर्माच्या 
सामान्य व विशेष स्वरूपाची, अंगोपांगांची विविध व 
विचित्र शाखोपश्ाखांची, ऐतिहासिक क्रमाची आणि 
ऐतिहासिक कार्यकारणपरंपरेची मांडणी केली आहे. 

पहिल्या व्याख्यानाच्या समारोपात त्यांनी 
म्हटले आहे: “ घामिक मनःस्थिति ही व्यक्‍तीच्या 
जीवितावर गूढ रीतीने संत्ता चालविणाऱ्या सामा- 
जीक शक्‍तीचे विकृत प्रतिबिंब होय. समाजवादी 
क्नांतीनंतरच्या स्थितीते बिबच नाही तर प्रतिबिंब 
कोठून राहणार ? ... धर्मे ज्या ' तऱ्हेच्या 'विकृत 
व विपयेस्त कल्पनांतून उत्पन्न होतो त्या तर्‍हेच्या 
कल्पना करण्यास आता जागा राहिली नाही. 
जीवनावर नियंत्रण करणार्‍या सामाजिक शक्तींचे 
गूढ पूर?्णे उकलले आहे. त्याप्रमाणे अमलबजावणी 
केल्यास धामिक मनोमावनाच उत्पन्न होणार नाही. 
धर्मापेक्षा श्रेष्ठ भावना व धमपिक्षा उच्च दर्जाची 


* मानसिक संस्कृती समाजात अवतरेल.” (पृ. ७५ ) 


हिंदुधमंशास्त्रानुसार समाजघारणेस ईश्वर, स्वगं, 


- नरक, आत्मा, पारलौकिक जीवन इत्यादी वस्तूंच्या 


कल्पनेची आवश्‍यकता आहे. या धाभिक मूल्यात 


' अनेक दोष असल्याचे .समीक्षेत दाखविण्यात आले 


आहे. “ पहिला दोष असा की ईश्वरश्रद्धा व 
अमरत्वभावना या अलौकिक व पारलौकिक मूल्यां- 
पेक्षा अगदी निराळ्या मूल्यांच्या म्हणजे केवळ 
ऐहिक मूल्यांच्या योगाने इतिह्मसांतील फार मोठ्या 
-घटना घडून आल्या आहेत ब येत. आहेत.'(पू. ९२९) 


अनुक्रमणिका 


१० 


“दुसरा दोष असा की, विदिष्ट . देशकालमर्यादेत 
'महत्त्व. पावलेल्या विधिनिषेधांस, भावनांस, आाचा- 
रांस, विचारांस किंवा संस्थांसं धर्मवाद झ्ाइवत मूल्य 
अपंण करतो, त्यांना शाश्‍वत अलौकिक शक्‍तींचा 
पाठिंबा निर्माण करतो ... त्याचा परिणाम असा 
होतो की विशिष्ट देशकाली व विशिष्ट परिस्थिती- 
तच काही भआचारविचारांना जे महत्त्व असते ते 
परिस्थिती बदलल्यावर नष्ट होते आणि त्यांची 
अडग्रळ बतते. धमंमूल्यांमुळे ही अडगळ प्रगतीच्या 
.मार्गात अडथळा उत्पन्न करते.” (पृ. २२५-२२६). 
“ घ्रममूल्यांचा तिसरा दोष असा की, धरमेसंस्थेवर 
“सत्ताधारी वर्गाच्य़ा लोकांचा प्रभाव पडतो, व ते त्या 
धर्मंमूल्यांचा व धामिक विचारसरणीचा उपयोग 
- सामान्य जनतेला गुलामगिरीत व अज्ञानात ठेवण्या- 
कडे करतात. ” ( पृ.२२६ ). 
य़ा विचारसरणीबरोबरच हिंदुधर्माचे चिकित्सा- 
भ्रुण मूल्यमापन केलेलेही समीक्षेत आढळते. उदा- 
हरणार्थ “ कुमारिलभ्रट्टांनी शद्व्रामाण्याच्या आधारे 
'धमंशास्त्रनिणयाची पद्धति बसविली ती सर्वमान्य 
“झाली. त्यांच्या मते वेदस्मृतिपुराणे स्वत:प्रमाण 
आहेत. कुमारिलांनी श्रौतस्मातं प्रवृक्षिवादाचा पुर- 
“स्कार केला. कुमारिल्भट्टांना वैदिक प्रवृत्तिधर्माचे, 
यज्ञमार्गाचे व स्मातं गृहस्थाश्रमधर्माचे पुनरुज्जीवन 
करून संन्यास व निवृत्तिमागे यांचे निराकरण करा- 
; वयाचे होते; ते त्यांना सापले नाही. शंकराचार्यांच्या 
. द्रिरिवजय़ाने कुमारिल्भट्टांची मनीषा विफल झाली. 
शंकराचार्यांनी . कुमारिलांच्या 
स्वीकार केला..” ( पू. २०६ ). “ विश्‍वविषयक 
(किंवा .वस्तुविषयक प्रत्येक उपपत्ति विशिष्ट मर्यादे- 
बाहेर तकंदुष्ट होते हे त्यांनी ( क्षंकराचार्यांनी ) 
(सिद्ध करून सगळय़ा विचारमार्गांची बौद्धिक अग- 
'तिकता सिद्ध केली.सव॑ तात्विक बवादांचे अनुप- 
पश्नत्व. तकंदृष्ट्या त्यांनी साधले. स्वतःचा ब्रह्म 
. म्रादह्ी तकंत्रादाने मानवबुद्धीने निश्‍चित होक शकत 
नाही असे दाखविले. ” (पृ. २०७ ), समीक्षेचा 
सम्मरोप लक्ष्मणश्शास्त्री यांनी पुढीलप्रमाणे केला 
, आहे-, “ मध्यान्ह्रीच्या सुर्याप्र माणे देदीप्यमान अस- 
केळे चवीत सामाजिक विद्व निर्माण करणे हेच 
/म्ाबूबद्षकृत्रीचे मापुढील, साध्य आहे. आता धमंसंस्थे 
रिप .डृज्चतर, अशा सामाज्रिक्र संस्था निर्माण होऊ 


नवभारत 


शब्दश्रामाण्याचा. 


3 अधिक 


फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


लागल्या भाहेत. पूर्वीच्या धमसंस्थेस माहीत नसलेल्या 
सामाजिक व्यवस्थेची गरज आता उत्पन्न झाली 
आहे. ... वरील नूतन ध्येये आपल्या परंपरेचीच 
नवी परिणति आहे. व्यासाने मानवव्यवहाराला, 
छोकव्यवस्थेला व समाजधारणेला मुख्यत्व देऊन 
शाश्‍वत नैतिक मूल्यांनाही सापेक्ष ठरविले; बुद्धाने 
मानव्याहा मध्यवर्ती स्थान दिले; वेदांपासुन तो 
शंकराचार्यांपर्यंत तत्त्ववेत्त्यांनी सत्याच्या नित्यसमी- 
क्षेचा व संशोधनाचा अग्नि जागृत ठेविला. हिंदु- 
धर्माचा हा थोर वारसा भारतीयांना मिळालेला 
भाहे; तो न सोडता भूतकालात कधीही निर्माण 
करता आले नाही असे उच्च सामाजिक. जीवन 
निर्माण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.” 
.(पृू. २३३-२३४). 

वैदिक संस्कृतीचा विकास 
नागपूर विश्वविद्यालयात व्याख्याने दिल्यानंतर 
.काही वर्षांनी म्हणजे सन १९४९ मध्ये श्रीमंत 
*नारायणराव बाबासाहेब घोरपडे, इचलकरंजी 
व्याख्यानमालेत “ वैदिक संस्कृतीचा विकास ? या 
विषयावर लक्ष्मणशास्त्री यांनी पुणे येथे सहा 
'व्याख्याने दिली. ती सन १ ९५१ मध्ये प्रकाशित 
झाली. या पुस्तकाची सुधारून .वाढविलेली दुसरी 
आवृत्ती सन १९७२ मध्ये प्रकाशित झाली. या सहा 
व्याख्यानांचे विषय असे होते- १) वेदकालीन 
- संस्कृती, २) वेदांची ताकिक प्रज्ञेत परिणती ३) 
वेदिकांची कुटुंबसंस्था व समाजसंस्था ४) हइृतिहास- 
पुराणांची व रामायणाची संस्कृती ५ ) बौद्ध व जैन 
यांचा धर्मविजय, आणि ६) आधुनिक भारतातील 
सांस्कृतिक आंदोलन. हिंदुघर्माची समीक्षा हे पहिले 
इुस्तक आणि आताचे नवे पुस्तक यात केलेल्या 
. संस्कृतीच्या मीमांसेत फरक आहे. तो लक्ष्मणक्षास्त्री 
यांनी आपल्या प्रस्तावनेत ( दुसरी आवृत्ती पू, ४ ) 
पुढीलप्रमाणे व्यक्त केला आहेः 
* भारतीय संस्कृतीची टोकाप्रधाने मीमांसा 
आम्ही ' हिंदुधर्माची समीक्षा ' या पुस्तकात पुर्वी 
,केली होती. त्यातील दृष्टिकोन व या निबंधातील 
- दृष्टिकोन यात फरक आहे. * हिंदुघर्माची समीक्षा 
या पुस्तकावर माक्‍संवादी विवेचन 
:-अध्रिक आहे. वरगेविग्रहाच्या तत्त्वाची पकड त्यावर 
आहे. मानवी विचारांना भौतिक वा क्षार्थिक 


तकेतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोंशी आणि संस्कृत विद्या 


उत्पादनपद्धतीच्या मर्यादांचे बंधन वाजवीपेक्षा 
अधिक प्रमाणात त्यात मानले आहे. उलट या 
निबंधात आध्यात्मिक किवा वैचारिक स्थिर मूल्यांची 
शक्‍ती समाजातील भौतिक प्रवृत्तीवरही आधिपत्य 
गाजवू. शकते या कल्पनेला महत्त्व दिले आहे. 
आथिक उत्पादनपद्धतीत अनेक स्थित्यंतरे झाली 
तरी युगानुयुगे आपले सामर्थ्य किवा प्रभुत्व टिक- 
विणारीही काही मानसिक मूल्ये असू शकतात, या 
तत्वाची जाणीव ठेवून हा निबंध लिहिला आहे. 
परंतु “ हिंदुधर्माची समीक्षा ' या पुस्तकातील हिंदु- 
धर्माचे ऐतिहासिक चिन्तन व मूल्यमापन करीत 
असता सांगितलेले अनेक निर्णय संस्कृतिविवेचनास 
व संस्कृतीच्या गतिमत्तेचा अथे ठरविण्यास मदत 
करतील असा आमचा भरवसा आहे.” 

पहिले पुस्तक आणि दुसरे पुस्तक यांच्या आश- 
यात बराच फरक आहे हे ग्रंथकाराने स्वतः नमूद 
केले आहे. दोन्ही पुस्तकांच्या लेखनकालामध्ये सात- 
आठ वर्षांचे अंतर आहे. दृष्टिकोणांमध्ये हा फरक 
कसा झाला याचे स्पष्टीकरण लक्ष्मणशास्त्री यांनी 
कोठे केलेले दिसत नाही. विश्‍वसंस्कृतीच्या संदर्भात 


भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासाचे जे मननचितन ' 


त्यांनी मधल्या काळात केले त्याचे हे फलित असावे. 

लक्ष्मणक्यास्त्री यांच्या संस्कृत वाडूमयाच्या 
व्यासंगाच्या व्याप्तीची कल्पना '“ वैदिक संस्कृतीचा 
विकास ” या त्यांच्या ग्रंथावरून चांगली येते. वैदिक 
वाड्मय, दशंने, महाकाव्ये, शास्त्रे, स्मृती, पुराणे, 
बौद्ध व जैन साहित्य इत्यादी सवव शाखांतील संस्कृत 
साहित्याचा त्यांनी आपल्या विवेचनात पुरेपूर 
उपयोग केला आहे. संस्कृत साहित्याची अशी एकही 
श्याखा नाही की जिला त्यांनी स्पर्श केलेला नाही. 
त्यांच्या ग्रंथात संदर्भांची रेलचेल आढळणार नाही, 
परंतु विविध विभागातील साहित्याचा परिपाक 
त्यांच्या चिकित्सापूणं व्रिविचनात आढळतो. भारतीय 
संस्कृतीला वेदपूव द्रविडादी भारतीय लोकसमूहांच्या 
संस्कृतीचा खोल पाया आहे; असे असताही भारतीय 


संस्कृती वैदिक संस्कृतीचा विकास होय, असे 


लक्ष्मणक्षास्त्री यांनी म्हटले आहे. कारण “ भारतीय 
संस्कृतीच्या विकासास प्राचीनकाळी मुख्य प्रेरणा 
वैदिक संस्कृतीपासून म्हणजे तिची भाषा व साहित्य 
यांच्यांपासूुनच मिळाली,” असे त्यांनी द्वितीयावृत्तीच्या 


34 
प्रस्तावनेत (पृ. १३) म्हटले आहे. ** वैदिक संस्कृती 
आज विइ्वसंस्कृतीची भागीदार बनली आहे. विशव- 
संस्कृतीचा अधिक पुरक व पोषक असा भाग ती' 
बनावी,” म्हणून ही समीक्षा त्यांनी आरंभली. आहे. 
पहिल्या व्याख्यानात वेदपुवे संस्कृतीचा संक्षिप्त 
आढावा घेऊन वैदिक वाडू्मयाच्या निरनिराळ्या 
शाखांची माहिती नमूद केली आहे आणि क्रंग्वेदादी 
ग्रंथांतील महत्त्वाच्या विषयांचे दिग्दशशंन केळे आहे. 
“ बैदिक संस्कृती ही अतिप्राचीन संस्कृतींमधील 
एक संस्कृती आहे; परंतु त्या इतर संस्कृतींमध्ये 
न आढळणारे विषवसौंदर्याचे दर्शन हे हिचे एक 
विलक्षण वैशिष्ट्य आहे. वैदिकांच्याइतका विश्‍व-? 
सौंदर्याचा उत्कट प्रत्यय इतरत्र कोठेही दिसत नाही. 
हा असा प्रत्यय हे सुसंस्कृत मानवसमाजाचे एक 
महत्त्वाचे लक्षण आहे. हे लक्षण आदिम समाजांमध्ये 
असू शकत नाही; विश्‍वशक्तीच्या भयाची बाघा त्या 
समाजांना स्वाभाविकपणे झालेली असते, त्यां भय. 
बाघेतून मुक्‍त झाल्याशिवाय निसर्गाच्या दिव्य सौंद- 
र्याचा प्रत्यय येऊ शकत नाही.” (पृ. १११) . प्राचीन 
भारतीय संस्कृतीतील यज्ञाचे स्थान विशद करताना 
लक्ष्मणशास्त्री यांनी म्हटले आहे, “ स्वर्गातील 
देवतांचे या जगातील संगमस्थान वैदिक माण- 
साने यज्ञख्पाने निर्माण केले. सगळया पारलौकिक 
शक्‍ती यज्ञात संमिलित होत असत. म्हणून यज्ञसंस्था 
ही वैदिक संस्कृतीच्या विस्ताराचे केंद्र बनले होते. 
सामाजिक जीवनाची प्रक्रिया व सामाजिक संस्थांची 
संघटना यांचा गाभा यज्ञ होय. देवात्मभाव, प्रजामु- 
तत्व, दीर्घायू आणि धन ही सवं ध्येये साध्य करून 
घेण्याचे स्थान यज्ञसंस्था बनली होती.” ( पृ. १२२). 
“ यज्ञसंस्थेतून भारतीयांची समाजव्यवस्था, राज्य- 
शासन, कायदा, पुराणे, कला इत्यादिकांचा विकास 
झाला. उपनिषदांसारखे तत्त्वज्ञानदेखील याजिकांच्यां 
मननातून तयार झाले. वेद आणि यज्ञ यांच्याशी 
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष ऐतिहासिक संबंध जोडता 
येत नाही अशी कोणतीही भारतीय संस्कृतीची शाखा 
नाही. ” (पृ. १२५). यज्ञाच्या उत्क्रान्त स्वरूपा- 
विषयी लक्ष्मणक्षास्त्री यांनी म्हटले आहे, '“ ब्राह्मेण> 
ग्रंथात यज्ञाला जादूचे स्वरूप आले आहे; परंतु उलट 
क्हवेदात यज्ञाचे मुख्य स्वरूप देवांची आराधना हे 
आहे. ब्राह्मणग्रंथातील यज्ञांची स्थिती ह्दी एक प्रकारची: . 


१२ 


त्या संस्थेची अधोगती आहे.” (पृ. १२५) « याबाब- 
तीत. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की क्रृग्वेदकालीन 
यज्ञाच्या स्वरूपाचे आकलन केवळ क्रग्वेदाच्या साहा- 
य्याने होऊ शकणार नाही. यजूरवेदात दिसणारे यज्ञाचे 
स्वरूप एकाएकी सिद्ध झाले असे म्हणता येत नाही. 
ब्राह्मणग्रंथात वर्णन केलेल्या यज्ञात यातूंचा भाग 
मोठा असला तरी वर उद्धृत केलेल्या परिच्छेदा- 
तील ( पृ. १२२ ) यज्ञाचे उदात्त स्वरूप ब्राह्मणोक्त 
यज्ञालाही लागू होते. 

* वेदांची ताकिक प्रज्ञेत परिणति” या दुसऱ्या 
व्याख्यानात उपनिषदे, दशेने आणि शास्त्रे यांतील 
प्रतिपाद्य विषयांचा उगम वेदविद्येत असल्याचे 
दाखवन दिले आहे. उपनिषदांचे मूळ वेदांत शोध- 
ताना लक्ष्मणशास्त्री यांनी म्हटले आहे. “ उप- 
निषदांतील व्यापक, शुद्ध धामिक व तात्त्विक 
कल्पनांचे मूळ पूर्वीच्या वेदवाळूमयात सापडते. 
उपनिषदांचा मुख्य प्रतिपाद्य विषय अंतिम सत्य 
होय. पुरुष, ब्रह्म व आत्मा या तीन कल्पनांच्या 
खू्पाने हे सत्य सांगितले आहे. या तीन्ही कल्पना 
उपनिषत्पूव वेदवाडूमयात वाढीस लागल्या आहेत. 
त्यांची पूणंता उपनिषदांत ज्ञाली .. उपनिषदांतील 
तत्त्वज्ञानाचा वैचारिक कार्यकारणभाव समजण्यास 
चारी वेदांतील देवताविषयक विचार ध्यानात घेतले 
पाहिजेत, कमंकांडाचे तात्त्विक उपासनेत झालेले 
रूपांतर समजले नाही तर उपनिषदांतील ज्ञानकांड 
कसे प्रकट झाले हे समजणे शक्‍य नाही ” (पृ. १४०). 
हे म्हटल्यानंतर उपनिषदांतील वैचारिक क्रांती 
वैदिक आणि वैदिकेतर यांच्या सांस्कृतिक संघर्षाचा 
प्रिणाम आहे या म्हणण्यात (पृ. १३८) फारसा 
अथे राहत नाही. दोन समाज शरीराने आणि 
विचाराने एकख्प झाले हे खरे, दोघांचे सांस्कृतिक 
ऐक्य झाले हेही बरोबर; परंतु उपनिषदांचा धागा 
वेदापर्यंत स्पष्टपणे भिडविल्यानंतर उपनिषदांतील 
वैचारिक क्रांतीचे श्रेय सांस्कृतिक संघर्षाला देण्यात 
औचित्य राहत नाही. 

. ईश्वराची पुरुषरूपाने उपासना अग्निचयनात 
उगम पावली आहे हे लक्ष्मणशास्त्री यांचे म्हणणे 
बरोबरच आहे; परंतु “ मूतिपूजा वेदांत आहे ही 
गोष्ट अग्निचयनावरून निश्‍चित होते ” (पू. २८०) 
हे विधान मात्र चिन्त्य आहे. अर्निचयनात इष्टकांच्या 


नेवभनॉरत 


फेत्र.--माचे, १९८१ 


म्हणजे विटांच्या साहाय्याने चिती रचली जाते, 
मंदिर बांधले जात नाही. चितीच्या तळाशी “हिरण्मय 
पुरुष ठेवला जातो तो मूलतः यजमानस्थानीय आहे; 
प्रजापतित्व त्याच्यावर आरोपित केले गेले आहे. 
मूतिपूजा मूलतः अवेदिकांची, ती वैदिकांनी उचलली 
हे खरे. (पू. २५५). पण अग्निचयन म्हणजे मूति- 
पूजा नव्हे. धाभिक स्थापत्याचा आरंभ अग्निचयनात 
आहे हे खरेच आहे. (पृ. १४४). 

तिसऱया व्याख्यानात वैदिकांची कुटुंबसंस्था आणि 
समाजसंस्था वणिली आहे. क्रग्वेदातील नीतितत्त्वांना 
उपपत्तीचे स्वरूप उपनिषदांत प्राप्त झाले हे सांग- 
ताना लक्ष्मणशास्त्री लिहितात, “अकामहत व 
अवृजिन .(निष्पाप) श्रोत्रिय हा ब्रह्मानंदाच्या अनंत 
स्वरूपाचा अनुभव घेतो, असे बृहदारण्यक व तंत्तिरीय 
उपनिषदांत उच्चरवाने घोषित केले आहे. एषणेच्या 
त्यागाची अपरिहायंता आत्मज्ञानाथ वृहदारण्यकात 
सांगितली आहे. याज्ञवल्क्याने मैत्रेयीला प्रथम सांगि- 
तले आहे की अमरत्वाची आशा वित्तार्थीने करू नये. 
या सवं गोष्टींचा परामशं घेतल्यावर आत्मज्ञानाचा 
आणि चित्तशुद्धीचा अभेद्य संबंध निश्‍चित होतो. 
म्हणून उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाची नैतिक सिद्धान्ता- 
पासून फारकत करण्याचा प्रयत्न निराधार आहे असे 
सिद्ध होते.” (पृ. २०९-२१०) . वेदांत नीतितत्त्वांचे 
प्रतिपादन आढळत नाही असे म्हणणाऱ्यांना येथे 
स्पष्ट उत्तर दिले आहे. 

चातुवेण्यंव्यवस्थेतील शूद्राच्या स्थानासंबंधी 
लक्ष्मणशास्त्री यांनी म्हटले आहे, “ प्हेटो आणि 
भॅरिस्टॉटल यांनी सांगितलेल्या राज्यशास्त्रात गला- 
मांची संस्था समाजरचनेचा आधार मानली आहे. 
अशा प्रकारची दाससंस्था प्राचीन भारतीयांच्या 
समाजरचनेचा आधार नव्ह्ता. शूद्र म्हणजे अल्या 
तर्‍हेचा गुलाम नव्हे.” (पू. २४८ ). 

“ इतिहास-पुराणांची व रामायणाची संस्कृती ” 
हा चौथ्या व्याख्यानाचा विषय आहे. हे वाड्मय 
वेदांशी साक्षात्‌ संबद्ध आहे. या वाडू्मयातील भक्‍्ति- 
मार्गाचे व्यापक तत्त्व लक्ष्मणशास्त्री यांनी पुढील- 
प्रमाणे व्यक्‍त केले आहे- *“ सर्वं वर्णांना अथवा 
मनुष्यमात्रास समानतया पावन करण्याची प्रतिज्ञा 
इतिहासपुराणांनी केली आहे. .. पद्मपुराणातील 
* एष साधारण: पन्था: साक्षात्‌ कवल्यसिद्विद:' या 


: तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या 


वाक्यात पुराणांस साधारण पथ म्हणजे सर्वांचा मार्गे 
म्हटले आहे. अस्पृश्य पुल्कस, इवपच आणि अन्य 
म्लेच्छ जाती हरिसेवक असतील तर ते वंद्यमहाभाग 
होत असे याच कारणास्तव पद्मपुराणात (२.५.१० ) 
म्हटले आहे. तेथेच दुसरीकडे असे म्हटले आहे की 
वर्णंबाह्य मनुष्य वैष्णव असेल तर तोही भुवनत्रयाला 
वावन करतो. भगव्भूक्त चंडाल विप्रापेक्षा' श्रेष्ठ 
असे श्रीमद्वागवतात सांगितले आहे. (७. ९. १०)- 
पुराणातील देवी आणि मुख्य देव शिव व विष्णु हे 
भेदाभेद न मानता सर्वांना पावन करणारे. आहेत.” 
(पृ, २७१). 

- “बौद्ध व जैन यांचा धमंविजय? या पाचव्या 
व्याख्यानात या दोन धर्मांचा वैदिक संस्कृतीशी 
संबंध दाखविताना म्हटले आहे, “बौद्ध व जन हे 
घर्म म्हणजे वैदिक परंपरेच्या विरुद्ध बंड करून 
निघालेली हिंदूंचीच पाखंडे होत. विकासाकरिता 
विरोधही करावा लागतोच ... पूर्वीचा विचार 
उत्तरकालीन विरोधाचा जनक असतो ... वैदिक 
परंपरेपासून जैन व बौद्ध यांनी घेतलेले तण दृष्टी- 
आड होऊ शकत नाही ” (पृ. २५३, ३५५). बोद्ध 
व. जैन धर्मांतील नीतिशास्त्राचे विवेचन करताना 
लक्ष्मणक्यास्त्री यांनी म्हटले आहे, “ वैदिक व इतर 
देवता यांचे स्वरूप शुद्ध नीतितत्त्वांचे परिपालक 
नव्हते ... चित्तशुद्धि व सदाचरण यांचा महिमा 
उपनिषदांनी प्रथम दृष्टिपथात आणला. तीर्थकरांनी 
व बुद्धाने त्या महिम्याचे विशद स्वरूप सामान्य 
जनतेच्या आटोक्यात आणले; परंतु ईश्‍वरभक्तीशी 
त्या महिम्याची सांगड त्यांनी घातली नाही. ईइवर 
हा नीतितत्त्वांचा परिपालक, वीतराग मुनींचा तारक 
हे, स्वरूप शैव व वैष्णव धर्मांनी ईश्‍वराला दिल्यामुळे 
बौद्ध व जैन धम त्यापुढे निस्तेज झाले शि पू. डॉ ). 

हिंदु, बौद्ध आणि जैन यांच्या कलाकृतींचे विद्ले- 
षण लक्ष्मणशास्त्री यांनी सुंदर रीतीने केले आहे 

6 सनातनी धामिक हिंदूंची कलाकृति म्हणजे दवत- 
केंद्रित विश्‍व होय, आणि बौद्धांची व जैनांची कला- 
कृति म्हणजे सिद्धकेंद्रित विश्‍व होय... ब्रह्माण्डाचे 
केंद्र देवता किंवा सिद्ध होय. एका अर्थी सनातनी 
हिंदूंची कला ईश्‍वराच्या संपूर्ण विश्वाचे सूचन करते, 
तर जैन-बौद्धांची कला ही मानवी. विश्वाचे सिद्ध- 
केंद्रित दंन देते. विश्व हें देवकृति आहे म्हणून 


३ 


विदवाच्या उत्पत्तिस्थितिलयाचे ईइवरकेंद्रित अद्‌भुत 
दशन घडविणे हा सनातनी हिंदूंच्या घामिक कलेचा 
उद्देश माहे ” ( पृ. ४०७ ). बोद्ध आणि जॅन 
धर्मांच्या स्वरूपाची ही चिकित्सा केवळ ऐतिहासिक 
दृष्टीने केलेली आहे हे उघडच आहे. 

आधुनिक भारतातील सांस्कृतिक आंदोलनांचा 
आढावा शेवटच्या सहाव्या व्याख्यानात घेण्यात आला 
आहे. तो घेताना वैदिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य सांग- 
ण्यात आले आहे ते हे, की सर्वंधर्मसमन्वयाचे धोरण 
तिने कायम टिकविले आहे. याचे स्पष्टीकरण असे 
करण्यात आले आहे : “ सवे संस्थापक धर्मांमध्ये 
आराध्यदेवता नामख्पात्मक बनून उपास्य बनते. 
नामखूपातीत व अप्रमेय परमाथे सत्य हेच त्या सवं 
उपास्यांचे रहस्य असते. अशी धारणाच सवे धर्मांचा 
समन्वय साधते. ऐहिक भोतिक जीवनाच्या पली- 
कडील तत्त्वाची शक्‍तीची उपासना ही अंतिम 
कल्याणमय शक्‍तीचीच उपासना होय ही वैदिक दृष्टि 
सर्वंधमेसमन्वयाची प्रेरक ठरते.” (पृ. ४७४-४७५) 

काले माक्‍संचा वैज्ञानिक समाजवाद आणि फ्रॉइ- 
डची मानवी संस्कृतीची मीमांसा यांचाही परिचय 
या व्याख्यानात करून देण्यात आला आहे. समाज- 
वादी. क्रांतीचे वास्तव स्वरूप सांगताना लक्ष्मण- 
शास्त्री यांनी म्हटले आहेः “ परेंतु या क्रांतियुगा- 
तील क्रांतिकारक माणसे सत्ता काबीज केल्यावर ही 
आध्यात्मिक साधना विसरतात. सत्तेच्या व संप- 
त्तीच्या मोहिनीला वश्य होतात. कारण अध्यात्मयोग 
हे क्रान्तिवादाचे अधिष्ठान आहे हे त्यांना माहीत 
नाही.” (पू. ४९८) . 
इतर लेखन 
_ भानवजातिशास्त्र आणि इतिहासाचे तत्त्वज्ञान 
यांच्या आधाराने (भारतीय संस्कृतीचा विकास कसा 
झाला याची समीक्षा अश्या प्रकारे * वैदिक संस्कृतीचा 
विकास * या ग्रंथात लक्ष्मणशास्त्री यांनी केली आहे. 
माक्‍संवादी विवेचनपद्धतीच्या त्रुटी लक्षात घेळन 
आणि आध्यामिक मूल्यांची जाणीव ठेवून त्यांनी 
संस्कृतीची मीमांसा केली आहे. ज्यावेळी त्यांनी ही 
व्याख्याने दिली त्याच सुमाराला माक्‍संच्या आथिक 
उपपत्तीची आणि विरोधविकासवादाची समीक्षा 
“ नवभारत ' मासिकात ( ऑगस्ट १९४९, ते मे 
१९५०) त्यांनी केली होती. नवभारत मासिकात 


१३ 


त्यांचे संस्कृतविद्याविषयक अनेक लेख प्रसिद्ध झाले 
आहेत. मे १९५२ च्या नवभारंतमध्ये. “गीतारहस्य 
व' साधनशुचिता ” या नावाचा लेख त्यांनी लिहिला 
आहे. छोकमान्य टिळकांचे गीतारहस्य आणि महात्मा 
गांधींचा अनासक्तियोग यांचा तुलनात्मक विचार 
त्यात मांडला आहे. गीतेतील नीतिशास्त्रीय सिद्धान्त 
तसेच साधनशुचिता दोघांनांही मान्य आहे. पण 
अहिंसेने सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात लोक- 
घारणा होईल किवा कसे याविषयी टिळकांना शंका' 


वाटते. या क्षेत्रात अहिसेचे पालन करणेच श्रेयस्कर 


हा गांधीजींचा पक्ष लक्ष्मणशास्त्रींना नैतिक शोर्याचा 
निंदश्षंक वाटतो. मॉस्को येथे १९६३ मध्ये झालेल्या 
आंतरराष्ट्रीय प्रांच्यविद्या परिषदेच्या पंचवीसाव्या 
अधिवेशनातील भारतीय विद्येच्या विभागात 
*“संस्का रांचे यज्ञप्रधान स्वरूप” या विषयावर त्यांनी 
निबंध वाचला; तो छापला गेलेंला नाही. 


पुणे येथे लक्ष्मणश्यांस्त्रींच्या अध्यक्षतेखाली चार्वाक- 


दर्शनावर परिसंवाद क्षाला; त्यात वाचलेल्या निबं- 
घांचा संग्रह मे १९७८ मध्ये ' चार्वाकसंभीक्षा ' या 


नावाने प्रकाशित झाला. त्यांला लक्ष्मणशास्त्रींनी 


प्रस्तावना लिहिली आहे. भारंतीय दशंनांमध्ये 
पूर्वपक्ष मांडताना 'लोकायतदर्शनाचा उपन्यास का 
केला जातो; त्याची. उपेक्षा का केली जात नाही, 
या. संबंधीची उपपत्ती ल॑क्ष्मणशास्त्रींनी प्रस्तावनेत 


पुढीलप्रमाणे मांडली आहे- '“अध्यात्मंवादी व. 


मोक्षवादी दर्शनांचा महत्त्वाचा उद्देश वा आदश 


म्हणजे मोक्ष होय, मोक्ष म्हणजे देहात्मब्‌द्धी- 


पासून पूर्ण मुक्‍ती होय. देहामुळें जीवनातील दु:खे 


भोगावी लागतात. या दु:खांस देहात्मबुद्धि हेचं एंक 


कारण होय. देहात्मबूद्धि ही निस्गेसिद्ध बुद्धि होय. 
म्हणजे जन्माबरोबरच मनुष्याला देह हाच मात्मा 
होय या विचाराने संपुर्ण बांधलेले असते... या 
देहात्मबृद्धीलाच मोह, अज्ञान, अविद्या, माया, भ्रम 
इ० शब्दांनी व्यक्त करतात... या नैसगिक' अविः 
द्यांजन्य भ्रमाचे खंडन करण्याकरिता लोकायत दशं- 
नाची पूर्वपक्ष म्हणून मांडणी करणे तर्कशास्त्रदृष्ट्या 
अत्यंत आवश्यक ठरते.” ( पृं. १०-११ ). 

याच अनुषंगाने जीवतत्त्वाच्या विसाव्या शतका- 
तील झास्त्रीय मांडणीकडेही लक्ष्य देणे त्यांना आव- 


इ्यक वाटले आहे: “ देहृव्यतिरिकतं जीवतत्त्व हें 


न फ़ु --माचे, १९८१ 


एकोणिसाव्या शतकापयंतंच्या जीवविज्ञानाचे गृहीत- 
कुंत्य म्हणंन काही जीवविज्ञानवेत्त्यांनी स्वीकारले' 
होते. परंतु शाइ९वत जीवतत्त्व किवा देहव्यत्तिरिक्‍तः 
आत्मा हे गृहीतकृत्य धरून यां विसाव्या शतकातले. 
जीवविज्ञान प्रगंत होऊ शकत नाही. त्याची प्रंगति 
स्वतंत्र जीवतत्त्वाच्या त्यागानेच वेगाने होऊ लागली 
आहे. जीववस्तू, प्राण्यांचे देहं ही भौतिक पदार्थांच्या 
विशिष्ट प्रमाणातल्ण संघटनेचे रासायनिक प्रक्रियेने 
निर्माण झालेले वस्तुस्वरूप होय, हेच आधुनिक 
जीवविज्ञानाचे मौलिक गृहीतक. आहे; आणि या 
गृहीतकाच्या प्राचीन भारतीयांमधला पहिला तत्त्व- 
वेत्ता चार्वाक' होय ... चार्वाकाने मानलेले प्रत्यक्ष 
अनुभव हे प्रमाण' व संभावनात्मक अनुमान यांच्याच 
आधाराने आधुनिक विज्ञान अपरिमित प्रगति करीत' 
आहे. जीवविज्ञान या आधुनिक विज्ञानाचीच एंक 
शाखा आहे. आज चार्वाक जिवंत असता तर: 
आपला विजय अखेर होत आहे हे त्याला दिसले 
असते. ” (पू. १५-१६). ' व 
सन १९६२ मध्ये आकाशवाणीतेफे योजलेल्या 
लाडस्मारक व्याख्यानमालेत लक्ष्मणश्यास्त्री यांनी 
“ रह॒स्यवाद आणि साहित्य ” या विषयावर दोन 
व्याख्याने दिली. ती प्रकाशित झाली आहेत. (१९६५): 
सौंदर्याची मीमांसा करताना रहस्यंवाद किवा दिव्य 
अध्यात्मवाद याचा जो विचार प्राचीन ग्रीक व अन्य 
पाइचात्य विद्वानांनी केला आहे याचे. निरूपण- 
पहिल्या व्याख्यानात करून दुसऱया व्याख्यानात 
भारतीय विद्वानांच्या या अलौकिक उपपत्ती- 
विषयीच्या मतांचा आढावा घेतला आहे. या भारतीय 
विद्वानांचा . निर्देश करताना लक्ष्मणशास्त्री यांनी 
म्हटले आहे, “ सरस्वती, शब्दम्नह्म, प्रतिभाविष्षेष 
हे कलेचे मूल आहे किवा कला निर्माण करणारी 

शक्ति आहे, असे प्राचीन भारतीय साहित्यक्षा 
कार सांगतात. सरस्वती म्णजे क 
म्हणज दिव्य आत्म- 

तत्त्व होय. प्रतिभाविशेष तिचेच रूप होय 
भारतीय र दवे असे 
हस्यवादी भानदवधंनाचार्य 

आाचायें अभिनवगप्त ० (प आणि 
७त म्हणतात, ” (पू. 
वाणीरूप सरस्वतीची कल्पना गूढखूपाने 
दहाव्या मंडलातील १२५ व्या सुकतात 


*:. सरस्वती ही समद्धीची व बुद्धीची रक्षक 
वणिली आहे; 


तकैतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी आणि संस्कृत विद्या 


वाक्‍सुकतात ती:विठ्ठवव्यापी चैतन्यशक्‍ती असे स्वत:चे 
स्वरूप वर्णून सर्वात्मभाव प्रकट करते.. .. भाषा 
हीच सरस्वती असली तरी वस्तुत: ती भाषषेच्य़ा 
पलीकडीलं. चित्शक्‍ती होय, असा गढवादाचा अंभि- 
प्राय आहें. भाषा हे तिचे प्रकटरूप आहे. सरस्वती 
भाषेच्या रूपाने काव्य निमिते तेव्हा तो निर्माणशक्ती 
हे खूप धारण करते. य़ा निर्माणशक्‍्तीला प्रतिभा 
अशी संज्ञा साहित्यशास्त्र देते... प्रतिभारूप काव्य- 
शकती म्हणजे वाग्‌ब्रह्माचे स्फुरण होय. ' प्रबुद्धो$सि 
वागात्मनि ब्रह्मणि ' असा या शब्दब्रह्माचा निदेश 
उत्तररामचरिताच्या प्रारंभी स्वत: कवीने केला आहे.. 
हे वाग्‌ब्रह्म म्हणजेच पाणिनीय व्याकरणशास्त्रा- 
तील स्फोटतत्त्व होय .. . प्रबोध -पावलेले हेःस्फोट- 
तत्त्व किवा शब्दब्नह्म कवीच्या हृदयात प्रतिभाख्पाने 
प्रकट होते. तीच प्रतिभा कलेचा किंवा काव्याचा 


आकार धारण करते आणि तींच रस किंवा काव्या-_ 


स्वाद म्हणून कवी व रसिक यांच्या ठिकाणी परि- 
णत होते. अद्वैतवादी साहित्यशास्त्रकार आनंदवधंन, 
अभिनवगृंप्त, मधुसुदन सरस्वती व जगन्नाथ यांनी 


प्रतिपादिलेल्या काव्यानंदाच्या उपपत्तीचे हेच सार 
भाहे. या काव्यानंदाच्या उपपत्तीचे तत्त्वज्ञान उप-, 


निषदांमध्ये प्रथम स्पष्टखूपाने व्यक्‍त झाले आहे. 
म्हणून ब्रह्मवादी साहित्यशास्त्रकार जगन्नाथपंडित 
रसगंगाध'र या ग्रंथात “रसो वे सः या तैत्तिरीयोप- 
निषदातील वाक्याच्या आधारे काव्यरस व आनंद- 
रूपभाव यासंबंधी: उपपत्ती मांडतो” (पृ.२२-२४). 


संस्कृत विद्येच्या संशोधकाला हस्तलिखित ग्रंथांशी 
नित्य संपर्क ठेवावा लागतो. प्राज्ञपाठशाळेच्या संग्रही - 
लयातीलं अकरा हजार हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथांची 
विषयवार सुची दोन भागांत संपादित करून सन 
१९७० मध्ये लक्ष्मणशास्त्री यांनी प्रकाशित केली 
आहे. विश्वकोशात संस्कृत विद्याविषयक अनेक मह- 
₹्वाच्या. आणि विस्तृत नोंदी त्यांनी लिहिल्या 
भाहेत 

लक्ष्मणशास्त्री यांच्या संस्कृत विद्याविषयक लेख- 
नाचा संक्षिप्त आढावा वर घेतला आहे संस्कृत 
विद्येतीक़ विविध विषयांवर महत्त्वाची भाषणे वेळो- 


१५ 


वेळी आणि ठिकठिकाणी त्यांनी दिली आहेत. 
म..म. डॉ. पां. वा. काणे यांच्या वर्षदिनानिमित्त ता. ८ 


से १९७८ रोजी मुंबईच्या एशियाटिक सोसायटीत 


“ हिंदूच्या प्नाभ्रिक व सामाजिक सुधारणांचा इति- 
हास ” या विषयावर त्यांनी माहितीपु्णे व्याख्यान 
दिले. अश्या प्रकारे संस्कृत विद्या आणि भारतीय 
संस्कृती या विषयांवर ग्रंथरूपाने, लेखखू्पाने आणि 
व्याख्यानरूपाने गेलो पन्नासावर वर्षे त्यांनी आपले 
मोलिक विचार प्रभावी रीतीने मांडले आहेत. 


प्राचीन पद्धतीने संस्कृत विद्येचे अध्ययन केले अस- 


ल्यामुळे .त्यांच्या लेखनात आणि भाषणात वेचक 
शब्दप्रयोग, तकेशुद्ध मांडणी व रेखीव रचना यांचा 
आढळ होतो. . £ : »,  !: 

'लक्ष्मणशास्त्री यांच्या संस्कृत विद्येच्या व्यासंगा- 
विषयी दोनं विशेष,'सांगता येतील. पहिला विशेष 
हा.की भारतीध संस्कृतीच्या इतिहासात वैदिक 
संस्कृतीचे सूत्र .अनुस्यूत आहे हे त्यांनी दाखवन 
दिले..आहे. दुसरा अधिक महत्त्वाचा विज्षेष हा कौ 
वैक्षानिक समाजवादाच्या दृष्टिकोनातून भारतीय 
संस्कृतींची मीमांसा करण्याचे प्रयत्न अंसफल ठर 
तात, त्यामुळे सत्य हाती लागत नाही, हे त्यांनी 
सिद्ध केले आहे. मूलभूत संस्कृत वाडमयाचे ममंग्राही 
अध्ययन केल्याखेरीज केवळ माक्‍संवादी विचार- 
सरणींने भारतीय संस्कृतीचे विव्लेषण करण्याचे जे 
प्रयत्न केळे जात आहेत आणि पुढे केले जातील त्यांना 
चिकित्सापूर्ण शास्त्रीय संशोधनाचा दर्जा लाभणार 
नाही. आणि अशा प्रयत्नांचे निष्कर्ष अमान्य ठरतील. 
संस्कृत विद्येचे सखोल अध्ययन केल्यानंतर लक्ष्मण- 
शास्त्रींनी, . माक्संवादाचा अभ्यास केला, आणि 
संस्कृत विद्येमुळे प्राप्त झालेल्या वैदिक संस्कृतीच्या 
पृष्ठभूमीवर माक्‍संवादाचे समीक्षण करून संस्कृति- 
मीमांसेच्या विषयात जाणवलेल्या त्याच्या त्रुटी 


. शोधल्या, आणि योग्य प्रकारे त्या लेखनिविष्ट 


केल्या. यापुढे . माक्‍संवादाच्या आधारे भारतीय 
संस्कृतीची मीमांसा करू इच्छिणाऱ्याला लक्ष्मण- 
झास्त्रींचे एतद्विषयक लेखन विचारात घेऊनच पुढे 
पाऊल टाकावे लागेल, 


नवभारत केब्र.-मार्च, १९८१ 


€%€%€>€९€€€€*>€€€€€>€>€>€ €€>€>€><€8 
आर्गाण्या सणांचा 
प्राप्तीत प भ्रर्वापीत शदसत 


लेखक : क्रग्वेदी 
आकर्षक मुखपृष्ठ, साईज डेमी, पृष्ठसंख्या ४०० 


या सुप्रसिद्ध व दुर्मिळ पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती प्राज्ञप्रकाशनातर्फेः 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. प्रस्तुत प्रंथात प्रमुख भारतीय-विहेषतः 
महाराष्ट्रातील-सणांची साधार माहिती दिली असून त्यांचे 
नेतिक व सामाजिक हेतू व बोध सविस्तर वर्णिळे 
आहेत. शाक्षोक्त विधी व परंपराप्राप्त रूढी यांचा 
खुलासा केला आहे. हा प्रंथ प्रत्येक प्रंथाळ्यात 
तसेच कुटुंबात ठेवण्याच्या 
योग्यतेचा आहे. 


९७ 
किंमत रु. २० य्पाल खर्च रु. ४ 


0 

) 

७) 

ण 

१ 

__ ग्रंथालये व शेक्षणिक संस्था यांना | षो 
१५% कमिशन देण्यात येईल, ऱ 
] 

शौ 

शि 

शै 

षो 

षो 


आपली मागणी खालील पत्त्यावर पाठवावी 
चिटणीस, 
प्राश्षपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) ४१२ ८०३ 


*>€%€>३€>€3€3€3€3€3€5 &5& स्क्रे€ €3<€5 €5४9€3€$ 


६ €3€3€3€93<€93€9<€&€3€3€9€3€>€>€>€:€>€>€>:€3€9>€9€> €9€>€>€9>€9€>€>€>€>€>€>€>€> 


फेत्रु.-मार्च, १९८१ नवभारत 


१ 2229704: 2440 १५44 4५५ १>4.44: 34:04 (03:04 कवके न 44 केक नय 44 ककी व. दये !..:0 दवे 444. 


“1... “1... 5... 
4 


2 ०४५/ 


€$ 


८ 44 ७०९७५५ 2:44 330 010040/04. 3.% (0:42. क्य 
4 4 


५ 


लोकशाही मूल्ये आणि प्रगतीशील सामाजिक व आर्थिक कार्यक्रम 
यांच्यावर श्रद्धा ठेवून सामर्थ्यवान ससद्ध महाराष्ट्र 
निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची निर्धारपूवैक पावले 


वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मिळविण्यास असमर्थ असलेल्या राज्यातील हजारो बेरोजगारांना 
दिलासा देणारी “ संजय गांधी स्वावलंबन योजना.” 

वा्धक्यामुळे, ज्ञारोरिक व्याधीसुळे अथवा दुर्बलतेमुळे कमाई करण्यास असमर्थ असलेल्या 
निराधार व्यवतीसाठी “ संजय गांधी निराधार अनुदान योजना ” सुरू करण्यात आलो. 
चालू वर्षात नवीन १,४७५ गावांना आणि १,५०० हरिजन वस्त्यांना व ४१,८०० 
पंपांना वीज पुरवठा करण्यात येईल. 

भंडारा जिल्ह्यातील साकोली येथे अवजड वाहने तयार करण्यासाठी खाजगो क्षेत्रात 
एका प्रकल्पाची उभारणी. त्यामुळे तीस हजारांपेक्षा अधिक बेकारांना काम व १०० हून 
अधिक छोट्या उद्योगांस चालना. 


येत्या पाच वर्षांत ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्याचा निर्धार. 


आंतरजातीय विवाहास अथंसाहाय्य देण्याच्या योजनेखाली आता अर्थसाहाय्याची रक्‍कम 
२,००० रुपयापर्यंत वाढ व त्याशिवाय स्वागत-समारंभासाठी आणखी ५०० स्पयेही 
देण्याचे ठरविले आहे. 

साहित्य आणि ललितकला क्षेत्रातील गुणी कलावंतांना त्यांच्या कलेच्या कार्यात प्रोत्साहन 
मिळावे यासाठी “ इंदिरा गांधी प्रतिमा प्रतिष्ठान ” या उपक्रमाची स्थापना. 

छत्रपती शिवाजी महाराज[ंच्या सर्व-धर्म-समभावी आणि मानवतावादी ज्िकवणुकोचो 
सर्वांना ओळख व्हाबी म्हणून सुयोग्य कायर्कम आखण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज 
सर्वे-धम-समभाव समितीची स्थापना. 


कोकणविकास कार्यक्रमाला गती 


रायगड (कुलाबा) जिल्ह्यातील उसर येथे रुपये ९०० कोटोंचा पेटरोकेमिकल्स प्रकल्प 


समूहाची उभारणी. 
कोकणातील शेक्षणिक विकासासाठी विद्यापीठाची स्थापना. 


देद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय आणि तंत्रविद्या निकेतन. 

रायगड (कुलाबा) जिल्ह्यातील लोणारे येथे नियोजित वंद्यकौय महाविद्यालयाच्य( 
परिसरात विमान उतरण्यासाठी धावपट्टीची उभारणी, | 

नवीन पाटबंधारे मंडळाची निर्मिती ततेच स्वतंत्र मुख्य पाटबंधारे अभियंत्याचे कार्यालय. 


स्वतंत्र गहनिर्माग व क्षेत्र विकाल मंडळाची स्थापना. 


क 8141: 
१ * * * 


माहिती व जनसंपक्रे महासंचालनालय, मेत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ द्वारा प्रकारित 


१ 


न््ल्य्ाल्ल्ल लतटेप्चचच 


य क््््स्सिक्झिथिय्थय्ययय्रसययथबर्‌ळथकयय२ाआआसटस्थझव्8थ्यारकझथथि&िब््िबि्स्बिय्ा/--) न - | 


कू र्न. 
नन सत्यास मत्रान्न्त नतरा न्न नतरतन ननन्शम्त्त 


नवभारत फेघ्र.-मार्च, १९८१ 


2) 


८82८22:8९2८98>८9९2>९4982८982८&९2:%:८७2८७९2८७५९८>९2८७2८52/>2 52१ 
| १ 
*>*4* धर 

शै 

8५१, 10१60७६ €0॥०॥४ ।॥॥ 0) भै 


॥॥॥॥)॥४//१ भै 
०00॥॥ 41॥ 036 धर 


*** ध 


(191 .0(॥7/९"5 0 र 
९॥३॥(॥/ 5९९ ०१५, | 
हीैता6 | धर 
तितांजा तता ९्त ९731105155 )) 

?01 क्रु 
१॥(0॥10011%, 0्शशा९, १411४४१४५5, १ 

0125९) शार, 9॥७प1ताा् 

४ ९ 


१९(/00॥1९॥11-41 ॥॥5(125 


८८82८8 ८&९>62482८8९2८७९०८७९>८७९८>९2८७९:८०९८७९८२०९८०९2८७९>८5९८>९/८5९2८322/5९2>5€2८5९८७८७१ 


् 
क 
२327388.” 


“८ 


3>९०३2/>९/3>82”32/38798/32/382:5:32224. र 
३» 3&23822. 
“>. व्र 


अनुक्रमणिका 


रा. ना, चव्हाण 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


गैल्या शतकॉच्या प्रारंभापासून चालू झालेले 
प्रबोधन प्रथमतः सामाजिक व त्यानंतर राजकीय 
होते, ज्ञानेशवर-तुकारामादी संतांनी समाज प्रबोध- 
नाची पारमाथिक चळवळ केली; व ती खेड्या- 
पाड्यांप्यंतही पोहोचली होती ह्याची साक्ष आजही 
पटते. इंग्रजी पादचात्त्य राज्य आले व गेले, तरी 
संतांचा प्रभाव आहेच. ख्त्रिस्तो मिशनऱर्‍्यांना जन- 
मानसावरील संतांची पकड ढिली करिता आली 
नाही. उलट रे. अँबट्‌, रे. जे. एफ्‌. एडवडंस्‌, रेव्ह. 
टिळक वगैरे अनेक ख्त्रिस्ती विचारवंत भक्‍त मराठी 
संतांच्या वाड्मयाचे अभ्यासक झाले. तुकाराम व 
त्याचे अभंग यांच्याकडे रेव्ह. मरे मिचेल यांचे सन 
१८६० च्या आधीच प्रथम लक्ष गेले होते. वरील 
विद्वानांच्याप्रमाणे मिचेल खिस्ती धर्मप्रसाराच्या 
आवडीमुळे झपाटला होता. तरी त्याच्या चिकित्सक 
मनाला तुकारामाने मोहनी घातली व कितीतरी 
अभंगांची त्याने सुलभ इंग्रजीत भाषांतरे केलेली 
आढळतात. महाराष्ट्रातील प्रबोधकांनी ख्थिस्ती 
मिशनरी मंडळीपासून स्फूर्ती घेतली, असे म्हटले 
गेले, ते अव्वल इंग्रजीतील परिस्थितीला धरूनही 
होते. पण तुकारामादी भागवतधर्मी संतांपासुनही 
त्यांनी प्रेरणा घेतल्या होत्या, ही बाब नजरेआड 
झाली. प्रो. विल्सन, सर विल्यम जोन्स्‌, नेन्जिटू, 
स्टीव्हन्सन, अलेक्झाण्डर डफ्‌ वगैरे अभ्यासु, विद्वान 
गौरकाय विवेकवंतांनी हिंदुस्थानात येऊन भारतीय 
दर्शनांचाही अभ्यास केला, व त्यावर टीका लिहिल्या. 
मॅक्स्‌ मुल्लर तर महत्त्वाचे झाले. ह्यासारख्या परकीय 
पंडितांचे ग्रंथ राममोहन राय, दादोबा पांडुरंग आदि- 
करून पहिल्या सुधारकांच्या वाचनात आले. फार 
काय वरील युरोपीय पंडितांचे ग्रंथ प्राकृत लोकांचे 
पुढारी ज्योतीराव यांच्यापर्यंत पोहोचले होते; 
फुल्यांचे लेखन ह्याची साक्ष देते. अव्वल इंग्रजीत 
पाइचात्त्य संस्कृती, इंग्रजी विद्या, साहित्य, इतिहास, 

त.भा. रे 


विज्ञान यांची व भारतीय संस्कृतीची गाठ पडली; 
व आदान-प्रदान चालू झाले. पूर्वी चार वेद, सहा 
शास्त्रे व अठरा पुराणे ह्यावरच अटळपणे विचार 
झाला. राममोहन व दादोबा पांड्रंग हे संस्कृतपंडित 
होते व त्यांनी इंग्रजीच्या नव्या अभ्यासाबरोबर 
वेदास्ताचा अभ्यास केला होता; इतरही शास्त्रे 
त्यांनी अभ्यासली होती जे प्रबोधन आविष्कारित 
झाले त्याला पाइचात्त्य व स्थानिक पोर्वात््य अश्या 
दोन्हीही प्रेरणा होत्या. फ्रेंच राज्यक्रांती, अमेरिकेतील 
निग्नोविमोचन वर्गरे राजकीय घटनांतून समतेचे व 
समान हक्काचे विचार इकडे आले. येथेही समतेच्या 
विचारांची बीजे होती. ' मानवधर्मशास्त्र' नामक 
जातिवर्णसमतेचा पुरस्कार करणारे छोटे संस्कृत 
काव्य राममोहन व दादोबा पांड्रंग यांच्यासारख्या 
सुशिक्षितांना उपलब्ध होते. महाराष्ट्रात तुकाराम 
उपल्ब्ध होता तसा उत्तरेत कबीर प्रसिद्ध होता. 
एकोणिसाव्या शतकापूर्वीपासून इंग्रजांनी भारत 
जिकित आणला होता; व इ. स. १८४८ साली 
मराठेशाही सवेथा बुडाली. देश परकीयांच्या अंकित 
का झाला ? याची धामिक व सामाजिक आणि 
राजकीय कारणें देखील पुतरुत्यानासाठी आत्म- 
परीक्षणाने जबाबदार विचारवंत शोधू लागले. 
इंग्रजी राज्य व बुडालेली देशी राज्ये यांची 
तुलना होऊ लागली. मिशनऱर्‍यांची विद्याप्रसारादी 
लोकसेवेची कार्ये व येथील धर्मातील पुरोहितांची 
वागणूक यांच्यातील फरक दिसू लागले; ख्थिस्ती 
मिशनरी धमंप्रसाराच्या मिषाने हिंदुधर्माला नावे 
ठेवून त्यावर आक्रमण करू लागले. ह्यातूनही सर्वा- 
गीण पुनरुत्थानाच्या प्रथम सामाजिक व धार्मिक 
( 8०५० 1012008 ) आणि नंतर राजकीय 
चळवळी चालू झाल्या; ह्याला क्रियाशील विवेक- 
वंतांची प्रज्ञादेवील कारणीभूत होती. प्रज्ञेला जन- 
जागरणाच्या प्रक्रियेत मूलभूत .स्थान.असु दाकते. 


शट 


उदा. वेद व वेदांत यापासून राममोहन रॉय आदी- 
करून प्रबोधकांनी प्रेरणा घेतल्या होत्या; त्या 
भारतीय होत्या. 
प्रबोधन वतकेतीर्थ'&  .... क 
पुढे तकंतोर्थांच्या जन्माच्यावेळी विसावे शतक 
चालू झाले होते. त्यांच्यावर झालेल्या संस्का रांत 
त्यांच्या वडिलांचे व घरातील संस्कार महत्त्वाचे होते. 
त्यांच्या काळात आजच्या एवढा घरी-दारी सेंस्का- 
रांचा लोप नव्हता. दादोबा पांडुरंग, लोकहितवादी 
व पुढील रानडे-भाण्डारकर यांच्या लहानपणी 
स्वघर्माचे शिक्षण त्यांना एकत्र कुटुंबीय पद्धतीतच 
मिळे. इंग्रजी विद्येमुळे देशी संस्कार पुढे उत्तरोत्तर 
लोप पावू लागले. ही स्थिती प्राज्ञपाठशाळां चालू 
करणारे श्री. नारायणशास्त्री मराठे व त्यांच्या 
साहाय्यकांच्या लक्षात आली. संस्कारांचा लोप होत 
आहे व जुन्याची जागा धड नवेही घेत नाही व धर्म 
“नीती पराडू्मुख नवी पिढी होत आहे, ही बाबं 
रानंडे-मोडक यांच्यासारख्या देशकल्याणेच्छूंच्याही 
मागे लक्षात आली होती; भारतीय देश्याभिमानात 
स्वधर्माभिमानाचा समावेश होत आला आहे. वैदिक 
संस्कृती लोप पावू. नये, संस्कृत विदया टिकावी व 
वाढावी म्हणून तर वाई क्षेत्री प्राज्ञषाठशाळा चालू 
करण्यात आली होती. विशेषतः गु. नारायणशास्त्री 
यांच्याजवळ व त्यांनी. चालविलेल्या वसतिगृहयुक्‍्तं 
संस्कृत प्रशाळेत शास्त्रीजी विद्या शिकले. काशीला 
जाऊन तंकंतीथं झाले. तकंतीथं म्हणजे लक्ष्मणक्षात्री 
व लक्ष्मणशास्त्री म्हणजे तकंतीथं असा आता अर्थ 
आहे. वेदादी भारतीय विद्यांत त्यांनी चांगली प्रगा- 
ढता कमावरिली हा त्यांच्या जीवनातील पाया आहे. 
नारायणशास्त्री त्यांचे गुरू होते एवढेच नव्हे, तर ते 
व प्राश्षपाठशाळा हा तकंतीर्थांच्या जीवनाचा पांया 
झांला; ह्यावर तकंतीर्थांनी व्यापक "ज्ञानमंदिर 
उभारले. ' र रि ० 
तर्कतीर्थांच्या काळात व आगेमागे देशात अनेक 
पंडित व तर्कतीथे पदवी घेतलेले शास्त्री-पंडित होते: 
पण फारच थोड्या ' शास्त्री-पंडितांनी पाश्‍चिमात्त्य 
इंग्रजी भाषा-व हिंदुधर्माशिवाय इतर सवे धर्मांचे 
अध्ययंन केले होते. राज्य राममोहन रॉय'-यांच्या 
वेळेसही त्यांच्या बरोबर बौद्धिक सांभना /देणारे 
झास्त्री-पंडित देशी शास्त्रे शिकलेलेंच प्रायः असत. 


नवभारत 


फेत्रु.--मार्चे, १९८१ 


विशेषतः इंग्रजी व इतर पाश्‍चात्त्य भाषा व धर्म 
यांचे अध्ययन राममोहन यांनी नंतर मोठे झाल्यावर 
केले. नाहीतर ते प्रथम मुख्पतः संस्कृत पंडितच होते. 


- ह्यौच क्रमात्ते.तकेतीर्थांनी प्रौढ वयात इंग्रजीचे ज्ञान 


करून घेतले; ह्यामुळे त्यांचे एकदेश्ीयत्वं - हरपले. 
धर्मं व तत्त्वज्ञान हा तकंतीर्थांचा आवडीचा विषय. 
इंग्रजीचे ज्ञान झाल्यावर त्यांनी माक्‍संवादावरील 
ग्रंथ आत्मसात केले. ज्ञानाबरोबर विज्ञानाची महती 
त्यांना कळून आली. लोकहितवादी रानडे-भाण्डारः 
कर,. !आगरकर-टिळक-चिपळूणकर व फुले यांनाही 
वांघीणीचे दूध प्राशन करण्यास मिळाले नसते व 
त्यांचा जन्म व हयात मागेच पेशवाईतील असती, 
तर ते प्रबोधक झालेच नसते! ह्या काळात समाज- 
प्रबोधनाचा अर्थात मागमूसही नव्हता. पहिल्या 
परिच्छेदात समाजभ्रंबोधन आविष्कारित होण्याची 
जी देशी व विदेशी' कारणे .द्यावी लागली त्यांचे 
संदर्भ तकेंतीर्थांच्या जीवनाज्ली पुढे निगडित होतात. 
जे प्रबोधनं झाले व त्यांत थोर थोर व्यक्‍ती 
होऊन गेल्या, त्यांच्या चरित्रांचा व विचारांचा अर्थ 
लेखी व तोंडी सांगणाऱ्यांत लोकशिक्षक तर्कतीथं 
अग्रेसर आहेत. नाहीतर समाजप्रबोधनाचा व मोठ- 
मोठ्या प्रबोधक सुधारकांचा विपर्यास करणारे 
शास्त्रीपंडित देशात व महाराष्ट्रातही मुबलक. होते. 
फार काय ज्या वाईत तकंतीर्थांची उभी हयात गेली 
त्या वाई क्षेत्री देखील कमी नव्हते. “ धर्मे ” मासि- 
काचे मागील अंक वाचणाऱ्यांच्या लक्षात ही . बाब 
चटकन्‌ चांगली लक्षात येऊ शकते. तत्त्वतिष्ट 
परिवतेनवादाचाही त्यावेळी मागमूस नव्हता. शास्त्र- 
कन प्रमाण व ईश्वरीय मानून शास्त्रीपंडित धर्म- 
नर्णय घे "| ं 
र ह नेकी वाईत “ धर्म ' मासिकाचे संपादक 
ल डु प ललाव लेले होऊन गेले; त्याच 
ईतून परिवतंनवादाचा पाठपुरावा करणारे तर्क- 
ती जले. सं ंड पं 
थेही गाजले. संस्कृत प्रकांड पंडित 
सुलभं व ओघ क त आह 
वते .मराठी लिहिणारे भाऊशास्त्री 
यांनी' सत्यना रांयणाची पोथी अगदी अलिकडची 
आहे, -असे जाहीर केले होते. धर्माचा £ 
करतांना त्यांनी य चा विचार 
बेक अशी ,काही. धक्कादायक सत्येही 
सां .होती. भाऊशास्त्र्यांच्या वे 
र हे ळचो वाई आता 
व 1 आहे. गेल्या पन्नाससाठ वर्षांत. खुद्द 
तकेतीर्थांच्या हंयाती तः वाईत, : ता 
- 1 महाराष्ट्रात, व देशात 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाःची. 'वळवळ व शास्त्रीजी 


विलक्षण, पालट झाला. काळाचा स्वभावच परि- 
वतेनीय असतो. जाणते पंडित हे जाणतात. वाईच्या 
* घर्म ' मासिकाचे संपादक निबंधमालेच्या परंपरे- 
तील होते. सगळ्या नवमतांना व नवीन .सुधारणांना 
त्यांनी शास्त्रवचनाद्वारे विरोध केला. पण ह्या नाही 
त्या क्षेत्रातील नवीनता कोणालाही पत्करावी 
लागते. नियतकालिके काढण्याची, छापण्याची .वगेरे 
कला पश्चिमेकडून इकडे आली होती; वृ भारता. 
तील पहिल्या स्त्रिस्ती मिशनऱ्यांनी. पहिली ,.'वृत्तपत्रे 
काढली होती. चिपळूणकरांनी व.त्यांच्या परंपरेने 
स्वघर्म, स्वदेश, स्वभाषा यांच्या अभिमानातून का 
होईना वरील प्रकारांचे अनुकरण केले होतेच; 
प्रस्थापित राजवटीला ' कोणासही थोडेफार परि- 
स्थितीनुसार घरूनही चालणे अटळ होते. वरील 
५ धर्म ) व ' निबंधमाले 'ची उदाहरणे मी. येथे फक्त 
नमुत्य़ासाठी घेतली आहेत. त्यांच्या' संपादकांचा 
देशाभिमान व लेखणीच्याद्वारे अव्वल इंग्रजीत त्यांनी 
परकीय सत्तेशी दिलेली “झुंज' दृष्टिआड करावयाची 
नाही. फक्त परंपरेप्रमाणे धर्माच्या, बाबतीतच 
अपरिवतंनीय पद्धतीचा जो त्यांनी पुरस्कार केला व 
समाजप्रबोधंनाला आडविण्याचा यत्न केला, तो खुद्द 
धर्माच्या परिवतंनशील स्वभावानुसारही यशस्वी 
होण्यासारखा नव्हता. क॑. श्री. वामन आ्नावाजी 
मोडक यांची कोतंने, कविता वगैरेंच्या संग्रहाला 
१९४८ च्या पूर्वी तकंतीर्थांनी विस्तृत प्रस्तावना 
दिलेली उपलब्ध आहे, व ह्या विवेचक. प्रस्त[वनेत 
शास्त्रीजींनी लिहिले आहे, को ते स्वत: राममोहन, 
रानडे, लोकहितवादी-फ़ुले यांच्या. परंपरेतील 
आहेत. ही परंपरा धर्म..व समाजसुधारकांची व 
तवप्रबोधकांची ठरते. शास्त्रोजींचे गुरू केवलानंद 
सरस्वती हेदेखील धर्म व समाज या दृष्टीने अपरि- 
वतेनवादी परंपरेत , मोडत नाहीत. ज्यांच्याशी 
शास्त्रींजींचा जवळचा संबंध: आला ते म. गांधी, 
एम्‌. एन्‌. रॉय हेदेखील अर्थात सनातनी परंपरा- 
वादी नव्हते. सांगण्याचा मूहा हा, की ' समाज- 
प्रबोधन. व , तकेतीथे ',, असा विवेक करताना 
तकंतीर्थांचा पक्ष समाजप्रबोधनाच्या बाजूचा ठरतो. 
जन्या परंपरेत वाढून व जुनी विद्या घेऊनही तक॑- 
तीथं सतत वतमान व ताज्या आणि नव्या विचा- 
रांच्या बाजूने राहिले व. वागले, हे विद्षेष कषाहे. 


२१९ 


-धर्म व तत्त्वज्ञान जुनेच म्हणजे शाश्‍वत असते. पण 


गेल्या. शतकातील... समाजप्रबोधनाचा विदेष -असा 


:होता,.को नव्या काळानुसार नव्या समाजसुधार- 
“णांचा पुरस्कार करणे भाग होते. यासाठी येथील 


धर्मही समाजसुधारणांना मूलभूतपणे अनुकूल आहे व 


,पाठिंबा देणाराही आहे, अश्या प्रकारे नव्याने त्याची 


परिवतंनश्षील मांडणी. होणे अगत्याचे होते. भारतीय 
धर्मेतिहासात ह्या कार्याची अत्यंत जरूरी) होती. 
आता कोणताही. ग्रंथ साक्षात्‌ ईश्‍वरप्रणीत किवा 
सर्वांशी प्रमाण. म्हणून जबाबदार विद्दान मानीत 
नाहीत, . ी | 


घर्सनिणेग्रमण्डळ.व. तकेतीर्थ 


सत्तेचे राजकारण करणे हा तर्कतीर्थांचा मुळात 
[विड नव्हता व नाही.. सत्याग्रही, स्वातंत्र्यसैनिक 
वगैरे दृष्टीने त्यांनी प्रथम.राजकारणात भाग घेतला. 
रॅडिकल पक्षाचे प्रवक्ते, काँग्रेसचे कार्यकत-मागंदरशंक 
वर्गैरे दृष्टीने राजकीय प्रबोधनात्मक त्यांनी जे कायं 
केळे, त्याचा परामर्ष येथे घ्यावयाचा नाही. धमं- 
सुधारक, समाजसुधारक, अस्पृश्योद्धारक वगैरे दृष्टीने 
त्यांचे जे समाजप्रबोधनातील असामान्य कायं झाले 
त्याचे दर्शन घडवून देण्याचा येथे मुख्य संकल्प माहे. 
समाजप्रबोधनाच्या कार्यात धर्मनिणंयमण्डळाच्या 
कार्याला विशेष महत्त्व होते व आहे. धर्मकोश वर्गरे 
जी कार्ये. सध्या चालू आहेत ती वरील प्रयत्नांच्या 
दृष्टीने पूरक आहेत. 

मागे प्रबोधनाच्या निमितीतुन प्रत्येक समाजात 
व हरएक धर्मांत सनातनी व सुधारक असे दोन 
तट पडले. राममोहन यांनी म्हटले आहे, की जगात 
जो झगडा असतो तो सनातनी ( प्रतिगामी ) व 
सुधारक (पुरोगामी) ह्यामध्ये होत असतो. भारतात 
धमंशुद्धीच्या चळवळी निघाल्या त्या फक्त हिंदु- 
धर्मातच निघाल्या. कोणत्याही सुधारणांना धर्म- 
वचनांचा ग्रंथाधार असला तर त्या सुधारणा व परि- 
वतने ही धम्यं आहेत, असा सनातन्यांचां आग्रही 
पक्ष होता; व. आग्रही पक्षाचे मनृष्यबळही प्रथम मोठे 
होते. रामुमोहन, पंडित ईइवरचंद्र विद्यासागर व 
रानडे-भांडारकर वर्गरे पंडितांनी सती, पुनविवाह 
वगैरे नव्या व कालप्राप्त सुधारणांना घर्मवचनांचे 
आधार दाखविछे, पण ब्राह्मोसमाजाचा जो विचार- 
प्रवाह होता तो. सवंथंब्र, व पुढे वेदातुकूळ व वेद 


२० 


प्रामाण्यवादी नव्हता. मानवतावादातुन व नव्या 
'समेतेच्या विचारातून ह्या धमंसुधारणेचे विचार 
'वाहत होते. दयानंद व त्यांच्या आयेंसमाजाला वरील 
समन्वयवादी समाज व धमंसुधारकांच्या सामाजिक 
सुधारणा मान्य होत्या. पण स्वामी दयानंद सनातनी 
नव्हते. वेदांचा अर्थ त्यांनी सुधारला. परंपरावादी 
सनातन्यांना दयानंदाचाही पक्ष रुचला नाही, कारण 
'त्यांना कसलाच फरक नको होता. भारत व हिंदुधमं 
समथं व्हावा, म्हणूनच वरील चळवळी चालल्या 
होत्या. पण ह्यांना जाणत्या सनातन्यांचाही कडवा 
विरोध होता; उदा. क॑. श्री. सि कृ. फडके (पनवेल) 
यांचा “ नवयुगधमं ” हा मोठा ग्रंथ विरोधाचे स्वरूप 
सांगितो. 

: आये समाजातुन एकपरी हिंदुमहासभा हा 
राजकीय पक्ष निघाला; व पुढे बे. सावरकरांनी 
हिंदुमहासभेच्याद्वारे अस्पृश्यता निवारणासह सवं 
ठरावांना पाठिंबा दिला. मर्हाषि शिदे यांनाही बॅ. 
सावरकरांचा सुधारक पवित्रा स्वागताहे वाटला. 
रत्नागिरी येथे समक्ष जाऊन स्थानबद्ध असणाऱ्या 
बॅ. सावरकरांच्या अस्पृश्यता निवारक कार्याचे कर्म- 
वीरे शिंद्यांनी त्यात भाग घेऊन कौतुकही केले. 
परंतु सप्त बेड्या तोडणाऱ्या क्रांतिकारक सावर- 
करांच्या धर्मसुधारणा सनातन्यांना मंजूर नव्हत्या, 
: वर्णाश्रमवादी स्वराज्य संघ वर्गैरेसारख्या सना- 
तन्यांच्या कित्येक संघटना होत्या. बहुतेक .सवं 
पीठांचे शंकराचायं यांचाही सुधारणांना विरोध होता. 
परंपरागत चालत आलेली वेदोक्त बंदी उठविण्यास 
सनातनी तयार नव्हते. वेदोक्त प्रकरणातूुनच टिळक 
व शाहूमहाराज यांच्या काळात नवा ब्राह्मण-ब्राह्मणे- 
तर वितंडवाद महाराष्ट्रात विकोपाला गेला होता. 
जे सूज्ञ व प्राज्ञ होते त्यांना ह्याही प्रश्‍नावर विवेक 
करणे भाग झाले होते. या संदर्भात क॑. हिंदुत्वदीपक 
पंडित दिवेकरशास्त्री यांचे लेखन व व्याख्याने 
उल्लेखनीय होतो. एकूण अनेकअंगी समाजप्रबो- 
धनाच्या दृष्टीने प्राज्षपाठशाळा मंडळाच्या कार्याचे 
स्थान महत्त्वाचे ठरते. वाईतही एक ब्राह्मण परिषद 
झाली. केवलानंद सरस्वती व त्यांचे शिष्य तकंतीथं 
आदिकरून प्रज्ञावंतांनी ब्राह्मण परिषदेच्याद्वारे सवे 
शाखीय ऐक्य, पोटजातीय विवाह वगैरे कालप्राप्त 
पॅरिंवतंने घडवून आणण्याचे पहिले प्रयत्न केले ब 


नेवभोरते 


फेब्र.-माचे, १९८१ 


नव्या परिवतंनीय जागृतीला चालना दिली. पेशवाई 
नंतरचाही काळ मागे पडला. 

नवा नवा काळ येऊ लागला. धर्मनिणेयाचे कायं 
शंकराचाये-पीठांच्याकडे असे. पण एकटे डॉ. कु्तं- 
कोटी हे शंकराचायं सोडले, तर बाकीचे कट्टर 
सनातनी होते. म्हणूनही तत्त्वनिष्ठ परिवतंनवादी 
परिषद चालू करणे भाग झाले व ह्या परिषदांमधून 
बहुतेक समाजसुधारणांना तत्त्वनिष्ठ ऐतिहासिक 

परिवतंनवादातून मान्यता देण्यात आली. वेगवेगळ्या 
ठिकाणी ह्या परिषदा झाल्या व त्यात तकंतीथं 
लक्ष्मणशास्त्री यांनी भाग घेतला. स्वामीजींच्या 
समवेत तकंतीथं असतच; अनेक परिषदांतुन शास्त्र- 
चिकित्सा झाली व गृह्मविधीत म्हणजे लग्नादी 
सस्कारांत शास्त्रानुसार जो मंत्रभाग असणे क्रमप्राप्त 
आहहे, तेवढाच ठेवून सर्व हिंदूंसाठी नवे संस्कारविधी 
* धमंनिणंय ' मंडळाने तयार केले. हिंदूंसाठी सावे- 
जनिक प्राथंनादेखील तयार केली. इतर कित्येक 
घमंसुधा रकांप्रमाणे वेदबाह्य न होता वेदानकल राहून 
पुवशास्त्रग्रंथ संमत व इतिहासक्रम दष्टीने तत्त्वनिष्ठ 
परिवतंनवादी परिषदेने सुचविलेली परिवतंने वैदिक 
धर्म तिहासाच्या वाटचालीतही महत्त्वाची ठरतात. 
तकंतीथं तत्वनिष्ठ परिवतंनवादी परिषदेचे संस्थापक 
सभासद होते व पुढील धर्मनि्णय मण्डळावरही 
त्यांचा तसाच सहभाग होता. 

“ नवभारताने जन्मशताब्दी नि डे 
प्रसिद्ध केलेल्या स्वामी केवलानंद खळ की, 
शभर मंडळाच्या कार्यासंबंधी मी विस्तत विवेचन 

आहे. पण हा विषय महाराष्ट्रातील प्रबो- 
धनाच्या दृष्टीने व तकंतीर्थांच्या संबंधानेही कमी 
का आहे, असे नव्हे. उदा. ह्यापुढे तकतीर्थांनी 
"दास थांधी व राजगोपालाचार्य यांची कन्या 
यांच्या विवाहात केलेले पौरोहित्य, अस्पृश्यता 


क र म, गांधी यांच्या अपेक्षेप्रमाणे दाखवि- 
स्वाधार, सोरटीसोमनाथ 


होती. स्वामीजींचा 
ह्याला प्रत्यक्ष पाठिंबाच होता. पण खुद्द वाईत व 


महाराष्ट्रातही विलक्षण खळबळाट उडाली ! गाज- 
लेळा देवीदास गांधी यांच ब्रिज्महू. तर मित्र- 


अनुक्रमणिका 


भहाराष्ट्रातील प्रबोधनाची -चळवळं ब शास्त्रीजी 


विवाहाच्या सदरात मोडत होता. समाजसुधारणांची 
बाजू घेतल्यामुळे वाईच्या पंचक्रोशीतील लोकांचे 
(म्हणजे विद्षोषतः स्थानिक सनातनी न्रह्मवृंदांचेही ) 
बाग्बाण शास्त्रीजींवर फेकले गेले! डॉ. भाण्डारकर 
यांचा संमती बिलाच्यावेळी बराच छळ क्षाला, तशा 
प्रकारचा नसला तरी अलीकडील काळाला साजसा 
विरोध व निदा शास्त्रीजींना सहन करावी लागली; 
बाई हे उत्तरपेशवाईपासूनचे अपरिवतंनवादी पंडि- 
तांचे केंद्र होते. 

सोरटीसोमनाथ मंदिर उद्घाटनातील प्रामुख्या- 
बद्दलही स्वतः क॑. एम्‌. एन्‌. रॉय यांनी त्यांच्या 
मखपत्रात त्यावेळच्या सरकाराला दोष देऊन टीका 
केली होती. ती जहरी होती. एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या 
पुरोगामित्वाच्या दृष्टीने ती अयोग्य नव्हती. पण हे 
मंदिर अस्पुश्यांसह सर्वांना खुले व्हावयाचे होते. 
इतरही काही योजना होत्या. सारासार विवेक करून 
प्रागतिकदृष्टीने शास्त्रीजींनी वरील धाभिक कार्यात 
भाग घेतला. त्यांच्या मित्रांनाही हे पटले नाही; 
असे होणे अटळ झाले. झास्त्रीजींनी तत्त्वतः मूतिपूजा- 
प्रथेला पाठिंबा देण्यासाठी व परंपरागत सनातनी 
दृष्टीतून भाग घेतला होता, असे नव्हे; वरील उप- 
क्रमातील परिवर्तनीय भाग त्यांनी मुख्य मानिला, 
पूर्वी अस्पृश्यांसह श्ूद्रातिशूद्रांना मंदिरे खुली व्हावीत 
असे अनेक सत्याग्रह झाले. त्रावणकोर यथे व्ह्याकोम 
गावी मंदिरप्रवेश-सत्याग्रह लढा महर्षी शिदे भरीव व 
स्वामी श्रद्धानंद यांनी दिला होता. उुढ पवंती 
सत्याग्रह, नाशिकचा काळाराम मंदिर सत्याग्रह 
वगैरे लढे गाजले होते. डॉ. आंबेडकर यांनी 
नाक्षिकच्या काळाराम मंदिरप्रवेश सत्याग्रहाचे 
वरंपरावाद्यांचा तीन्न विरोध होता. 


उत्तरोत्तर स्पू गांधींचा मिश्र विवाह 
डा हे. देविदास गांधींचा मिश्र विवाह 
बेलाचे मित शा अस्पृश्यतेला शास्त्राधार आहे 


व येरवडा तुरुंगात अ े 
किवा नाही ? ह्या घटना सोरटीसोमनाथ उद्‌घा: 


9 म्हणजे राज 
गांधींच्या सत्याग्रही छढ्यात म्हणज : 
जा यानी वारंवार भाग घेतला 


कीय प्रबोधूनात तकंतीथं य 


२१ 


होता. प्राज्ञपाठशाळा हे एक निरनिराळ्या लढ्याचे 
केंद्र बनले होते. पण डॉ. आंबेडकर यांच्या विभक्त 
मतदार संघाच्या मागणीमुळे अस्पृश्यांचा प्रश्‍न सर्वा- 
समोर मोठ्या ज्वलंत स्वख्पात आला. म. गांधींनी 
अस्पृद्यता निवारणाची चळवळ आसेतु हिमाचल 
चालू केली. अस्पृश्यतेला हिंदुघर्मात शास्त्राधार 
आहे किंवा नाही ? या संबंधात सनातनी वं परि- 
वततंनवादी अशा दोन्हीही बाजूचे पंडित जमा केले; 
व दोघांचीही मते अजमाविली. या काळातही म. 
गांधी यांच्या अस्पृश्यतानिवारक चळवळीस सना- 
तन्यांचा स्मृती वर्गैरे शास्त्रांघारे जोराचा विरोध 
चालू होता. गांधींच्या जीवावरही प्रसंग आले होते. 
ह्याच काळात अस्पृश्यांसाठी मागितलेला स्वतंत्र 
मतदार संघ रद्द व्हावा म्हणून मोठा कष्टप्रद व 
बिकट उपवास करावा लागला. म. फुले, महर्षी 
शिदे, डॉ. आंबेडकर यांच्या मताप्रमाणे अस्पृश्यता 
प्रत्यक्ष सामाजिक अन्याय होता व आहे. वरील हे 
कडवे सुधारक शास्त्राधाराची पर्वा करीत नव्हते. 
बुद्धिवादी आगरकरदेखील सामाजिक सुधारणा 
ह्या न्याय्य आहेत, म्हणून प्रचारित होते. 

म. गांधी यांच्या दृष्टीने शास्त्रीपंडितांचा अस्पृ- 
इयता निवारणाला पाठिंबा मिळाल्यास विरोधाचा 
बराच भाग थिटा पडेल, असे मत होते. मनुस्मृती 
वगैरे जे कायद्याचे ग्रंथ आहेत, त्यांमध्ये अस्पृद्यतेला' 


: आधार आहेत. परंपरावादी शास्त्रीपंडित ह्या काय- 


द्याच्या आधारे सामाजिक अस्पृश्यतेला हिंदुघर्माच्या 
शास्त्रांचा आधार आहे, असे अर्थात प्रतिपादित होते. 
धर्माचे तत्त्वज्ञान व मूल सिद्धांत पाहिल्यास त्यात 
अस्पृश्यतेला मुळीच आधार नाहो. मुळात समताच' 
आहे, असा मूलगामी दृष्टिकोण तत्त्वनिष्ठ परिवतेन- 
वादी पंडित लक्ष्मणशास्त्री यांनी मांडिला; व पुढील' 
आचारधर्मविषयक कायदेवजा ग्रंथ गौण ठरविले. 
तत्त्वनिष्ठता म्हणजे मूळ तत्त्वाकडे जाणे. तत्त्वे व 
सिद्धांत यांच्या दृष्टीने हिंदुधमं अस्पृश्यता धम्ये 
मानीत नाही, ही बाब प्रतिपादून तकंतीर्थांनी अस्पू- 
इयता तत्त्वबाह्य ठरवून दिली. याची आवद्यकता 
होती. पूर्वी या सामाजिक विषयावर स्वतंत्र असा 
शास्त्राधारे महत्त्वाचा वाद उभयपक्षांत झाला नाही. 

धरमेनिर्णेय देणे व करणे म्हणजे मुळात शुद्ध घम 
तत्त्वतः. कोणता व कालमानानसार मूळ धर्मावर 


अनुक्रमणिका 


२२ 


चढलेले अधर्माचे आवरण कोणते, हे धाडसाने सांगणे 
होय. स्वातंत्र्याचा लढा हा परकीय सरकाराबरोबर 
होता. पण स्वकोय सनातनी शास्त्रीपंडितांबरोबर 
बौद्धिक संघर्ष करणे हा लढा म्हणजे आप्तस्वकी- 
यांची इतराजी ओढविणे होय. ह्याप्रकारचे अनेक 
सामाजिक लढे तकंतोर्थांनी दिले होते. अनेक वादही 
त्यांनी जिंकले. हे जे धैय त्यांनी वारंवार . दाखविले 
ते वरील राजकीय लढ्यापेक्षा अवघड व परंपरेच्या 
रूढ इतिहासात लोकोत्तर होते; त्यावेळचा. काळ 
आजच्या पिढीने लक्षात घ्यावा. तो काळ स्वातंत्र्य 
आल्यानंतरचा अर्थात नव्हता, पण म. गांधी यांच्या 
सत्याग्रही लढ्याचा होता. काँग्रेसच्या जहाल लढाऊ 
राजकारणाला महत्त्व चढत होते. तरी म. गांधी हे 
समाजप्रबोधनाच्या दृष्टीने खूप मोठे कृतिवंत होते. 
देवीदास गांधी विवाह व अस्पृश्यतेला हिंदुधमं- 
तत्त्वांचा व मूळ लक्षणांचा आधार नाही असे सांग- 
ण्यात नेतृत्व केल्यामुळे म. गांधी व लक्ष्मणशास्त्री 
फारच जवळ आले. गांधींशी त्याचा प्रत्यक्ष जवळून 
संबंध आला. म. गांधी रॅडिकल सुधारक होते, असे 
जरी म्हणता आले नाही, तरी त्यांच्या ठायी 
स्त्री-शूद्रातिशूद्रासंबंधी व ग्रामीण जनतेविषयी जो 
कळवळा होता, तो महत्त्वाचा होता. ह्या .काळात 
काँग्रेसच्या प्रमुख पुढाऱ्यांचे व कार्यकर्त्यांचे लक्ष 
अस्पृद्यतानिवारणाकडे अधिकच लागले. म. गांधी 
समाजसुधारकांतच मोडतात. सनातन्यांनी त्यांना 
भातापर्यंत कधीच स्वतःचे- स्वकीय मतांचे- मानिले 
नाही; अपरिवतंनवादी हे सवं तकंतीर्थांना सुधारकच 
मानतात. मुळात सामाजिक सुधारणांच्या गरजेतून 
येथील समाजप्रबोधनाचे उत्यान झाले होते. 
तकेतीर्थ ब महर्षी शिंदे आणि दलितोद्धार 
तकंतीर्थांची योग्यता म. गांधी यांनी जाणली 
होती. तकंतीर्थांचा भारतातील व महाराष्ट्रातील 
मोठमोठ्या पुढार्‍यांशी व थोर थोर . साम्नाजिक 
नेत्यांशी जवळून संबंध आला. काहींच्या बरोबर 
कार्य करण्याचीही त्यांना संधी मिळाली. तकंतीर्थांच्या 
घरी त्यांच्याशी चर्चा करताना म. गांधी यांच्या- 
संबंधाने ते म्हणाळे, को “ गांधींनी मागील सवच 
सुधारकांच्या इच्छेचे पांग फेडले.” | 
“ मौज ” मुंबई दि. १०-१८४९ च्या म, गांधी 
स्मृती खास अंकात तकंतीर्थांचा गांधीजींच्यावर 


- नवभारत 


फेब्रु.-मारचे, १९८१ 


चिंतनीय: असा लेख वांचावयास मिळाला... शास्त्री: 
पंडितांना बोलावून त्य़ांच्य़ा उभय पक्षांशी गांधींनी 
चर्चा केली, या संबंधातील. साद्यंत हककोंगत व पुढील 
स्मृती वरील अंकातील ,लेखात मिळते.....', “की. 
विठ्ठुळ रामजी शिदे हे एकदा येरवड्यामध्ये गांधींना 
वरील सल्ल्ला देण्याकरिता. मुह्याम आले होते: विठठल 
रामजींचा : अधिकार: समाजमुधारणेच्या बाबतीत. 
किती मोठा होता, हे. सांगण्याची गरज नाही. .विठ्ठल 
रामजी आले तेव्हा मी गांधींच्या शेजारी- बसलो 
होतो. दुपारी. तीन वाजताचे ऊन गांधींचे. अंग 
तापवोत होते....”. , ।  : ल 
विठ्ठल रामजींना तकंतीथं सन १९३२ .च्याही 
अगोदरपासून ओळखत होते. पुढील 'काही-वर्षांत 
म. गांधींच्याप्रमाणेच. तकंतीर्थांचा व: कर्मवीर 
शिद्यांचा. निकटचा संबंध. आला.. तकंतीर्थांचे पुरो- 
गामित्व जाणण्याची आणखी एक घटना शिद्यांना 
समजली. ती म्हणजे वाईच्या प्राज्ञपाठयाळेत एक 
हरिजन विद्यार्थी .संस्कृत, वेद वगैरे. शिकण्यासाठी 
ठेविला होता. केवलानंद सरस्वतीही विठठल रासजींना 
अर्थात. ओळखीत, होते. पण ह्या घटनेमुळे: विठ्ठल 
रामजी प्राज्ञपाठशाळेकडे. आकृष्ट झाळे. तरकतीथ 
यावेळी प्राज्ञप्राठशाळेचे मुख्य कार्यवाह होते. विठठल 
रामजींची बारनिज्ली त्यांच्या पद्चात पाहावयास 
मिळाली. त्यांनी लक्ष्मणशास्त्रींना पत्र लिहून वाई 
येथील ब्राह्मोसमाजाच्या पहिल्या वाषिक उत्सवा- 
साठी प्राज्ञपाठशाळेची जागा मागितली. शास्त्रीजींनी 
तात्काळ मान्यता दिली. सन १९३४ साली नोव्हेंबर- 
मध्य प्राज्ञपाठझाळेत वरील उत्सवातील प्रीतिभोजन 

झाळे, शिदे अस्पृश्यता निवारणाचे कायं ब्रा 
समाजाच्या माध्यमा द्- 
तून. करीत असत., अर्थात 

वरील प्रीतिभोजनात . प्राज्ञपाठशाळेत , हरि 

सहभोजन झाले पंबीह वि. सिह 

'९पजन झाले, वाई येथील .. टिळक स्मा 
मंदिरात लक्षणशञास्त्री यांचे * धर्म? ह्य म 

र 

पध आ हे हा काठाचा दसत ये 

: वाईस आले होते. 
त्यांच्या सनातनी पक्षाची. गणपतीआञ* 
पटांगणावर शास्त्रीजींना 


होते. विठ्ठल. रामजी 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


मोंठंचां कंडव्या स्वभावाचे होते. त्यांनी सांगितले, 
'की' लक्ष्मणक्ास्त्री यांना त्रास दिला तंर खपवून 
घेतले. जाणार -'नाही 'शिद्यांच्या ह्या भाषणाचा 
सारा” ““:सुबोधपत्रिका ” ( मुंबई ) मध्ये आला 
'होता. शास्त्रीजींच्या आयुष्याच्या:दीधं वाटचालीत 
“१९३३1३४ च्या सुमारास आगे मागे कसा : काळ 
होता; व विरोधकांची विरोधी वतंने व वाणी 
'प्रेभावी, असतानाही त्यांनी समाजप्रबोधनाचे ' कार्ये 
केले व समाजसुधारणाक्षेत्रात कमवीर शिदे 
यांच्यासारखी जी कर्ती माणसे कार्य करीत होती 
'त्यांच्या विचारप्रवाहाला व कायंप्रवाहाला खतपाणी 
-धातले. महर्षी शिदे यानी वाई येथे संस्थापित 
केलेल्या ब्राह्मोसमाजाच्य़ा वतीने वाईत अनेक वर्षे 
अनेक व्याख्याने दिली. विचारप्रसारकार्यात प्रत्यक्ष 
भाग घेऊन साह्य केले. शास्त्रीजींचा शिद्यांशी सह- 
'वांस तर वाढलाच, पण सुबोध पत्रिकेचे संपादक कै. 
श्री. द्वा. गो. वैद्य, कै. प्रो. व्ही. एन्‌. नाईक वगैरे 
'अनेक विद्वान मण्डळीशी जवळचा संबंध आला. पुढे 
पुणे व मुंबई प्राथेना समाजात तकंतीर्थांची आजवर 
अनेक*वेळा विहत्ताप्रच्‌र व्याख्याने झाली. शिदे 
म्हणत असत, की प्राथंनासमाजाचे केवळ वाडूमय 
वाचून तो समजणार नाही. सन १९७३ साली महर्षी 
'शिदे यांची जन्मश्तान्दी झाली. ह्यावेळी “ महाराष्ट्र 
टाईंम्स' (मुंबई) मध्ये 'महुर्षी' शिदे व्यक्‍ती व कार्य' 
याचा तकेतीर्थांनी घेतलेला वेध वाचला.तर वरील 
विधानाची श्रेंचीती कोणासही येईल. व्यक्‍तीचा वेंध 
घेण्याच्या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहुवासाला जास्ती महत्त्व 
असु क्षकते.. ” । 1: । 
सन १८६४ पासूंनः प्रांथेनासंमांज महाराष्ट्रांत 
समाजसेवेचे अस्पृ्योद्धाराचे कार्य यथांशक्‍ती करीत 
:आंला. * परंतु : मोठमोठ्या धमंज्ञ विवेकवंतांनी 
द्याच्यावेरः छिद्रात्वेषण बुद्धीनंच आजवर लिहिलेले 
आढेळते; पण.व्योख्यातांच्याष्वारे व लेखांच्याद्वारे ह्या 
विचारप्रवाहाचे यथायोग्य मूल्यमापन तकंतीर्थांनी 
'केले. ही त्मांक्री कामगिरी' होय.' यासंबंधाने रानडे 
चरित्राचेःलेखक व पुढे'प्राज्षपाठशाळेचे अध्यक्ष क॑ 
श्री. न. र. फाटकं यांचेही कार्य जाताजाता स्मरणीय 
'औहे; अंसे सांगावेसे"वाटते. “ डॉ. भाण्डारंकर यांचे 
'हेख'चं व्याख्याने £' ह्या ग्रंथांविषषी बोलत अस- 
तांनी.तर्बीतीथे एकदा मॅजजवळ म्हणाले को, ज्ञाने- 


3-1 


इवरी नंतर मराठीत धर्मावर झालेला हाच ग्रंथ 
(पुस्तक) उल्लेखनीय वाटतो. | 

उपेक्षित शिद्यांची व त्यांच्या वाईतील सामाजिक 
संस्थेची तकंतोर्थांनी बाजू घेतली, हेदेखील स्पृह- 
णीय आहे. तकेतीथें सांगत असत की, प्राथना व 
ब्राह्मो समाजात मानवतावाद आहे. शिंदे-गांधी 
यांना अस्पृश्यांसाठी मुसलमानांप्रमाणे वेगळा मतदार 
संघ नको होता. तसेच तकतीर्थांना अस्पृश्यांचे राज- 
कोय व धार्भिक वेगळेपण वाढविणे पसंत नव्हते. 


वरील काळात शिदे व पंडित लक्ष्मणशास्त्री हे 
'म. गांधी यांच्या कार्याशी समीप आले होते. बुद्ध- 


धर्माच्या बाजूने तकतीथं व शिदे यांनी महत्त्वाचे 
लेखन केले आहे. तरीं प्रत्यक्ष कसलेही धर्मांतर हे 


'समाजांतर करणारे असू शकते, म्हणून दोघांनाही 


मान्य नव्हते. सवंधर्मांतर्गतरहस्य, सवंधर्मसमभाव, 
सहिष्णुता, धर्मोदायं उदारता. व कोणत्याही 
संप्रदायाच्या दुरभिमानाच्या आहारी न जाता 
सत्य व्यक्‍त करणे, हे गृण दोघांच्याही दृढ 
सहवासातून मला अनुभविता आले. तकंतीर्थांच्या 
जवळ जाण्यास महर्षी शिदे हेदेखील कारणी- 
भूत झाले. माणसे एकत्र का होतात ? चालूं 


'निधर्मीवाद म्हणजे सांप्रदायविहिनता असा एक 


'अर्थ केल्य .जातो. भारतोयं निधर्मीपणा म्हणजे घर्म- 


'स्वातंठ्य, समता व बंधुभाव होय. महर्षी शिदे पुर- 


स्कृत ब्राह्मोसमाज वरील अर्थाना संमीप आहेत. 
'कारणं ठरांविक विभूतिबद्धंता व पोथीबद्धता ह्यामध्ये 
नाही: माक्‍संवादी दृष्टिकोणातून केलेल्या हिंदुधमं- 
'संमीक्षेत शेवटच्या विभागात ब्राह्मसमाज हा सरळ 
मार्गे आहे, असें तकंतीर्थांनी ध्वनित केले आहे. 
'शास्त्रीजींचा प्राथंनासमाज-ब्राह्मोसमाज यांना कधीच 
'विरोध 'नव्हृता. तकेतीथं व शिदे दोघेही तत्त्वाचतक; 
येथे व्यक्‍तिगत तुलना करण्याचा मुळीच उद्देश नाही. 
मोठमोठ्या समाजसुधारकांशी तकंतीर्थांचा घडलेला 
सहवास व कार्य निवेदल्यामुळेही त्यांची धोरणे 
समजू शकतात. महाराष्ट्रातील प्रबोधनाचा प्रवाह 
कसा कसा वांहात आला, हेही समजते. समाज- 
शास्त्रज्ञ व धरमशास्त्रज्ञ महर्षी शिदे यांच्या “भारतीय 
अस्पृश्यतेचा प्रश्‍न? ह्या पुस्तकाचे महत्त्व तकतीर्थांनी 
'लेखी व तोंडी अनेकवार सांगितले. स्वतः 
'तकतीर्थांनी - अस्पृश्यतेची उत्पत्ती, जातिसंस्थेचा 


१.३: 


उगम इ. जटिल सामाजिक प्रश्‍नांवर वारंवार 
लिहिले आहेच. सुधारक समाजशास्त्रज्ञ व धमंशास्त्रज्ञ 
असल्यास दुधात साखरच पडते. म्हणजे मूलगामी 
शोध होतो. समाजसुधारणा म्हणजे लिहिण्या- 
बोलण्याचा विषय नव्हे; तर हा प्रत्यक्ष कृतीचा 
विषय असतो असे शिदे म्हणत. सन १९१८ साली 
काँग्रेसने शिद्यांच्या दीधंप्रयत्नांनी अस्पृश्यता निवा- 
रणासंबंधीचा एक सामाजिक ठराव पास केला होता. 
तरी सरवेच काँग्रेस पुढाऱ्यांचे व सभासदांचे ह्या 
प्रश्‍नाकडे प्रत्यक्ष लक्ष होते. अशा काही दुर्मिळ काँग्रेस 
कार्यकर्त्यांत तकंतीथे पुढे होते. शिदे ब्राह्मणासह 
महारमांग, चांभार-घेड व मराठे यांना एकत्र 
बैठकीवर आणीत. सुशिक्षित, निरक्षर बायाबापडे- 
देखील अशा सामाजिक संमेलनांत समाविष्ट केले 
जात. तकेतीर्थांनी ह्यातून त्या काळात सपत्नीक भाग 
घेतला होता. पुढेही त्यांच्या पत्नी क॑. सौ. सतीकाकू 
यांनी आमरण सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेत 
भाग घेतला. 
कृतिशील तकेतीर्थ 
बहुतेक विद्वानांना प्रत्यक्ष कृतीचे अंग असत 
नाही. पुष्कळ विद्याव्यासंगी पंडित व विद्वान एकल- 
कोंडे, तुसडे व स्वभावाचे चमत्कारिक असलेले 
आढळतात. तकेतीर्थांची सामाजिकता जनतेतील सवं 
थरांना जवळून स्पर्ष करणारी आहे. त्यांचे एक 
वाक्‍य स्मरते; ते असे- “ लिहावयाचे कोणासाठी 
लोकांसाठीच ना ? ” कित्येक पंडितांना त्यांच्या 
स्वजातीच्या बाहेरचे मित्र नसतात. हिंदु म्हणजे 
ब्राह्मणच फक्त ! अशीही कित्येकांची समजूत नव्या 
काळातही आढळते. बहुतेक विवेकवंतांना शहरा- 
तील पांढरपेशाजीवनाबाहेरचे खरे भारतीय जीवन 
ठावूक नसते. तकेतीर्थांचे जीवन म्हणजेच एक 
ज्ञानयज्ञ आहे. काँग्रेसचे कार्य करीत असताना 
व रॅडिकल पार्टीचे काय करीत असताना त्यांचा 
खेड्यापाड्यांत संचार भरपुर झाला. पंचायत 
राज्याच्या उपयक्‍ततेसंबंधी त्यांनी व्याख्यानांतूनही 
विवरण केले होते. पंचायत राज्य ( लोकशाही 
विकेंद्रीकरण) हा विकासाचा मार्ग ठरतो. वास्तविक 
हे एक नवे प्रबोधन होय. पण पंचायत ही * पंचाईत 
हकते- होते. हाही अनुभव ते कथन करू 


होऊ 
चे प्रबोधनातील. कार्य केवळ तत्त्वज्ञान, 


शकतात. त्य़ 


नवभारत 


फेब्रु.--माचे, १९८१ 


धर्मे व समाजसुधारणा ह्मा क्षेत्रापुरते मर्यादित 
नाही. क्षास्त्रीबुवा हे प्रवृत्तीचे गृहस्थाश्रमी गृहस्थ 
आहेत. निवृत्तीमार्गी मठपती नाहीत. राजकारण हा 
राज्यशास्त्रीय विषय असतो वे हे महत्त्वाचे जीवन 
असते. ह्या दृष्टीने त्यांचे विचार राजकारण-अथंशास्त्र 
ह्या आधुनिक समाजांगांशी निगडित असतात. म्हणून 
त्यांच्या कार्याचे चोफर दर्शन घेणे अटळ आहे. विचार 
रांचा व कृतीचाही परिघ मोठा आहे. शिक्षणविधयेकं 
विचार व कृती हीदेखील सोभावंते. तकंतीथं मूळचे 
हाडाचे शिक्षक आहेत. अनेक पुढारी व सुधारक प्रथम 
शिक्षकच होते. प्राज्ञपाठशाळेचे तकेतीथ ह्याला 
अपवाद नाहीत. देवदेवताचंन वगेरे पाथिव करमे- 
काण्डाचा त्यांच्या आयुष्याच्या आरंभी त्यांनी अन- 
भवही घेतला होता; असा भक्तीने अंत:करण मदु 
करण्याचाही काळ होता. धर्म हा नैतिक प्रेरणा 
देण्यासाठी असतो. ह्याभर्थी शास्त्रीजी कधीच 
नास्तिक व पाखंडी नव्हते व नाहीत. नवधर्म 
सस्थापनंचा हा काळ नव्हे. साकार किवा निराकार 
(सगुण-निर्गुण) ह्या दोन्ही संकल्पना कल्पितच 
आहेत. अर्थात वैयक्तिक मोक्षापेक्षा सामाजिक मोक्ष 
स्वातंत्र्य ह्याकडे ते अधिकच वळले. इहवादी झाले, 
धर्मनिर्णय सम्मत विवाहविधीनसार त्यांनी काही 
पोरोहित्येही केली. १९३४/३५ साली शिवाजी धे 
हायस्कूल (पुणे) येथें त्यांच्या सोलापूरकडील तळ 
रंडिकल मित्राचा आंतरजातीय विवाह ₹ ता 
लावला. मी तेथे होतो. धर्मं ह्यां ह. ठो हि 
आ त हातो. धम व रूढी ह्यांत सुधारणा 
त्यांच्यापरी त्यांनी घरी-दारी यत्न 


केलाच. त्यांचे घर म्हणजे 
अस्पृष्यतादी मेदामेद पाळला जात कख ह्प्यु 
डॉ. आंबेडकर व तर्कतीर्थ यं 
बहुजनसमाज व दलितवगे गरे 
सुशिक्षित पुढारी, साहित्य सेवक लील कह 
सामान्य नागरिक यांमधून तकंतीनांनी अग ग 
मिळविले असे नव्हे, तर त्यांची व्याप प. धी 
शा तीह त्यांचे जवळचे मित्र क पळ 
बी वळ तकेतीथ यानी सुड व 
न छू, ग्रावकीच्या तीही, 
पासुन स्वत:ला सतत दुर 3विले 
नांशी सतत संपक ठेविला ् 


$ त्यां 
येऊ शकला. एकजातीयता 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


वें दलित ह्यां बहुंजंनसमाजातील॑ कायकत जवळ 
करूत किवहुना त्यांच्या जवळ जाऊन कार्य करण्याचे 
व्यापकत्व तकंतीर्थांनी अवलंबिले. अस्पृश्योद्धारक 
महर्षी शिदे यांची चळवळ हातात घेऊन स्वाव- 
छंबनाने स्वोद्धाराथ डॉ. आंबेडकर यांचे लढे व 
सँचर्ष चालू हौते. धर्मांतरार्च'ही घोषणा केली जात 
होती. ह्यामुळेही प्रवोधत खालपर्रंत पोहोच्‌ लागले 
होते. खुद्द डॉ. आंबेडकर व तकंतीर्थ यांच्यामध्ये 
चर्चात्मक सहवास झाला होता. डॉ. आंबेडकरांना 
जवळून जाणणारे तकंतीथं महत्त्वाचे ठरतात. 
आंबेडकर यांच्या पश्चात्‌ तर्कतीर्थांना त्यांच्या 
चरित्रावर लिहिण्याची इच्छा होती. पण सर्वच 
संकल्प पुरे होत नाहीत, योगायोग लागतो; आणि 
सर्वेच योग पुरे देखील होत नाहीत. ॥1॥10 १५७16 
1160 8170198 ? ह्या आंबेडकरांच्या गाजलेल्या 
पुस्तकाची प्रत त्यांनी तकतीर्थांना सादर भेट 
दिली होती. एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या समवेत कार्य 
करताना मजूर व कामगार प्रश्‍नावर तकंतीर्थ व 
आंबेडकर यांचे साहचग्रे झाले होते. 

डॉ. आंबेडकर यांनी वरील इंग्रजी प्रबंधाच्या 
प्रस्तावनेत ब्राह्मण-पंडितांना सत्य प्रगट करिताना 
पंरंपरेचे पायगोवे ( ५168 ) आडवे येतात असे 
विधान केले आहे. आंबेडकरांच्यासारखे विधान 
फुल्यांत व शिद्यांतही सापडते. हिंदृधर्मसमीक्षा, 
ज्योतिनिबंध, वैदिक संस्कृतीचा विकास, वगैरे आज- 
वरच्या कृतींत त्यांनी पारंपरिक प्रामाण्याचा यशस्वी 
त्याग केल्याची प्रचीती कोणासही येईल. पाय- 
गोव्यांना न जुमानता ह्या शृंखला तोडणार्‍्यांपैकी 
तर्कतीथे हे एक महत्त्वाचे आहेत, व पुढेही राहातील. 
डॉ. आंबेडकर यांनी शेवटी बुद्धधर्माचा सामुदाथिक- 
पणे स्वीकार केला. वृद्धधमं निवृत्तिवादी आहे अशी 
तकतीर्थांनी केलेली प्रतिक्रिया अर्थात आंबेडकरांना 
आवडली नाही. तत्पूर्वी आपटे-व्याख्यानमालेत, 
वैदिकधर्माचा विकास, हिंदुधर्मंसमीक्षा वगेरे 
विचारप्रपंचात शास्त्रीजींनी बुद्धधर्म व संस्कृती ह्यावर 
सुक्ष्म अभ्यास मांडिला आहे. बौद्धसाहित्यसेवकांना 
वे एकूण नवबौद्धांना मराठीतील ही माहिती व 
मीमांसा अभ्यसनीय व मार्गदर्शक होणारी आहे. 
एकपरी बृद्धधर्म हा वेदान्ताचा विकासच ठरतो. 
फार काय, निरीश्वरवादी भारतीय दशेने तकंतीर्थांनी 

त. भा. ४ 


२५ 


कधीच उपेक्षणीय मानिली नाहोत हे चार्वाका- 
संबंधीचे तर्कतीर्थांचे विचार वाचल्यावर समजू 
शकते. वृद्ध व शंकराचार्यांचाही ऐतिकासिक काळ 
निवृत्तिप्रधानच होता. तकंतीथं जोशी यांचे कार्य 


'तटस्थ समीक्षक ह्या नात्याने प्रामुख्याने पाहावे 


लागते. समीक्षकाला चुटी सांगाव्या लागतात; आणि 
हिंदुधर्माच्या बाबतीत त्यानी अधिक कठोरपणानेही 
सांगितल्या आहेत, हे कोणासही विसरता येणार 
नाही. क्रांतदर्शी विचार अधिक महत्त्वाचे वाटतात, 

येथे तकेतीर्थांच्या पुस्तकांचा मुळीच परामशं 
घ्यावयाचा नाही; तर त्यांच्या पुस्तकांनी (व 
लेखांनी आणि अगणित व्याख्यानांनी) परिणाम 
कोणता घडविला व कार्ये कोणते केले, हे सांगावयाचे 
आहे. अर्थात आवृत्तींचा मान प्राप्त होणारी ही 
त्यांची कृती त्यांचे पुरोगामित्व दर्शविते. 


हिंदुघर्माची समीक्षा व चिंतनाचे 


वर्धेमान स्वरूप 

तकेतौर्थांच्या कार्याचे दोने भाग पडतात. एक 
मूलभूत, विकासक्षम व गंभीर सोष्ठठत आणि ठस- 
ठसीत असे वैचारिक वाडमय, हा पहिला महत्त्वाचा 
विभाग ठरतो. दुसरा भाग म्हणजे कृतीचा. पुष्कळ 
विचारवंतांचे कृतीचे अंग पुष्कळ लुळे असते. ग्रंथ- 
निर्मिती, साहित्यनिमिती हीदेखील एकपरी कृतीच 
असते. यालाही बैठक-आसन लागते. तकंतीर्थांची 
बैठकशकक्‍्ती मोठी आहे; विचार ही शस्त्रे आहेत. 
हा विचार मी तकंतीर्थांपासून शिकलो. 

“ हिंदुधर्माची समीक्षा ” हे मीमांसात्मक पुस्तक 
तकेतीर्थांची कृती आहे. सत्याग्रहाच्या चळवळीत 
पुष्कळ विवेकवंत एकत्र आले. विचारविमषे होऊ 
लागला व समाजवाद व साम्यवादी विचारांकडे 
महाराष्ट्रातील काढी विचारवंत आकृष्ट झाले. पण 
लक्ष्मणशास्त्री हे एकटेच वेदादी जुन्या शास्त्रांत 
विशेष पारंगत होते. त्यांनी माक्‍सेवादावरील अनेक 
ग्रंथांचा अभ्यास केला. कोणत्याही विषयाचे प्रथम 
अध्ययन व चिंतन करणे हा त्यांचा स्वभावच. त्यांचे 
इंग्रजी उत्तरोत्तर वाढत गेले. देशी जुन्या व नव्या 
हिंदुधर्माच्या समीक्षा त्यांना अवगत होत्याच. त्या- 
नंतर माक्‍संवादाचा चांगला परिचय क्षाला. माक्‍से- 
वाद हे एक वैश्विक तत्त्वज्ञान आहे. ह्यातून 
कोणत्याही जीवनविषयक प्रश्‍नाची समीक्षा करतां 


२ 


येते. यादृष्टीने हिदुधर्माची समीक्षा माक्‍संवादातून 
मांडण्याचे महत्‌ कार्य झास्त्रोजींनी केळे. परकीय 
मार्याच्या स्थानिक आयेतरांवर स्वाऱ्या, पुरोहितांनी 
निर्माण केलेली गुलामगिरी, यासाठी केलेला शब्द 
व ग्रंथप्नामाण्याचा उपयोग ही प्रकरणे व नवे नवे 
तत्समपरिच्छेद वाचल्यावर असे समजून आले, 
कौ जोतीबा फुले यांना त्यांच्यासारखा पांडित्याचा 
लाभ झाला असता, तर त्यांनी शास्त्राधारेच 
पुरोहितांच्या गुलामगिरीचे व पिळवणुकीचे स्वरूप 
मांडळे असते. मग के. विष्णूशास्त्री चिपळूणकरांची 
मोठी पंचाईत झाली असती. जोतीबांत हे जे राहून 
गेले ते शास्त्रीजींनी पुरे केले, ह्याहीमुळे मी तक- 
तीर्थांच्याकडे आकृष्ट झालो. वैदिक धर्माचा विकास 
व वरील समीक्षा ह्यातील भमीकेत साहजिक अंतर 
दिसते. हे अंतर स्वतः शास्त्रीजींनी वै. सं. विका- 
साच्या प्रस्तावनेत सांगितले आहे. विवेकवंताच्या 
ठायी अंतविरोध सापडू शकतो. वेगवेगळया दृष्टि- 
कोणांतून एकच विषय मांडता येतो. तरी दोन्हीही 
पुस्तके हिंदुधर्माचे विवेचन करून जास्ती जास्ती 
माहिती वाचकांना देऊ शकतात. आज माक्‍संवादा- 
तील थिटेपणा व उणीवा त्यांना जाणवतात. उदा. 
रविवार सकाळ १९७८ च्या दिपवाळी अंकात त्यांचे 
ताजे विचारचालन सापडते. सकारण वदललेले 
विचार लोकांपुढे मांडण्यातही धाडस लागते. जेव्हा 
विचार पालटलेले आढळले त्यावेळी त्यांना काही 
काही प्रसंगौ मी विचारले, त्यावेळी “ माझे सर्वच 
विचार पालटतात असं नव्हे. ” अशा प्रकारे उत्तर 
देऊन त्यांनी शंकासमाधान केल्याचे पूर्ण स्मरते. 
माक्‍संवाद त्यांनी आपलासा केल्यापासून त्यांना 
एकपरी जोतीबा फुले आपलेसे वाटू लागले. सर्वच 
पुरोगामी विषयांकडे त्यांचे लक्ष लागू लागले. जुन्या 
पठडीतुन पुढे आलेल्या पंडिताने माक्‍सेवादाचा 
विज्षेष परिचय करून घेऊन, हिंदुधर्मासारख्या गुंता- 
गुंतीची अनेक तत्त्वज्ञाने असलेल्या धर्माची मार्क्सवादी 
मीमांसा उपलब्ध करावी, हे कार्यं क्रांतिकारक होते. 
आजही त्यांची कोणत्याच बाबीतील व विषयावरील 
सर्वच्या सर्व मते पालटली आहेत, असे मुळीच नव्हे. 
तत्त्वनिष्ठपणे मागे हाताळलेल्या विषयासंबंधी आस्था 
असतेच. अलिकडे जोतोबा फुले व मासं यांच्या 
संबंधाने त्यांना मी विचारले, त्यावेळी जोतीबात 


नवभारत 


माकसंवादाची बीजे आहेत; असे त्यांनी मला 
त्यांच्याशी विशवकोश कार्यालयात हा विषय निघाला 
तेव्हा सांगितले. ज्या ज्य़ा वेळो प्रश्‍न वशंका मी 
घेऊन जाई त्या त्या वेळी त्यांनी समाधात केले. 

चर्चेतून ज्ञानाजन झाले. 
अलिकडचा समाजप्रबोधनाचा इतिहास पाहिल्यास 
दादोबा पांडुरंग यांचे ' धर्मविवेचन ', लोकहित- 
वादींची 'शतपत्रे', जोतीवांची * गुलामगिरी', दया- 
नंदांचा ' सत्यार्थ प्रकाश ! ह्या एकपरी हिदुधर्माच्या 
समीक्षाच आहेत. ख्थिस्तीधर्म व हिंदुधर्म हे इंग्रजी 
राज्यामुळे एकत्र एकाच भारतात येण्याचा म्हणजे 
असण्याचा संभव निर्माण झाल्यानंतरच्या काळातील 
वरील समोक्षा होत्या. शास्त्रीबुवांची हिंदुघर्मसमीक्षा, 
माक्‍सेवाद येथील विचारवंतांवर प्रभाव गाजवू लाग- 
त्याच्या वेळची आहे; पण स्वातंत्र्य येण्यापूर्वीची 
आहे. तरीही त्यातील चिकित्सा ताजी वाटणारी 
आहे. मधून अधून त्यांच्याकडे जाणे झाल्यानंतर, 
अलिकडे असे आढळते, कौ ते इंग्रजी पुस्तक घेऊन 
वाचताना सहसा दिसतात. पुष्कळ देशी जुनी विद्या 
घेतलेल्या पंडितांत पाइचात्त्य धर्म, संस्कृती व भाषा 
यांच्यासंबंधी घृणा आढळते; व पौर्वात्त्य विद्येसंबंधी 
भभिनिवेष आढळतो. असले एकदेशी पंडित 
स्वजाती-धर्माचा अहंकार ओलांडित नाहीत. 'मी 
“मी म्हणणाऱ्या पंडितांच्या विवेचनाला हा अहं- 
कार मर्यादा घालितो. हिंदुधर्माबद्दल शास्त्रीजींना 
अभिमान आहेच. पण त्याज्य गोष्टींविषयी व बा्बी- 
वाया. डात ता पाठवीत शाहीत, वैचारिक 
हे * लश दृष्टी असल्यामुळे 


होता, तो त्यांनी दुर केला. 
नव्हे, को ह्या सव चळवळी निर्दोष हु 
आधुनिक समाजप्रबोधनाचे देश 
देऊन व उद्घाटन 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


प्रस्तावना दिलेल्या वाचनात आल्या. त्यावरून हाती 
घेतलेल्या कोणत्याच विषयाकडे त्यांची संपूर्ण पाठ 
झालेली नाही, असे दिसुन येईल. काही सूक्ष्म 
बारकावेदेखील व्धेमान झालेले आढळतील. पक्षीय 
व सांप्रदायिक मनोवृत्तीच्या वाचकांना शास्त्रीजींच्या 
वर्धमान चिंतनाचे स्वरूप सापडणे अशक्य होईल ! 
दीर्घायुष्यात विशाल, स्फूट, अनेकविध, विविध- 
विषयांवर एवढे संपन्न लेखन झाले आहे, को त्यात 
कालखंड, विविधता, अंतविरोध, परिवर्तन वगैरे 
प्रकारे बहुरंग व बहुपालट होणे, व्धैमान चिंतकाच्या 
बाबतीत अटळ आहे. विपरौत वाटण्याचे कारण नाही. 
विरोधात राहिल्यावर माणूस अल्पसंख्याक होतो. 
किंबहुना तो जनप्रवाहापासून दूर पडतो. अश्ली स्थिती 
पत्करूनही त्यांनी जनतेमधून मूलगामी जागृती 
करण्याचा प्रयत्न केला. अजूनही हा कालविभाग 
महत्त्वाचा वाटतो. विरोधासाठी विरोध हा त्यांचा 
स्वभावच नसतो. 
बहुजनांचे प्रबोधन व तकेतीर्थ 

एम्‌. एन्‌. रॉय यांच्या रॅडिकल पक्षात नव- 
मानवतावादी दृष्टिकोणातून: कार्य करीत असताना 
शास्त्रीजींचा जनसंपर्क वाढू लागला. महाराष्ट्रातील 
बहुजनसमाजाच्या चळवळीच्या प्रवाहाकडे शहरी 
पांढरपेशा विद्वानांची मनोवृत्ती उदार नव्हती. ह्या 
कृपण मनोवृत्तीचे प्रतिनिधित्व प्रथम निवंध- 
मालाकारांनी केळे. नागपूर-अमरावती भागात 
जोतीराव फुले यांच्यावर तकेतीर्थांनी व्याख्यान 
दिल्याचे मी * राष्ट्रवीर' ( बेळगाव ) ह्या पत्रात 
वाचले. मग ब्राह्मोसमाजामाफेत वाईस शास्त्रीजींची 
तींन व्याख्याने झाली. रॉयीस्ट पक्ष विशेष लोकप्रिय 
नसतानाही ह्या व्याख्यानांना गर्दी झाली. विद्येष 
विरोधात राहून धैर्याने शास्त्रीजी ह्यावेळी लोक- 
शिक्षणाचे कार्य करीत होते. त्यांच्या व्याख्पानांचे 
वाईत लाविलेले बोड उलटे करून ठेविल्याचा मला 
अनुभव आला. एकदा शास्त्रीजींच्या रॉय पक्षातील 
कै. श्री. ह. रा. महाजनी य्रांचे म. फुले मंडईत 
नगरपालिकेसमोर व्याख्यान होते. त्यावेळीही व 
इतर अनेक सभांत काँग्रेसपक्षीयांमधील काही जणांनी 
धिगाणेवजा विरोध केला. याचे कारण रॉय पक्षाने 
निवडणुकीत विरोधी उमेदवार उभे केले होते! 
शास्त्रीबुवा एकाकी होऊनही लोकशिक्षणाचे व 


ऱर्७ 


प्रबोधनाचेही काय करीत होते. निबंधमालाकार 
यांनी प्रामुख्याने जोतीबा फुले वर्गरे समाजप्रबोधना- 
तील अनेक पहिल्या नेत्यांवर सडकून टीका केलेली 
मी अभ्यासली होती. तकतीथे ह्या सर्वांचे निरसन 
करू शकतील असा उत्तरोत्तर घरीदारी होणाऱ्या 
संपर्कातुत माझा विश्‍वास वाढता राहिला. मी 
वैयक्तिक कारणासाठी शास्त्रीजींच्याकडे गेलो नव्हतो. 
पण वरील योगायोगाचे सावंजनिक परिणाम दुरगामी 
व शुभ ठरले. 
ज्यो तिनिबंध 

जोतीराव यांच्या गुलामगिरी, इषारा व सावं- 
जनिक सत्यधर्म या तीन पुस्तकांचा परामर्ष घेऊन 
सार सांगणारा हा निबंध चिकाटीच्या प्रयत्नांनी 
के. श्री. शंकरराव मोरे यांच्या हस्ते वाईस प्रसिद्ध 
झाला. कै. श्री. केशवराव जेधे यांचीही उपस्थिती 
लाभली. ह्या वेळी महाराष्ट्रात काँग्रेसमधून फुटून 
निघून शे. का. पक्ष साकार होऊ लागला होता. 
ज्योतिनिबंधाने जोतीराव फुले यांच्या तेजावर जे 
ढग आले होते, ते साफ दूर झाले. हिंदुधर्मसमीक्षा व 
जोतीराव फुले ही शास्त्रीजींची कृती प्रवर पुरोगामी 
म्हणून त्यांच्यामागे सतत राहील. जोतीरावांवर 
लिहिणे-बोलणे म्हणजे पुष्कळ विद्वानांना 'अनब्रनह्मण्यम्‌' 
वाटे. पण हा काळ आता दृष्टिआड झाला; व 
जोतीरावांवर लिहीत-बोलत नाहीत असे पुरोगामी 
विवेकवंतही आढळत नाहीत. ज्योतिनिबंधातील 
उतारे केकजणांनी आधारास घेतले व घेतात. दक्षिण 
हिंदुस्थानातील सुधारकांची माहिती उत्तरेच्या 
लोकांना फारशी नसते. ज्योतिनिबंधाचे इंग्रजीत 
झालेले भाषांतर त्यावेळी रॉय यांच्या मुखपत्रात 
प्रसिद्ध झाले होते. ज्योतिनिबंधात (इ. स. १९४७ 
साली ) शेवटच्या परिच्छेदात जे ज्षेतकऱ्यांच्या 
भवितव्याबद्दल भाकोत केले होते, त्यानुसार भारतात 
हेतकरी जनतेचे राज्य अद्याप व्हावयाचे राहिले 
आहे, एवढेतरी हल्ली म्हणता येते. हा शिखरभूत 
असलेला अंतिम परिच्छेद ज्ञास्त्रीजींच्या त्यावेळच्या 
मनोव्यापाराचे प्रतीक होय. शास्त्रीजी सतत विद्यार्थी 
असतात. नवे नवे मुद्दे काढून तत्त्वाशी गाठ घालतात. 
सत्य असत्याशी मन केले ग्वाही ॥ 

ह्या लेखात महाराष्ट्रातील प्रबोधनाचा अथे 
सांगण्याबरोबरच तकेतीर्थांचे समाजप्रबोधनातीळल 


र्ट 


कायंही सांगावयाचे आहे. परंपरा, प्रबोधन व परि- 
वर्तन असा. क्रम असू शकतो. समाजसुधारकाला 
' प्रवाहाच्या उलट जावे लागते. मानियेले नाहो 
बहुमता ॥ हेच सूत्र धरावे लागते. प्रस्तावनावजा 
पृहिल्या परिच्छेदात मी प्रबोधनाला आघार म्हणून 
तुकोबा अनेक्कांना उपयोगी पडला, असे विधान केले 
होते, व “ ज्योतिनिबंध ' तयार झाल्यावर त्यावर 
तुकोबाची वरील उक्ती निवडण्यात आली. ही 
उक्ती जोतीबांच्याही जीवनाच्या बाबतीत तर लागू 
आहेच, पण शझास्त्रीबुवांच्या मनाची व कार्याची 
त्यावेळची ठेवणही दर्शविते. बहुमताला व लोकमान्य 
दृष्टिकोनाला.न जुमानता त्यांनी जे विचार मांडिले 
व कृती केली, तिलाच प्राधान्य द्यावे लागते. कारण 
त्यात कसोटी असते. 

. ज्योतिनिबंध प्रसिद्ध झाल्यावर शास्त्रीजींच्या 
अध्यक्षतेखाली दिल्ली येथे मराठी साहित्य संमेलन 
भरले. ह्या अध्यक्षीय भाषणात समाजसुधारकांच्या 
कार्याचा व त्यांच्या भाषाविषयक सेवेचा विशेष 
उल्लेख केलेला आहे. प्रबोघधनावर फारच थोड्या 
माग्रील अध्यक्षांनी विचार केलेला आढळतो; हा 
विचार पुढे वाढता राहिला. भाषणाच्या शेवटी 
संयुक्‍त महाराष्ट्राचाही पुरस्कार केला. 

.. “ ज्योतिनिबंध ” प्रसिद्ध झाल्यावर जोतीरावांच्या 
चरित्रावर लिहावे असा शास्त्रींचा मनोदय व्यक्‍त 
होळ लागला, सन १९४६ ते १९५३/५४ पर्यंत 
शास्त्रीजींच्या. मी फारच वैचारिक सहवासात 
वावरलो. एकूण बहुजनसमाजाचा इतिहास लिहावा 
अक्षी व्यापक कल्पता शास्त्रीजींनी मांडिली. ह्या 
उपक्रमाला प्रकाशनाचे स्वरूप आले नाही. तरी ह्या 
योजनेच्या मागील विचार-रेखा व एकूण आखणी 
मला वाचकांच्यासाठी सांगता येते. कारण वरील 
उपक्रमाला व ज्योतिनिबंधाला साधने जमवून देण्यात 
माझ्ा सहमाग होता. शास्त्रीजी व मी मिळून चार 
पाच वर्षांच्या ह्या काळात एकूण दोनशे तास तरी 
एकत्र बसलो, मजकूर मी लिहून घेत होतो. 
बैठकीच्या अगोदर व नंतर साधक-बाधक खूप चर्चा 
होई. शास्त्रीजींच्या मताप्रमाणे जोतीरावांना चांगले 
मित्र भेटले होते. ह्या सांह्यक व सहभागी मित्रांचे 
काय़ंदेखीळ फुल्यांच्या कृतीतुन व विचारांतून 


क्त्स्फूतं द्ोठे. या दृष्टीने भाळेकर-लोखंडे-विश्राम 


नवभारत 


फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


रामजी व प्रथम फुले यांच्या विचारा-आचारावर 
लिहून झाले. नंतर सयाजीराव व शाहूमहाराज यांच्या- 
वरही लिहून संपले. महर्षी शिदे यांच्यावर प्रास्त- 
विक पान लिहून संपले, पाचपन्नासच्यावर साधने 
उपयोगात आणिली गेली. जोतीबांच्या * सत्सार 
अंक १ ला प्रथम झ्षास्त्रीजींच्यामुळे प्रथमच मिळाला 
होता. दीनमित्राचे सं. क॑. श्री. पाटील यांनीही दुमिळ 
साधने पाठविली होती, पुढे जेधे, भाऊराव पाटील 
वगैरेंचा परामशं घ्यावयाचा होता. शेवटी ह्यासव 
व्यापक विषयाच्या दृष्टीने शास्त्रीबुवा . स्वतःची 
विस्तृत प्रस्तावना लिहिणार होते. हा अभ्यास पुढे 
खुद्द शास्त्रीजींनाही उपयोगी झाला. नब 
हा काळ द्विभाषिक का महाराष्ट्र ह्या चळवळींचा 
होता. के. प्रल्हाद के. अत्रे ( सं. दै. मराठा) हे महा- 
राष्ट्राची बाजू हिरीरीने मांडित होते; व त्यानी ह्या 
काळाच्या सुमारास “ म. फुले बोलपट'” तयार कर- 
ण्याची कामगिरी हाती घेतली होती. ह्या कार्यासाठी 
त्यांना देण्यात आलेले वरील लेखन म. फले बोलपट 
तयार करण्यास उपयोगी पडले. कृतज्ञतेने ज्यांचे 
साह्य झाले त्यांत मुख्यत: तकंतीर्थांचे प्रथमच, पडद्या- 
वर नाव नमूद केलेले, वरील बोलपट पाहणारांना 
आठवत असेल. ह्या प्रमाणे वरील बौद्धिक श्रम 
सत्कार्थयी लागले. व माझाही बराच तकंतीर्थांच्या 
समवेत एकूण समाजप्रबोधनावरील भभ्यास सतत 
वाढता राहिला. हा लेख म्हणजे तकंतीर्थांच्या 
प्रत्यक्ष सहवासाचे एक प्रतिक आहे. प्रतिविव आहे. 
स्मुती व त्यांचे कायं यांचा समन्वय येथे केला आहे. 
बहुजनसमाजाच्या चळवळीवर लिहिताना एकण सवं 
प्रबोधनातील प्रवाहांचे सिहावलोकन झाले. रायवादी 
पक्षाचे प्रवक्ते असण्याच्या काळात तकंतीर्थांनी जी 
वरील कामगिरी बजाविली त्यामुळे ते पूर्वीपेक्षा 


र एक एक प्रसंग चांगले 
कधिच क गाचा चरित्राचे व त्यांच्या 
ळ त्यांच्या पूववृत्त बेजांच्य 
हकिगतीत आहे, असे ली वाचा 
प्रचिती जोतीबांचे एक 


ह 
लामी जीवन' ही पुस्तिका ह्यानंतर मला मिळाली. 
वाचताना, शास्त्रीजींच्या अनेक मुद्यांची आठवण 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची. चळवळ व शास्त्रीजी 


झाली. येथे शास्त्रीजींच्या साहित्याने समाजप्रबो- 
धनाच्या क्षेत्रात जे कार्य केले म्हणजे परिणाम केला, 
तो मुख्यतः दर्शवावयाचा आहे. 


वैदिकघर्माचा विकास म्हणजे भारंतीय 
धर्मविकास | 
तत्त्वनिष्ठ ऐतिहासिक परिवतंनवादाचीही कक्षा 
तकंतीर्थांनी ओलांडली. शास्त्रीजींचे जे प्रबोधनातील 
विचारविकासाचे कायं आहे, त्याचे स्वरूप क्रांति- 
कारक आहे. उदा. आतापर्यंत वेदिक धर्माचा इति- 
हास अनेकांनी लिहिला असेल; पण भारतीय सहा 
दंशेंनांमध्ये जी वेदप्रतिकूल देने आहेत, त्यांचाही 
उद्‌गम व विकास वैदिक धर्माचा विकास या ग्रंथात 
विवेचिला आहे सांख्य, चार्वाक, जॅन, बृद्ध ह्या 


सम्यक्‌ दश्ंनांचीही माहिती व तत्त्वज्ञान “ वैदिक 


धर्माचा विकास * हे पुस्तक मराठी वाचकांना पुर- 
विते, मागील सर्वे वेदिक विद्वानांनी वेदप्रतिकूल 


शास्त्रे केवळ खण्डणाथं दृष्टीने हाताळली होती. 
झास्त्रीजींचा काळ हा अर्वाचिन काळ ठरतो; त्यांचे, 


सांधारणतः निम्मे आयुष्य पारतंत्र्यात देश असतानां 
गेले; व स्वातंत्र्य आल्यावर पुढील जीवनौघ चालला 
आहें. दोन्ही काळ ते अनुभवीत आले. ज्ञान व विज्ञान 
ह्या दोन्हीही दृष्टीला ते महत्त्व देतात. शास्त्रीजींचे 
जे कार्य झाले ते त्यांच्या वर्धमान विहत्तच्याद्वारे 
जास्ती झाले. । 


अलिकडील काळात राममोहन रॉयपासुन ते पुढे 
दयानंद, रानडे-भाण्डारकर, आगरकर-फुले यांच्या 
अखेरपर्यंत जे प्रबोधन झाले त्याचाही उद्गम व 
विकास “ वैदिक धर्माचा विकास या पुस्तकात 
आला आहे. ब्राह्मोसमाज, प्राथनासमाज व सत्य- 
शोधक समाज हे वेदानुकूल नसताही त्यांच्या 
प्रबोधनाला व कार्याला महत्त्व दिले आहे. म. गांधी, 
एम्‌. एन्‌. रॉय वर्गरे आधुनिक तत्त्वचितकही 
वरामवित केले आहेत. शेवटी विज्ञानाचे विस्तृत 
महत्त्व सांगितले आहे. याप्रमाणे वैदिक धर्माचा 
विकास हा भारतीय धर्माचा विकास अज्ी अभूत- 
पुव भूमिका घेतली आहे. काशीत संस्कृती व धमे 
यांचे एकत्व, “* परस्परसंबंध व परिणाम सांगण्या- 
मुळे भारताच्या नैसर्गिक व ऐतिहासिक अलंडत्वा- 
बहुलची समजूत वाढू शकते. 


२९ 


झास्त्रीजींनी - हिंदुघर्माची एकदा एक व्याख्या 
केल्याचे पूर्ण स्मरते. हिंदुधमं म्हणजे वैदिक, बुद्ध-<व 
जैनधममे यांचा समन्वय होय. वाईंकॉलेजला किसन- 
वीर हे नाव देण्याचा जो समारंभ गेल्या वर्षी झाला, 
त्यातील भाषणात त्यांनी सांगितले, को पुर्वी भारतात: 
एकाच कुटुंबात. वैदिक, बुद्ध व जैनमताची माणसे 
गुण्यागोविंदाने राहत होती.. वाई शहराच्या अवती- 
भोवती महायान. पंथाच्या -पालकेश्‍वर आदिकरून: 
गुहा आहेत. यांचा काळ तकंतीर्थांच्या मते इ. सनपुवं: 
पाचशेसहाशे वर्षे आधीचा होय. शास्त्रोजींच्यामध्ये- 
नैसगिक गुणवत्ता व बुद्धिमत्ता असली तरी वाचन, 
चिंतन, अभ्यास व निरीक्षण ह्यामुळे दुधात साखर: 
पडली आहे. न _ 

काही थोड्या .वर्षांपर्वी जैन धर्मियांचा वाईत. 
एक फार मोठा महोत्सव झाला. . ह्या महोत्सवात. 
शास्त्रीजींनी देखील भाषण दिले व जन धर्माची आणि 
तीर्थकरांची महती सांगितली. भारतीय संस्कृतीत जी 
निरीश्वरवादी. दर्शने आहेत, ती उपेक्षणीय. नाहीत. 
भारतीय संस्कृती मागे संमिश्रपणे समन्वयीत झालेली. 
होती व पुढेही होणारी आहे. आता शुद्ध आयं म्हणून 
कोणी राहिलेले नाहीत. अझ्ली अनेक. नि:पक्षपाती 
मते त्यांच्या लेखनातून व भाषणे-संवादांतून मिळू 
शकली. तकंतीर्थांच्या हयातीत हे सवे वाचकांपुढे, 
मांडिता आले हा सुयोगच होय. हा एक त्यांच्या 
चरित्राचा साधन भागही ठरेल. 

ज्योतिनिबंध साकारत, असतानाच कै. भास्कर-. 
राव जाधव (कोल्हापूर) यांनी प्रोत्साहन दिले होते.. 
जाधवांचा व शाल्त्रीबुवांचा परिचय आधीपासुन 
होता. एकमेकांत सामाजिक-घामिक.. विषयांवर 
विचारविमशं झाला होता. जाघधवरावांनी रामायणा- 
वरील लिहिलेले लेख टीका-प्रतिटिकेमुळे गाजले होते.. 
“ मराठे लोक व त्यांची भाषा हे एक जाधवरावांचे 
आगळे-वेगळे व्याख्यात, पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध झाले 
होते. ह्या दोन्हीही कृतींचा तर्कतीर्थांनी त्यांच्यावर 
लिहिताना परामर्ष घेतला होता. * गुणिनां गुणि: 
वेत्ति ।' या सुभाषिताचा परिचय शास्त्रीबुवांच्या' ह्या . 
लेखनावरूनही आला. पुढे कोल्हापूरला जाधवराव 
आजारी असताना त्यांवा भेटण्याचा तकंतीर्थांना 
योग प्राप्त झाला. याचवेळी कोल्हापुर येथे सत्य- 
शोधक समाज परिषद क॑. दीनमित्र पत्रकतं मुकुंदराव 


३० 
पाटील यांच्या अध्यक्षत्वाखाली झाली. या परिषदेचे 
उद्घाटन शास्त्रीजींनी केले व सत्यशोधक समाजाचे 
समाजप्रबोधनाच्या इतिहासातील कार्यही तक- 
तीर्थांनी निवेदिले. ह्याप्रमाणे बहुजनांचा संबंध वाढत 
गेला. फलटण ( जि. सातारा ) येथीळू म. फुले 
पुतळ्याचे उद्‌घाटनही पुढे त्यांच्या हस्ते झाले. 

सन १९१९ ते २९ पर्यंत वाईमध्ये झालेली व 
सातारा वगैरे मुंबई इलाख्यामध्ये झालेली सत्य- 
शोधक चळवळ शास्त्रीजींना पुण अवगत होती. 
जेधे-जवळकर, बाबूराव यादव वगेरे पुढाऱ्यांची 
वाईत झालेली व्याख्यानेही त्यांना ऐकून ठाऊंक 
होती. पण ही चळवळ क्रियाप्रतिक्रियात्मक धुमस्‌- 
चक्रीतून त्यावेळी चालली होती; विरोधही पुष्कळ 
होता. या चळवळीचा सांगोपांग अभ्यास करून 
नंतर शास्त्रीबुवांनी त्यांना अभिप्रेत अशी समीक्षा 
मांडली आहे. मालसे-कीर संपादित “ समग्र फुले 
वाड्मय * पुस्तकाला त्यांनी लिहिलेल्या विस्तृत 
प्रस्तावनेत ही समीक्षा सापडते. ज्योतिनिबंधाच्या 
वेळी ( १९४७ सालात ) “ समग्र फुले ' उपलब्ध 
नव्हते. 

शास्त्रीजींची पहिली ३० वर्षे व १९८१ च्या 
अगोदरची ३० वर्षे सोडून मधला जो सुमारे 
पंचवीस वर्षांचा कालखंड होता, तो त्यांच्या 
विचारप्रखरतेचा ठरतो, यावेळी ते काँग्रेसच्या 
विरोधात होते. € नवमानवतावाद हे त्यांचे पुस्तक 
ह्याच कालखण्डातील आहे. “ निरीइवरवाद ? हेही 
पुस्तक हिंदुधमंसमीक्षेप्रमाणेच अपुर्वे आहे. ह्या 
काळात पाखण्डी म्हणूनच विशेष प्रसिद्धीस चढले 
होते. जातिवणंसत्ता-मत्ता तर राहिली पाहिजे, व 
देशाला ( स्वराज्य ) राजकीय स्वातंत्र्यही मिळाले 
पाहिजे असे गभित धरून राजकारण करणारा पूर्वी 
एक' जाणता वगं असे. बहुजनसमाजाला सत्तेत योग्य 
वाटा दिला पाहिजे, त्यांच्यातून जे नेतृत्व पुढे 
येत आहे ते स्वागताहे आहे अश्या विचारसरणीचे 
शास्त्रीजी होते. ह्यामुळेच त्यांच्या हातून बहुजन- 
समाजवादी वाडूमयाची भर घालून आस्थापुर्वक 
सेवा झाली. 

म. फूले यांच्यावरील चिंतन व प्रेम पुढेही उत्तर 
कालखंण्डातही कायम राहिले. उदा, साहित्य संस्कृती 
मंडळाचे अध्यक्ष असतानाच मण्डळाचे अनुदानातून 


नवभारत 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


“म. फुले : समग्र वाडमय प्रसिद्ध झाले. म. फुले 
यांची पुस्तके चांगली छापून काढावीत असे त्यांचे 
मत ज्योतिनिबंधाच्या (इ. स. १९४७) काळातही 
होते. “समग्र फुले वाड्मया'च्या प्रस्तावनेत त्यांनीच 
फुल्यांना प्रथमच “ नरव्याध्य ' म्हटले आहे. एकूण 
म. फुले यांचे विचार वस्तुस्थितीस धरून होते असे 
दोवटी निष्कषे म्हणून सांगितले आहे. 

तकेतीथे सत्यशोधक समाज, ब्राह्मो व प्राथंना 
समाजाचे प्रत्यक्ष सभासद कधीच नव्ह्ते. तरी 
आस्थापूवंक समाजप्रबोधनातील ह्या प्रवाहांचा 
त्यांनी जो समक्ष पाठपुरावा केला, तो नजरेआड 
करिता येत नाही. कुतज्ञतेने पावती देणे हे एक 
स्मवेजनिक कार्य होय. बहुजनसमाजाच्या प्रवाहाची 
सक्रीय सेवा करणारे पूर्वी राजारामशास्त्री भागवत 
होऊन गेले. लक्ष्मणशास्त्र्यांचा दुसरा क्रमांक त्याहो- 
पेक्षा व्यापक व समतोल ठरतो. तकेतीथं प्रबोधनाचे 
समीक्षकही ठरतात, उदा.'* सत्यशोधक चळवळ 
म्हणजे ब्राह्मणेतर चळवळ असे संकुचित रूप गृहीत 
धरले तर यापुढे या चळवळीला यत्किचितही भवि- 
तव्य नाही, हे निश्चित समजावे. अज्ञा संकुचित 
रूपामुळेच त्या चळवळीची गेल्या ५० वर्षांत पिछेहाट 
झाली; तिला विकृत जातिवादाचे रूप आले; ” 
[ म. फुलेकुत सावजनिक सत्यधमं-पुस्तकसार ह्या 
पुस्तकातील तकंतीर्थांची प्रस्तावना पहा, ] 
कार्याचा परिघ व वैचारिक व्यास 

पूर्वे व पश्‍चिम जग आणि सारा भारत शास्त्रीजींनी 
पाहिला. साहाजिकच शास्त्रीजींच्या कार्याचा परिघ 
व विचारप्रधान वाडूमयाचे क्षेत्र एवढे मोठे आहे को 
त्या सर्वाचा मागोवा घेणे हे अतिव्याप्त कार्ये आहे. 
अनेक वेळा धक्के देणारे विचार व कार्य त्यांच्यात 
आढळते. त्यांनी कधी स्वत:ला अप्रमादशील मानिले 
नाही. लोकशाहीला विभूतीपूजा धोकादायक आहे 
असे जयप्रकाश यांच्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले 
लो. टिळक वेदोक्त प्रकरणी चुकले असे शाह न 
महाराजांवर लिहिताना त्यांनी स्वच्छ सांगित्ळे 
आहे. शास्त्रीजी कोणाच्याही मतस्वातंत्र्याच्या 
हितसंबंधाच्या आड येत नाहीत. प्रतिपक्षाचे लाय 
मानतात. मोठमोठ्या सभा व परिसंवादात्मक तभ 
क्रम यांचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी उत्कृष्ट स कन 
केले व करीत असतात. शम-दम भंगी गाते 

असल्यामुळे 


अनुक्रमणिका 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


विरोध व शत्रुत्व वाढवू देत नाहीत. वाद वाढवू देत 
नाहीत. साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षस्थान 
त्यांच्याकडे असताना सत्तेचे व त्यांचे नाते जमले. 
* समाज प्रबोधन पत्रिका', ' अस्मितादर्', ' संशोधन 
पत्रिका ', डॉ. बाबा आढाव व अनिल अवचट यांचे 
* वुरोगामी सत्यशोधक वगैरे समाजप्रबोधक नियत- 
कालिकांना त्यांनी अनुदाने चाळू केलो. ग्रामीण 
साहित्य व दलित साहित्य यांनाही प्रोत्साहन दिले. 
त्यांच्या सवंस्पर्शी सामाजिकतेचा व प्रबोधना- 
संबंधीचा जिव्हाळाच व्यक्‍त झाला. हा सर्वं कालखंड 
रचनात्मक व विधायक झाला. सत्तेचा वापर चांगला 
करून त्यांनी समाजप्रवोधनाच्या कार्यात भरच 
घातली. सा. संस्कृती मंडळातफे व अनुदानातून 
उत्कृष्ट वाडःमय निर्माण झाले आहे. हे वाडमय 
मागील प्रबोधनातील प्रेरक विचारसंपदा रक्षण करू 
शकेल, विश्‍वकोशातील शास्त्रीजींच्या टिपणी 
(॥०७६) देखील प्रबोधक आहेत. उदा. दयानंद 
सरस्वती यांच्यावरील टिपणी आयेसमाज व दया- 
नंदांचे कार्ये चांगले सांगते. पुणरी मेंटेॅलिटीचा कोणी 
वरील मण्डळावर अध्यक्ष असता तर वरील सर्वे 
झालेले कार्य एवढ्या पुरोगामित्वाच्या कसोटीस 
उतरले तसते. पश्‍चिम महाराष्ट्राखेरीज मराठवाडा- 
नागपुर-विदर्भ वगेरेमधील साहित्य सेवकांनाही अतु- 
दाने देण्यात आली. गुणाधिक्य, कार्याधिक्य व ह्यांचे 
परिणामाधिक्य तपासुनच त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन 
होऊ शकते; छिद्रान्वेशक दृष्टीला चांगले दिसत 
नाही. माझ्या व त्यांच्या दरम्यान पक्षभेद झाले 
नाहीत असे नव्हे. थोडेफार झालेच. मतभेद होऊ 
शकतात. पण ते कितपत ताणावयाचे हे शास्त्रीजीं- 
पासुन शिकता येते. त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या 
स्मृती मी लक्षात ठेविल्या आहेत. उदा. पुर्वी पुण्यास 
एक पशुबळी देणारा यज्ञ झाला. हल्लीच्या काळात 
यज्ञात प्षू बळी देणे, शास्त्रीजींना अर्थात अमान्य 
होते. यज्ञाला त्यांचा पाठिंबा नव्ह्ता. वाईचे के. गो. 
भ. चौण्डेमहाराज यांच्या मते वेदात पश्षुबळीला 
आध्रार नाही; पण असे आधार वेदात आहेत असे 
त्यांनी चोण्डेमहा राजांना सांगितले, हे स्मरते. पशु- 
बळी यज्ञामुळे महाराष्ट्रात वादळ माजले होते! 
तकेतीर्थांनी चाळीस- पन्नास वर्षांत केलेल्या प्राज्ञ- 
पाठशाळेच्य़ा आजच्या क्रांतिकारक प्रगती विषयी 


३१ 


त्यावेळच्या सहकाऱ्यांना व पंचक्रोशीतील मण्डळींना 
त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेची कल्पना नव्हती, पण एकूण 
समाजास वहिःशालपद्धतीने त्यांनी केलेले शिक्षणदान 
व उपलब्ध केलेली ज्ञानसाधने ही पाहाता हा एक 
मोठा ज्ञानसागरच विकासला आहे. हे एक बहि:शाल 
विद्यापीठच उभे राहिले आहे. 

महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व त्यातील 
तकेतीर्थांचे काये निवेदिताता तकेतीथं हो असामान्य 
व्यक्‍ती समजावून घ्यावी लागते. यामुळे त्यांच्या 
यश्याचे इंगित समजू शकते. तकेतीथे स्थितप्रज्ञ 
आहेत. द्रष्टे आहेत. वतंमानाचा व पुढचाही' 
मागोवा ते घेतात. लक्ष्मणशास्त्री ह्यांना व्यापक 
कार्य करीता आले याचे कारण त्यांचा नेमस्त 
स्वभाव होय. पूर्वग्रहदूषितपणाने ते कोणत्याही 
विषयाकडे पाहात नाहीत. अतिप्राचोन वैदिक 
काळातच ते रममाण होत नाहीत. पंढरपुरच्या 
यज्ञाच्या विरोधाला त्यांनी पाठिंबा दिला होता. 
त्यांची कित्येक राजकीय भाकोते खरी ठरली. 
उदा. चीनची स्वारी येण्याच्या पाचसहा वर्षे आधी 
त्यांनी चीनचा धोका बोलून दाखविला होता. 
ह्यावेळी केवलानंद सरस्वती मंदिराच्या पायाचे 
काम चालू होते. 
प्रबोधनानुसार काये 

बहुजनसमाजाच्या बाजूचे राजकारण म्हणजे 
बहुसंख्य जनतेच्या बाजूचे राजकारण असा एक 
अर्थ महाराष्ट्रात होता व आहे. तथापि राजकारण 
म्हणजे समाजाचा, देशाचा प्रपंच होय. राजकारण 
केल्याने होत असते. स्वातंत्र्य आल्यावर निवड- 
णुकीतील एक पक्ष ह्या नात्याने रॅडिकल पक्ष बर- 
खास्त झाला; व शास्त्रीजी विरोधापेक्षा विधायक 
व रचनात्मक कार्याकडे वळले. इंग्रज जाणार, तो 
राहाणार नाही असे सन १९४७ पूर्वीही शास्त्रीजी 
सांगीत असत. प्रत्यक्ष तो गेल्यावर शास्त्रीजींनी 
माननीय यशवंतराव चव्हाण-किसनवीर यांच्या 
बाजूचे राजकारण केले. ह्यावेळी महाराष्ट्राला स्थिर 
सरकार प्राप्त झाले होते. प्राज्ञृपाठशाळा- धर्मकोश 
व विश्वकोश ही पूर्वीची व शेवटची नवी दोन कार्ये 
शास्त्रीजींनी वर्धमान ठेविली. प्रबोधनाच्या दृष्टीने 
हो सवे कार्ये महत्त्वाची आहेत. शास्त्रीजी प्रा. पा. 
मंडळाचे प्रमुख होण्यापूर्वी कार्यकारी मंडळावर 


अनुक्रमणिका 


डर 


अब्राह्मण समाजापैकी कोणी नव्हते. श्री. कै. किसन 
वीर ह्यांचा तकंतीर्थांनी समावेश केला. श्रीमान्‌ 
यशवंतराव चव्हाण हे मं. गांधी व काँग्रेसंच्या 
राजकीय-सामाजिक प्रबोधनातून पुढे आलेले अं. भा. 
नेते झाले. , तरी “ म. फुले .व॑ शाहू ”. यांच्या 
प्रबोधनाचे व विद्याप्रंसाराचे महत्त्व यशवंतराव 
कुतज्ञनेने सांगितात. “ शाहूमहाराज झाले नसते तर 
म. फुले यांचे नांव निबंधमालेतच वांचावयास 
मिळाले असते. ” असे तंकंतीर्थांच्या बरोवर॑ बोलत 
असताना त्यांनी म्हटले. झ्ञाहूमहाराजांना पुण्यास 
एम्‌. एस्‌. एम्‌. आरच्या प्लॅटफॉमंवर समक्ष पाहि- 
ल्याचेही - सांगितले. बहुजनसमाजाच्या बाजूने 
तकंतीर्थांनी केवळ लिहिले-बोलले असेच नव्हे, तर 
एकपरी मूळचा फुले-झ्ाहू . पक्ष काँग्रेसमध्ये यशवंतः 
रावंजींच्या नेतृत्वाखाली कार्य करीत असतानां 
शास्त्रोजींनो वेळोवेळा . मा्गेद्षंन करून बहुजन- 
समाजाच्या राजकारणाला बौद्धिक व सक्रीय 
पाठिंबा दिला. हल्ली राजकारणाचे स्वरूप पालटले 
आहे. 

वाई व वाई तालुका, महाराष्ट्र व एकूण 
भारतात साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष व 
विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक ह्या नात्याने तक- 
तीर्थांचे तीस-बत्तीस वर्षे जे काये झाले ते, व 
विश्वकोश आणि धर्मकोश यांच्या द्वारे चालू 
असलेले कार्ये हे सव प्रबोधनात्मक आहे. 
म्हणंजे पुरोगामी आहे. झास्त्रीबुवांनी प्रा: पा. 
शाळेला आधुनिक काळांनुसार' परिवतित केले. 
शाळेचा प्राज्ञप्रेस काढून स्वावलंबनाने अनेक 
ग्रंथ व पुस्तेके प्रकाशित केली. “ नवभारत ' चालवा- 
वयास घेऊन ते समाजप्रबोधनार्थ चालविले. त्याचे 
ध्येयधोरण एकपक्षीय, एककल्ली, विशिष्ट सांप्र- 
दांयीं किवा केवळ प्रचारकीय ठेविले नाही. चर्चेला, 


चिकित्सकतेला व संशोधनाला. वाव दिला जातो. 


शास्त्रीजी स्वपक्षाचा बिनहिज्ेबी बंहृेंकार किंवा 
अभिनिवेश धरीत नाहीत, हे नवभारताच्या वांच- 
कांना, लेखकांना व अन्य सर्वे संबंधितांना अन्‌ंभ- 
विण्यास मिळाले असेलच. राजकारणात वर्तमान- 
काळानुसार पत्कराव्या लागलेल्या स्वपक्षाची ते 
समीक्षा-मीमांसा करीतात. त्रुटी व वैगुण्ये सांगतात. 
त्यांच्यात सांप्रदायिकता जशी नाही, तंद्ेचं पक्षीयता- 


भवभारते 


फेब्रु.-माचे, १९८१ 


देखील सापडली नाही. आणीवाणीलो विरोध दर्शवून 
त्यांनी लोकशाहीची बांजू घेतली. निधर्मीवादाचे 
सभर्थनं करण्यात त्यांनी त्यांची बुद्धिमत्ता खर्ची 
घातली. लोकशाही व निधर्मीवाद हा गेल्या शत- 
कात होऊन गेलेल्या प्रबोधनाचा स्वातंत्र्यातील 
परिपाक आहे. ह्या झालेल्या प्रबोधनात्मक एकूण 
कार्यावरूनही त्यांच्या कार्याचे व्यापक ६वरूप कळेल. 
वरील ह्याही काळात अश्पृश्यतानिबारण वगैरे 
प्रबोधनातील मुदद्यांच्याकडे त्यांनी दुलक्ष केळे नाही. 
उत्तर हिंदुस्थानातील पुरीच्या शंकराचार्यांनी काही 
वर्षांमागे जातिवणेधर्माला प्राधान्य देवन दलितादी 
समाजांना न रुचणारे, ने परवडणारे भाषण केले, 
वाईच्या वसंत व्याख्यानमालेतील त्यावेळच्या भाष- 
णात तकंतीर्थांनी शंकराचार्यांचे मुद्दे खोडे व पुरुष 
सुक्‍्तदेखील प्रक्षिप्त असल्याचे सांगितले, वर्तमान 
प्रश्‍नावर प्रतिवर्षी व्याख्यान देवून ह्या साठ वर्षांपेक्षा 
जास्ती वर्ष सतत चाललेल्या बाई व. व्या. मोळेतुनही 
शास्त्रीजींनी समाजप्रबोधन केले. वरील व्याख्यान 
गाजले होते. पुढे संबंधित झंकराचार्यांवर केंद्र सर- 
कारने खटलाही भरला होता. वाईत मुलांचे एकमेव 
हायस्कूल होते. सन १९५६ साली मर्हाषि शिदे हाय- 
स्कूल सर्वसामान्य ग्रामोण विद्यार्थ्यासाठी काढण्यात 
आले. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी माननीय यशवंतरावां- 
समवेत शास्त्रीजी उपस्थित होते व नव्या इमारतीचे 
पायापूजन तकंेतीर्थांनी केले. प्राज्ञपाठशाळेतफे एक- 
लव्य विद्यार्थी वसतिगृह अनेक वर्षे हरिजन विद्यार्थ्वा- 
साठी प्रा. पा. शाळेच्या मालकीच्या द्रविड वाड्यात 
चालविले. संस्था चालविणे हे सर्वात अवघडांतील 
अवघड काम होय, असे एक वाक्य त्यांचे म्हणून 
पुर्ण आठवते. या दृष्टीने प्राज्ञपाठशाळेचे धुरिणंत्व 
त्यांनी दीघं वर्षे सतत केले आहे, त्यांच्या कार 
कौर्दीत प्रतिवर्षी होणाऱ्या सरस्वती उत्सवात आध- 
निक काळाच्या दृष्टीने वतेमान विषयांवर विद्वानांची 
व्याख्याने ठेवून त्यांनी श्रोत्यांना ज्ञानदान केळे माहे. 
इंदिरा गांधी, राधाकृष्णन्‌, राजेंद्रप्रसाद वगैरे थोर 
थोर पुरुषांना वाईस बोलावून त्यांच्या दशंनाचाही 
लाभ शास्त्रीजींनी लोकांना घडविला. महाराष्ट्रातील 
प्रबोधनात शिक्षणप्रसार व त्यातल्या त्यात ग्रामीण 
बहुजनसमाजात शिक्षणाचा प्रसार विशेषतः वाढविणे 
हा मोठा मुद्दा होता. वाईस कॉलेज काढण्यात घ ते 


ज्र 


महाराष्ट्रातील प्रबोधनाची चळवळ व शास्त्रीजी 


त्याच्या बालपणी चालविण्यात शास्त्रीजींचे श्रम व 
नेतृत्व महत्त्वाचे मानले पाहिजे, 
शेवटी 

महाराष्ट्रातील प्रबोधनाचा विद्यमान विचार 
केल्यानंतर असे जाणवते की, रानडे-भाण्डारकर 
यांना अभिप्रेत असणारे प्रबोधन प्रगत होकन ते 
जनतेपर्यंत पोहोचले नाही, “ फुले-आंबेडकर ” 
यांच्यावर जास्ती विचारप्रपंच चाळू असतो. महा- 
राष्ट्रातील माक्‍संवादी व समाजवादी शहरांतूनच 
राहिले आहेत. स्वातंत्र्य आल्यामुळे लो. टिळकांची 
ध्येयपूर्ती झाली आहे. आगरकरांच्या बुद्धिवादाला 
खतपाणी घालणारे तकंतीर्थांसारखे थोडेच दिसतात. 
स्वातंत्र्य आल्यावर प्रबोधन वर्धमान न होता एक- 
परी पुच्छप्रगती चालल्याचीही दिसते ! तकंतीर्थांच्या 
€ सावंजनिक सत्यधमंसार ' (१९७३) ह्या माझ्या 


दश 


पुस्तकाच्या प्रस्तावनेतील पुढील काही भाग सादर 
करून वाचकांची रजा घेत भाहे. - 

“ बहुजनसमाज हा उच्चनीच जातिभेदाच्या अहं- 
काराने फुटीर, विस्कळीत. व दुबेळ झाला आहे; 
अंधश्रद्धेच्या अंधारात चाचपडत आहे; लोकभ्रमाची 
पिश्नाच्चे व भुते अजून बहुजनसमाजाच्या मानगुटी 
पकडून. बसली आहेत; त्याच्यात विचारक्तांती झाल्या- 
शिवाय नवजीवनाच्या प्रेरणा प्राप्त होणार नाहीत. 
त्याचे एकजीव सामधथ्येशाली समाजात रूपांतर 
होण्याची गरज आहे.” 


“ सर्व मानवजातीचा धर्मे एकच आहे; प्रस्था- 
पित हिंदू, मुसलमान, स्त्रिश्‍चन इत्यादी धमंसंस्था 
मानवामानवांत फूट पाडतात; त्यामुळे मानवी प्रगती 
खुंटते.” 


[८३० प प्ठिणा प्लला जा ष्ल्ाा बजा “जा २७७ ता 2 “> "ज्या दव्लच 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
( नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्रात झाळेळे 


क्ेदिक संस्कृतीचा क्िकास 


पृ. १०० ] 


( सुधारून वाढविठेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


लछेखक- तकेतीथ लक्ष्मणक्षास्त्री जोजी. 


प्रकाशक: ध्राज्ञपाठझयाळामंडळ, वाई ( जि० सातारा ) 


७8-22 22... 82. 2. (6122. “८७७ 22, वाडिया, “2, >. “८2 वियळ > ६ 


न. भा, ५ 


म. अ. मेहेन्दळे 
मन्त्रत्राह्मणोपनिषद्‌ 


तकंतीथं श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी संपा- 
दिलेल्या धर्मकोश्ाच्या पहिल्या खंडाचे उपनिषत्काण्ड 
असे नाव असुन त्या खंडाच्या पहिल्या भागाला 
त्यांनी “ मन्त्रत्राह्मयोपनिषद्‌ ' असे स्वरचित नाव 
दिले आहे. ' । 
भारतीय वाडूमयाच्या आरंभीच्या काळी वेद- 
वाडूमंयाची रचना झाली. ह्या मोठ्या कालखंडाच्या 
सुरुवांतीस मंत्र-ब्राह्मणे व शेवटी उपनिषदे यांची 
रचना काली. ह्या सुमारे ह॒जार-दीडहजार वर्षांच्या 
कालावधीत भारतात जे वैचारिक मंथन झाले 
त्याचे अखेरचे निष्कषं उपनिषदांत ( वेदांतांत ) 
आढळतात. ह्या एकंदर विचारमंथनात आरंभा- 
पासुन अखेरपर्यंत एखादे अविच्छिन्न सुत्र आपणास 
आढळते, की वेदांतातील विचार हे आरंभीच्या 
विचारांपासुन तडकून निराळे उभे आहेत, म्हणजेच 
ही एक क्रमाने घडून आलेली वैचारिक उत्क्रांती 
आहे की ती एक क्रांती आहे, असा एक विचार- 
करण्यासारखा प्रश्‍न आहे. 
वेदांचा. मन्त्रत्राह्मणात्मक भाग व उपनिषदे यांत 
जो विचारांच्या दृष्टीने फार मोठा फरक आढळून 
येतो तो काही प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या वाक्‍्यांनी 
किंवा कल्पनांनी असा सांगता येईल : वेदांपासून 
. बैदांतापर्यंतच्या ह्या दीघ प्रवासाची सुरुवात “ यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ' ( क. 
१.१६४.५० ) ह्या घोषणेपासुन झाली, पण त्याचा 


अंत  प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा: ' ( मुण्डक उप* 
१.२.७ ) ह्या घोषणेने झाला. पहिल्या घोषणेत 
यज्ञांचे प्राचीनत्व, प्रमाणत्व आणि धर्मत्व ठासुन 
सांगण्यात आले; तर दुसऱया घोषणेत त्याच यज्ञांची 
“ ज्यांच्यावर विसंबून राहता येत नाही अशा नावा 
असे म्हणून बोळवण करण्यात आली. वेदांच्या 
सुरुवातीस * अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमुत्वि- 
जम्‌ । होतारं रत्नघातममू * ( %. १.१.१ ) असे 
म्हणून रत्ने वारंवार देणाऱ्या अग्नीचे यज्ञासाठी 
आवाहन केले गेले, तर रत्नांनी माणसाला अमृतत्व 
मिळविण्याची मुळीच आझ्ा नाही ( * अमृतत्वस्य 
तु नाळशा$स्ति वित्तेन ' बृह उप" २.४.२) असे 
मैत्रेयीला सांगून याज्ञवल्क्याने रत्नांची तुच्छता 
स्पष्ट केली. क्रग्वेदात सवेसामध्यंज्ञाली तत्त्व ' करत 
मानले गेले होते. म्हणून ' क्रतेन विठवं भुवनं विरा- 
जथ: * (६ ५.६३.७ ) असे आदित्यांना उद्देशून 
म्हटले जाऊ शकत होते, तर क्वताची जागा उप- 
निषत्काळी * आत्मन्‌-ब्रह्मन'ने घेतल्यामुळे 'आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 
( बृह' उप" २.४.५ ) असा एक ठाम निष्कर्ष 
उपनिषदांत आचार्यांनी शिष्यांना सांगितला. 
वेदकाळाचा आरंभ व झेवट ह्यांत मानवाच्या 
इतिकतंव्यतेच्या दृष्टीने असा फार मोठा फरक 
असल्यामुळे ते दोन खंड एकमेकांशी फटकून आहेत, 
असे काहो विद्वानांना वाटते.' तर त्या दोन खंडांत 


» "१. “/मंत्रश्नाह्मण ' नावाचा एक ग्रंथ उपल्ब्ध आहे. सकृहृशंनी .* मस्त्रत्राह्मणोपनिंषद्‌ ' हे त्या 
आह्मणग्रंथाशी संबंधित उपनिषद्‌ असावे, अश्ञी कल्पना होते. परंतु ते तसे नाही. 
२. “2 हॉकीयत6 ०! 0110 ला१०श506 ०. ०्पा ४४०५७8 0 
णता 111080197 811868 1011 81 1068 
४॥0०प३्ठ॥ मरा ॥॥० ७115908 ७881100 8 "०0 


1. 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषदू 


वैचारिक अंतर असूनही त्यांना सांधणारी एक 
अखंड साखळी आहे असे इतरांना वाटते. शास्त्री- 
बुवा ह्या दुसर्‍या पक्षाचे आहेत' आणि त्यांचे हे 
मत का बनले आहे, ते सांगण्यासाठी * मत्त्रत्राह्मणो- 
पनिषद्‌ ? नावाचा हा ग्रंथ त्यांनी दीघे पंरिश्रम 
करून संपादिला आहे. 

ह्या ग्रंथाचे दोन भाग आहेत. पहिला भाग एका 
दीघं प्रस्तावनेच्या स्वरूपाचा आहे. ही प्रस्तावना 
शास्त्रीबुवांनी प्रथम मराठीत लिहिली, आणि नंतर 
डॉ..वा. गो. परांजपे यांच्या साहाय्याने त्यांनी तिचे 
इंग्रजीत भाषांतर केले. प्रस्तुत ग्रंथात हे इंग्रजी 
भाषांतर छापण्यात आले आहे. मूळ मराठी प्रस्ता- 
वना. केव्हाच प्रसिद्ध झ्षाली नसल्यास * नवभारता'त 
आजही प्रसिद्ध व्हावी, अशी तिची योग्यता आहे. 
वेदांचा जो उपनिषत्पु्वे भाग आहे, त्यात शास्त्री- 
बुवांच्या दृष्टीने जिथे उपनिषदांतील विचारांशी 
जुळतील अथवा त्या विचारांचे बीजभूत ठरतील 
अशी वचने आढळतात, त्या सार्‍या भाम्नायवचनांचे 
संकलन त्यांनी ग्रंथाच्या दुसऱ्या भागात केले आहे. 
1॥॥२१01)॥01101 (इंग्रजी पू. ११-१०५) 
प्रस्तावना ( संस्कृत पू. १०६-१५३ ) 

शास्त्रीबुवांनी ही प्रस्तावना फार विचार करून 
लिहिली आहे. तीत शास्त्रीबुवांची . बहुभरुतता. आणि 
दीधेकालीन चितन ह्यांचा प्रत्यय जागोजागी येतो. 
आपनिषद तत्त्वज्ञानात पुरुष, प्राण, व आत्मन्‌- 
ब्रह्मतू अशा तीन संकल्पना माढळतात. प्रस्तुत 
प्रस्तावनेत इमस्त्रीबुवांनी ह्या संकल्पनांच्या आवि- 
ष्कारांचा आरंभापासून शेवटापर्यंत मागोवा घेतला 
आहे. शास्त्रीबुवांच्या ह्या साऱया विचारांचा सारांश 
इथे सांगण्याचा हेतू नाही. त्यांतल्या काही मह- 
त्वाच्या मुद्‌द्यांकडे अथवा जिथे मतभेदास थोडा वाव 
आहे, अक्षया ठिकाणांकडे वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे. 


श्र 
(१) पुरुष 


तैत्तिरीय-उपनिषदातील  ब्रह्मानंदवल्लीच्या 

पहिल्या अनुवाकात आत्म्यापासुन आकाश, आकाझा- 
पासुन वायू, वायूपासुन ' अग्नी अज्ञी क्रमाक्रमाने 
उत्पत्ती सांगितल्यावर अखेरीस अन्नापासून पुरुषाची 
उत्पत्ती झाली असल्याचे म्हटले आहे. हा पुरुंष 
अन्नरसमय असल्याचे तिथे सांगितले आहे. पुढे 
दुसऱ्या अनुवाकात ह्या अन्नरसमय पुरुषाहून निराळां 
एक प्राणमय भंतरात्मा असुन तो पुरुषाकार आहे, 
असे वणिले आहे. 

क्वग्वेदातील यज्ञप्रधान संस्कृतीचा केन्द्रबिन्दु अर्था- 
तच अग्नी. त्या अग्निदेवतेपासुन सुरुवात करून तिचीं 
परिणती उपनिषदांत वरील पुरुषात कशी. झाली, 
त्या इतिहासाचे सुरेख विवेचन शास्त्रीबुवांनी प्रस्ता- 
वनेच्या प्रारंभी केले आहे. ते सवेच्या सर्व मुळातूनच 
वाचायला हवे. यज्ञीय अग्नीला एक प्रकारची व्याप- 
कता प्रथमपासूनच होती, हे त्याच्या ' जातवेदस्‌ ' 
म्हणजे 'झालेले (सवे) जाणणारा (जातानि वेद)" 
ह्या नावावरूनच लक्षात येते. त्यामुळे ह्या अग्नीचां 
* वैदवानर अगिन म्हणजे सार्‍या नरांना/अथवा पुरु- 
षांना व्यापणारा अग्नी होण्यास अडचण आली नाही. 
पुढे शतपथब्राह्मणात (काण्ड..१०) अग्निचयनाच्या 
निमित्ताने अग्नीला पक्षिरूप (वयोविध) कल्पिण्यात 
आले आणि उपनिषदातील पुरुषविंध आत्म्याचे वणन 
तो पक्षी असल्यासारखे करून हो अग्नि-पुरुष- 
साखळी पूर्ण करण्यात आली.' 

क्रग्वेदात अग्नी, इन्द्र इत्यादी देवतांची स्तुती 


करताना प्रत्येक देव सवंश्रेष्ठ असल्यासारखी वणंने 
आढळतात. ह्या प्रत्येकी सवं श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेतून 


पुढे सवे देवतांच्या मुळाशी एकच सवेश्रेष्ठ देव 
अथवा विश्‍वव्यापक तत्त्व, असल्याची कल्पना उद- 


यास आली. ह्या तत्त्वाला “ पुरुष ' असे संबोधून 
- पुरुषान्न परं किंचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति: ? 


१. “ पृ लखा क] ल 08 1180 शा०फ७ (10 1180011089) 080- 
ह्टा०प्पात ते ढे वितीय 0 ४०७ 8171188010 ]॥॥1108017. 1८ 18 17 1106 
। 07०-०७॥४४७012 श्वांढ 10190पा60 1७ ० पपा, 80]. 006 7००७8४8 0 
७एणपप्रियी ल 100 0886 छावे धाढ ॥ांटो०४, 1110801168] ॥]॥॥०"४11६8 10070- 
79060 11 100 ७४58016 1080011. ” ( श्ा9०७ 0. 6.) न 

२. निरुक्त ७.१९. यास्काने ' जातवेदस्‌ "च्या दुसर्‍याही व्युत्पत्त्या दिल्या आहेत. 


३. 11800प०ल101॥ पू. १२, 


शद 


(कठ उप. ३.११) असे त्याचे वणेन केले गेले. ह्या 
वैचारिक उत्क्रान्तीला क्रव्वेदकालीन नारायण क्रषीचा 
फार मोठा हातभार लागला असल्याचे शास्त्री 
बुवांनी स्पष्ट केले आहे.' त्याने रचलेल्या पुरुष- 
सुकतात (क्र. १०.९०) * यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ 
(१०.९०.२) ते सारे हा ' पुरुष'च असल्याची एक 
विराट कल्पना त्याने केली आहे, आणि त्या पुरुषाच्या 
निरनिराळ्या अवयवांच्या आहुत्या एका काल्पनिक 
ग्रज्ञात दिल्याने विश्वाची उत्पत्ती क्षाली, असे एक 
भव्य स्वप्न त्या क्रषीने पाहिले आहे. 

मल्त्र-ब्राह्मणे व उपनिषदे यांत आढळणाऱ्या 
* पुरुष ) संकल्पनेमागचे रहस्य उलगडून सांगताना 
शास्त्रीबुवा म्हणतात: “ ... 17 116 ९2088 
187० १९लं१60 ४० 80४]6 ॥॥७ 811-000)- 
एम्भाथाताफ8्ट ७0पलं]]0 010601] 102 110 
पण ४९1860 88 701088, 1 छ881101. 11 1116 
एपंपा ळा! 8भा80 0. 1181 फ०'१. '॥]6 
१०७0१88 860 1. 01] 11 8 110(9101100108) 
क9%; 1110 108] 1168811002 1171010812 18 
७1० 08७० 0701४ ००0011710९ ४॥९ एगणां- 
४०180 11 81] ॥॥6 8110 11 8])] 8806. 
पूण फ०१ ७7०8७ 0068 10 06106 
॥॥० ॥॥10181 10101; 11 188 0061 0108011 
88 ॥]16 ४९॥16]0 0 116 00100 01 81] 
पणाष8० 1, 116 1011101817 80180 
०. * पण्पाशा ज्णा' तभा खोए़ & 
7008118 01 001ए७॥11712 0५7 8०४2०80101 8 
गाट] 9 8५0116 1068, ” * 

शास्त्रीबुवांनी “ पुरुष ' विषयक संकल्पनेच्या 
उत्क्रांतीचे केलेले विवेचन एकंदरीने मान्य होण्या- 
सारखे असले तरी * (10 ॥॥० ४०१88) ॥॥6 
छृ०'त ७पा'ए88 0008 106 06108 ॥॥6 
॥पए॥]81) 1071) ह्या त्यांच्या म्हणण्यापुरता मत- 
भेदाला अवसर आहे. क्रग्वेदातील पुरुषसुक्‍तात 
आढळणारी पुरुषाच्या अवयवांची कल्पना आणि 
तैत्तिरीयोपनिषदातील “स वा एष पुरुषविध एव । 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः' (२.२) ह्या 


१, गघ3ि०१ पला पू. २४, 
२. ताः०क लाया पू. ३१. 


नवभारत 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


सारखे वचन ह्यांवरून पुरुष शब्दाने साऱ्या विइवाच्या 
मुळाह्यी असलेले एकत्व ही कल्पना व्यक्‍त होत असली, 
तरी त्या संकल्पनेच्या प्रक्रियावस्थेत आणि पूर्णा- 
वस्थेत क्षषिमुनींच्या डोळ्यांसमोरून त्या शब्दाच्या 
वाच्यार्थाने प्रतीत होणारे पुरुषविधत्व हलले नव्हते 
हे स्पष्टपणे जाणवते. 

झास्त्रीबुवा म्हणतात की, पुरुष शब्दाची ' पुरि 
शेते! ही जी व्युत्पत्ती वैदिक वाइ्मयात आढळते 
तिनेही त्यांचा वरील मुद्दा सिद्ध होतो. ह्या व्युत्प- 
त्तीचा अथं असा आहे की, पुरुष म्हणजे डोळ्यांना 
दिसणारे नइवर शरीर नसुन डोळ्यांना न दिसणारे 
पण झ्षरीरात (पुरि) वास करणारे (झ्ञेते ) अविनाशी 
तत्त्व. बृहदारण्यकात द्विपाद शरीराच्या जोडीला 
चतुष्पाद शरीराचीही गणना करून * पुरि 'ची व्याप्ती 
वाढवली आहे' शास्त्रीबुवांचा हा मृह्या- पुरुष 
म्हणजे सर्वांच्या अंतर्यामी असलेले अविनाशी तत्त्व- 
हा त्या शब्दास दिला गेलेला तत्त्वज्ञानविषयक अर्थ 
सिद्ध करण्यास समपंक असला तरी त्यामुळे वेदांत 
पुरुष शब्दाने त्याचा वाच्याथे अजिबात अभिप्रेत 
नाही, हे सिद्ध होण्यासारखे नाही. 


पुरुष शब्दाची * पुरि झेते ' हो प्राचीन व्यत्पत्ती 
सांगताना शास्त्रीबुवांनी तिचा पहिला म्हणून जो 
संदर्भ दिला आहे, तो बरोबर नाही. त्यांनी नमूद 
केळेला अथवंवेद १०, २. ३० हा मंत्र “पुरं यो 
ब्रह्मणो वेद यस्या: पुरुष उच्यते ! असा आहे. ह्या 
व्युत्पत्तीत “ झेते! चा उल्लेख नाही. खेरीज ह्या 
मंत्राने देहात वास करणारे तत्त्व ते पुरुष असा बोध 
होत नसून मानवी शरीराला जो ब्रह्मनूचे * पुर्‌ 
म्हणून ओळखतो तो पुरुष असा मंत्राथं आहे. 
म्हणजे ह्या मंत्रात पुरुष शब्दाचा * ब्रह्मन'ऐवजी 
* तत्त्ववेत्ता ' ( पुरुष ) असा अथं अभिप्रेत आहे. 
अर्थात हे खरे की, शरोराला ब्रह्माचे ' पुर्‌ 
म्हणून ओळखले की त्यात ब्रह्मनचा वास असतो हे 
ओघाने येते. परंतु मंत्रात ' शी ! घातुचा स्पष्ट 
उपयोग करून ते सांगितलेले नाही हेही तितकेच खरे. 
प्रस्तुत लेखकाच्या माहितीप्रमाणे पुरुष शब्दाची 


३. पुरश्‍चक्रे द्विपदः पुररचक्रे चतुष्पद: । पुर: स पक्षी भूत्वा पुर: पुरुष आाविष्वू-॥.बू* उप* २.५. ८ 


मन्त्रज्नाह्मयोपनिषदू्‌ 


* पुरि क्षेते ' अशी व्युत्पत्ती प्रथम शतपथ ब्राह्मणात' 
वायुरूप प्राणतत्त्वाला उद्देशून दिली आहे आणि 
नंतर गोपथत्राह्मणात प्राणाला पुरुष म्हणून संबो- 
धिताना ती दिलो आहे. 
(२) प्राण 

आपल्या प्रस्तावनेत शास्त्रीबुवांनी प्राण ह्या 
संकल्पनेच्या विकासाचेही सुरेख विवरण केले आहे. 
ह्या संकल्पनेची सुरुवात अथवंवेदकाळी झालेली 
दिसते. अथवंवेदात “ प्राणाय नमो यस्य सवेमिदं 
वदे । यो भूतः सवंस्येश्‍वरो यस्मिन्त्सव॑ प्रति- 
ष्ठितम्‌ ॥ ' (११.४.१) असा प्राणाचा महिमा 
बणिला आहे. शतपथब्राह्मणात “ प्राण ' शब्दाची 
सवंमान्य व्युत्पत्ती (प्र - अन्‌) डावलून ती अवजी 
प्रशनी अशी असाधारण व्युत्पत्ती सुचवून प्राणाच्या 
नेतृत्वाला बळकटी आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे.' 
छांदोग्य-उपनिषदात रेक्वाने जानश्रुतीस शिकवि- 
लेल्या संवगंविद्येत देवतांत वायू व इंद्रियांत प्राण 
यांचा 'संवर्ग' म्हणून उल्लेख केला आहे ( ४.२ )« 
शेवटी कौषीतकि-उपनिषदात ' प्राणो ब्रह्म ' असे 
समीकरण मांडून प्राण हे परम तत्त्व असल्याचा 
निष्कर्ष सांगितला आहे (२.१). 


(३) आत्मन-त्रह्मन्‌ | 

प्रस्तावनेच्या अखेरीस, ' आत्मन्‌-ब्रह्मन्‌ ' संक- 
ल्पनेचा प्रपंचही शास्त्रीबुवांनी समर्थपणे केला आहे. 
आत्मन्‌ 

उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानाचा केंद्रबदू * आत्मन्‌ 
असे म्हणायला हरकत नाही. ह्याविषयीच्या चित- 
नाचीं सुरुवात शतपथब्नाह्मणातील शाण्डिल्यविद्येत 
आढळते (१०.६.३.२). “ सआत्मानमुपासीत ? असे 
आत्म्याची उपासना करण्यास सांगणारे वाक्य तिथे 
आहे. “ आत्मन्‌'विषयीच्या संकल्पनेच्या प्रारंभीच्या 
ह्या अवस्थेत तिची व प्राणसंकल्पनेची थोडी चुरस 
झाली असावी, आणि अखेर ह्या चुरशीत' आत्मन्‌ 'ची 


३७ 


सरशी क्षाली असावी, असे दिसते. झ्ाण्डिल्यविद्येत 
आत्म्याच्या वर्णनात ' प्राण ? हे आत्म्याचे शरीर 
असल्याचे ( प्राणशरीरम्‌ ), आणि ते आत्मन्‌ तत्त्व 
प्राणाचा आत्मा असल्याचे ( स प्राणस्य आत्मा ) 
वणिले आहे त्याबरोबरच पुरुषसंकल्पनेश्ी' समन्वय 
साधण्यासाठी हा आत्मा “ अन्तरीचा हिरण्मय पुरुष? 
आहे असे म्हटले माहे ( एवमयमन्तरात्मन्‌ पुरुषो 
हिरण्मयः) . हाच आशय जवळजवळ ह्याच शब्दांत 
पुन्हा छांदोग्य उपनिषदात (३.१४) “ सवं खल्विदं 
ब्रह्म ' अशी सुरुवात करून सांगितला आहे. मात्र 
तिथे हिरण्मयपुरुषाचा उल्लेख नाही. शतपथ- 
ब्राह्मण व छांदोग्य उपनिषद्‌ यांच्यातील हा संबंध 
झास्त्रीबुवांनी “1'112 00९17० ०01 850१1] 7& 
18 8 एभा8010 8७ ७०0००१७०३8 
016 6880106 0 ॥॥७ १०९४) ०. 00७ 
8०1 11 ॥०७ ए७४॥15908 ” * अशा समपेक' 
शब्दांत सांगितला आहे. 

“ आात्मन्‌ ' ह्या संकल्पनेचा आरंभ भ्रक्षवेदात 
इंद्रादिदेवता स्वतःला उद्देशून * अहम्‌ ' चा प्रयोग 
करतात त्यांत शास्त्रीबुवा मानतात. त्यांच्या मते 
« पूण ०१ 30008 18 8 870णाऱर्‍एए) 0 
0 "8181701 “ ”* शास्त्रीबुवांच्या ह्या कल्पनेत 
विचारांना एक निराळी .दिश्ा देण्याचे सामथ्ये आहे 
हे खरे. तथापि क्रग्वेदात एखाद्या मन्त्रात * विश्वा 
जातान्यभ्यस्मि मह्ठा ( साऱ्या सृष्टीपेक्षा मी मोठा 
भाहे) असे जेव्हा इन्द्र म्हणतो तेव्हा त्या वाक्यांत 
कल्पिलेले “ अहम्‌ , आणि “अहमेवेदं सवेम्‌ ' ह्या 
उपनिषत्वाक्यातील ( छां, उप. ७.२५.१ ) ' अहम्‌ ' 
अकाच पातळीवरील आहेत, असे म्हणता येणार 
नाही. तसेच “ अहं धनानि सं जयामि शश्‍वतः ? 
( ४. १०.४८.१ ) ह्या क्रग्वेदमंत्रातील “अहम्‌ ” 
आणि “स आत्मा? ह्या उपनिषत्वाक्यातील 
* आत्मन्‌ ' हे समानाथंक नाहोत. 


कळ 0605. 009128: नळा 
१. इमे वै लोकाः पू: । अयमेव पुरुषो योघ्यं पवते । सोञ्स्यां पुरि शेते । तस्मात्‌ पुरुषः । 


१३. ६-२. १« 


२. पुरिशयं सन्तं प्राणं पुरुष इत्याचक्षते १. 


१. २९ । 


३. एष उ एव प्राण: । एष हीमाः सर्वा: प्रजा! प्रणयति । १०. ५, २. १४ 


४. 111100१000101 पृ. ५८. 
५. 10710१पलॉ्०य पू. ४०, ३७. 


३. क्रग्वेद ८. १००. ४ 
७. छां. उप. ६. ८« 


२-4 


्रह्मन्‌ 
उपनिषदांत अंतिम सत्याला * ब्रह्मन्‌ ' अशीही 
संज्ञा आहे. ह्या संकल्पनेच्या विकासाचा आढावा 
शास्त्रीबुवांनी प्रस्तावनेच्या झेवटच्या भागात 
( पृ. ८८ व पुढे ) घेतला आहे. त्यांच्या मते 
* ब्रह्मन्‌ संकल्पनेचा आरंभ अथवेवेदाच्या ब्रह्म- 
सुकतात ' आढळतो. तत्पुर्वी क्रग्वेदकाळात * ब्रह्मन्‌ 
शब्दाचा उपयोग क्रषींनी देवतांच्या स्तुतीसाठी रच- 
लेले मंत्र अथवा सूक्त ह्या अर्थी होत असे. ह्या 
मंत्रांत वा सुक्‍तांत एक प्रकारचे दैवी सामथ्ये अस- 
ल्याची क्रषींना खात्री होती.' खुद्द देवांचे सामथ्यं- 
देखील ' ब्रह्मन्‌ ' वर अवलंबून असे. देवांच्या रथाचे 
घोडे जसे “ क्रता 'च्या साहाय्याने ( क्रनयुज्‌ ) 
तसेच '* ब्रह्मन्‌ 'च्या साहाय्याने जोडले जात ( ब्रह्म- 
युज्‌ ) . सूक्त-मंत्रांना हे सामथ्ये कशामुळे लाभत 
असे, ह्याविषयीचा विचार प्रस्तुत प्रस्तावनेत आढ- 
ळत नाही. ते सामधथ्यं त्या सुक्तमंत्रांत क्रषी जे 
सत्य सांगत असत, त्या सत्याच्या सामर्थ्यामुळे त्यांना 
प्राप्त होत असे. हा एक मननीय विचार प्रा. ल्यूडसं 
( 1,ण606718 ) यांनी भरपूर पुरावा देऊन मांडला 
आहे.' ब्रह्मन्‌ म्हणजे सत्य हे वेदिक काळातले एक 
समीकरण आहे, हे शास्त्रीबुवांनीसुद्धा शतपथब्नाह्मणा- 
तील.* सत्यं ब्रह्मेत्युपासीत '* हे वचन उद्धृत करून 
स्पष्ट केले आहे. ब्रह्मन्‌ ही एक प्रथमपासुन प्रभावी 
शक्‍ती मानली गेली असल्याने शास्त्रीबुवांचे मत असे 
बनले आहे की, उपनिषत्पुवेकाळापर्यंत आत्मन- 
संकल्पनेचा विकास ते एक अंतिम सत्य असल्याचे 
मानण्यात, आणि ब्रह्मन-संकल्पनेचा विकास ती एक 
वैश्विक शकती असल्याचे मानण्यात झाला. उपनिष- 
दांत ह्या दोन्ही संकल्पनांचे बेमाडूम एकीकरण केले 
गेले, (116 1168911128 ०1 1106 (७70. ण०'१8 
वैघ्याळ्ाा 810 0318010181 06४०७१०७०१ 
8100 808180 111085 061019 110 
एए९॥89त6 617100 80 ॥॥8/ ७॥1]0 116 
०७ तभा०७१ ॥॥७ 10080 7९819 


१, पैप्पलाद संहिता ८.९ 


२. “ ए'०' (७० ४७१६४ ७187० 188 8 1017 0०७॥०५.” 1॥7०१ए०101 
३. प. 1,16त018, ४8700७ ४०1७. 1 810 ॥1.. व 
५. 1॥"०तप्रलांठा, पृ. ९५ 

७. सत" ब्रा' १.१. १! 


४. शत” ब्रा' १०.६.३.१. 
६, ऐव* ब्रा १.६.७ 


नवभारत 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


० 0060! १९1०४७१ ॥७ ००80010 1०७९. 
ग॥प8 08 8शूव्वा8्िया 0 60२0४ 
वा88]]९०1७१ 71 ॥॥७ 801885 810 
प्रभा ॥6911701४8 19ए७ ७1७01]ए 0160- 
१७१ ४०४०४५॥७1) .' 
(४ ) क्रत-सत्य 

पुरुष, प्राण व आत्मन्‌-ब्रह्मन्‌॒ ह्या संकल्पनांच्या 
वैदिक काळातील विकासाचे दंन घडविताना 
शास्त्रीबुवांनी ' क्रला'चा ओझरता उल्लेख प्रस्ता- 
वनेच्या पृ. ३५ वर केला आहे. त्रश्वेदात * त्र ! 
आणि तदुत्तर काळी * सत्य ! ह्या संकल्पनेला वेदात 
जे असामान्य महत्त्व आहे, ते लक्षात घेता * क्लत- 
सत्या'ला प्रस्तावनेत योग्य स्थान दिले गेलेले नाही. 
्हग्वेदात “ क्त “ ह्या संकल्पनेला अनन्यसाधारण 
महत्त्व आहे. ज्या अग्नी, इंद्र इत्यादी देवता सव श्रेष्ठ 
म्हणून त्रववेदात वणिल्या जातात, त्या देवताच मुळी 
* क्नतजात * आहेत. त्यांचे शरीरसामध्ये * करता श्वर 
अवलंबून असल्याने त्या ' क्रनावृध्‌ ' आहेत. क्रनाने 
विषववाची उत्पत्ती आणि धारणा होते. क्रतामळे स्‌यं 
उगवतो, वारा वाहतो, आणि वृत्राने अडविलेले पाणी 
मोकळे होऊन पुन्हा नद्यांतून वाहू लागते. क्त 
म्हणजेच सत्य, आणि ह्या सत्याचा व देवांचा इतकां 
घनिष्ट संबंध आहे की, “ सत्यसंहिता वै देवा: ! 
अथवा, त्याच्याही पुढे जाऊन, सत्यमेव देवा:'* असें 
ब्राह्मणकाळात सांगितले गेले. क्रग्वेदात ' त्रहताला'? 
सवंश्रेष्ठ शक्‍ती मानले असले, तरी त्याला इंद्रादी 
देवतांच्यासारखे पुरुषविधत्व दिले गेले नव्ह ते-म्हणजे 
क्रृग्वेदात तह्ताला हात, पाय, तोंड असल्याचे उल्लेख 
नाहीत. क्रग्वेदोत्तरकाळी * इता (ऐवजी तपस्‌, 
प्राण, पुरुष, आत्मन्‌-ब्रह्मन्‌ ह्यांसारख्या संकल्पनांना 
प्राधान्य मिळाल्याने * क्रल-सत्य ' संकल्पना मागे 
पडली. उदाहरणार्थ प्राण हे अंतिम तत्त्व मानण्याचा 
काळ होता, तेव्हा सत्य हे प्राणात अधिष्ठित असते 
असे शिकविले गेले. द्यांपातपुत्र प्लक्षाकडे अरुणपुत्र 
अत्यंहाने आपल्या शिष्याला काही प्रश्‍न विचारण्यास 


पू. ८८ 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषदू 


पाठविले. त्याच्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना प्लक्षाने 
५ सत्य * म्हणजेच “ तपस्‌ ! असल्याचे सांगून हे तपस्‌ 
बलखूपी प्राणात अधिष्ठित असल्याचे सांगितले. प्राण 
हा मात्र स्वयंप्रतिष्ठ, तो कशात प्रतिष्ठित आहे 
असा पुढचा प्रश्‍न (अतिप्रश्‍न) विचारायचा नाही. 
तो विचारला असता तर विचारणाऱ्याचे डोके 
तुटून खाली पडले असते. ' 


मूळ ग्रंथ (पू. १-५२४) 

वर म्हटल्याप्रमाणे “ मंत्रत्राम्हणोपनिषद्‌ या 
ग्रंथात उपनिषदांत जे अध्यात्मदर्शन अथवा ब्रह्म- 
दश्षंन घडते तत्सदृश, तन्मूलस्वरूप, अथवा तद्बीज- 
भूत्त जेवढा भाग उपनिषत्पूवेकाळीन वाडूमयात 
म्हणजेच संहिता व ब्राम्हणे ( आणि आरण्यके ) 
ह्यांत मिळतो त्याचा एक सावंभोम संग्रह ( 8010- 
७७0 ... ०४॥8ए81ए७]१, पृ. १०५ ) शास्त्री- 
बुवांनी केला आहे. अशा तर्‍हेचा संग्रह पूर्वी क्षालेला 
. नंव्हता.' उपनिषदांत आढळणाऱ्या तत्त्वज्ञानाची बीजे 
मंत्र-ज्ञाह्मणांत आढळत असल्याचे काही विद्वानांचे 


मत होते, आणि. तशी काही वचने दाखविलीही 


जात; परंतु ह्या साऱ्या वचनांचा एकत्र संग्रह करून 
प्रेसिद्ध करण्याचा व्यासंगी उद्योग पूर्वी कुणी केला 
नव्हता. शास्त्रीबुवांच्या ह्या प्रकाशनाने ही सारी 
वचने एकत्रितपणे वाचून त्यावर विचार करणे 
बॅभ्यासकांना सोयीचे झाले, 

- ह्या साऱ्या एकत्रित केलेल्या वचनांची प्रथम 
(१) अग्नी, इर, सोम, . इत्यादी देवता; (२) 
परमात्मा; (३) सृष्टी; (४) शारीर; (५) जीव- 
गती; (६) घमंतत्त्व; (७) श्रेयस; आणि (८) 
प्रणव, अश्ली विषयवार विभागणी करून नंतर 
वैदिक वाड्मयाचा जो कालानुक्रम साधारणपणे 


मानण्यात येतो, तदनुसार ती छापली आहेत. प्रत्येक. 


विषयावरची वचने देताना त्यांच्यातील आशयानु- 
सार- जसे, अग्निदेवतेविषयी वचने देताना “ देव एव 
त्विक्‌ पुंरोहित*च, वैश्वानरो जनाधार! सर्वाग्नि- 
मूलं च, द्यावापूथिव्योः पतिः' इत्यादी- त्यांची 
जुळणी करून त्याप्रमाणे ती दिली आहेत. त्यामुळे 


ह्या वचनांतील आशय समजणे हा जसा एक मोठा. 
र्या डाय आ ििशिशाकाशािाथावाथवविविथ द 


1. 3. 


फायदा होतो, तसेचं ह्या ग्रंथासाठी शास्त्रीबुवांनी 
ही वचने कोणत्या कारणासाठी निवडली तेही 
सहज समजते. मूळ वचनांनंतर त्यांवरील उपलब्ध 
भाष्य ( मुख्यत्वे सायणाचार्याचे ) छापले आहे. 
सायणाचार्यांनी केलेला अर्थ- विश्लेषतः क्रग्वेद- 
मंत्रांचा- जरी नेहमीच स्वीकारता येत नसला, तरी 
एखाद्या मंत्राचा निदान एकतरी .अ्थ तेवढयावरून 
समजण्यास निश्चित मदत होते. वाचकांची ही 
सर्वे सोय काळजीपूर्वक केल्यानंतर एक बारीकशी 
सोय क्ररण्याचे मात्र राहून गेले आहे. अग्नी, इंद्र 
इत्यादी विषयांचे नाव जर पृष्ठांच्या शीषेभागी 
छापले असते, तर एखाद्या विषयावरील वचने कुठे 
सुरू होतात ते पहाणे सोपे झाले असते. ह्या त्रुटीची 
जाणीव होताच ' सृष्टी ' ह्या विषयापासून मात्र 
(पृ. २७४व पुढे ) विषयाचे नाव पृष्ठाच्या शोर्ष- 
भागी देण्यास सुरुवात केली. आहे. चूक लक्षात 
येताच.ती दुरुस्त करणे- त्यामुळे ग्रंथात थोडी विसं- 
गती निर्माण झाली तरी- ही गोष्ट स्तुत्य आहे. 


मत्त्रत्राह्मयोपनिषदांत देण्यासाठी संहिता व 
ब्राह्मणे यांच्यातील वचनांची निवड करताना शास्त्री- 
बुवांनी जाळे फारच विस्तार करून टाकले आहे. 
ह्या ग्रंथाचे स्वरूप सावंभौम वा अतिशयेन संग्राहक 
(७३७०8४०) करण्यासाठी त्यांना कदाचित' 
त्याची आवइ्यकता वाटली असेल. “न घेतला असत! 


तरी चालले असते ' असा मन्त्र ग्रंथात आला तरी 


हरकत नाही, पण * घ्यायला हवा होता, असा मात्र' 
एकही मंत्र सुटू नये, अशी त्यांची दृष्टी असावी. 
परंतु हे मान्य करूनही असे म्हणावेसे वाटते की, 
उपनिषदांतील तत्त्वचिन्तनात्मक मुख्य विषयाक्ली' 
संबंध न दिसणारे अनेक मंत्र ह्या संग्रहात समाविष्ट 
करण्यात आले आहेत. 


ग्रंथाची सुरुवात अग्निदेवतेला उद्देशून रचलेल्या 
मंत्रांनी केली आहे. मथळा आहे : “ परमात्मा 
अग्न्यादिदेवरूपः”, आणि तळटीपेत खुलासा केला, 
आहे तो असा : संहिता व ब्राह्मणांतून अनेक ठिकाणी 
अग्नी, इंद्र, वरुण इत्यादी देवतांची ते सववज्ञ, सवंकत, 
सर्वान्तर्यामी, सवेदेवतात्मे इत्यादी परमात्म्याला, 


१. मा स्म प्राणमतिपृच्छ । . . . यद्वे-ब्रह्मचारिन्‌ प्राणमत्यभ्रक्ष्यः/मूर्धा.ते व्यपतिष्यत्‌ । तैत्ति. ब्रा. 


य डे क १ ७, रत द्‌ 


४७ 


लागू पडतील अशा लक्षणांनी वणंनें केली आहेत. ह्या 
देवतांची अक्षी परमात्मलक्षणे जिथे स्पष्टपणे प्रतीत 
होतात ( परमात्मलक्षणं स्पष्ट प्रतीयते ), ते मन्त्र 
ह्या ग्रंथात उद्धृत केळे आहेत. 

अशी प्रतिज्ञा केल्यावर मग ग्रंथाचे सुरुवातीसच 
* अग्तिमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ ॥। ' हा जो क्रग्वेदसंहितेतील पहिला 
मन्त्र दिला आहे, त्यात अग्नीचे सर्वज्ञत्व, सर्वकतृत्व 
इत्यादींपैकी कोणते ' परमात्मलक्षण ? स्पष्टपणे 
जाणवते को ज्यामुळे तो मन्त्र प्रस्तुत ग्रंथात, घेणे 
योग्य म्हणता येईल ? 

ह्याउलट पृ. २७४ वर 'सृष्टिः ह्या विषया- 
संबंधी मंत्र देताना दिलेला पहिलाच मंत्र असा आाहेः 
“ एक एवाग्निवहुधा समिद्ध एक: सूर्यो विश्वमनु 
प्रभूत: । एकेवोषा: सर्वमिदं वि भात्येकं वा इदं वि 
बभूव सर्वेम्‌ ॥' (क. ८५८.२ ). अनेकांत एक 
किवा एकाचे विशवव्यापित्व पाहण्याचे हा मंत्र एक' 
उत्कृष्ट उदाहरण आहे. विज्षेषत: , त्यातील शेवटच्या 
पादातील वि-भू या क्रियापदाच्या रूपाचा प्रयोग 
लक्षात घेण्यासारखा आहे. त्यामुळे हा मंत्र अत्यंत 
योग्य वाटतो. 

अग्नी, इंद्र इत्यादी देवतांना त्यांची स्तुती 
करताना ते इतर देवतांपेक्षा श्रेष्ठ असल्याचे काही 
ठिकाणी म्हटले असले, तरी तेवढ्याने त्यांचे पर- 
मात्मस्वरूप सिद्ध होत नाहो; किवा त्यांतील प्रत्येक 
देव इतर सर्वे देवांचा आत्मा अहे, असेही त्यावरून 
म्हणता येणार नाही. ह्या सर्व देवता स्वतंत्र नसून 
त्या एकाच देवाची निरनिराळी नावे आहेत, हो 
कल्पता नंतरची आहे ( क. १. १६४. ४६ ), पृष्ठ 
२- वर क. १. ५९. ३ हा मंत्र दिला आहे. त्यात 
वैश्वानराग्नीला “नृतम' म्हटले आहे. परंतु 'नृतमा'ने 
पुरुषोत्तमाची कल्पना सूचित होते असे म्हणणे 
चुकोचे ठरेल, सायणाचाय़रेंही तसा अर्थ करीत 
नाहीत. “* नृतम * म्हणज * अतिशयेन सवेषां नेता! 
एवढेच ते म्हणतात. 

पृ. ५-वर त्रइग्वेदसंहितेच्या दुसऱ्या मंडलातील 
पहिली क्रचा उद्धत केली आहे. क्रचेची सुरुवात 
“ त्वमग्ने ययुभिः... ( जायसे ) ' अशी असुन मग 
अग्नीची पाणी, पाषाण ( अडमन्‌.) व वनस्पती 
( वनेभ्यः, ओषधीभ्यः) अश्शी निरनिराळी उत्पत्ति« 


नवभारत 


फेब्रु.--मार्च, १९८१ 


स्थाने सांगितली आहेत. ह्या त्र्वेला “ सर्वत्र द्युजल- 
वनादिष्वाविर्भवनशील: ' असा जो मथळा दिला 
आहे, त्यामुळे वाचकाची दिश्लाभूल होणे शक्‍य आहे. 
मथळ्यावरून क्रचेत अग्नीचे द्युलोक हे उत्पत्तिस्थान 
असल्याचे सांगितल्यासारखे वाटते. पण तसे ते सांगि- 
तेले नाही मंत्रातील * द्युभिः' शब्दाचा द्युलोकाशी 
संबंध नाही. क्रचेत * द्युभिः ' शब्दाने अग्नी (दर) 
दिवशी ( मंथनाने ) उत्पन्न होतो, असे सांगितले आहे. 
सायणाचार्यही ' द्युभिः' पदाचा * दिवस ? असाच 
अर्थ देतात ( युभिः यागदिवर्सनिमित्तभूर्त: जायसे 
यागा्थ मथनेन उत्पद्यस इत्यर्थ: । यद्ा । तादृर्शेदि- 
वसे: सहितो जायसे | ), भआपः, अश्मन्‌ व ओषधय: 
ही अग्नीची तीन उत्पत्तिस्थाने प्रसिद्ध आहेत. त्यां- 
वरून तो * सवंत्र  आविर्भवनज्लील असल्याचा प्रत्यय 
येत नाही. अग्नीच्या ह्या वर्णनात * सवेत्रगम्‌ ! च्या 
कल्पनेचे बीज असेलसे वाटत नाही. 


प्रस्तुत ग्रंथात वरुणविषयक मंत्र पृ. ७४-८६ वर 
दिले आहेत. “मित्र' हा स्वतंत्र विषय केलेला 
नाही. वरुणनंतर विष्णु ( पू. ८६-९३ ) व 
सवितू (पू. ९३-१२० ) यांच्याविषयीचा मंत्र- 
ब्राम्हणभाग देऊन झाल्यावर * द्यावापूथिव्यौ 
विषयी पृ. १२१ वर मंत्र देण्यास सुरुवात करण्या- 
पुर्वी पृ. १२०-१२१ वर मोठी तळटीप दिली आहे. 
तोत सवित्‌, मित्र, मित्रावरुणौ, पूषन्‌ु, भग, अपां 
नपात्‌ व सूर्य यांच्यासंबंधीची फक्‍त त्रश्ग्वेदसंहितेत 
आढळणारी विशेषणे बहुनांशी मूळ मंत्रात आहेत 


तशीच, परंतु काही ठिकाणी त्यांचा अनुवाद करून 
दिली आहेत. 


ही विश्षेषणे देण्यापूर्वी 
आला आहे. त्यात वरील 
विषय न करता त्यांचा त 


ल्या जाणाऱ्या देवतांत 
आदित्यत्वात्‌ ) आणि त्या 
त्मिकत्वात्‌ ) त्यांच्यासंबं- 
तंत्रपणे उद्धृत केला नाही. 
गणना होत असली, तरी 


धीचा मंत्रत्राह्मणभाग स्व 
वरुणदेवतेची आदित्यांत 


मन्त्रत्राह्मणोपनिषद्‌' 


त्याचे महामहिंत्व भॅहेंग्वेदात स्वतंत्रपणे प्रकाशत 
असल्यामुळे त्याचा मात्र स्वतंत्र विषय केला आहे. 

ह्या खुलाशावर अनेक आक्षेप घेणे शक्‍य आहे. 
प्रथम म्हणजे ह्या खुलाशात * आदित्य ' म्हणून 
ज्या देवतांचा नामनिर्देश केला आहे त्यात ज्यांचे 
नाव यायला हवे त्यांचा उल्लेख नाही; आणि 
ज्यांचे नाव यायला नको त्यांचा उल्लेख झाला आहे. 
शास्त्रीबृवांनी ह्या तळटीपेत फक्त क्रग्वेदसंहितेतील 
मंत्रांचा विचार कैला आहे. तेव्हा क्रग्वेदापुरते 
बोलायचे झाले, तर त्या संहितेत एके ठिकाणी सात 
आदित्यांचा' आणि दुसर्‍या ठिकाणी अदितीच्या 
आठ पुत्रांचा उल्लेख झाला असला ( अष्टी पुत्रासो 
अदितेः १०.७२-.८ ),' तरी त्रदग्वेदात ज्या एकाच 
ठिकाणी त्यांचा नावानिशी उल्लेख आहे तिथे ते 
सहाच - वरुण, मित्र, अयेमन्‌, भग, अंश व दक्ष 
सांगितले आहेत ( २.२७.१ ). तेव्हा हे स्पष्ट 
व्हावे कौ, तळटीपेतील आदित्यांच्या परिगणनेत 
अर्यमन्‌, अंश व दक्ष यांची नावे देणे अत्यंत भाव- 
इयक होते. विज्षेषतः * अयेमन्‌ ' चे नाव तर मुळीच 
गळायला नको होते. आदित्य जरी सहा असले तरी 
वरुण, मित्र व अर्यमन्‌ ह्या तिघांचाच कित्येकदा 
एकत्र उल्लेख असतो ( क. २.२७.८; ५.६७.१; 
१०.१८५.१ ) . तळटीपेत आदित्यांच्या यादोत जशी 
वरील तीन नावे यायला हवी होती, तशीच त्यांत 
अपां नपात्‌, पूषन्‌ व सवितृ यांची नावे यायला नको 
होती. सवित्याचा उल्लेख एकदा ( ८.१८.३) भग, 
मित्र, वरुण व अर्यमन्‌ यांच्याबरोबर झाला असला, 
तरी त्याचा ' आदित्य ' म्हणून स्पष्ट उल्लेख नाही.' 
दुसरा आक्षेप असा की, क्ूग्वेदापुरते बोलायचे 
झाल्यास ह्या सवे देवतांना सुर्यात्मक म्हणणे योग्य 
नाही. तळटीपेतील यादीत सूर्याचाही उल्लेख आहेच; 
आणि तो एकटा ' सूय ! देव आहे, इतर नाहीत. 
तिसरा आक्षेप असा कौ, आदित्यांतले दोघे मित्र 
व वरुण हे जणू एकरूप असावेत इतके त्यांचे 


> 


१. देवा आदित्या ये सप्त ९.११४. २. 


8१ 


उल्लेख जोडीने येत असतात. तेव्हा त्यांतील वरुण 
या देवतेचा स्वतंत्र विषय करून मित्राला तळटीपेत 
स्थान देणे योग्य नव्हे. ' वरुण: ! ह्याऐवजी “ मित्रा- 
वरुणौ' असा जोडनावाचा विषय केला असता तर 
आक्षेपाला जागा राहिली नसती. शेवटी थोडे तपशि- 
लात जाऊन एक उणीव दाखवायची म्हटले तर 
ह्या तळटीपेत मित्र ह्या देवतेच्याविषयी जो चार 
विशेषणांची अत्यंत त्रोटक माहिती दिली आहे, 
त्याऐवजी स्वतंत्रपणे मित्राला उद्देशून असलेले 
त्रग्वेदातळे एकुल्ते एक सूक्त ( ३.५९ ) संपुण 
द्यायला हवे होते इतक्या योग्यतेचे ते आहे. 

पू. २०५ वर परमात्मा प्रकरण सुरू करून ते 
२७३ पृष्ठावर संपवले आहे. तळटीपेत म्हटले आहे 
की ह्या प्रकरणात, तसेच त्यापुढील 'सृष्टिः ', ' यज्ञ: 
ह्या प्रकरणांत केवळ परमात्मपर असा जो आम्नाय- 
भाग आहे तो उद्धृत केला आहे. त्यामुळे ह्या 
प्रकरणांतून परमात्मपर नसलेला असा जो भाग 
आढळतो तो आला नसता, तर योग्य झाले असते. 
उदाहरणाथं, पृष्ठे २१७-२१८ वर क. १. १६४. 
२६-२९ ह्या क्रचा दिल्या आहेत. ह्या कचा 
निश्‍चितच प्रवग्येविधीसंबंधी असुन त्या विधीसाठी 
ज्या गायीचे दूध काढायचे तिचे, ज्या भांड्यात दूध 
तापवायचे त्याचे, ज्यांना दुधाचा हवी द्यायचा त्या 
अश्विना देवतांचे आणि दूध तापविताना होणाऱ्या 
आवाजाचे ह्या क्रचांत उल्लेख आहेत: शास्त्री- 
बुवांनीदेखील ह्या क्रचांना “ सुदोग्धी गो: ' असे 
सुचक शीषेक दिले आहे. असे असताना ह्या क्रचा 
परमात्पर कश्या होतात ? 

शास्त्रीबुवांनी त्यांच्या प्रस्तावनेत क्रतविषयक 
विचार फार थोडक्यात आटोपता घेतला आहे. मूळ 
ग्रंथ देतानाही त्यांनी क्रताला व सत्याला फार थोडी 
जागा म्हणजे एकंदर दोन पृष्ठे ( क्रत- पृ. ४१८; 
सत्य- पृष्ठ ४१९) दिलो आहेत. भारतीय संस्कृतीत 
आणि उपनिषदांतील तत्त्वज्ञानविषयक विचारात 


२. अथवंवेदातसुद्धा आठ ( अदितिः अष्टपुत्रा ) ८.९.२१. 

३. क्व. ६.४९.१ येथे अग्नीचा वरुण व मित्र यांच्या जोडीने उल्लेख आहे. पण अग्नि आदित्य 
ठरत नाही ( सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि: ). 

४. 1,0०९१७!8, ४७1108. 0. 3062-363. 


न. भा. ६ 


श्रे 


'ह्त- सत्याला जे महत्त्व आहे ते पाहता हे योग्य 
“झले नाही. मित्र व वरुण ह्या भिन्न देवता असल्या, 
.तरी त्या जणू एकजीव असाव्यात इतके त्यांचे 
साहचये प्रतीत होते. त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा 
.आम्नायग्रंथ -एका शीषंकाखाली- मित्रावरुणा- 
द्यायला हवा होता, असे वर सांगितले. क्रद्त व सत्य 
है दोन शब्द तर .जवळजवळ एकाथंवाची. तेव्हा 
,तद्विषयक आम्नायग्रंथ एकाच शीषेकाखाली द्यायला 
हवा होता हे ओघाने आलेच. तसे केले असते, तर 
सध्या जसे एका मंत्रात ( क. १०. ८५. १ )- 
सत्येनोत्तभिता भूमिः सुर्योणोत्तभिता द्यो: । क्रतेनादि- 
त्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रित: | - एका 
पादात सत्याचा आणि एका पादात क्ताचा उल्लेख 
आहे. तरी तो मंत्र * सत्यम्‌ ' ह्या विषयात घेतला 
गेला आहे पणं “ क्रतम्‌ ' ह्या विषयात मात्र नाही- 
अशी त्याची जी भझोढाताण झाल्यासारखी वाटते, 
तझ्षी ती झाली नसती. 

€ घू्वतम्‌ ! विषयीचे मंत्र निवडताना त्या शब्दाचा 
.श्रहृग्वेदात जय़ा अनेक मल्त्रांत उल्लेख झाला आहे, 
त्यांतळे फारच थोडे विचारात घेतले गेले आहेत. 
'त्याखेरीज “प्र्त ' शब्द असलेली जी सामासिक 
.पदे मंत्रात आढळतात-- जसे, .' त्रद्धतावसु ', * घट्वत- 
“जुर्‌ ', * क्वतस्पृश्‌ '; * तत्तयुजू ?, * ४तजात ? (किवा 
“झहतप्रजात ' ) इत्यादी-किवा इतर काही वाक्‌- 
प्रयोग जसे, “ क्रतस्य प्रशिष?, * व्रतस्य तन्तुः !, 
* क्लूतस्य गोपाः ', * त्ह्रतस्य योनि: किंवा * क्रतस्य 
सदनम्‌ * इत्याद्रो-आढंळतात, त्यांचा विचार झालेला 
दिसत नाही, तसा तो झाला असता तर 'क्रत-सत्य? 
ह्या विषयासाठी शास्त्रीबुवांना अनेक पृष्ठे द्यावी 
'क्ागली असती. आणि तशी ती देणे, प्रस्तुत ग्रंथाच्या 
.रचनेच्या दृष्टीने योग्य झाले असते. उपनिषदांत 
“ ब्रह्मन्‌ ' हा शब्द अंतिम तत्त्ववाचक म्हणजे तत्त्व- 
श्चानविंषयक आहे. न्ग्वेदात त्या शब्दाला तो अर्थ 
'नाही. तेथे.काही संदर्भात त्या शब्दाला * रक्षण कर- 
ण्याचे सामथ्यं असलेले क्रषीचे सुकत? (उदा. विठवा- 
मित्रस्य रक्षति ब्रह्मेदं भारतं जनम्‌ क्र, ३.५३.१२ ) 


4 1,प१0०18, एक्षप्रा, ऱ!. 662. ह 


नवभारत 


फेब्र.--माचे, १९८१ 


असा अर्थ आहे. कगेदातील * ब्रह्मन्‌! चा हा अथथ 
अर्थातच उपनिषदांतोल * ब्रह्मन्‌'ला नाही. परंतु उप- 
निषदांत “ ब्रह्मन्‌ ! हे परमतत्त्व होऊ शकले, कारण 
क्गवेदकाळी “ ब्रह्मन्‌ 'मध्ये त्या काळचे अत्यूच्च तत्त्व 
जे :त्रज्ञ ' ते साठविलेले होते अशी प्र्ष्षींची धारणा 
होती '..  - 

"प. ४७४ वर ' दानम्‌ ' नावाचे प्रकरण सुरू 
झाले आहे. ह्या प्रकरणाचे नाव “ दानम्‌ू? असे न 
देता “ पुतंम्‌ असे दिले असते, तर ते अधिक समर्पक 
झाले. असते. ह्या प्रकरणात जो आम्नायभाग दिला 
-आहे त्यात पृ धातुवरून साधलेली ' पृणाति !, 
“पृणन्तं :( किवा अपृणन्तं), * * पृणीयातू्‌?, “ पूृणीतः 
अशी' रूपे अनेकवार आली आहेत. त्या मानाने 
* ददाति ? चा उपयोग दोनदाच झाला आहे. 

पृ. ४८२ वर * अधमंस्वख्पम्‌ * हा विषय सुरू 
झाला आहे. त्यात पृ, ४८३ वर क्र, १०.५.७ हा 
'मंत्रका दिला माहे, ते कळत नाही. त्या ,मन्त्राचा 
भधर्मांशी संबंध नाही. तत्वेच्या सुरुवातीचा 
* असत्‌ ' हा शब्द अधर्मवाचक नाही. क्रचेंचा समग्र 
अर्थ काहीसा संदिग्ध असला, तरी “ असच्च सच्च 
परमे व्योमन्‌ * हे एक सृष्टीच्या आरंभीच्या स्थितीचे 
-वणंन माहे, एवढे स्पष्ट आहे. तसेच, तिसर्‍या पादात 
आरंभीच्या त्या काळी अग्नी हा ' क्रता "मुळे 
म्हणजे € सत्य ” सांगणाऱ्या सुक्‍तांच्यामुळे प्रथम 
जन्मला असे म्हटले आहे. ह्या सर्वांचा अधर्माशी 
संबंध कसा असेल ? | 

अतिव्याप्तीचा हा दोष मान्य करूनही झास्त्री- 
बुवांचा प्रस्तुत ग्रंथ अभ्यासकांच्या दृष्टीने अत्यंत 
स्वागताहे आहे, हे कबूल करायला हवे. उपनिषदां. 


७ ्ळ 


तील तत्त्वज्ञानाला भाघारभूत ठरू शकतील भ्या सर्वे 


*आम्नायवचनांचा संग्रह करावा ही कल्पनाच उदात्त 
आहे. शास्त्रीबुवांनी ती कृतीत उतरवन वैदिक 


वाडूंमयात येणाऱ्या नानाविध विषयांवरील माहिती 
कालानुक्रमे अभ्यासण्याचे साधन संशोधकांना उपँ- 


लब्ध करून दिले, ही त्यांनी वेदाभ्यासकांना 
मोठी देणगी, आहे. त प्त 


चारिका 


तकंतीर्थ लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी यांनी पारंपरिक भारतीय पाठझालांतील अभ्यासक्रमाचे केलेले 
वर्णन ह्या अंकात अन्यत्र आले आहे. (पहा पू. एक ) त्याच्यांशी बाराव्या शतकातील ऑक्स्फड 
विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाची तुलना करणे उद्बोधक ठरेल. 
ऑक्स्फर्ड येथील अभ्यासक्रम असा होता : 
सात “ उदार कला क 
व्याकरण, तकंशास्त्र, अलंकारशास्त्र, संगीत, अंकगणित, भूमिती, ज्योतिष... 
त्रिविध तत्त्वज्ञान 
नैतिक, तत्त्वमीमांसक (मेटॅफिझिकल), निसर्गविषयक 
दोन भाषा 
ग्रीक; हिब्रू 
अध्ययन-अध्यापनाची भाषा अर्थात्‌ लॅटिन होती. | 
अभ्यासक्रम सात वर्षांचा होता. तो यशस्वीपणे पार पडल्यावर “ मास्टर ऑफ्‌ आटंस्‌ * हा 
पदवी मिळत असे. त्यानंतर विद्यार्थी उच्चतर शास्त्रांकडे वळावेसे वाटले तर वळत असे. ही शास्त्रे 
म्हणजे कायदेशास्त्र (लॉ), वेद्यक भाणि धमंद्यास्त्र (थिञलॉजी) हे सर्वोच्च शास्त्र. मुळापासुन सबंध 
अभ्यासक्रम पार पाडण्यासाठी साधारणपणे १३ वर्षे लागत. 
- इ. स. १३५० च्या सुमारास प्रसिद्ध झालेल्या निसर्ग-तत्त्वज्ञानातील /। गती ह्या विषयावरील- 
एका ग्रंथाची प्रकरणे अश्ी आहेत: ळे, अ 
१. गती आणि काल यांच्या व्याल्या; .२. अविभाज्य मूलतत्त्वे (एल्मिन्टस्‌) आणि मिश्रणे 
यांच्यातील उत्पत्ती विषयीची अपरिचित परंतु अभिनव नव्हे अशी चर्चा; ३. परिवतंनाविषयीची चर्चा ; 
४. वृद्धी आणि क्षय यांच्याविषयीची चर्चा; ५. स्थलांतराविषयीची चर्चा; ६. गतिमान वस्तूंमध्ये 
शक्‍य असलेल्या वेगांची प्रमाणे; ७. महत्तम आणि लघुत्तम यांच्यामधील भेदाविषयी. 
._ ज्या प्रकारच्या समस्यांवर शास्त्राथे करण्यात येत असे त्यांचे एक उदाहरण असे : साक्रेटिस 
इतर कुणी नव्हे, पुढील विधान करीत आहे. : “ सॉक्रेटिस .खोटे बोलत आहे.” 
दुसरा विषय असा : एकाचवेळी एकाहून अधिक देवदुत एकच जागा व्यापू शकतील का ? 
एक साधारणपणे कठीण असे गुणाकाराचे उदाहरण : 
. .७०0> 1011 > 0-5? 
ह्याचे उत्तर : (धरणा, «२ एग) 
पायर्‍या अक्ला : शि 
006 >. ॥ 5: 1॥1)006 
"त, > 015 ९0)». ' 
शा. > या 
एषा, »>>ता 
, (दश्नमान पद्धतीप्रमाणे हे गंणित असे आहे : ३४८ > ६) 
ऑक्स्फडंचे शास्त्री बोलताना किती काळजीपूर्वक शब्दयोजना. करीत याचे एक उदाहरण : 
इ. स. १२६६ मध्ये ऑक्सफडंचे तीन शास्त्री, तिसरा हेन्री ह्या राजाकडे एक परवानगी 
मागायला गेले. शहराभोवतालच्या तटामध्ये एक दरवाजा बसविण्याची परवानगी त्यांना हवी होती, 
राजाने त्यांना विचारले, ' तुम्हाला काय पाहिजे ? 


आवा” 
"उत" ४ झं. 
डर ऊएऊ” 
-पऐओरऊऑ अंक 
“वक्र ्छ्ञ 


नगघड चज, 

"“रढडटष्ण त्य 

-पंफयभम४सिरळठनश 
"चस 


अनुक्रमणिका कळला तान ह 
ज्य मराठी विकास संस्थेदट्ा 
सयगणद 


8४ 


नवभारत फेत्र.-मार्च, १९८१ 


पहिला शास्त्री : आमची विनंती अक्षी आहे, कौ शहराच्या तटातुन जाण्यायेण्यासाठी एक 


दरवाजा बनविण्याची परवानगी आम्हाला असावी. 


दुसरा शास्त्री : नाही. दरवाजा बनविण्याची परवानगी आम्हाला नको. कारण दरवाजा बनविणे 
हीं प्रक्रिया आहे आणि तिची परवानगी आम्हाला मिळाली तर आम्हाला कायमचे दरवाजा बनवीत 


रहावे लागेल. आमचा दरवाजा कधी वनणार नाही. तेव्हा आम्हाला बनलेला दरवाजा पाहिजे. 


तिसरा शास्त्री : नाही. आम्हाला बनलेला दरवाजा नको. कारण बनलेला दरवाजा अगोदरच 


कुठेतरी अस्तित्वात असणार. तो भलता दरवाजा आम्हाला नको. 


तेव्हा राजाने त्यांना सांगितले, की तुम्ही आता जा आणि तुम्हाला काय पाहिजे ते पक्के 


केल्यावर परत या. 


तीन दिवसांनी त्यांचे एकमत झाल्यावर ते परतले. त्यांनो आपली विनंती अश्ली मांडली : 


आम्हाला दरवाजा बनविणे सिद्धीला देण्याची परवानगी पाहिजे. (४७ 88] 0९१1588101 


५७७ 00 1081112 01 9 ४७6 "18 060 11906.) 


राजाने ती त्यांना दिली. 
मॉक्स्फडंच्या एका आचार्यांचा विद्यार्थ्याला उपदेश : 
तुम्ही अमर असल्यासारखे अध्ययन करा; तुम्ही उद्याच मरणार आहा असे समजन जगा. 


॥॥॥१,१1॥1॥८ 1८)५॥॥॥६ ॥॥॥[ $ 
7०७, 3839107901 1'€5£॥11€2 ॥॥1115 0२. 1.111(€6 


- २८४५. शी. & शळ०/ - 
2823, $॥त. ७०शाठा०००] ॥॥००७॥2 १००0, 
ण1२१॥७]-416 410 
(114 प4848प् प) 
177 ०76 : 2291 (5 111169) ला'छा : ११ ४॥०५-.]॥॥॥]२१॥१ 7 
ग'७]७४ : 0193-206 1॥॥॥॥॥॥ 
]शह्यार्णर्तणळ& & प्हिळाोवळ र्ण 
€. 1२10190102, (»”0989॥137प3ा2, ॥॥171)1110॥, 1"11२1) 


छाणराडाराता धाय 060॥"॥'0ष रार मी 
-: ठेठ्पा087 00000:- 
79, वषा ञिच्चशया, 70 मळा, (धवाचयाचा ७6: 
807134४-400 021 गाल 
1७०6 : 232147 810 233147 गर : 011-4809 छत 


यशदावंतराव चव्हाण 


तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : शास्त्र आणि शस्त्र 


महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध विद्वान तकेतीर्थ॑ लक्ष्मण- 
शास्त्री जोशी यांचा या महिन्यात ८० वा वाढदिवस 
साजरा होत आहे याबद्दल त्यांचे मनःपुर्वक अभि- 
नंदन ! या निमित्ताने त्यांच्यासंबंधी गेली ५० वर्षे 
माझ्या मनात वसत असलेला आदरभाव व्यक्‍त 
करण्याची महंत्त्वपूणे संधी मला मिळालेली आहे. 

मी तकंतीर्थांना प्रथम पाहिले ते १९३० च्या 
कायदेभंगाच्या आंदोलनात, कराड येथील कृष्णेच्या 
घाटावर भरगच्च गर्दीच्या एका सभेत, वाईच्या 
प्राज्ञषपाठशाळेचा एक तरुण शास्त्री महात्मा गांधीं- 
च्या असहकाराच्या चळवळीस आपले प्रेरणादायक 
विचार मांडीत होता, उघड्या अंगावर बंगाली 
पद्धतीने घेतलेली खादीची शाल, चेहऱ्यावर विद्वत्तेचे 
प्रखर तेज, अशी त्यांची मी पाहिलेली मूर्ती मला 
आजही आठवते. आणि त्यांच्या त्या दिवशीच्या 
व्याख्यानातील एक वाक्य माझ्या मनात कायमचे 
घर करून राहिले आहे. ते सांगत होते, “ मी माझ्या 
गखूंच्या पायाशी बसून सहा शास्त्रांत पारंगत 
झालो आहे. आणि आता मला या शास्त्रांचे रूपां- 
तर शास्त्रांत करावयाचे आहे. ही मोठी शास्त्रे आता 
शस्त्रे बनली नाहीत, तर हिंदुस्थानात कायमची 


गलामगिरी राहील. ” भारताच्या पारतंत्र्याची 
कारणमीमांसा इतक्या थोड्या व नेमक्या शब्दांत 
त्या चळवळीत 


केलेली मी पूर्वी ऐकली नव्हती. 
त्यांचा माझा परिचय झाला. पुढे क्रमाक्रमाने परि- 
चयाचे रूपांतर राजकीय सहकाय व हळूहळू गाठी- 
भेटीत व पुढे मंत्रीत झाले. 

गेल्या पन्नास वर्षांच्या या काळात त्यांच्याशी माझा 
निव्वळ राजकीय संबंध आला असे नव्हे तर, त्यांच्या 
साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्याशीही माझा संबंध येत 
गेला. शास्त्रीबुवांचे व्यक्तिमत्त्व हे एक स्वतंत्र शैलीचे 
आकर्षक व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांचा जसा भारतीय 
संस्कृती, इतिहास, साहित्य व तत्त्वज्ञान यांचा गाढा 
हप्रासंग आहे तसाच माक्‍सेवादी व इतर पाहिचमात्त्य 
तत्त्वज्ञान व इतिहासाचा खोल अभ्यास आहे. या 
सवे व्यासंगातून जे व्यक्तिमत्त्व उभे राहते, ते एक 


प्रकारचे अपुवे असे व्यक्तिमत्त्व आह. त्या व्यक्‍्ति- 
मत्त्वाला तीक्ष्ण बुद्धिमत्तेची व समतोल विचार- 
शक्‍तीची क्षालर लागली आहे. 

त्यांच्या जीवनामध्ये राजकीय विचारांची वाढ 
एका विशिष्ट पद्धतीने झाली आहे. १९३० साली 
ते गांधीजींच्या सत्याग्रहाचे सैनिक होते. १९४० 
च्या आधीच मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या मानवतावादी 
आतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनाचा त्यांनी स्वीकार केला. 
१९५० नंतर राजकारणाचा समतोल त्यांनी साधला 
असे मला वाटते. पण ह्या सवे कालखंडात त्यांची 
जीवनदृष्टी सुसूत्र अशीच राहिली. करुणा आणि 
मानवतावाद यांवर आधारलेली राष्ट्रीयता व वैचा- 


रिक क्रांतीची तितिक्षा, त्याचप्रमाणे सामाजिक व 
आथिक समतेसाठी मनात उठलेला कल्लोळ ही 


त्यांची वैशिष्ट्ये आहेत. विद्ृत्तमुळे कधी कधी 
येणारा एकांगीपणा शास्त्रीजींच्यामध्ये कधीच 
दिसला नाही ; याचे कारण त्यांची बौद्धिक निष्ठा 
वैचारिक प्रामाणिकपणावर अवलंबून आहे. जे 
विचाराने स्वीकारले ते पडेल ती किमत देऊन त्यांनी 
आचरिले आहे. आपल्या विचारश्रद्धेसाठी त्यांनी 
अनंत कष्ट सोसले आहेत. १९३०-३२ च्या आंदो- 
लनात भोगलेला कारागृहवास, रॉयवादाचा, अत्यंत 
कठीण: काळात पुरस्कार करताना सहन करावी 
लागलेली. अप्रियता त्यांनी आनंदाने सहन केली 
आहे. महात्मा जोतीराव फुले यांच्या वैचारिक क्रांति- 
कार्याची महनीयता महाराष्ट्राच्या बुद्धिमंतांना 
मानावयास लावण्यात त्यांचा महत्त्वाचा पुढाकार 
होता. ते आपल्या विचारांतील भिन्नता व्यक्‍त कर- 
तात; परंतु त्यात कटुता कधीच नसते. 


गेली वीस वर्षे त्यांनी साहित्य-संस्कृती मंडळाचे 
अध्यक्ष व विश्वकोश कार्याचे प्रमुख संपादक म्हणून 
जे कार्यं केले आहे ते मराठी भाषेच्या विकासाच्या 
इतिहासातील एक प्रमुख कायं म्हणून गणले जाईल. 
विश्वकोश व साहित्य-संस्कृती मंडळाचे कार्य सुरू 
करावे असा निणंय मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्र 
सरकारने घेतला त्यावेळी हे काम कोणावर सोपवावे 


अनुक्रमणिका 


४६ 


असा प्रश्‍नच माझ्यापुढे उभा राहिला नाही. कारण 
तेव्हा तकंतीर्थांसारखी सुयोग्य व्यक्‍ती माझ्या नजरे- 
पुढे उभी होती. आणि २० वर्षांनंतर मी मागे वळून 
पाहतो, तेव्हा ती एक अतिशय उचित अक्षीच गोष्ट 
झाली असे मला नेहमी वाटते. त्यांचे धर्मकोशाचे 
कार्यं तर सर्वे भारतीय विद्वानांना विदित आहे. 
तकेतीथे एक उत्तम गृहस्थी आहेत तसेच प्रेमळ 
मित्रही आहेत. त्यांच्या घरी अनेकवेळा जाण्याचा 
मला प्रसंग आला आहे. त्यांच्या के. पत्नी ह्यात 
असताना त्यांच्या संसारातील आतिथ्यशील पाहुण- 
चार मी अनेकदा घेतला आहे. ते गृहस्थी असले 
तरी त्यांचे मन खालच्या पातळीवर कधीच नसते. 
ते नेहमीच तत्त्वचितनात गक असलेले दिसतात. 
शास्त्रीजींशी झालेले संभाषण म्हणजे एक बौद्धिक 
मेजवानीच असते. म्हणून अश्ली संधी मी वारंवार 
उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्या या 


नवभारत 


फेत्र.-मार्च, १९८१ 


सवयीमुळे काही मंडळी ते माझे गुरू व मी त्यांचा 
शिष्य असे सुचविण्याचा प्रयत्न करीत असतात 
परंतु त्यांचे माझे गुरुशिष्याचे नाते नाही; तर तें 
आहे एका थोर विद्वानाच्या चाहत्याचे व जिव्हा- 
ळ्याच्या स्नेहाचे. 

महाराष्ट्राला आज अभिमान व आनंद आहे कौ 
तकंतीर्थांच्या कतृंत्वाचा विद्वान आमच्यांत अजून 
क्रियाशील आहे. आज आपल्या प्रिय पत्नीच्या 
निधनानंतर ते थोडेसे एकाकी वाटतात; परंतु त्यांनी 
आपले मन कामात व्यग्न ठेवले आहे भाणि एका 
अर्थाने आपल्या गुरुदेवांसारखेच जीवन ते व्यतीत 
करीत आहेत असे वाटते. मी स्वतःला एका अर्थाने 
भाग्ययाली समजतो, की अल्ली तोलामोलाची 
विचारवंत व्यक्ती सहकारी व मित्र म्हणून मला 
लाभली. या मंत्रीबद्दल मी कृतज्ञ आहे. 


"न च्क्च्ख्त्च्ड्च्च् कओककन्य्यककन्कनक्क्कककन्म्न्ज्ााााा ाच->_-_>>>- अ्क्स्ड्स्क्ल्त्ल्त्स्स्क्ड्त्य्त््य्य्य्क्त्व्त्च्त्््स्त्ख्च्य श््न्च्च्ख नृ 


शिक्षणापर्यंत शिक्षणाची सोय. 


ग्राहकांची सोय. 


तार । वारणासाकर-वारणानगर 


नंदकुमार नाईक 
कार्यकारी संचालक 


देशातील एक अग्रेसर सहकारी साखर कारखाना ८०-८ १ मध्ये 
रौप्य महोत्सव साजरा करीत आहे 


& साखर उतारा, कार्यक्षमता याबाबतीत सातत्याने वरचा क्रमांक. 

% साखर कारखान्याबरोबरच सहकारी दूध प्रकल्प, कुक्कुट पालन सहकारी 
संस्था, सहकारी बँक स्थापन केली. 

& वारणा परिसराचा कृषि-औद्योगिक विकास व मांटेसरीपासून,महाविद्यालयीन 


४ ग्रामीण भागात पहिले सहकारी ग्राहक भांडार स्थापन करून सवेसामान्य 
& महिला व कामगार यांच्यासाठी विविध उद्योग आणि आता 
रोप्य महोत्सवी वर्षी पेपर प्लँट ब डिस्टिटरीकडे वाटचाल 


श्री वारणा सहकारी साखर कारखाना लि. , वारणानगर 
ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर, वारणानगर ४१६ ११३ 


टेलेक्स : डब्ल्यूएसके १९५-२४० 
निवृत्ती विठोजी घोरपडे 
व्हा. चेअरमन 


नष्ट का ० सट ळा आ -4>--4> ८७>--$>--5.--&& ८&>-*--*-अ2८७&--&.-“.--& 1. य टी 


फोन : वारणानगर ३३, २९, २२ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्यम्‌ 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्यय: शाइवतधसंगोप्ता 
सनातनस्त्वं पुर्षो मतो मे ॥ 


ओळख 

मी मधुकर, आबांच्या चार मुलामुलींमधला 
थोरला मुलगा. आबांची ८० संपली. माझी ५१ 
संपली. आबा रहातात यंत्रयुगात शिरणाऱ्या हिंदुस्था- 
नांत वाईला कृष्णातीरी. मी रहातो यंत्रयुगानंतरच्या 
अमेरिकेत; भारतात २९ वयापर्यंत होतो; सध्या 
तात्पुरता जमंनीत कामानिमित्त वसतोला आहे. 
आबा कामानिमित्त भारतभर हिंडतात. मी मधून 
मधून अमेरिकेला वार्‍या करतो. मी धंद्याने आहे 
अभियंता ( 1012111061 ) व तांत्रिक व्यवस्थापक 
( ॥'७०॥॥108] 1181820! ), माझे शिक्षण 
तंत्रशास्त्र, घनस्थिती पदार्थविज्ञान व रसायनशास्त्र 
या विषयांत झाले आहे. आबांचा धंदा ... अं 
,.. कोणास ठाऊक ? चट्दिशी एक असे वणन 
सापडत नाही. पण मला माहीत आहे, ते विद्वान 
आहेत; लेखक आहेत; समाजशास्त्रज्ञ व राज्यशास्त्रज्ञ 
आहेत; कोषकार आहेत हे. तर प्रसिद्धच आहे; 
घरात व दारात मैलभर आवाज पोचेल असे गर्जक 


- श्रीमद्भगवत्‌गीता : ११ : १८ 


वक्‍ते आहेत; ... ... एनजि सिस्टिमस्‌ प्रायव्हेट 
लिमिटेड कंपनीचे अध्यक्ष आहेत अलोकिक 
द्विपदी-प्रवासी वा टायरी-प्रवासी आहेत ...... 
थोडक्यात, महाचळवळे आहेत. बापरे ! विसरलो; ते 
ओऔषध पण देतात ! 

अपचनापासून तो वेडेपणापर्यंत सर्व रोगांवर 
त्यांना औषधोपचार माहिती आहेत. ते तावडीत 
सापडेल त्याच्यावर अनेकवेळा उपचार करतात व 
तो न बधल्यास त्याची हळुवार निभंत्संना करतात. 
आबांचा एक भाचा आहे; तो स्वत: वैद्य आहे; 
त्याचे नाव यशवंत उपासनी. यशवंता एकदा मला व 
आबांना बोरीबंदरवर भेटला. आबा, मी अमेरिकेहून 
आणलेली त्यांची आवडती, केंट झुरकत होते. यशवंता 
त्याच्या तब्येतोचे गाऱ्हाणे आबांना सांगत होता. 
यशवंता म्हणाला, “ खरं सांगतो आबा, अगदी बरे 
नाही.” आबांनी उत्तर दिले, “ सिगरेट फुंकत जा, 
तब्येत बिघडेल नाही तर काय होईल ? ” भाचाला 
मामांकडून परदेशी सिगरेट हवी होती. बिचारा 


४८ 


यशवंता भोशाळला, आबांनी एक पुन्हा दीघ झुरका 
घेतला ! आबांचे थोरले बंधू वंद्य वेणीमाधवशास्त्री, 
आमचे अण्णा. ते महान धन्वन्तरी; त्यांच्या वेद्यकीय 
यशाने डॉक्टरांचे डोळे दिपतात. पण त्यांची आयु- 
वॅदावर धर्मशास्त्रासारखी अपरिवर्तनीय श्रद्धा. त्यांना 
आबांची काही डोळस, काही आंधळी, आयुर्वेदातील 
लुडबुड पसंत नाही. ते म्हणतात, “ आबांना संस्कृत 
कळते याचा अर्थे चरक समजतो असे नाही.” मला 
या दोघाही भावांचा आयुर्वेद अगम्य आहे व माझा 
अपरिवतंनीय शास्त्रांवर विश्वास नाही. तरी देखील 
कोटुंबिक सलोख्यासाठी म्हणतो : .. . “ त्रिदोष 


मानतो, पण त्रिफळा आवरा... . 

आबांना अनेक मित्र आहेत. त्यातले एक प्रो. 
ए. बी, शहा. त्यांना मी एकदा विचारले, “ आपल्या 
भारतात सवंविद्यावाचस्पती ( 0017101811 ) 
कोण ?” ते म्हणाले, “ कोणी 5 नाही. चुकलो, आबा 
आहेत. ” याचा अर्थ असा, की मलाच केवळ नाही 
तर इतरांना देखील आबा प्रचंड दिसतात. म्हणन 
जग व डॉ. आईन्स्टाईन "या बानेंटच्या पुस्तकनामा- 
नुसार * आबा व मी? असे या लेखाचे नाव ठेवले 
आहे. गेली २२ वर्षे आबांचा व माझा घनिष्ठ सह- 
वास संपला आहे. पण तीन अक्षांची ( 81)) पृथ्वी 
आमंस्ट्राँगला चांगली कळली चंद्रावर गेल्यानंतर ! 
तसेच बहु-अक्षांचे आबा मला अमेरिकेहून आता 
चांगले कळत आहेत. 

मी आईन्स्टाईन नाही हे माझ्या अप्रसिद्धी- 
वरून तुम्हाला माहीत असणारच. पण मूले 
आईन्स्टाईनसारखीच क्षकिरणी असतात. त्यांना बाप 
कळतो. मुलांना बाप नुसता * दिसत ' नसतो. मुले 
जाणण्यासाठी कान, जीभ आदी सवे इंद्रिये समतोल 
वापरतात. बाप त्यांच्या रोमारोमांत जाणला जातो. 
मुलाला दिसलेला बाप धादांत असतो. पाश्‍चात्त्य 
कुटुंबात पाहुणा आला आणि त्याने जर घरातील 
लहान मुलाला, “ काय रे, तुझे बापाविषयी काय 
मत आहे? ” असे विचारले तर सरासरी बाप 
थिजतो वा थरकापतो. बापाचे वाभाडे पोर जितके 
जालीम काढील तितके हितशत्रूदेवील काढणार 
नाहीत. हिंदी मूल बापाच्या धाकाने वा सांस्कृतिक 
लाजरेपणाने कदाचित्‌ उघड मत देणार नाही. पण 
हे खरे की नागव्या राजाकडे मिरवणुकीतील पोरच 


नवभारत 


फेब्रु.-मारच, १९८१ 


बोट दाखवते ! हल्ली पाइचात्य जगात चक्कर मूल 
मानसवैद्याकडे भाल्यास तो अनेकवेळा मुलाला घरी 
पाठवतो व भाईबापांना उपचाराला बसवतो. बापाचे 
प्रचंड महत्त्व यावरून लक्षात येते. थोर माणूस घरी 
कसा वागतो यामध्ये जनतेला पुरातन कालापासून 
गोडी आहे या जाणीवेतून मी हा लेख लिहिला आहे. 
अनेक केवळ स्तुतिपर परीक्षणांपेक्षा तो वेगळा 
असेल, 
प्रथम मंगलमूर्ती व नंतर कसरती: 
दारचे भावा व घरचे आबा वेगळे आहेत. थोर 
माणसे काय, सामान्य माणसे काय; घरी वेगळी, दारी 
वेगळी. पण थोर माणसे विज्लेषतः बाहेरच्या जगात 
सकंशीतल्या कसरत्यासारखे वागतात. एका पाटणी- 
खाली वर्षोवर्षे घरात संचारणार्‍्या लोकांना मात्र 
थोर माणूस साधा पोशिदा असतो. बाप असावा 
लागतो प्रेम करणारा, पोषण करणारा. तो तसा 
नसेल तर गप्प बसवूनही मुले कुरकुर करतात. जज्ली 
सगळी मुले बापाला ओळखून असतात तसे सगळे 
बाप मुलांना टरकले असतात. समंजस घरात दोघेही 
त्याचा पत्ता एकमेकाला लागू देत नाहीत. येवढ्या 
प्रस्तावानंतर मी सांगतो आमचे लहानपणी भावा 
मला कसे भासले ते. लहानपणी आम्हा भावंडांना 
मला, सुमनला, माळूला (वासु फार नंतर जन्माला 
आला.) आबा म्हणजे प्रेमळ, मृदू, न रागावणारे, 
रसाळ गोष्टी सांगणारे, प्रवासी पण परतताना फळे 
व मेवा आणणारे, आईशी नेहमी ममतेने बोलणारे, 
कोणाच्याही कसल्याही प्रश्‍नांना योग्य बिनचिडके 
उत्तर देणारे, पडल्यास जखमेस मलम लावणारे, पोट 
वा डोके दुखल्यास काढा देणारे व काहीही होत नसले 
तरी त्रिफळा घ्यायला लावणारे असे मातृहूदयी 
मंगलमूर्ती होते. जगाच्या कोठल्याही वाड्मयात मी 
अजून न वाचलेल्या, कदाचित त्यांनी स्वत:च काही 
मीक केलेल्या कथा त्यांच्याकडून ऐकल्या आहेत. 
सुसुल़ सुसुल डुलक्या मारी ! ही एका सशाची तशी 
कथा मी विसरणार नाही. धर्माला पाणी पिऊन 
देणार्‍या यक्षाने विचारलेले प्रश्‍न तर कधीही विसर- 
णार नाही. भारतीय प्राचीन वाड्मयाची गोडी 
माझ्या कानामध्ये अजून टिकून आहे. गोष्टी सांगणारा 
बाप ही मुलांना मिळालेली दैवी भेट असते. भारतात 
धपाट न मारणारा बाप तर अतिदेवी भेट! 


अनुक्रमणिका 


आबा व मी 


आबांनी धपाटा मारलेला आठवत नाही. जर धपाटा 
कधी मारलाच असेल तर त्यांच्या आधिभौतिक व 
पारमाथिक संव अधिष्ठानालाच तडा गेला असे 
त्यांना वाटले असेल ! 

पण आम्ही वाढत असताना हळुहळु लक्षात 
यायला लागले, की आबाही आमच्याबरोबर बदलत 
आहेत. माझी समजूतही वाढत होतो. आणि भाबां- 
मधले बारीक दोष दिसायला लागले व त्यांतले 
काही जाचायला लागले, तेराव्या वर्षी मला चांगले 
लिहिता व भारदस्त वाचता येऊ लागले आणि 
* दृष्टिकोण 'ही येऊ लागला. आबा कायम प्रवासात 
असत. गृह-उपस्थितीची नोंदणी जर ठेवली असती, 
तर वाषिक परीक्षेस ( बापत्वाची जर परीक्षा 
घेतली तरचाच प्रश्‍न आहे ) बसण्यासाठी लागणारी 
परवानगीच माझ्य़ा आईने-म्हणजे आबांच्या मुख्या- 
घ्यापिकेने- नाकारली असती. घर म्ह्णजे कायम 
बाहैर पडण्यापूर्वीची मुलांची तालीम, बापाची, 
उपस्थितीखषेरीज, दोन महत्त्वाची कतंव्ये असतात. 
प्रेम द्यायचे व मूल्ये द्यायची. ती त्यांनी तशी फार 
चांगल्या नेकीने पाळली. स्वातंत्र्यपूवं काळच्या जलद 
घडणाऱ्या सामाजिक व राजकीय घटनांबरोबर आबा 
बदलत होते. जुन्या शास्त्री-परंपरेतील आबा अगदी 
क्रांतिकारक-विचारी अशा रॉयिस्ट चळवळीत ओढले 
जात होते व ताणले जात होते! 

परंपरागत मध्ययुगीन संस्कृती व बुद्धिवादी 
पाइचात्त्य संस्कृती यांची मानसिक तडजोड करताना 
त्यांना शंकरासारखे फार नाचावे लागले. मूळचे 
अलिप्त आबा हळुहळु घरी वा दारी हिमालयावर 
राहू लागले. आमचे मंगलमूर्ती आता अलिप्त शिव 
बनले. आमची सती विचारे, “ काय हो, तेथे वर 
कसे काय चालले आहे ? आमच्यात केव्हा येणार ?” 


मध्ययुगातून यंत्रयुगात 

आबांचा जन्म एकोणीस व विसाव्या शतकाच्या 
उंबरठ्यावर खानदेशातील पिंपळनेर नावाच्या 
गावात झाला. त्या काळी रात्री गावात अंधार व 
घरात मिणमिणता तेलाचा दिवा असे. केवळ श्रुती 
व स्मृती संपून शतके होऊत गेली होती, पण आधु- 
निक पुण्या-मुंबईच्या यंत्रसंस्कृतीचा तेथे पत्ता 
नव्हता. श्रृतिस्मृतीचे जग म्हणजे केवळ नादब्रह्म, 

न. भा. ७ 


४९. 


आबांच्या जन्माचे जग मध्ययुगीन शेतीवाल्यांचे 
व पोथ्या वाचणाऱ्या ब्राह्मणांचे होते. पोथ्या व इतर 
हस्तलिखितांच्या जगात लेखन भाणि वक्तृत्व आणि 
पांडित्य यांची वाढ सुरू होते. वळणदार हृस्ताक्षरांचे, 
शुद्धलेखनाचे फार महत्त्व वाढते. व्याकरणातील 
पंडित व्याकरणातील चूक काढून तत्वज्ञानातल्या 
पंडितांना या जगात फार हसतात. पण प्रवचने, 
कथा-पुराणे यांची मानवी ओढ संपलेली नसते. 
भाबांच्या जन्माच्या वेळेस प्रवचनपटू व कोर्तनकारांचा 
महाराष्ट्रात मोठा संचार होता. श्रवण व वचनभक्‍्त 
थोड्या लेखन व वाचनभक्तांबरोबर साहचर्याने 
रहात. नादब्नह्मात अक्षरब्रह्म मिसळत होते. मी जटा- 
धारी वीतरागी बटूचे, तेराव्या वर्षी वाईला आल्या- 
नंतरचे आबांचे चित्र पाहिले आहे. ते मी पाहिले 
आणि दया माली. लहान वाळचेह्ऱ्याचे पोर खेळा- 
यच्या वयात जटाधारी मुनी बनले होते. स्त्रिश्‍चन 
कॅथलिक चर्चमध्ये संगीतमंचकात ( लोळ! ) 
मुख्य गाणाऱ्या मुलाचे पूर्वी वयात येताना आवाज 
विघडू नये म्हणून खच्ची-करण करत असत. त्या 
गवई कॅथलिक पोराचे चित्र विस्कळितपणे दिवा- 
स्वप्नासारखे माझ्य़ा मनःचक्षंपुढे तरळून गेले. 

मी पोथ्या, विज्षेषतः हस्तलिखिती पोथ्या प्राज्ञ- 
पाठशाळेत कोणी बघत नसताना हाताळल्या आहेत. 
सुंदर वळणदार, क्वचित रंगीत अक्षरे मी जेव्हा हात 
लावी तेव्हा ती जणू जिवंत होत. गुटेनबगने आधुनिक 
छापखाना प्रबोधनकाळी शोधला आणि छपाई जग 
येक लागले. आधुनिक निणेयसागरी पोथ्यांच्या 
अक्षरांतला गोड स्प्शे आता संपला ! नुसती तटस्थ 
डोळ्यांनी बघायची ती चिन्हे म्हणजे मुळाक्षरे 
बनली. ज्ञान वाढू लागले; त्याबरोबरच वतंमानपत्रे 
व पुस्तके वाढली. जग, विशेषत: पुण्या-मुंबईला, 
छापब्रह्मात विलीन झाले ! 

वाईला जटाधारी बटू लक्ष्मण नारायणशास्त्री 
मराठ्यांच्या प्राज्ञपाठशाळेत १९१४ च्या सुमाराला 
आला. जटा विचरण्यापासून स्वामींनी त्याची निगा 
केली. नंतर लक्ष्मण शास्त्रीबुवा झाले. नंतर 
नारायणशास्त्री स्वामी झाले. काही लोक म्हणाल, 
लक्ष्मणाने त्यांना स्वामी केले. ते खरे नाही. नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी नारायणाचे ताकिक फुलपाखरू म्हणजे 
स्वामी ! या स्वामींचे, 'केवलानंदांचे गुरुकुल त्या 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


काळी दुभंगलेले होते; राष्ट्रीय शिक्षणवाले विरुद्ध 
परंपरागत शास्त्रीय शिक्षणवाले यांचे तट होते. 
आंबा त्यातून तसे अलिप्त होते. ते महान नैयायिक 
होत होते. पुजाअर्चला भाबा वेळेवर आले नाहीत तर 
स्वामी कानाडोळा करत. इतर विद्यार्थ्यांच्या पक्ष- 
पाताच्या तक्रारीला स्वामी दाद देत नसत. स्वामींच्या 
संत्यासाश्रमाच्या अगोदरच लक्षात आले होते की 
लक्ष्मण विदारला आहे! तो महान जुना शास्त्री 
आहे. पण नवीन राष्ट्रीय जगातही तो पुण्या-मुंबईच्या 
आधुनिक विश्‍वात धुरीण होऊ शकेल असे आबांच्या 
बाबत स्वामींच्या. लक्षात आले असेल. त्यांनी 
स्वतःच्या घरात बंडखोर जणू पोसला होता. गांधींनी 
देखील. त्यांच्याजवळ नेहरू नावाचे बंडखोर तसेच 
पाळले होते. गांधींच्या ग्रामोयोगाची विल्हेवाट धरणे 
व कारखान्यांची संस्कृती वाढवून नेहरूंनी केली, 
शास्त्रीबुवा प्राज्ञपाठशाळेचे धुरीण संकोचाने राष्ट्रीय 
चळवळीच्या धुरिणांच्या आग्रहाखातर झाले. राष्ट्र 
छपाईच्या जगानंतर निर्माण होतात, हे प्रसिद्ध आहे. 
पुण्या-मुंबईच्या आधूनिक यंत्रयुगाच्या प्रभाती आबा 
भारले गेलें. गुटेनबगने निर्माण केलेल्या छपाईच्या 
मुळाक्षरी जगतातील पुणे, मुंबई ही शहरे प्रखर नक्षत्रे 
होती. वतंमानपत्रे, मासिके, त्रैमासिके, छोट्या 
पुस्तिका, मोठे ग्रंथ आता छापखान्यात जशी कारखा- 
न्यातून बिस्किटे बाहेर पडावीत तसे पडू लागले होते. 
लेखक व वक्ते यांचा मान वाढू लागला होता व 
बहुश्रुत प्रवचनकारांचा जम कमी होत होता. टिळक 


राष्ट्रीय चळवळीचे पुढारी झाले होते. पण केसरीचा 
छापखाना व गीतारहस्याशिवाय टिळक कोण हा 


प्रश्‍न भविष्याने विचारला असता ! टिळक छपाई- 
संस्कृतीचा तारा होते. छपाईसंस्कृतीत लेखनाला 
वाजवीपेक्षा महत्त्व येते. कान-डोळ्यांमधला सम- 
घातपणा सुटतो. यांत्रिक बुद्धिवादाला महत्त्व येते. 
मी या बुद्धिवादाला यांत्रिक का म्हणतो हे माझा लेख 
संपता संपता वाचकाला कळेळ याविषयी मला आज्ञा 
आहे. सामान्य जनतेचा, विशेषत: ग्रामीण मध्ययुगीन 
जनतेचा या बुद्धिवादी लोकांबद्दल मोठा दांडगा 
विश्वास नसतो. वक्तृत्व नसलेले, मोठे लेखक नसलेले, 
फार मोठा युक्तिवाद न करणारे गांधी आले आणि 
सामान्य. जनतेने त्यांच्यावर विदवास टाकला. 
माध्यम पंडित मॅक्ठुद्दुन एकदा म्हणाला होता की, 


नवभारत: 


फेब्रु.--मार्च, १९८१ 


“ छपाईने हृदय व डोके यांच्यात भेद केला आणि. 
मॅकिअँव्हॅलीपासून सुरू झालेल्य़ा या भयंकर जखमेने 
युरोपला अजून ग्रासले आहे. ” र . 
आबांना टिळक आदश त्यांच्या वडलांमुळे प्रथ-. 
मतः झाले. आबांना त्यांचे वडील बाळाजी म्हणत, 
* लक्ष्मण, तू टिळकांच्या गायकवाडवाड्यात जाऊन. 
व्याख्यान दिळेस तर तुला मी हुषार समजेन.” 
मॅकिअॅव्हेंलीला भग्न इटली जोडायचा होता. टिळ- 
कांना प्रांत-विदीणं भारत जोडून स्वतंत्र करायचा 
होता. आबा टिळक व गांधी दोघांकडे ओोढले गेले, 
त्या ओढीत उपरणे सुटून सदरा आला. टिळक यंत्र- 
युगवादी होते. गांधी यंत्रयुगविरोधी ग्रामोद्योगी 
अथेझ्ास्त्राचे प्रवक्ते होते. टिळकांनंतर गांधी आता 
राष्ट्रीय पुढारी बनले होते. आबा गांधींकडे ओढले 


>> “३ 


गले. पण ते आकरषेण मोठे जबरीचे नव्हते. 

.._ गांधींना अस्पृश्यता निवारणाला सनातन्यांविरुद्ध 
युक्तिवाद पाहिजे होता. परंपरेतले पण बंडखोर 
शास्त्रीबुवा त्यांना उपयोगी पडले. माझ्या जन्माच्या 
वेळेस मी येणार या भीतीने को काय, किंवा 
गांधींच्या प्रेमाने असेल, ते तुरुंगात गेळे ! पण नंतर 
५ वर्षांत भारतीय राजकारणात मानवेंद्रनाथ रॉय 
आबांना दिसले. रॉय होते टिळकोत्तम, टिळकांची 
त्यांना वाणी नव्हती, पण टिळकांनी जेवढे लख 
लिहिले तेवढे रॉयसाहेबांनी ग्रंथ लिहिले. शिवाय 
रॉयसाहेब साहेब होते ! रॉयसाहेबांचा महाराष्ट्रात 
फार मोठा बुद्धिवादी वर्ग अनुयायी होता. त्यांच्या- 
मध्ये आबा रमले व धुरीण झाले. या काळात 
आबांनी जडवाद व हिंदुधर्मसमीक्षा ही तकंककंद् 
पुस्तके लिहिली. युरोपमधल्या समाजवादी, असाम्य- 
वादी बुद्धिवाद्यांचे हे लोक भारतीय प्रतिधिब होते. 
ते १९३५ ते स्वातंत्र्ययाल १९४७ पर्यंत चकचकत 
राहिले. आबांना टिळकोत्तम दिसले आणि भाबा 
बंदी झाले. माझ्या मते जायबंदी झाले. बंदी झाले, 
कारण त्यांचा गांधीजींकडेही ओढा होता, पण अ 
मधून ब मधून क ही फारशी प्रकाश न पाडणारी 
कारण-साखळी त्यांच्या पायांत पडली. कठोर बुद्धि- 
वादात तडजोड नसते ; नुसती तड असते. त्यांचा 
प्रकाशपुंज कण असतो किवा लाट असते. १९३० 
मध्ये पुंजीय-भौतिकी आळी आणि र्‍या द्वैताचा 
अत झाळा, पण युरोपमधल्या बुद्धिवाद्यांना वे तत्त्व- 


आबा व॑ मी 


ज्ञान्यांना हतबुद्धता आली. हिंदी बुद्धिवाद्यांना 
त्यांचा पत्ता लागला होता; पण न गोंधळता ते 
उंबदार अब क ला चिकटून राहिले, आबा एकदा 
म्हणाळे, “ आंम्हा रॉयिस्टांचा कुत्रादेखील॑ तक 
भुंकंतो. ”” आबांचे याच काळात धोतर गेले व यंत्र- 
युंगोचा गणवेष म्हणजे पॅट आली. आबांना गांधींचा 
त्याग करावा लागला. आबा जायबंदी झालेले मला 
वाटंले, कारण पक्षविसजंनानंतरही मॅक्लुहनने सांगि- 
तलेल्या जखमेतून त्यांचे व्यक्तित्व तसे संपूर्ण बरे 
झाले नाही. 


, डोळा व कान यांच्या लेखनसंस्कृतिपासून 
सुरू शालेल्या भेदाचे साघे उदाहरण म्हणजे पुर्वीचे 
* वचन देणारे ' आता निह्यापाणी न करता “* लिहून 
देऊ लागतात. कारखानदारीच्या जगतात या भेदाची 
खिड तयार होते. सरकारी अधिकारी कागदाच्या 
ढिगामागे लपतात. बघा ना आबाना कोठेही : ग्रंथ- 
संग्रहालयात, बैठकीच्या खोलीत, गाडीत, बसमध्ये 
मित्रांकडे ते पुस्तकात असतात, नाहीतर पुस्तकां- 
जवळ असतात. त्यांच्या गुरुवर्य स्वामींनी देखील 
धमंश्यास्त्रकार काण्यांना पालंमेंट सोडा पण कोष 
पुरा करा म्हणून सांगितले. तीन अक्ष (81) ) व 
या चार अक्षी सुंदर पालंमेंटच्या जगातून लेखक 
होऊन म्हणजे दोन अक्षी कागदी जगात किड्या- 
सारखे शिरा असा जणू तो संदेश. पण या लोकांना 


हसायचे कारण नाही. आता पुण्या-मुंबईला, वाईला- 


देखीक प्रातःकाळची. शुद्धी करताना. वतंमानपत्र 
लागते ! अमेरिकन मूलदेखील मुळाक्षरांच्या लाह्या 
न्याहारीला दुधात घालतात. मुळाक्षरे, गणवेश, 
सैनिक, कारखान्यांतील यंत्रे यांतला प्रगतीचा अक्ष 
(4318) एकच आहे. साचीवपणातून उत्पादन ] 
उत्पादनासाठी तज्ञ लागतात आणि डोळे व कान 
यांची किंबहुना सव-इंद्रिय-मंडळाची ( 860- 
8071010) विभागणी करावी लागते. यंत्रयुगापूर्वी 
भमिका ( 1019 ) करणारी माणसे यंत्रयुगात 
नोकऱ्या करायला लागतात. भूमिकेत नोकरी व 
विरंगळा यांचे मेण होते. आता विरंगुळ्याचा वेळ 
वेगळा असतो. म्हणजे यंत्रयुगातली माणसे भंगलेली 
असतात. भंगलेल्या माणसाचे सर्वांत सुंदर उदाहरण 


म्हणजे सकश्लीतला कसरती. 


५१ 


चला सकंश्लीत! तेथे दोन प्रकारची माणसे मुख्यतः 
सापडतील. कसरती व विदुषक. तारेवरचा कसरती 
तटस्थ, गंभीर, शेलाटा, साजऱ्या पोद्याखाचा, 
थाटाच्या चालीचा, तोल साधणारा, बिनचूक हलत्यां 


तारेवर चालणारा थोडक्यात तज्ञ असतो. विदूषक 
प्रेक्काांत मिसळणारा, भावना व्यक्‍त करण्यास नः 


लाजणारा, मुखवटा घातलेला, गबाळ्या पोश्याखाचा, 
सदोष चालीचा, कधीकधी तारेवरून चाळून कसा- 
बसा सटकणारा थोडक्यात सामान्य असतो. त्याची 
सदोष चाल व चमत्कारिक चेहरा हा त्याच्या 
सायान्यतेवर केलेला अतिशयोक्ती अलंकार आहे. 
कसरती तज्ञ म्हणून भंगलेला व विदुषक सामान्य 
म्हणून पूण असतो. मी ल्हान होतो तेव्हा (व 
अजूनही ) मला सकस आवडे. पण सर्वांत आवडे 
विदूषक, मला विदुषकाला, आबा दिवास्त्रप्नांत उंच 
तारेवर अनेकवेळा दिसत. सतीला दिसलेले शिवसुद्धा 
माझ्या उंच तारेवरच्या कसरत्यापेक्षा वेगळे नाहीत. 
बुद्धिवाद्यांच्या यांत्रिक तणावाने आबांनी सिगरेटही 
सुरू केली. आत्मा जसा झरीरे बदलतो तसे त्यांनी 
त्याकाळी पोशाख बदलले ! व ते म्हणत गीतेतील 


. वचनानुसारच ते आहे. पण मला माहिती होते 


मंगलमूर्ती सुट घालवून आत्मा बदलवत होते. 
डुसरे महायुद्ध 

वाईला १९४० साली मी द्रविड हायस्कूलमध्ये 
जाऊ लागलो. आबांनी वाईला पुण्याहून थोड्या 
महिन्यांत तेथला घर्मकोश हालवला, पण आबांचा 
मुक्काम तसा वाईला थोडाच. आबांनी आमच्या घरी 
अप्पा साठे नावाचा तरुण गृहस्थ त्याच्या कोवळ्या 
वयापासून सांभाळला होता. आबांच्या अनुपस्थितीत 
तो आमचा पालक बनला होता; त्यांच्या उपस्थि- 
तीतही तो आमचा प्रतिपालक होता. आमच्यावर 
अप्पाची अपूर्व माया होती. माझ्या आईचे व त्याचे 
महाचिवट मंगल सख्य होते. अप्पाचा पोज्याख 
बगळ्याच्या तलम पंखासारखा असे. तो काटेकोरं 
हिक्षेबी, दिलदार, उत्तम संघटक, कार्यक्षम, सहकारी 
व पुढारपण घेऊन कामे करणारा होता. पण अप्पां 
श्षिवीगाळ करणारा, परदोषांबद्दल कठोर. निदां 
करणारा, तिखट, चिडखोर व स्त्रीजातीविषयी 
कपनी आदर असलेला पुरुंषी अहंकारी. अप्पाविरुद्ध 
तक्रार करायला आबा थार्‍यावर नंसंत. हिटलर 


ष्र 


विरोधी व काँग्रेसविरोधी राजकीय चळवळीत रॉय- 
वाद्यांच्या बाजूने प्रचार करण्यात ते गुंतळे होते. 
बौद्धिक व राजकीय बंडखोर, अस्खलित वक्ते, 
ग्रंथकार, लेखक व अल्पसंख्याक म्हणून ते महाराष्ट्रात 
चमकत होते. प्रखर बुद्धीचे जडवादी व हिंदुघर्माची 
तिखट समीक्षा माक्‍्सिस्ट पद्धतीने करणारे पुरोगामी 
विचारवंत म्हणून त्यांची मुख्यतः निदा व थोडा 
गोरव मला ऐकू येत होता. घरी जेव्हा आबा काही- 
काही वेळेस सुटाबुटात दिसत तेव्हा मी भांबावे व 
क्वचित दूर जाई. पण हळूहळू भीड मोडत होती; 
मी त्यांना सद्यःपरिस्थितीवर प्रश्‍न विचारी; ते 
माझ्याशी चर्चा करत. मी शाळेतल्या पुस्तकांच्या 
बाहेरचेही विषय वाचायला शिकू लागलो होतो. 
युद्धानिमित्त आता जगाचा नकाशाही उत्तम समजत 
असे. निरनिराळे इझमही समजायला लागले होते. 
जमंन तत्वज्ञ हेगेल आधुनिक सरकारला पृथ्वीवरचा 
चालता परमेश्‍वर माने हेही कळले होते. वाईगावात 


अनेक ब्राह्मण, मग ते जमीनदार वा दुकानदार वा 


वकील वा इतर कोणीही असोत, हिटलरच्या प्राथमिक 
विजयाने आनंदत होते. सदावर्त्यांच्या गंगापुरी 
पेठेतल्या दुकानात मी तेलसाखर अनेकवेळा आणा- 
यला जाई; मी तेथे गप्पा मारत बसलेल्या लोकांना 
हिटलर वंशद्वेशी असुन तो जिंकल्यास भारतीय लोक 
गुलाम होतील असे सांगे ; मग ते मला हसत. मग 
मी चिडून सांगे, सेव्हॅस्टोपोळला रशियाने नवीन 
शोधलेली तोफ आहे ; तेथपयंत हिटलर आल्यास 
त्याची दाणादाण होईल ; मग ते माझी टर उडवत. 
माझी शाळेतही थट्टा होई. आता माझ्या शाळेत 
माझ्या सवंगड्यांत मी आबांसारखाच अल्पसंख्याक 
झालो होतो. गांधीवाद्यांत स्थान नाही म्हणून मी 
ग्रेलो संघात ; मला तेथे फार चांगले मित्र मिळाले. 
पण मग घरातले तकंतीथं मला विचारायला लागले, 
“ “हिंटलर' व 'गुरुजी'त काय फरक?” व मी झालो 
त्रिशंकू ! 


आबा ४३ साली काविळीने खूप आजारी पडले. 
प्रवास संपला. सगळे .धर काळजीने चुर झाले. 
आबा आरशात सारखे स्वतःच्या डोळ्यांकडे बघत. 
मला त्या काळी रोग व मृत्यू यांची मोठी जाणोव 
नव्ह्ती. पत्रीसरकारने एका रात्री कोर्टाला आग 
क्ावळी, कोर्टाच्या लाल आगीने वाई गाव लख- 


अनुक्रमणिका 


नॅवभारत 


फेब्र.--मार्च, १९८१ 


लखले होते. आबांच्या डोळ्यांतळी पिवळी ज्ञाक 
त्या लालीत मी बघितली आणि मी जणू मेलो. त्या 
रात्री आबांची तब्येत चिंताजनक होती, पण आबा 
बरे झाले. आबा आजारात नेहमी झांत. आबा 
एकदा जिन्यातूुन पडले आणि पाय मोडला; आमची 
सती त्यांना भयंकर दु:ख असताना खुळ्यासारखी 
हसली ! आबा तिच्यावर रागावले नाहीत. आदश 
रुग्ण म्हणून आमचे वंद्यराज काका त्यांना बक्षिस 
देतात. माझ्य़ा मते केवळ भावाच्या प्रेमासाठी आबा 
आडुळशाच्या रसाचे पींप प्यायले व त्यांनी हिर- 
ड्याचे ढीग खाल्ले. श्रद्धेने नियमित औषध, पथ्य- 
पाणी करणारी, दुःख गिळणारी, भोवतालच्या 
शुश्रूषकांना व नातेवाईकांना धीर देणारी आाबांच्या- 
सारखी व्यक्ती पाहिली आहे म्हणूनच माझा 
विदवास आहे. आमचा प्रतिपालक अप्पा याच्या 
अगदी उलट; त्याचे डोके दुखायला लागले तर 
सगळ्या कुटुंबियांना अँस्पिरिन घ्यावे लागे ! आबा 
काविळीतून बरे झाले आणि आबांच्या प्रकृति- 
स्थापनासाठी आम्ही सगळे थोडे महिनें पांचगणीला 
रहायला गेलो. आबांनी त्या काळी संस्कृत काळजी- 
पु्वेक मला शिकवले. रामचन्द्रिका नामरूपावली 
१० दिवसांत पाठ केली व थोड्या आठवड्यांत 
एक छोटी घातुख्पावलीही संपवली. आबांनी माझी 
खूप स्तुती केली. अशी तोंडावर स्तुती करण्याचे 
मात्र आबांच्या हातून हळूहळू कमी कमी होत होते. 
हिंदी बापाची काहीतरी चुकीची समजूत आहे की 
स्तुतीने मुळे बिघडतात ! आणि स्तुतीला मोठा 
खचेही पडत नाही !! 

* लिटल प्रोफेसर ' नावाचा, टी. आय, नावाच्या 
अमेरिकन कंपनीचा, अंकगणित शिकवणारा एक 
सांख्यिक (0810118101) आहे. त्याच्यावर रंगी- 
बेरंगी बटनांचा सकंशी प्रोफेसर चितारलेला आहे. 
मुलाचे उत्तर चुकले, की तो * चूक?, पुन्हा चूक 
झाल्यास आजवी आवाजात ' पुन्हा कर ' व पुन्हा 
पुन्हा चुका झाल्यास आवाज न बदलता * पुन्हा कर' 
म्हणतो व झेवटी बरोबर उत्तर आले, की “ छान 
बबडा !' म्हणतो व आनंदी गाणेही म्हणतो. तो 
कावत नाही; हूजारवेळा चुकले तरी कावत नाही. 
तो विद्यार्थ्यांच्या चुकांची वा गुणांची यादीही करत 
नाही, परंपरा नसलेल्या मुले, भावना 


आबा व मी 


दुखावल्यास बिचकणारी मुले, बारीक शारीरिक 
मेंदूतील दोषांची मुले, थोडक्यात सामान्य मुले, 
ज्यांच्याबाबत सामान्य मास्तर आश्या सोडतात, 
अक्षी मृले- आज अमेरिकेत शिकत आहेत. 
प्रजाशिक्षणात विजेच्या पेनसिलीने कारखानदार, 
तंत्रज्ञ व विज्ञानी अमेरिकेत क्रांती घडवत आहेत. 
त्याला मोठा विरोध कोणाचा होता तर पालकांचा 
व शिक्षकांचा. पालकांना सांस्यिकाची भीती होती 
व शिक्षकांना कदाचित पोटापाण्याची भीतो वाटे. 
विइवविद्यालयीन मानव्यपंडित अजूनही ३० वर्षाच्या 
आयसी (1010819100 (17०016) क्रांतीनंतर 
लाकडी पेनसिली तोंडात घालून चावत आहे ! 
ते आहेत लायनो टाईपच्या छपाईतळे सुरवंट या 
लोकांनी खरे आघाडीवर रहायला पाहिजे. पण 
मानव्यपंडितांना तंत्रज्ञ व विज्ञानी गेले ५०० वर्षे 
प्रगतीच्या मार्गावर ढकलत आहेत म्हणूनच या 
जगाला आक्षा आहे. आबा लहान मुलांना “ लिटल 
प्रोफेसर ', पण इतरांना तटस्थ गुरुवर्य असतात. 
ते त्या काळी तैलबुद्धी, घृतबुद्धी व बुरणुसबुद्धी 
असे विद्यार्थ्यांचे वर्गीकरण मनात करीत. ते निंदक 
मुळीच नाहीत, पण ते बुरणूसबुद्धीच्या लोकांशी 
जरूरीपेक्षा जास्त तटस्थ रहात. मी फार भाग्यवान र 
माझे वर्गीकरण घृतबुद्धी म्हणून मी गृहीत घरले 
होते; आबांनी माझी समजूत बदलण्याचा प्रयत्न केला 
नाही. मला सगळ्यांत वाईट बाटले असते जर त्यांनी 
मला डालडाबुद्धी म्हटले असते तर [| 

बाईला आमच्या घरी पाहुण्यांची गर्दी कायमची, 
पाहुण्यांच्या झुंडी येत. माझी आई, अप्पा व 
प्राशषपाठझाळेतले सर्वे अधिकारी पाहुणचारात प्रसन्च 
रत असत. सवे प्रकारचे राजकीय पुढारी येत; 
प्रखर बुद्धिवादी, विशेषतः रॉयवादी ठाण मांडत. मी 
आवती-भोवती असे. माझी समजूत जोरात वाढत 
होती. पण बुद्धिवाद्यांचे आमच्याकडे लक्ष नसे; 
आमच्या आईकडे जेवायला फार चांगळे म्हणून 
तिच्याशी मात्र ते प्रसन्न गोड बोलत असे त्याकाळी 
मळा वाटे. एकाही मित्रांनी आम्हा 


विचारले नाही, “ तुम्हाला काय वाटते? ” 
मलन म्हणजे कोष असतो. मुले अळीची 


, पण कोषातल्या इतरांना हे असे 
खुन्याला ह वता नसतो. पाणी वा चहा लाग- 


ष्शे 


ल्यास मात्र “ अरे मधूळ इकडे ये ? असे मी फार 
वेळा आबांच्या मित्रांकडून त्याकाळी ऐकले आहे. 
आमच्या सतीला पन्नाशीनंतर हळूहळू आबांच्या 
मित्रांच्या घरांत येण्याजाण्याचा मान मिळायला 
लागला. यात जसा आबांचा दोष आहे तसा 
त्यांच्या मित्रांचाही ! आबांशी ह्या काळात माझ्या 
खाजगी चर्चा मात्र वाढू लागल्या होत्या. मी तत्त्व- 
ज्ञानही गंभीरपणे वाचे. ऐतिहासिक पद्धती, भाषा- 
विश्लेषण व विज्ञानविइ्लेषण ह्या तिन्ही तत्त्वज्ञाना- 
त्मक पद्धतींत गोडी माली होती. थोडेबहुत कळे, 
इपिमिनिउसचा विरोधाभास ' सगळे क्रीटन्स खोटा- 
रडे असतात' ; प्भिनाईउसचे इंद्रियगोचर भ्रामक 
जगः सॉक्रेटिसचे संवाद; कांटचे काही विरोधसम- 
च्चय ( 4111110710168 ) इ. वाचत होतो. ने 
थोडे कळे, त्यांतले काही क्षुद्र वाटे; काही रम्य वाटे. 
मला आता विशेष * दृष्टिकोण ' येत होता. पण 
आबा शाबासकी देत नसत. त्यांना वाटे मी लुडबूड 
करतो ! पण त्या काळी कांटचा अवकाश विरोधी- 
समुच्चय वाचला आणि लक्षात आले, कांट भोति- 
कींत लुडबूड करतो ! पण त्या काळी कळत नव्हते 
की कांट तत्त्वज्ञानातील फार उच्च पायंडावाला 
आहे. माझ्या बुद्धीतले दोष आबांना कळत होते; 
त्यांना मी अती उथळ वाटे. ते मला सहन करत, 
पण त्यामुळेच मला त्यांचा राग वाटे. मी ज्यावेळेस 
सारखा “का ?' विचारे, तेव्हा एखादे वेळेस त्रासून 
म्हणत, “ सवं ' कां'चा अंत * कसे ' मध्ये शाहाण्या 
माणसाने'केला पाहिजे ”. शब्दांचे निरनिराळया 
संदर्भांत निरनिराळे अथं होतात. मला त्याकाळी 
अनेक अथे पेलवत नसत. आबा काही वेळेस चिडत. 
आपल्याला समजले आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 
परावर्तन ही क्रिया फार उपयोगी पडते. मी व 
आबा अनेकवेळा एकमेकाला त्याकाळापासून आरसा 
करू लागलो होतो. पण तत्त्वज्ञानाची चर्चा करताना 
मात्र मी मला आबांच्या आरशात कुरूप दिसू 
लागलो. 
जोरदार आबा, कमकुवत मी 

मी द्रविड हायस्कूलमध्ये १९४० साली शिरलो. 
१९४७ साली शालान्त क्षालो, या काळात मला 
वेळेप्रमाणे काही विषयांत अभ्यासासाठी आबा मदत 
करीत. इतिहास मला अप्रिय होता; कारण सन, 


क.) 
नावे, गावे लक्षांत रहात नसत. बृद्ध कोठे जन्मला हे 
आबांनी विचारल्यास कधीही आठवले नाही. मला 
त्याकाळी सध्या ज्याला (ठे तंत्र म्हणतात त्याचा शोध 
लागरा; हिमाल्याच्या पायथ्याशी असे मी म्हटले, 
की कपिलवस्तु नामक शहरात बुद्धाचा जन्म झाला हे 
आठवायचे. मला (९) तंत्र शोधावे लागले, कारण आबा 
एखाद्या वेळेस क्षोपेत देखील उठवायचे व विचारा- 
यचे “ बुद्ध कोठे जन्मला ? ' मला परीक्षेत यश 
चांगले होते. .पण भीती कायम बसली. तेव्हापासुन 
अजून परीक्षांची स्वप्ने पडतात. परीक्षेला उशिरा 
गेलो; कागद संपले; शाई संपली वा परसाकडला 
लागली ! फ्रॉईडचीही परीक्षा आली म्हणजे 
फाटी व्हायची व तो परीक्षा स्वप्नांनी जर्जर होता 
हे आता कळते व आपण विचित्र नाही याचा 
आनंद वाटतो. ४५ साली हिटलर संपला; ४६ साली 
जपान दोस्तांना शरण गेला व ४७ साली स्वातंत्र्य. 
प्रभात क्षाली. आबा काही काळ स्वस्थ क्षाले, पण 
त्यांचा पिडि सामाजिक व राजकीय ! ते अस्वस्थ 
होते. त्यांना सापाने वेढल्याची स्वप्ने पडत; 'मेलो, 
मेलो ! म्हणत रात्री उठत. ४७ साली मी शालांत 
झालो, पण शंकरशेट शिष्यवृत्ती मिळाली नाही 
म्हणून खट्टू झालो. आबा म्हणाले, * फळावर लक्ष 
ठेवू नये !' मी म्हणालो, “ इलोक म्हणू नका !' 
मला राग आला. 
त्याच सुमारास ते मधून मधून फुशारकी 
मारत, “ मो शेळी मारायची तयारी करून वाघ 
मारायचो; तुम्ही वाघ ... ...” मी म्हणे, “समजले, 
वाक्य नका पूर्ण करू ” मग मी आणखी खट्टू होई. 
आबांना काय कळणार ? कधी शिक्षण-गिरणीत 
शिकले नाहीत; ते गुरुकुलांतले ! मला त्यांच्या 
बुद्धिवादी मित्रांत स्थान नव्हते. आबांची तटस्थ 
वृत्ती हळूहळू वाढत होती. मला त्यांनी अनेक वर्षे 
“ बाळ बोलेल व कमीपणा येईल, किंवा बाळाला 
कठोर बुद्धिवादी खरचवटतील” या भावनेने दडवलेच 
होते. मी माझ्या शंकरशेटशिष्यवृत्ती न मिळाल्याने 
झालेल्या पराभवामुळे खचलो होतो. आणि मंग ते 
मला धार्भिक सुभाषिते व तत्त्वज्ञान पाजू लागले. 
माझा राग वाढला. मधूनच म्हणत, “तू महत्त्वाकांक्षी 
आहेस; महत्त्वाकांक्षा रोग आहे; ठेविले अनंते तेसेची 
र॒हावे. ” मी मग मात्र भडके. मला सहा अध्यायां- 


नवभारत .. 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


पर्यंत गीता माहिती होती. रणांगणावर व्याकुळ- 
लल्या अर्जुनाला एका क्लृप्तिबाजाने मारलेल्या त्या 
मला बाता वाटल्या होत्या. मी म्हणे, “ मला. 
थोतांड सांगू नका. माझ्या प्रवृत्तिअवांना तुमचा 


युक्तिवाद समजत नाही. सगळी तत्त्वज्ञाने मला 
पोकळ आहेत. ” 


विश्वविद्यालयात शिरण्यापुर्वी आबांनी माझ्या- 
वर स्फोटक गोळा फेकला ! ते म्हणाले, “ तु जर 
मानव्यामध्ये व विशेषतः संस्कृतमध्ये शिरणार अस- 
शील, तर मी तुझ्या विशवविद्यालयीन शिक्षणासाठी 
खर्चे करू शकणार नाही. माझ्याजवळ फक्त दीड 
हजार रुपये आहेत. मला मुलींचीही शिक्षणे करायची 
आहेत. हिंदुस्थानातले मानव्य शिक्षण जुनाट आहे. 
ते भाकरी देत नाही; मला म्हातारपणचे बघायला 
हवे. तु विज्ञाने व तांत्रिकीकडे जा. ” मी विरोध 
केला. माझ्या प्रियशिक्षकांनीही आबांना निरोप 
पाठवून माझ्या मताला पुष्टी दिली. आबा मला 
बघले नाहीत. मी हट्ट सोडला. पण त्याचवेळेस 
लक्षात आले की आपण कमकुवत मनाचे आहोत. 
मी दोन वर्षे फर्ग्युसन महाविद्यालयात व साडेतीन 
वर्षे इंजिनि्यारिग महाविद्यालयात पुण्याला घालविली 
आणि अभियंता झालो. माझे माझ्या शिक्षणात, गोडी 
कमी म्हणून फार लक्ष नव्हते. मी मानव्यविद्या 
गोडीने वाचत राहिलो. आबा पुण्याला मला भेटा- 
यला येत व मी सुट्टीला वाईला जाई तेव्हा नेहमी 
चर्चोत्सुक असते.. पुष्कळ वेळा अगदी परीक्षेच्या 
वेळी भेटायला येऊन आईन्स्टाईन असे का म्हणाला 
वा हायसेनबर्गे असे का म्हणाला असे विचारीत. 
मग मात्र त्यांना घालवायचे भ्ोाकननाक 
डोक्यात असे ! का र 

पन्नास सालाच्या परिसरातल 
म माक्सिस्ट पद्धतीने तिहिरेत्या २.५ 
समीक्षेनंतर भाता संकल्पनांच्या वि 
लेली वैदिक संस्कृतीची परका अ 
होते. त्यांनी त्याकाळी वैदिकसंस्कृतीच्या वि 
वर पुण्याला तीन व्याख्यानमाला गुंफल्या, प मु 
ऐकल्या. अमोघ वक्तृत्व व पांडित्य मी जर कलन 
एकत्र अजून जगात ऐकलेले नव्हते. भारतातला 
हक आच ह क बाप हे कळून खूष क 

जलो. वैदिक संस्कृतीचा विकासं झाला की 


भाबा व मी 


केवळ .वाढ, झाली 'हे- मात्र मला अजूनही कळले 
नाहीः पण मी त्यांना. तो प्रश्‍न कधी विचारला 
नाही. उगाच वाद कशाला ? मी हळूहळू तत्त्वज्ञान 
चर्चेतून निवृत्त होण्याचा प्रयत्न करत होतो. एखादे 
वेळेस. ते स्वत:विषयी म्हणत, “ मलगा गणित येत 
नाही... माझे मोठे नुकसान झाले आहे.” ' माझे 
नशीब हे गणित शिकले नाहीत ! ? असे माझ्या 
मनात त्यावेळेस यायचे. मी त्यांना म्हणे, ! बोलभाषा 
विज्ञानातील कठीण संकल्पना देखील फार चांगल्या 
पद्धतीने ( शिस्त मोडूनही ) समजावून देण्यास 
समथं आहेत.” ते म्हणत, “ आज्या आहे तू गणित 
चांगळे शिकशील आणि ती सत्ये आत्मसात 
करशील. ? माजे गणित श्रेष्ठ नव्हते; कामचलाऊ 
होते व अजूनही तसेच आहे. पण त्यावेळेस माझ्या 
हे मात्र लक्षात आले होते की विज्ञाने व तंत्रशास्त्र 
इतकी पुढे गेली आहेत की महत्त्वाचे प्रश्‍न विचार- 
ण्यात कायम पटाईत असलेले तत्त्वज्ञ आता युरोप- 
मध्येही मागासत आहेत. आबांना विज्ञान समजा- 
वून सांगण्याची माझी ताकदही मला अपुरी वाटत 
होती. आबांच्या व माझ्यामध्ये ज्ञानशाखातील 
अति-विश्रिष्टीकरणामुळे (_०ए५९!७००9]129- 
ष्ण ) खिंड पडत होती. आबा एकदा- 
म्हणाले, “ बाहेर झाडांकडे बघितल्याशिवाय पक्षी 
उडतो आहे हे कळत नाही. सगळ्या गत्या सापेक्ष 
आहेत. “ पॉयन्कारने आईन्स्टाईनला पृष्टी दिल्या- 
नंतर युरोपमध्येही असेच तत्त्वज्ञ म्हणायला लागले 
होते हे खरे आहे. पण मॅक्‍्सवेलच्या समीकरणातून 
केवल-गति मोजण्याची आद्या शास्त्रज्ञांना आई- 
च्स्टाईनपूर्षबी आली होती हे मला कळले होते; 
म्हणून आईन्स्टाईनचे वैशिष्ट्य आहे हेही मला 
त्याकाळी माहिती होते; पण मी आबांना ते कसे 
समजावून सांगणार ? शिवाय मला फोकाल्टचा 
लंबक माहिती होता आणि खोलीच्या बाहेर न 
बघता पृथ्वी गोल फिरते ते सांगता येते हेही 
माहिती होते. पण मी बोललो नाही. पॉपरने एके 
ठिकाणी तक्रार केली आहे, की तत्वज्ञान्यानी 
आधनिक विज्ञाने तपासायची शिस्त धरली नाही 
म्हणून विद्वाविषयी खोल प्रश्‍न विचारण्याची 


क्नांटिअन परंपरा बुडत आहे. आबांना ही जाणीव 
श्लांगलळी आहे. पण त्यांच्या आरशात मी अनेक वर्षे 
१ शक 


प््ण 


कुरूप दिसल्यामुळे मी त्यांच्याशी तत्त्वज्ञानसंवाद 
काही काळ मंद केला होता; तरीदेखील अमेरिकेत 
आल्यावर माझा आत्मविश्वास वाढला व गेली: 
कित्येक वर्षे आमचा पत्रव्यवहार ९० टक्के तत्त्व- 
ज्ञान व इतर १० टक्‍के ऐहिक अश्या पद्धतीने पुन्हा 
चालू आहे. 

अमेरिकेत जाण्यापूर्वी तीन वर्षे मी मुंबईत अणु- 
केंद्रात अभियंता म्हणून होतो. या काळात मला 
यक्षे आली, अपयशे झाली. अपयक्षांत फकत आता 
इतिहास दिसतो; कडवटपणा मुळीच राहिला नाही. 
आबांनी माझे १९५६ साली माझी अगोदर संमती 
न घेता लग्न ठरवले. अप्पा व सतीने मधूला काही. 
कळत नाही ; कु. इंदू दातार नक्षत्रासारखी मुलगी 
आहे व ' मधू समंजस आहे या विचारांनी आबांना 
पटवून निर्णेय केला. समंजस मी शेवटी हो म्हणालो ; 
माझे कल्याण झाले, व दोन्ही घराण्यांची अब्रू वाचली. 
आबा नित्य पारीखांकडे तंबू ठोकलेले. मला व 
सतीला पारीखांचा हेवा वाटायचा. कृष्णार्जुनांसारखी 
त्यांची मंत्री होती. पारीखांचे वय मोठे व माझ्ला 
अपरिपक्वपणा मोठा व आम्हा दोघांचेही जाडे 
* अहम्‌ ' होते. मी दूर गेलो. पारीखांशी व्यक्‍तिगत 
संबंध ठेवण्याचे प्रोत्साहन लहानपणापासुन मिळाले 


असते तर मी मानवी संबंधातील नाजुकता लवकर 
शिकलो असतो. पण भारतीय घर मुलांसाठी मानवी 


संबंधांची मोठी तालीम नसते. आज आबा वाईला 
पारीखांशिवाय- वृंदावनाला महाप्रस्थानानंतर कृष्ण 
जसा एकटा येऊन राहिला तसे राहिले आहेत. माझी 
सर्वांत प्रिय बहीण सुमन हिला टाळ्यामध्ये दोष 
असलेले मूल जन्मले ; ती कष्टी व कठोर झाली ; 
अद्या वातावरणात आम्हा दोघांचे संबंध बिधडायला 
लागले. आबांना म्हणालो, मध्यस्थी करून आम्हा 
दोघांत तडजोड करा. त्यांनी तटस्थतेचा निणेय 
घेतला. मी खट्टू झालो, आमचे संबंध आता गोड 
आहेत ; पण त्याला लागले एक परव, या सवे 
घटनांकडे बघता असे कोणाच्या लक्षात येईल की मी 
कमकुमत व्यक्तित्वाचा मुलगा आहे. माझे काका. 
सत्ता गाजवणारे, अप्पा ताबा गाजवणारा, सुमन 
कठोर आणि ज्या आबांच्या मित्राजवळ गेलो ते 
भेटले जबरदस्त, आणि बघा ना माझे तटस्थ 
महाप्रचंड आबा! मी काय करू? मी पळालो 


अनुक्रमणिका 


ष्ट 


अमेरिकेत. हिंदुस्थान सोडला नसता तर माझे पिट्टु 
पडले असते. पण खरे सांगू का अमेरिकेत गेलो? 
माझे प्रबंध प्राध्यापक प्रो. वाग्तर यांची पहिली 
सलामी झाली आणि मी पायात शेपटी घातली ! 
दोन छावण्या 

मी अमेरिकेत आलो आणि आवांच्या नैमित्तिक 
जोवनावर पडदा पडला. पत्रव्यवहार व अधून मधून 
भेटी यांनी मी आबांशी संगत ठेवण्याचा निकराचा 
पण पुष्कळ वेळा केविलवाणा प्रयत्न करतो. दहा- 
हजार मैलांचे भोगोलिक जबरदस्त अंतर खट्टू 
करणारे असते. आबांच्या स्वभावाची अधिक 
वैशिष्ट्ये, व त्यांचे व्यक्तित्व व जीवनतत्त्वज्ञान मी 
पुढील लिखाणात सांगत आहे. यात माझा अहम्‌ 
वाटलेला दिसेल. मी आवांना व्याख्यान देताना 
दिसेन. आबांची वैशिष्ट्ये व त्यांचे थोडे बारीक 
दोषही दिसतील. अहो, आबा हाडामासाचाच माणूस 

] 

ल मला अगदी लहानपणी मी मुळाक्षरे 
शिकताना मंगलमूर्ती दिसले असे मागे मी म्हटले 
आहे. शिवाने मंगलमूर्ती माणूस आणि हत्ती जोडून 
केले. मंगलमूर्ती व्यासापुढे लेखक ( 8०1106 ) 
म्हणून बसले. प्लेटो सॉक्रेटिसचा लेखकू होता. 
पायथॅगोरस, साँक्रेटिसने काहीही * लिहिलेले ' नाही. 
व्यासानेही काहीही “ लिहिले ' नाही. मध्ययुगातल्या 
पांडित्यावे मंगलमूर्ती हे रूपकाने व प्लेटो हा 
खरोखरी ' दशंनकार ' आहेत. ग्रीकांनी व भारती- 
यांनी याच काळात केवळ संख्या, मुळाक्षरे व 
संकल्पना याच्या आधारे काव्ये, नाटके, गणिते, 
तत्त्वज्ञाने निर्माण केलीत. मुळाक्षरी-संस्कृतीत मी 
इंद्रिममंडळाचा वा काना-डोळ्याचा भेद होऊन 
मनुष्य भंजित व्हायला लागतो असे या लेखात पुर्वी 
म्ह्‌ट्ले आहे. मंगलमूर्ती हा लेखक या अर्थी व 
त्याच्या जन्माच्या दंतकथेतुनही भंजित आहे. आबा 
प्हेटोसारखे पिडाने क्लासिकल ! कांटपर्यंत त्यानी 
सहज मजल मारली; रसेलपर्यंत ते थोड्या कष्टाने 
पोचले, पण पॉझिटिव्हिस्टांपासुन मात्र ते वेगळे 
राहिले. मी तत्त्वज्ञ नाही; पण मला माझ्या अंतमनी 
हे पक्के कळलेले आहे. विज्ञानाला शेवटचा क्लासि- 
कल म्हणजे भाईन्स्टाईन; आबांची त्याच्यावर 
अंतिम श्रद्धा. पण पृंजीयभौतिकीने क्लासिकल 


नेवभारत 


फेब्रु.--माचै, १९८१ 


विज्ञानाचा अंत केला व भाता ती आईन्स्टाईनच्या 
प्रकाशगतीच्या सिद्धांताचा अंत करायला टपली 
आहे. आबा पॉझिटिव्हिझमने व पृंजीयभौतिकीने 
चक्रावून गेले आहेत. 

आबांनी कायम प्रश्‍न मला विचारला आहे: 
ग्रीक हिंदुस्थानात आले, पण त्यांच्यामुळे आपल्याकडे 
विज्ञान का वाढले नाही ? मी आबांना एकदा 
नुकतेच सांगितले की विज्ञान * मोजण्यातून निर्माण 
होते व ग्रीकांमधला मातवर तत्त्वज्ञानी वर्ग, 
अँरिस्टॉटलखेरीज, मोजण्याविरुद्ध होता. अंकगणित; 
बीजगणित, थोडे ज्योतिष आपल्याकडे आले; 
बुद्धाच्या मूर्ती ग्रीक दिसू लागल्या; ग्रीकांजवळ 
विज्ञान * नव्हते. ! त्यांच्याजवळ लंबक होता व 
पाणघड्याळदेखील होते. पण त्यांनी गुरुत्वाकर्षणाचा 
सातत्य-अंक * ग ' व आवाजाचा वेग काही शोधला 
नाही. आकिमिडीजला त्याचे विज्ञानग्रंथ लिहिण्याची 
छाज वाटली होती ! तत्त्वज्ञान्यांना मुळाक्षर, संख्या 
व संकल्पना यांतून केवळ सर्वे जग निर्माण करायचे 
होते. ग्रीक काय दगड भारताला विज्ञान देणार? 
आवांना माझ्याविषयी कोव आली, “ अमेरिकेला 
जाऊन माझा मुलगा एवढा शिकला; पण उथळ 
राहिला. ” ते जणू म्हणाले, ' बाळ बोलला !' 

आबांनी मला अनेकवेळा विचारले आहे : 
आईन्स्टाईन म्हणतो *“' वस्तुमानामुळे अवकाल्य 
वाकतो. म्हणजे काय ?” मी अनेक प्रकारे समजा- 
वून सांगितले पण माझी ताकद कमी पडली. पण 
मी एकदा म्हणालो “ अहो, रबराचा तक्‍ता घ्या. 
त्यावर भालेखासारख्या उभ्या आडव्या रेषा काढा, 
आता रबरावर जड गोळा ठेवा; त्या रेषा गोळथाच्या 
जवळ वाकड्या झालेल्या दिसतील, आता रबर 
विसरा व नुसत्या वाकड्या आलेखी रेषा मनात 
आणा व नंतर त्या रेषा विसरा आणि फक्त गोळा 
मनात आणा.” आबांच्या क्लासिकल आत्म्याची 
तृप्ती झाली. 

आबांचे संद्धांतिक विज्ञानाचे ज्ञान विशेषतः 
आईस्टाईनपर्यंतच्या विज्ञानाचे ज्ञान अबोल पण 
पक्के आहे. सगळा तपश्लील उत्तम समजला नाहो 
तरी अंतइचक्षूंत प्रचीती आहे. खार झाडावरून 
उडी मारताना उट्डाणरेषेचे अचूक गणित करते; ते 
गणित तिला -सांगता_ यायचे नाही एवढेच. पण्‌ 


आबा व मी 


पुंजीय भौतिकी मात्र त्यानीं अंतःचक्ष वापरून सम- 
जावून घेतली नाही म्हणून ते व्यवहारी आपुंष्यांतही 
खड्ड्यात पडले. मी मागे म्हणालो भाहे की पुंजीय 
भौतिकीत प्रकाशपुंज कण को लाट, विद्युतूपुंज कण 
की लाट हा प्रश्‍न उरत नाही; या दृंद्राचा अंत होतो. 
नौखालीत हिंदुमुसलमान दंगलीत एका सुरेवाल्याला 
एंक माणूस भैटली व॑ त्या सुरेवाल्याने विचारले, “तूं 
हिंदू का मुसलमान ? ” तेव्हा फाठी होऊन तो 
माणूस म्हणाला, '* अरे, मी न्हावी आहे ! ” पुंजीय 
भ्रौतिकीला हे उंत्तंर अमवी तार्किक वाटेल असे आहे; 
भॅरिस्टॉटलच्या अनुयायांना अजून ते पटलेले नाही. 


याच अडचणीतून “ तू रॉयचा अनुयायी का गांधींचा 
अनुयायी ? ” या प्रखर विदारक प्रश्‍नाला त्यांनी 


खिन्न होऊन मी ' रॉयचा अनुयायी ' हे उत्तर दिले 
बै ते पँट घालून दृढ केले. त्यांनी पुंजीय भौतिकोचे 
मर्म समजावून घेतले असते तरं ते म्हणाले असते, 
“ आहो, मी तकंतीर्थ आहे ! ” 

मी आबांना नैहमी सांगतो : लहान कणांसाठी 
पुंजीय भौतिकीला प्रतिस्पर्धी असलेले दुसरे विज्ञान 
नाही. ती भौतिकी शुद्ध प्रयोगवादी आहे म्हणून 
वैज्ञानिक आहे, आईन्स्टाईनला सापेक्षता सिद्धांता- 
बद्दल नोबेलपारितोषिक मिळालेले नाही; पुंजीयभो- 


तिकीतल्या प्रकाश-विजेच्या परिणामाबद्दल (7?110- 
000]16016 0७000 ) मिळाले आहे. याचे 


कारण नोबेलमंडळ सिद्धांताच्याबाबत बक्षिसे देऊन 
काही वेळेला मागे हास्यास्पद ठरले होते. किंवा 
सिंद्धांतांत चूक सापडल्याखेरीज विज्ञानात प्रगती 
शक्‍य नाही हे सवे शास्त्रज्ञांना कळते. धादांतता 
( 8७81811 ) , आगम ( []॥तपरल09 ) व 
आईन्स्टाईन वियोजन ( प्रकाशाचा अत्युच्च स्थिर 
वेग ) ह्या तीन तत्त्वांचा आश्रय घेऊन १९६५ 
साली सुक्ष्मकणांसाठी बेळचा सिद्धांत आला व तो 
बरोबर का चूक याचे प्रयोग झाले. पुंजीय भोतिकेचे 
भवितव्य बेलं बरोबर का चूक यावर चिताजनक- 
पणे अवलंबून होते. बेलच्या सिद्धांताप्रमाणे सुक्ष्म- 
कण वागत नाहीत हे प्रयोगाने आता निष्पन्न केले 
आहे. आज १९८० साली आईन्स्टाइनचे वियोजन 
धोक्यांत आले आहे. पुंजीय तत्त्वज्ञानाला धादांतता 
म्हणजे सत्य जग बाहेर तटस्थ बघणाऱ्याच्या पुढें 
असते हे तर मान्यच नाही. क्‍्लासिसिस्ट आबांना 
मी याविषयी अनेकवेळा लिहिले आहे. ते. तटस्थ 
न. भा. ८ 


ष्ट 9 


आहित. धरणारा सूक्ष्म बघताना सूक्ष्म बदलवतो हे 
आता सवे शास्त्रज्ञांना मान्य आहे. पण पॉझिटि- 
व्हिस्ट तत्वज्ञान्यांशिवायचे तत्त्वज्ञानी त्या सत्या- 
पासून अलिप्त आहेत. मी आबांना एकदा म्हणालो, 
“: हायसेनबरगचे अनिश्चितितत्व सांगते को उर्जा 
( 107106012४ ) भागिले काळ हा भागाकार, काळ 
जेव्हा शून्याजवळ पोचतो, तेव्हा अनंत होतो व 
अजस्र स्फोट होतो, ” ते म्हणाले, “ म्हणजे काय 
होते ? ” मी म्हणालो, “* अहो, म्हणजे जग निर्माण 
होते. ” मला ' का ? फार वेळा विचारू नये 
म्हणणारे आबा तेव्हा म्हणाले, “असे का? ” 
मी म्हणालो, “ अहो हायसेनबर्गेचा शिपाई बघत 
लसला म्ह्णजे सगळ्या “का” चा अंत होतो. त्या 
जवळ जवळ शून्य वेळेच्या सुमारास तो शिपाई 
न्याह्रीला जातो व त्यावेळेस विज्ञानातले व समंजस- 
पणाचे कायदे निसर्ग मोडतो. आबांना खुळयासारखे 
झाले व ते म्हणाले, “ ७7 ! 

खरोखरच नसत्या तत्त्वज्ञानाच्या चर्चा आमच्या 
पत्रव्यवहारात असतात का असा संशय आतापर्यंतच्या 
माझ्या लिखाणातून निर्माण झाल्यास आइचयं नाही. 
“ कंपुचियात एक वेडसर पोलपेट नावाचा साम्य- 
वादी राज्यकर्ता होता; त्याने राजधानी नांपेन्हमधून 
सगळी माणसे बाहेर घालवून शहर रिकामे केले; 
निम्म्याच्यावर बौद्धभिक्ष ठार मारले व जवळ जवळ 
निम्मी कंपुचियाची प्रजा ' नवसमाज निर्मितीसाठी 
साम्यवादाच्या वेदीवर आज खून, उपास व आजारा- 
मुळे मेली आहे ” हेही मी त्यांना सांगितले आहे. 
ते म्हणाले, “ अरेरे !” पण त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून 
असेहो लक्षात आले, की त्यांना व इतर भारतीयांना 
हे फारसे माहिती नाही. भारतीय माणसे सध्या 
इतकी स्वतःच्या समस्यांनी मेकली आहेत, की ती 


आता अंतर्मुख बनली आहेत. आशियात, आफ्रिकेत, 
दक्षिण अमेरिकेत लक्षावधी राजकीय कारणास्तव 


शरणार्थी बनलेले निराधार कुजत आहेत, पण भार- 
तीय तटस्थ सुचत आहेत. गांधी व नेहरू यांच्या 
काळचे आंतरराष्ट्रीय तटस्थ भारतराष्ट्र आंता केवळ 
अक्षरश: तटस्थ राष्ट्र बनले आहे. आबा विचारतात, 
“ गरिबी नाहीशी होईल का? शांतता राहील का?” 
मी आक्यावादी तंत्रज्ञ म्हणतो, “ ते प्रश्‍न निगडित 
आहेत. झ्ांतता आणि गरिबीमुक्‍्ती दोन्ही शक्‍य 
आहेत .व. .फार दूर. नाहीत.”. माझ्य़ा. मते ह्या 


ष्ट 


समस्येची यशस्वी फलश्रुती वैज्ञानिक व तंत्रज्ञच 
करणार आहेत; मातव्यपंडित व सरकारे करणार 


नाहीत. आबांना मी उथळ, ' माणसाची स्थिती 
माहिती नसलेला व भाबडा आज्यावादी दिसल्यास 


मला आदचर्य नाहो. १९५६ साली सी. पी. स्नोने 
* दोन संस्कृती ' वाणिल्या : शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ विशुद्ध. 
मानव्य पंडित ! त्याने असेही सांगितले, को अति- 
विशिष्टीकरणामुळे या दोन संस्कृतींच्या भिन्न 
छावण्या निर्माण झाल्या आहेत व त्यांच्यातील गैर- 
समजाची खिंड हा मानवजातीला मोठा धोका 
आहे. पण आवांच्या व माझ्या प्रेमामुळे बाप-मुला- 
तील खिंड हळूहळू बुजली आहे. 
निर्णय तहकुबी 

आता मी आबांचे वैयक्तिक तत्त्वज्ञान व काहो 
व्यक्तिविशेष यांच्याकडे वळतो. स्वातंत्र्व ४७ साली 


आले; निवडणुका झाल्या; रॉयवादी पक्षाच्या 
लोकांचे निवडणुकीच्या वेळेस हाल झाले व ते 
अनामत रक्‍्क्रम जप्त होऊन पडले ! आबांना 
निवडणूक-संग्रामसभांमध्ये शेण व धोंडे यांचा 
मारा होई. एकदा ते लाथाबुक्य़ांचा मारा ' खाऊन 
घरी परतले. शांतपणे संध्याकाळी आम्ही मुलांनी 
हेगेळचा एक जाडा ग्रंथ वाचताना त्यांना. पाहिले 
आहे. दुःख सहन करणारा व शूर बाप आम्ही 
धादांत पाहिला आहे. बघितला आहे. त्यांच्या 
तटस्थतेचा हा एक अर्थ मी विसरू शकत नाही. 
शर बुद्धिवादी इतिहासात खूप आहेत; आवा 
आमच्या वर्तमानात आमच्या मुलांच्यापुढे जिवंत 
होते. आम्ही कुटुंबीय मात्र त्याकाळी भेदरलेले 
होतो; पण आबांनी आम्हाला धीर दिला. घरात 
भावनाविवश कुटुंबियांत अनेक वेळा स्फोट होत. 
आबा आकाशयान एऐएंटरप्राईझमधल्या केवलबुद्धि- 
वादी डॉ. स्पॉकसारखे विचाराधिष्ठित चर्चा करून 
शांतता निर्माण करोत. 

मित्रांच्या व हाताखालच्या सहकाऱ्यांच्या दोषां- 
कडे काणाडोळा त्यांनी कायम केला आहे. त्यांना 
दुसर्‍यांविषयी शंका आली तरी ते ती दाबून 
विशवासानेच वागत. पण मो त्यांच्या तटस्थतेमुळे 
नेहमी कायम अस्वस्थ होतो व आहे. मला 
भारतीय साघू हे कोडे आहे. मला त्यांच्या- 
विषयी त्याच्या तटस्थतेमुळे. रागही आहे. मला 
सेवातत्पर ख्रिश्‍चन परिचारिक मिशनतऱ्याविषयी 


नवभारत 


फेत्र.--मार्च, १९८१ 


लोभ आहे. आधुनिक विसाव्या शतकाची बुद्धिवादी 
परंपरा -' निर्णय तहकुबी ! ( 8प॥०॥१०१ 
1ंण02७1॥0॥॥; ) सांगत. आबांचा “ तिणंय तह- 
कुवी ' हा परवलीचा शब्द आहे. न्यायाधिश्याची 
तटस्थता व निर्णय तहकुबीत न्याय मिळतो हे खरे 
आहे; पण निर्णय तहकुबीने . न्यायालाही उश्लीर 
लागतो. व्यवहारात विशेषत: कौटूंबिक व कारखान- 
दारी आणि सरकारी व्यवहारांत त्यामुळे फार 
उश्यीरा निकाल लागतात. निकालांतील उद्यौर 
ह्यातील अन्याय भारतीय लोकांना फार जाचत 
नाही असे. वाटते. व तेथल्या न्यायाल्यांना तर 
याची पर्वाच नाही ! अमेरिकन न्यायाल्यांत ह्ल्ली 
या अन्यायाबद्दळ जाणीव होताना दिसत आहे. 


“ निर्णय तहकुबीतून ' आवांना थोडी अपयक्षे भाहेत. 
भांडकुदळपणा हा पंडित-मेळाव्यांचा स्वभाव 
असतो; ते मेळावे चालवण्यात आबांचे यक्ष मात्र 
मला असामान्य कायम वाटलेले आहे. आबांनी 
माझ्यापुढे लहानपणापासून शल्यविज्ञारदाच्या ताट- 
स्थ्याचे कोतुक केले आहे. पण रोग्याझी आधनिक 
मनोवंद्य ताटस्थ्य ठेवता ठेवता स्वत: मनोरोगी 
होतो हे प्रसिद्ध आहे. त्याने फार ताटस्थ्य ठेवले तर 
रोगी समजत, नाही व कमी ताटस्थ्य ठेवले तर 
मनोवंद्य आजारी पडतो. याकरता तटस्थता मोड- 
ताना येणारा धोका आधुनिक मनोवद्याला पत्करा- 
यलाचं ह्वा. बघा ना, सध्या मेंदूवरच्या अतिसुक्ष्म 
शल्यक्रियेत रोगी व शल्यक्रियातज्ञ यांचे सहकाय 
असते. त्याशिवाय ती शल्यक्रिया शक्‍य नाही. 
आजारी मेंदूशी शल्यक्रियेत तज्ञ मेंदुला बोलावे लागत 
आहे, यांत्रिक _बुद्धिवाद्यांच्या तमाम ताटस्थ्याचा 
अस्तःहोत आहे. 

आबांचे वडीलही मला वाटते तटस्थ होते 
आबांची आई लहातपणीच वारलो.व आबांचे वडील 
तारुण्यातच विधुर झाले. वडिलांनी आई होण्याचा 
कितीही प्रयत्न केला तरी त्याला नैर्सागिक मर्यादा 
आहे. पण आबांचे वडील फार चाणाक्ष होते. लक्ष्मण 
ब्रह्मचारी होईल का याची त्यांना थोडी धास्ती होती. 
ब्रह्मचाऱयाचा पराभव करायला कामदेवाला फार 
कष्ट पडत नाहीत याच्या कथा त्यांनी आबांना 
सांगितल्या आहेत. सतीला आबांनी बघितले आणि 
आबांच्या निखालस खाजगीपणाचा अंत झाला. 


य आबा 
जर थोडे अतटस्थ असते तर आम्हा मलांच्या 


दृष्टीने 


ये । पल“ 


आबा व मी 


ते कदाचित अधिक हिंतकर ठरले. असते. आम्हा 
सर्वांचे नश्ीव पारीखांसारखा जबरदस्त मित्र 
आबांना भेटला. त्या मित्राने आबांचा बालेकिल्ला 
भेदून, “ काय आबा, थोडी घेणार का?” विचारले. 
म्हणूनच आमचे आबा मानव्य़पूर्ण शंभू बनले ! 
भाबांचा “ अभंगव्यक्तित्व ! ( 11168'980 
ए7?श'501811197) हा एक आणखी परवलीचा शब्द, 
लेखक आबा अभंग असु शकत नाहीत. मंगलमूति- 
देखील मी मागे म्हटल्याप्रमाणे चमत्कारिक अभंग 
आहेत ! काया-वाचा-मने अभंग साधणारी तज्ञ 
माणसे मला दयनीय वाटतात. मी आहे विदूषक ! 
मला तज्ञांविषयी आदर आहे,पण मला विदूषक लोकच 
साहचर्याला आवडतात. आबा फार पुर्वी पंढरपूरच्या 
विठोबाला ब्राह्मणांच्या मगरमिठीतून सोडवण्य!साठी 
न्यायालयात साक्षीदार म्हणून गेले होते. घनपंडित 
आबांना वकिलाने विचारले “ राम शब्दाची व्युत्पत्ती 
काय? *, आवांनी भायत्यावेळेस तत प प केले. 
माझ्या आयुष्यभर मी त त प प करतो आहे. मला 
एखादे वेळेस चूक करणारे आबा अभंग माणूस 
वाटतो. पूर्वीचे नाबा म्हणजे जडवाद व हिंदुधर्माची 
समीक्षा करणारे तकंतीथं. त्यांनी सोमनाथाची 
प्रतिष्ठा केलो, मला फार आवडले. पण वुद्धिवादी 
मित्रांना फार राग आला ! आबा ज्ञानेश्‍वरीच्या 
पालखीबरोबर फिरतात असे मी अमेरिकेहून ऐकले 
आहे. मला ते फार आवडले, मी आहे पुंजीय 
भौतिकी-वादी. मला कण व लहर यात फरक 
नाही. जडवादी आबा व शास्त्रीबुवा या नीट 
वर्गीकरणाने मी त्यांचे व्यक्तित्व फाडू शकत नाही. 
शिवाय संपूर्ण माणूस हा मोठे शहाणपण व काही 
खुळेपण याचेही मजेदार मिश्रण असतो. त्यांचा पाय 
पडून एकदाच फक्त मोडला आहे असे नाही. मला 
ते नेहमी सांगत, * मागच्याला ठेच पुढचा शहाणा 1” 
दुसरे असेही ते मला बजावत की, ' हे मधू, तू ढांपण 
लावलेला एकलक्षी बैल आहेस, तू पर्यायांचा 
विचारच करत नाहीस ! ' पण एवढे त्यांना कळत 
असुनही, माझे लहानपणी वाचताना डोळे दुखत व 
ते त्यामुळे तिरळे होत ह्यासाठी मला काही त्यांनी 


चवकशी करून नेत्रतज्ञाकडे पाठवला नाही. ते एक 
दिवसं मी त्यांच्याकडे तिरळे बघत असताना भड- 


कले वं म्हणाले, ' तु हस्तमैथुन करतोस म्हणून असे 
होते !' मी अनेकव्षे वाचनातील डोकेदुखी उगाचच 


ष्‌९ 


सहन केली; अमेरिकेत येईपर्यंत उगीच डोळे वाईट 
राहिले.. लेखनसंस्कृतीतल्या माणसांमध्ये दुभंग 
व्यक्‍ती व हा मनोरोग ( 8120101719 ) 
येतो हे माध्यम पंडितांचे मत प्रसिद्ध आहे. स्कित्सो 
माणूस भयंकर शंकेखोर असतो. आबा विइवास 
टाकणारे, निःशंक व्यक्‍्तित्वाचे. लोक त्यांचा फायदा 
घेतात व ते करू देतात. आबा स्कित्सो नाहीत. 
त्यांचे काही मित्र मी स्कित्सो पाहिले आहेत ! पण 
त्यांनी तरी देखील आबांना फार प्रेम दिले आहे; 
यातूनच मला आबांच्या पुढच्या आयुष्यातील यज्ञाची 
खात्री वाटते, तटस्थतेतून यांत्रिकजगातील तणाव 
दुसऱ्याला वाटला तरी स्वतःला कमी होतो ह्यात 
थोडे सत्य आहे. आबा ८१ त शिरले यात मला 
त्यांच्या तटस्थतेतीलच शक्‍ती दिसते. शंकरासारखी 
आधवांनी विषे उगाच नाही पचवली ! 
मुलाचा बापाला उपदेश 

आता मी आबांच्यावर सोडलेला. प्रकाशझोत मंद 
करतो. मीही लेखनसंस्कुतीत वाढलो आहे. वडिलां- 
कडे तटस्थ वृत्तीने त्यामुळे बघितले आहे. माझी 
मूले आता पढत आहेत. त्यांच्यांतही स्वतंत्र व्यक्तित्व 
व त्याबरोबर तटस्थपणा येत आहे. ते मी उपदेश 
पाजू लागलो की म्हणतात, ““ थोबाडीत मारा, पण 
व्याख्यान आवरा.” तीही अनेकवेळा. माझे दोष काढू 
लागली आहेत. मुलांच्या क्षकिरणातून अस्थिपंजर 
न दिसता बाप जाऊ शकत नाही ! 

आबांची चाल कायमची तुरुतुरु करड्सारखी. ते 
रस्त्यात चालताना आम्हा मुलांच्यापुढे दूर पुढे; 
आम्ही त्यांना गाठता गाठता दमू. सती काही काही 
वेळा म्हणे, “ अहो, आम्हालाही तेथेच जायचे 
आहे. आबांची ज्ञानातली प्रगती मात्र आम्ही कधी 
रोध्‌ शकलो नाही. आज आबा तंत्रज्ञान व मानवाचे 
भवितव्य अभ्यासत आहेत. मी त्यांच्या मित्रांच्या 
सल्ल्प़ाला न जुमातता म्हणतो, आबांनी लाकडी 
पेनसील व दोन-अक्षी (21)) कागद यांत रम नये. 
निकोलस जेनसन प्रबोधन-प्रभाती ५८ व्या वर्षी 
छपाई शिकला व ज्या वयात सेवानिवृत्त होऊन दहा 
वर्षे लोटली असतात त्या सत्तरीत त्याने व्हेनिसमध्ये 
पुस्तक लिहिन स्वतःच छापले. आबांनी आता दूर- 
दर्शनाचे ( ॥' ४ ) माध्यम शिकावे. दूरदर्शन विजेची 
पेनसीले व पाटी असते. माध्यमतज्ञांचे मत आहे की 
यंत्रयुगातला दुभंगलेला माणूस विजेच्या युगात. अभंग 


अनुक्रमणिका 


ष्ण 


होतो. आंबांनी आता भारंतीय संतांची सवे मान- 
वांच्या ऐक्याची .गाथा- मग तो कंपुचियातील 
निराश्रित असो नाहीतर कृष्णेच्या वाळवंटात थंडीत 
थ॑रकापणारा कातकरी असो- टीव्हीवरून गावी. 
हा “ भाबा व मी * लेख मी प्रथमपुरुषी मुलाने 
तुतोयपुरुष-विभक्तीने आबांना उद्देशून आतापर्यंत 
लिहिला आहे. आता आबांना हितीय पुरुषांत घालून 
त्यांच्याशी बोलतो ।- 
:!' आबा, त्रिवार अभिनंदन ! तुम्ही पितृत्वाच्या 
परीक्षेत पहिल्या वर्गात पहिले आलात. थोडा 


निकालाला उद्यीर झांला हे खरे. पण क्षमस्व. तुम्ही 
पेढे वाटा. सती टाळी वाजवायला नाही. अप्पा 
पेढे खायला नाही. पण नात्यागोत्यांच्या व मित्रांच्या 


ब्रगात टाळेथाचा गजर होईल यात मला शांका: 


हही. तुम्हाला जोशी-महाविद्यालयाने तीन महिने 
अमेरिकेत दूरदशंनाचा अभ्यास करण्यांकरिता 
शिष्यवृत्तीही जाहीर केली आहे. 

"आबा, तुम्ही आहात भटके. सती म्हणे, आबांच्या 
पायाला भिंगरी आहे. ' पण आम्हाला कधीही 
असे वाटले नाही की तुम्ही आम्हाला टाकले, 
बापाचा शोध लागला आणि कुटुंब सुरू झाले. पुरुष- 
मॉंकेंड बाई-माकडाशी कितीतरी लक्ष वर्षे स्थिर 
नव्हते. फार माकड-पोरे मरत. पुरुष-माकड बाई 
भाकडाबरोबर स्थिर झाले आणि चमत्कार घडला. 
भराभर पोरे तगायला लागली. आबा, तुमच्या 
शोधामुळे आम्ही जन्मलो, तगलो व तुमच्यामुळेच 
आमची झान आहे. 

' सती तुमच्यामुळेच कायम सनाथ होती व सनाथ 
गेली. तुमच्यामुळेच तिच्या आनंदाची भरती कधीही 
संपेली नाही. ती गेली आणि तुम्ही पोरके झालात. 
माझ्या जिवाला घोर लागला आहे. ख्शरिस्तीन 
मॅकूव्ही या अमेरिकन कवयित्रीसारखा मी कष्टी 
आहे 910 ] 0810 छा] 88४ 110001 ४०प, 
0807, (17 10१. तुम्ही माझे जणू ठेचाळलेले 
पोर बनला आहात. 

* आबा, धीर घरा. तुमची सुमन-वासू, राम व 
अजेय 'हे नातु तुमच्याजवळ आहेत. अनोळखी 
अमेरिकन नात, लक्ष्मी तुमच्यापाशी वर्षभर राहून 
ग्रेळी. लक्ष्मीने पाया पडण्याच्या तटंस्थ संस्कृतीत 
तुम्हाला मिठीची गोडी शिकवली आहे. सातव्या 
वर्षापासून अंतरलेला तुमच्या सर्वांत प्रिय नातू 


किननिन सिय 


नेवभारत' 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


विज्ञान व मानव्य या दोन्हीतही रस घेऊन :मॅक्‌- 
गिलमध्ये शिकत आहे. तो आजोबा धृंडाळायला 
लवकरच येत 'आहे. राम कोल्हटकर तुमची काळजी 
करतो. शहां, रेगे आदी कितीतरी मित्र तुमच्या 
लोभाचे अभिलाषी आहेत. आता पारीख नाहीत हे 
खरे ! पण त्याला कोण काय करणार ? आमचे 
अण्णा, इंदूचे अण्णा इत्यादी कितीतरी जवळचे नाते- 
वाईक तुमच्या भोवताली आहेत. आबा, खचू नका, 
आवा, तुम्ही सिगरेंट फार पिता. मी तुम्हाला 
वार्‍यामध्ये न विजणारी जादूची ज्योत पाठवून 
गुन्हा केला आहे असे वाटते. तुम्ही सिंगरेट सोडा ; 
लगेच लक्षात येईल. की मन प्रसन्न करणाऱ्या 
अमाईन्सचा सुकाळ डोक्यात होत आहे. तुम्ही मला 
माहिती आहे नेहमी ध्यान-धारणा. व योगाचे 
व्यायाम करता. पण व्यसन हे फार वाईट ! .मला 
माहिती आहे सती गेल्यानंतर तुमची -आबाळ होते. 
आहे. पण'आता त्याला मी दहा हजार मॅलांवरून 
कांय करू'? नका भाबा बेकार खाऊ; दूध व अंडी 
तुम्हाला नेमाने घ्यायला काय हरकत आहे?. 
आपलो वासू नाही का तुम्हाला या साध्या गोष्टींत 
मदत. करणार ? आबा, कुवा करून नीट जेवा. 
आबा, मी तुम्हाला, सापाच्या स्वप्नांतुन मुक्‍त 
करू शकत नाही. अहो, तुम्ही कितीही उच्च मानव 
असला तरी आर कॉम्प्लेस ( 1) (00151162 ) 
ह्या मानवी मेंदूच्या सर्पासम भागापासून मुक्तता 
होऊ शकत नाही. तुम्ही सगळे विश्व सपंरज्जूप्रमाणे* 
भास मानणारे ब्रह्मवादी झंकराचायंही नाहीत. मला 
हल्ली वाटते तुम्ही “ मेलो मेलो ' म्हणत उठल्यावर 
तुम्हाला मिठी द्यायला मी जवळ हवा, माझा स्प 
हा 'स्प्शेबतां वरः! हे तुम्हाला सांगायला युधिष्ठिर 
नको. पण सातासमुद्रांच्या पलीकडून आपण मिठी. 
कशी मानणार ? आबा, पण कृपा करून निराष्ष' 
होऊ नका; तुम्हाला तो साप बाधणार नाही,. तो 
तुमचा कायमचा पाळलेला प्राणी आहे! . 
आबा, काळजी घ्या. तुम्ही जगला आहात तो. 
पयंत माझ्या मरणाची जाणीव मला स्पद्ष करणार 
नाही. वंशशास्त्राचे 1) ॥ हे मूलतत्त्व ! ते मला 
सांगते, तुम्ही माझ्यात व मी तुमच्यात भाहे. आपण 


दोघेही शहाण्यासारखे वागू या. आबा, मला चिरं- 
जीव करा ! 


अनुक्रमणिका 


सो. अरुंघती खंडकर 


कौटॉबिक जीवनातील शास्त्रीजी 


व आबांच्या . कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनात 
सीमारेषा. कशी सापडणार ? आबांनी आयुष्याची 
आठ. दशके वाटचाल केली हे :नवभारतच्या 
संपादकांनी नजरेस. आणून , दिले हे .बरे झाले. 
खणखणीत आवाजात अनेक प्रकारच्या सभांमध्ये 
वैशिष्टपूर्ण विचार आंबा मांडत असतात. विज्षेषतः 
वरगावी असले म्हणजे हा त्यांचा नित्यक्रम असतो.; 
पहाटे .वाईहून निघायचे- वाटेत पुण्याला घाईघाईने 
त्यांचे स्वीय .सहायक राम कोल्ह्टकर- काही कामे 
वरकतात, मुंबईला यायला निघतात. आबांबरोबर 
अशा प्रवासात असणाऱ्याला सत्य साईबाबांपासुन, 
सोलर एनर्जीपर्यंत अनेक विषयांवर विचारांची 
देवाणघेवाण 'कराव्र्‍रयास मिळते. वाटेत रस्त्याला 
ताजी भाजी वा फळे दिसली तर ती पिदाव्यां- 
मधून. भरली जातात, घरी आल्यावर मी म्हणते 
* आबा, ही एवढी .भाजी म्हणजे मला आणखी 
एक रेफ्रिजरेटर घ्यावा लागणार." आबा मोटार- 
गाडीच्या प्रवासात कधी डलकी घेणार नाहीत. 
त्यांचा एक सिद्धांत असा की, आपण बोलत राहिलो 
की ड्रायव्हरला डूलकी येण्याची शक्‍यता कमी-मंग 
आपळा विषय त्याला नाही समज़ला तरी चालतो. 
आबांना दुपारची बामकुक्षीसुद्धा लागत. नाही. 


संध्याकाळी जावयाच्या सभेची तयारी-रात्री अनेक- 
त्यांनां दार उघडल्यावर 


हार देऊन आबा निजण्यास 


निघून जातात. ठा 
नाहीत. गादीवर अंग टेकले 


सहवास मला अधिक लाभतो. 


आबांचा सह्व 
अंडीःच व्ष अ ए्याविषयी प्रा. रेगे यांनी 


तरी;- त्वांच्यापंबंधी ग 


सांगितल्यावर हे स्वीकारावे की नाही याविषयी. मी; 
थोड्या संभ्रमात पडले, त्यांच्या जीवन-नाट्यात. 
अनेकवेळा वावरणारे मी एक पात्र आणि आता 
रंगभूमीवरून अलिप्त होऊन प्रेक्षागयारात जाऊन 
प्रेक्षकाची वा तटस्थ समीक्षकाची भूमिका बजावायचे. 
काम.. कठीण वाटते. शिवाय आबांच्या बौद्धिक 
व्यक्तिमत्त्वापासून प्रापंचिक बाजू निराळी करण्याने 
निवेदनात कृत्रिमता येईल अक्ली भीती वाटते... 


माझ्या आयुष्यातील पहिल्या चार वर्षांतील 
आबा मला अजिंबात आठवत नाहीत. त्या काळात: 
स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात सक्तिय भाग घेताना, बहुधा 
तुंरंगवासात नाहीतर आंदोलनाच्या प्रचारास ते 
बाहेर होते. १९३६ ते १९४० ही चार वर्षे आम्ही 
पुण्याला चिमणबागेत आपट्यांच्या घरात बिऱ्हाड 
केले होते. त्यावेळी प्राज्ञपाठशाळेकडे मद्रणालय 
नव्हते. धर्मकोशाचे प्रथम खंड वा. गो. परांजप्यांच्या 
* आर्यसंस्कृती ' छापखान्यात छपाईसाठी दिले होते. 
विविध आकारांच्या अक्षरांमध्ये ग्रंथ छापावा लाग- 
णार म्हणून धर्मंकोशाचे कार्यालय पुण्याला आणले 
होते. त्यावेळचे मोजके प्रसंग मात्र अजून डोळघापुढे 
स्पष्ट उमटतात* ती सर्वे जागा-मोठे अंगण, मधे 
फणसाचे झाड असे चित्र डोळघासमोर येते-भाड्याने 
घेतली होती. पहिल्या खोलीत आबांना अनेक मंडळी' 
भेटायला येत, पांढरे लोड, स्वच्छ तक्‍्के अशी भार 
तीय. बैठक होती. आबांच्या आजूबाजूळा पुस्तके 
रचलेली. त्यांतील एक छोटेसे पुस्तक, मला वाटते 
धर्मंकोशाची परिचय-पत्रिका होती,-ती मी काढली. 
पहिले पान उलटल्यावर लगेच आबांचा फोटो. होता; 


- आबांचा पेहराव म्हणजे झाल पांघरलेली, श्षेंडी, दाट 


काळ्या मिश्या वगैरे. मी म्हटले, 'आबा, असला फोटो 
मैत्रीणींना दाखवायला मला लाज वाटते; तुम्ही 


द्र 


शटं, भांग काढून फोटो काढून घ्या.! आवा त्यावर 
खळखळून हसले, 

याच घरात, कॉलेजमधील प्राध्यापक, वी. ए. चे, 
छान कपडे केलेले विद्यार्थी, राजकारणात मुरलेले 
नेते, ब्रँडीची बाटली नुकतेच प्रदर्शित केलेले आचार्य 
अत्रे, सामाजिक €रूढींचे जतन करणारे सनातनी 
तसेच एम्‌. एन्‌. रॉय वर्गरे मंडळी आलेली मला 
आठवतात, या सर्वांची ऊठबस होई, त्यावरून आबा 
नक्की वेगळे आणि मोठे असावेत असा आम्हा 
भावंडांवर परिणाम झाला. 

आबांकडे मंडळी येत तेव्हा आम्ही बाहेरच्या 
खोलीत घुटमळायचो. त्यांच्या पाठीला लोंबकळायचो 
किवा मधूचे आणि माझे तेथे भांडण जुंपायचे. चिमटे 
ओरंबाडणे चालू असले तरी आबांना त्रास झाला 
नाही. ते कधी ओरडले नाहीत. अजूनही रागाने 
आबांनी आवाज चढवला असे घडत नाही. 

१९३७ मध्ये एके दिवशी घरात पोलीस ३/४ 
तास वावरत होते. झडती घेत होते. सामान उपसले 
गेळे होते. बाहेर खिडकीतून पाहिल्यावर आज- 
बाजूची माणसे गोळा झाली होती असे दिसले. मी 
आमच्या घरी पोलीस आले आहेत असे ओरडून 
खाली मुलींना सांगत होते. बाजूला सती उभी होती. 
तिने डोळ्याने दटावले. संध्याकाळी सर्व सामसूम 
झाल्यावर आबांकडे सती रागे भरली म्हणून चुगली 
केली. तेव्हाही आबा नुसते हसले, सतीला रागावले 
नाहीत म्हणून माझा विरस झाला. सहस्त्र कटाझी 
संबंध कागदोपत्री सापडतो की काय यासाठी ही 
झडती झाली असे मी थोडी मोठी झाल्यावर मला 
कळले. 

पुण्याहून वाईला आल्यावर म्वुन्‌सिपालटीच्या 
शाळेत माझे नाव घातले. मध्‌ हायस्कूलमध्ये ५ वीत 
गेला. मला वाटते या काळात रॅडिकल डेमॉक्रेटिक 
पार्टीच्या निमित्ताने आबा आज दिल्लीला तर 
उद्या डेहराडून, तर पुढील आठवड्यात कलकत्ता 
असे हिंडत असत. केव्हा येणार व पुढील कार्यक्रम 
काय याविषयी त्य़ांचे पत्र कधी विठ्ठलय्यास्त्री जोशी 
तर कधी मधुकर साठेला येत असे. त्यात ' चि. सौ. 
सत्यवतीला आशीर्वाद * असे. 

आबा आले की, घर आणखीच प्रसन्न. एरवी ते 
परगावी असले तंरी घरात पै-पाहुणे नित्याचेच. यात 


नवभारत 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


कधीच मावशी, मामा, काका असे नातेवाईक नसत. 
सती त्या सर्वांची व्यवस्था चोख ठेवी. विशेषतः: 
संस्थेचे काही समारंभ असले की, आबांचे स्नेही नः 
र. फाटक, श्री. शं. नवरे, पुंडलीकजी कातगडे, प्रा. 
पारीख, डॉ. कणिक आणि त्यांचे बंधु, काका. तांबे 
यांच्या घोळक्यात आवा असत. त्या घोळक्यातील 
प्रत्येकाच्या आवडीनिवडीनुसार चहापाणी, जेवणे 
सती पार पाडत असे. चर्चा, हास्याला ऊत येई. 
रात्री उद्यीरापर्यंत वैठकी रंगत. आबांना कधी तिला 
सांगावे लागले नाही-तिलाही कधी अमुक करू का 
नको याविषयी विचारण्याची जरूर पडली नाही. 
आबांच्या कतृंत्वाविषयी तिला अभिमांन आणि 
तिच्य़ा नैपुण्यावर आबांचा नितांत विश्वास. त्या 
दोघांमधील संवादित्व कौतुकास्पद. तंटा, वादविवाद, 
रुसणेफुगणे अपवादालाही नाही. वि 

आबांनी सतीच्या स्वातंत्र्याला फार ' जपले. 
आमची शिक्षणे, आजारपणे, विवाह यांतसुद्धा 
आबांना कधी लक्ष घालावे लागले नाही. आबांच्या 
सहकाऱ्यांची तिला फार सांथ लाभली. आवा 
असत, नसत; पण त्यांचे मित्र आणि त्यांचा परिवार 
अनेकवेळा वाईला दीघंकाळ राहून जाई. सामाजिक 
दृष्ट्या वादग्रस्त असणारे अनेक निर्णय सतीने 


.घेडाडीने घेतले. १९३३ साली कमवीर भाऊराव पाट- 


लांनी एका हरिजनाला पदवीपरीक्षेसाठी लागणाऱ्या 
संस्कृत अध्ययनासाठी पाठशाळेत पाठविले. संती 
त्याच्या अडीअडचणी स्वत: समजावून घेऊन त्याला 
सर्वे मदत करत असे. हा मुल्गा पुढे महाराष्ट्र विधि- 
मंडळाचा सभासद झाला. भिगारदिवे त्यांचे नाव. 
आबांचा बुद्धिवाद काकणभर पुढे नेऊन सती प्रत्य- 
क्षात उतरवत असे, प्रापंचिक दृष्ट्या भावा पुर्णत: 


सुखी म्हटले पाहिजेत. संसारात ं 
न सतीने ₹ 
निश्‍चित ठेवले, हट 


स्वत: मंडईत जाऊन भरपूर फळे 
ग्लासमध्ये 


कौटुंबिक जीवनातील शास्त्रीजी 


भरून रेफ़िजरेटरमध्ये ठेवत. दुपारी जेवावयास 
आल्यावर तिने ते बरोबर घेतले आहेत कौ नाहीत 
हे.स्वतः बघत. त्यांना रस काढल्यावर सवे स्वच्छ- 
तेची पण घाई असे. साले उचलून, सुरी [साफ करून 
टेबल, पुसण्याचे कामही आबा त्वरेने करीत. 
-आबांचे, त्यांच्या सहकाऱ्पांशो एक अनौपचारिक 
नाते जुळत असे. मधुकर साठे, शंकरराव जोशी, 
विठ्ठुल्ल़ास्त्री जोसी, वासुदेवश्यास्त्रो कोनकर, बाबा 
लेले, ,विठ्ठलराव जगताप, किसन वीर घरातल्या- 
सारखे वागत. ते व्यवहारदृष्ट्या नातेवाईक.नाहीत, 
हे पुढे समजले; पण पटले नाहो. खाजगी आणि 
बिगरखाजगी असे वागण्यातील भेद नसत. -किसन 
वौरांची कन्या ज्योती कॉलेज शिक्षणासाठी एक 
वर्षेभर वाईला आमच्या घरी राहिली होती. तसेच 
सोलापूरच्य़ा भोसल्यांची मुलगी शामा काही महिने 
होती, अनेकांचा या मुली आमच्या नात्यातील कोणी 
तरी आहेत.असा समज होई. मधुकर साठेकडे प्राज्ञ- 
प्रसचो, जबाबदारी होती, आणि विश्वकोशाच्या 
स्थापनेपयंत आबांचा तो वैयक्तिक सचिव म्हणून 
पुत्नव्मवहार वगेरे बघे, तो २० वर्षे आमच्या घरा- 
तच सहिला. त्याच्या लग्नानंतर पाच वर्षे उलटून 
गेल्यावर संस्थेच्या परिसरात त्याचे कुटुंब विभक्त 
झालें. या .दरम्य़ान संस्थेत आणि घरात त्याने 
स्वतःच्या घरासारखेच लक्ष घातले. आबांचे त्याला 
कौतुकृ- पण ठ्परवहारात आबा चुकल्यास तो त्यांची 
खरडपट्टी काढे. मालूच्या विवाहात आबा त्यांच्या 
मित्रांमध्ये रात्रंदिवस होते. सकाळी धार्मिक व्यव- 
हाराच्या वेळी गैरहजर. आबा आल्यावर चारचौघांत 
तो.म्ह॒णाला ' विद्वान झालात म्हणून असा गाढव- 
पणा. कशाला. करता ' आबा न बोलता अभ्यासिकेत 
गेले; पुनः जरूर असल्यास हाक मारा मी जवळच 
आहे.असे सांगितले. | 
,: शंकरराव जोशी संस्थेचे प्रचारक. आम्ही त्यांना 
तात्या म्हणत असू. वर्षातील ८/१० महिने 
प्रचारासाठी ते महाराष्ट्रात दोऱ्यावर असत. ४ 
आण्यापासुून!५०० रु. पर्यंतची वर्गणी गोळा करत 
शहरे फिरत, ते बोलके, मोकळे होते. ते परगावी 
अंसले को आम्ही भावंडे रात्रो माईंच्या सोबतीला 
तिजण्यासाठी तिकडे जात असु. एकत्र खाणी-पिणी, 
जेव्रण, हे तित्य़ाचे, सुख, , दुःखे, चढ, उतार एकत्र 


दडे 


सोसलेली ही कुटुंबे. शंकरराव फिरतीहून आले की 
आम्हा सर्वांना. एकत्र बसुन खाऊ देत असत- त्यांच्या 
मुलींत आणि आम्हात भेद केला नाही. संध्याकाळी 
बुवासाहेबाच्या मंदिरापर्यंत ३/४ मैल ते फिरवून 
आणत. 

पण पुढे केव्हा तरी या नात्यातील ऊब कमी 
झाली. मला वाटते, आबा साहित्य संस्कृती मंडळाचे 
अध्यक्ष झाले, आणखी एका निराळ्या मोठ्या 
संस्थेचा कारभार सुरू झाला. शंकररावांना हे मनातून 
आवडले नाही. प्रचारात असताना ते त्यांच्यावर 
उघड टीका करू लागले. आबांच्या कानी येई, पण 
त्यावद्दळ आबांती त्यांना कधीही जाब विचारला 
नाही. आवा कानाडोळा करत. त्यांना. कधी कोणी 
विचारलेच तर ते दासबोधातील रामदासांची एक 
उक्ती उद्धृत करत: 'धकेचपेटे सोसावे। नीच शब्द 
सहात जावे ।' कोठे गैर चालले असल्यास आबांच्या 
ध्यानी लगेच येते. पण त्यांबद्दल कधी तीक्ष्ण शब्द 
आंबा वापरत नाहीत. (वभ 

प्राज्ञपाठशाळेतील एक महत्त्वाचे कार्य म्हणजे 
संस्कृतचे शिक्षण थांबत आले होते. त्यावर उप- 
जीविका होत नाही म्हणूंन विद्यांथिवरग रोडांवत 
गेला, तेव्हा धर्मकोश, मग विश्‍वकोशाचे' काम 
आबांनी स्वीकारले. आबांना कोणत्याही 'चौकटीत 
घाला, त्यांना ती अपुरी पडते. त्यांचे कार्यक्षेत्र हे 
सतत विस्तारत गेले आणि त्याबरोबर त्यांचे स्नेही, 
चाहते, सहकारी यांचे वर्तुळ मोठे झाले, 

संस्थेच्या आणि राजकारणाच्या संबंधात आवांना 
लाभलेल्या साथीमध्ये प्रा. पारीखांचा क्रमांक पहिला 
लावावा लागेल. पांरीखांच्या आणि त्यांच्या गप्पी 
फार दिलखुलास चालत. मुंबईतील मुक्कामात 
आबांचे वास्तव्य पारीखांकडेच असे. पारीख त्यांना 
सल्ला देत, थट्टामस्करी करत. परंतु शास्त्रीबोवां- 
बहूल त्यांना आदरही फार वाटे. आबांच्या डोळयात 
मी दोन वेळाच अश्रू पाहिले. त्यातील प्रथम पारीख 
गेले तेव्हा. आदल्या दिवशी ६ डिसेंबरला एका 
बैठकीत संध्याकाळपर्यंत ते दोघे एकत्र होते. त्यानंतर 
आबा दुसऱ्या दिवशी मालूच्या पुतण्यांच्या मुंजीला 
केंजळला जाणार होते. गेळे नसते तर सतीने हजेरी 
घेतली असती. मुंबई सोडताना पारीख म्हणाले, 
“आज, राहून जा. ' भाबांना. शक्‍य नव्हते. दुसऱ्या, 


1. 


दिवशी पारीख निवंतल्याचे समजल्यावर आबां 
सतीबरोबर येण्यास निघाले. वाटेत अडचणी. पारी- 
खांची अंत्ययात्रा खोळंबली होती. शझेवठी रात्री फार 
उशीरा आबा मुंबईत पोहोचले. निकटवर्ती मित्राचे 
अखेरचे दशंन मिळाले नाही. संस्थेचा इतर सेवकवर्ग 
घरात वावरत असतो. पण त्यांना वैयक्तिक काम 
सांगणे आबांना आवडत नाही. त्यांच्याविषयी त्यांना 
कणव फार. त्यांना हुकूम तर कधीच करत नाहीत. 
रामा हा ८० वर्षांचा. तब्येतीने चांगला. मुलावर 
भार टाकणे आवडत नाही.. पण त्याला ऐकू कमी 
येते. आबांचे म्हणणे रामा म्हातारा होतो आहे, 
त्याला फारसे काम सांगू नये. आता सती नाही. 
पण, सणावाराला या सर्वांसाठी फराळाचे करवून 
घेऊन स्वतःच्या हाताने त्यांना देतात. या बाबतीत 
वासू व माझ्यावर विष्ववास कमीच. 


मणिबेन कारा, कणिक बंधू, ए. बी. शहा, 
जगताप, किसन वीर या सर्वांची मंत्री वेगवेगळा 
कारणांस्तव तितकीच मोलाची. राम कोल्हटकर हा 
त्यांचा निजी सेवक, सहकारी. त्यांच्या बरोबर सर्वांत 
अधिक काळ तोच असतो. त्यांची व्याख्याने, लेख, 
बैठकी, मेजवान्या सर्वे कार्यक्रम तोच ठरवतो. प्रवा- 
सात त्यांच्या ओषधाचवी काळजी तोच घेतो. 
कोल्हंटकर ३/४ वर्षांपुर्वी व्हटिंगोने आजारी होता. 
हॉस्पिटलमध्ये आबा आणि सती चकरा मारत. व 
त्यानंतर त्याच्या पथ्यपाण्याची काळजी या दोघांनी 
घेतली. अजूंनही ते सकाळी उठल्यावर मुंबईत 
पहिला फोन राम कोल्हटकरला करतात. ' काय 
चहापाणी क्षाले का ?? अशी चौकशी करतात. सह- 
कार्‍यांना वागवण्याचा आबांचा खाक्या हा असा 
आहे. हा मित्र, हा सेवक, हा लेखक, हा नातेवाईक 
अशा मर्यादा अस्पष्ट होतात. 


मित्र. .नवर्‍यांच्या एका मुलीने स्तिश्‍चन कुटुंबात व 
दुसरीने मराठा कुटुंबात लग्न केले. स्वागतसमारंभ 
झाले नाहीत. पण आबांना कळताच मनापासून 
अभिनंदन करावयास वाईहून मुंबईस आले. दुसर्‍या 
महायुद्धात मुंबईवर बॉम्बहल्ला होणार या अफवेने 
क्षञनेकांनी मुंबईतील घरेदारे सोडली होती. त्यामुळे 


नवभारत 


'' आम्हाला मिळाली. मुलांनी 
श्री. शं. नवरे आणि आबा विद्यार्थीदशेपासून 


, स्वातंत्र्य होते. 


नब्वरे.य़ांनी आपली प्रत्ती. आणि दोन मुली वाईला. . आणि भाम्ही 


केत्रु.-मार्च, १९८१ 


आमच्याकडे ' ऐहीण्यास पाठवून दिल्या; चार महिं- 
भ्यांचा आमचा एकत्र काळ फार मजेत गेला. . 
आम्हा मुलांना विशेषतः शालेय शिक्षण पुर्ण 
होईपर्यंत आबांचा 'सहवास-कमी मिळाला. तरी"्ते 
वाईला असले को आमच्यांत फार गुंतुन जात. 
संध्याकाळी रामायण, महाभारत, ग्रीक आणि रोमन 
पुराणांतील अनेक कथा आम्हाला आणि नातवंडांना 
त्यांनी रंगवून सांगितल्या. आहेत, शिवाय रामरक्षा, 
भगवद्गीता इत्यादी स्तोत्रे मुखोद्गत करण्यासाठी 
संधी मिळे. उच्चार शुद्ध असला पाहिजे यावर त्यांचा 
भर, त्यांना पटेपर्यंत ते पुनर्क्‍ती करावयास लावत. 
मळा जरा कंटाळाच. मी त्यांना म्हणत असे ' मी 
बरोबर म्हणते, तुमच्या ऐकण्यात चूक होते आहे '. 
ते सांगायचे 'सुमन, तुला म्हणायचे नसेल तर थांब . 
बस इतकेच. दटावणी नाही. . _ _. . 
मधुकडून त्यांनी रूपावली, रामचंद्र चंद्रिका तयार 
करवून घेतली, मधूच्या शिक्षकांची त्याच्याकडून 
शंकरशेट शिष्यवृत्तीची अपेक्षा होती, मधू तयारी 
करीत होता. पण तो बहुमान हुकलाच. काँलेजभध्ये 
शिरताना संस्कृत घेऊन एम्‌. ए. व्हावे अशी माफक' 
महृत्त्वाकांक्षा त्याने बोढून दाखविली. आबांनी त्याला 
सांगितले * प्रगत जगाचा अर्थ समजावून घ्यावयाचा 
असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञान घे. ? बस. मधूने 
फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये विज्ञान घेतले. तो. इंजिनिअर 
झाला. मी व मालू कॉलेजमध्ये दाखळ होणार 
होतो.. आबांनी आंम्हाला काय विषय निवडावा 
याबद्दल कधीही सुचवले नाही. वाटले आम्ही मुली 
म्हणून. त्यांना दुय्यम वाटते की काय? परंतु 'तरो 
नव्हते. मधू, मी आणि मालू. मागेपुढे एकदम 
कॉलेजमध्ये वसतिगृहात राहून शिकलो. पिढीजांत 
श्रीमंत कुटुंबातील मुलांनाही दुलंभ अक्षी संधी 
दुसऱ्यांच्या कुटुंबांत 
उपंकाराच्या भझझ्याखाली वावरता कामा नये ही 
त्यांची भूमिका होती. उद्याचे काय हा विचार त्यांच्या 
मनामध्ये कधी डोकावला नाही. 
आबांनी भामच्यावर कोणत्याही कल्पना लादल्या 
नाहीत. अप्रत्यक्षपणे दडपण आणले नाही, कोणत्याच 
बाबतीत. . आमच्या विवाहातही. आम्हाला पणं 


अनुक्रमणिका 


द्५ 


तैच.लातवंडांच्या बाबतींत॑. स्वातंत्र्य उपभोगलेले 
भाम्ही, आमच्या मुलांनाही स्वातंत्र्य प्रिय. त्यावरून 
माझ्यात आणि मुलांमध्ये वाद होतो. तडजोडीसाठी 
आबांकडे धाव घेतली. तर निकाल त्यांच्या बाजूचा 
लागतौ. मुलांवर॑कोणतीह्ठी दडपणे आणू नयेत, 
त्यांच्या आतील.ऊर्मी त्यांना मार्ग दाखवतात असे 
आबांचे म्हणणे. इकडे पॅवलावचा शिक्षणातील 
००॥१॥०॥7९५्ट चा सिद्धांत त्यांना फार पटलेला. 
शिकवताना रागावण्याने, मारण्याने ज्ञानाची आवड 
उत्पन्न होत नाही म्हणून पंतोजी हत्यार त्यांना 
अमान्य. 

मुलांच्या आणि नातवंडांच्या आरोग्याची जप- 
णूक,ते हळुवारपणे करतात. वासूला फार. मायेने 
स्वतः-विविध उपचार करत.. औषधांची, टाळाटाळ 
करण्यात मी आणि मोलू - तरबेज. आम्हाला सबब 
सापडू नये म्हणून एका हातात औषधाचा चमचा 
आणि दुसऱ्या हातातं पाण्याचे भांडे घेऊन आबा पुढे 
येऊन * तोंड उघड ' एवढीच सुचना देत असत. . 

झाबांना नातवंडांची ओढ बरीच:-मधू व.त्याची 
पत्नी इंदू अमेरिकेत होते. मधुची मुळे राम,'विजय' 
वयाच्या ७/८ वर्षापर्यंत वाईलाच वाढली. सकाळच्या 
कार्यक्रमानंतर पाणी घालायला आबाच लांगत. 
शिंवाय आंघोळ त्यांनीच घातली तर' बरे; म्हणजे 
साबण लावण्याची भानगडं ' उंरत' नसे, 'आबा गावा- 


हून.येताना अनेक प्रकारची फळे.आणत. राम, विजय 


दिवाळीसारखी आबांची वाट बघत, आम्ही लहान 
असताना सफरचंद, हापुस आंब्रा, चिकू ही -फळे 
वाईकरांना केवळ ऐकून माहीत असत. आबा 
आवर्जन आणायचे. मग संध्याकाळी निवडक फळें 
घेऊन स्वामी केवलानंदांच्या मठीच्या पायर्‍या चढून 
आम्ही जात असूं. पाठोपीठ 'दबकंत मंत्रीणी येत 
स्वामींना नमस्कार करून आम्ही फळे त्यांच्यासमोर 
ठेवत असू. तजेळृदार, गौरका[य स्वामी स्मित करत 
विचारत, ' लक्ष्मण कधी आला ? 

आबा मला अनेकवेळा कोड्याप्रमाणे बुचकळ्यात 


टाकतात. चांगल्या तब्येतीची माझी मुळे “केव्हा.. 
अभ्यासात, प्रकृतीत घसरतात तेव्हा मी चितेत- 


असते. काही वेळा आबा म्हणतात, ' अग मुले दृष्टा- 

वतात '. मी थक्क! * आबा तुम्ही असल्या भ्रामक 

समजुतीवर विश्वास कसे ठेवता ?' सती म्हणत असे, 
न. भा. ९ 


कौटुंबिक जीवनातील शास्त्रीजी 


“काजळ वर्गरे घाळू नकोस. युरोपियन मु्ते सुदूढ 
असतात त्यांना नाही नजर वर्गरे लागत. तू डोक्या- 
तुन काढून टाक *- आबांनी मला- विचारले * तू 
अलिक्सिस कॅरेलचे ' [४७॥ ॥'॥० ए]]ल ०७0) 

हे पुस्तक वाचलेस का? कॅरेलला “ इंद्रिय विज्ञानात 
नोबेल पुरस्कार लाभला आहे. भौतिक शक्‍ती- 
प्रमाणे मानसिक शक्‍तीसुद्धा मनुष्याचे. भले बुरे 
करू शकतात. ' आमचा मोठा मुलगा अश्ोक पुढील 
अभ्यासासाठी अमेरिकेला जाण्यापुर्वी वयाच्या २३व्या - 
वर्षी मुंज करून घ्यावयाचे म्हणाला. मी व माझ्या: 
नवर्‍याने हा प्रस्ताव उडवून लावला. मग अशोकने 
आबांकडे विषय काढला. झाले, आबांनी युंग या 
पंडिताचा हवाला देऊन, सामाजिक ख्ढींचे, धर्माचे 
संस्कार किती दुढपणे माणसांच्या अंतमंनात वसतः 
असतात ते सांगितले. मग उत्साहमूर्ती मालू आणि 
लक्ष्मी आणि जोडीला वासुदेव या सर्वांनी अशोकच्या 
मंजीचा घाट घातला. अगदी धमंशास्त्राधारे वाईतील 
१०१२ पुरोहितांच्या हस्ते अद्योकचा ब्रतबंध पार 
पडला. ता. ३ .जन १९८० ला घरातील मोजकी 
१०/१२ मंडळी हंजर होती. आबांना समाधान, 
कारण ते अद्योकचे समाधान करू शकले. आम्ही 
दोघे पाहुण्यासारखे हजर होतो न 


आबांच्या- तकंशास्त्रांला संमाजशास्त्र, धर्मशास्त्र 
आणि आधनिक विज्ञानाच्या अध्ययनाची जोड 
लाभलेली.. मी त्यांच्यावर अनेकवेळा आरोप करते' 
की, निष्णात वकीलाप्रमाणे कोणतीही बाज्‌ ते लढव 
शकतात. . !- 

आबांपाह्यी नाटक सिनेंमासाठी कधी वेळ नसतो 
एक दोन केळॉ-संतोच्या' आग्रहाखांतंर.गेले होते, 
कंटाळले. त्मांना .लिहावयोचे: असते अगर मनन 
करावयाचे असते, तेव्हा त्यांच्या,अभ्यासिक्रेत एकांतात 
तासन्‌ तास ते रमून. जफतवात. तेथील. अँर-ट्रे याची 
साक्ष देतो. 


माझा चुलत भाऊ मोठा तंत्रज्ञ. अमेरिकेतील 
ज्नांगल्ी नोकरी, तितकीच चांगली सेक्रेटरो, गाडी, 
घर सवे सोडून भारतात नुकतात्- परत. आला ! 
त्याला एक ध्यास लागला आहे'तोः म्हणजे: त्याच्या 
तंज्ञज्ञानावर भारतात, एक कारखात्म सुरू करा- 
यचा. वास्तविक कंपनी रजिस्टर करायची, कजे 


अनुक्रमणिका 


६६ 


आणि रांज्य सरकारने देऊ केलेली जागा स्वीकारून 
प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी इतके कागदी घोडे 
नोंचवावे लागले की, कच्च्या दिलाचा माणूस एव्हाना 
परत अमेरिकेत जाऊन बसला भसता. माझ्या नव- 
ऱ्याचे. म्हणणे की तो वेणीमाधवशास्त्र्यांचा मुलगा. 
या जोशी घराण्याचे काही वैशिष्ट्य आहे. वेणी- 
माधवशास्त्री, आबांचे वडील बंधु. वयाच्या ८५व्या 
वर्षी आयुर्वेदाच्या उज्ज्वल भवितव्याची स्वप्ने बघ- 
तात. अजून रोग्यांचे निदान करून भौषधोपचार 
करतात, री 

आबांना आपण अजून ४1५ वर्षे बोद्धिक काम 
करू शकू याची खात्री वाटते. त्यांनी प्रकृती चांगली 
ठेवली आहे. आयुर्वेदाच्या प्रमाणग्रंथावरून स्वतःच 
स्वत:ची औषधे पक्की केली आहेत. पण आधूनिक 
वैद्यकशास्त्राकडे ते डोळसपणे आदराने बघतात. 


नवभारत 


फेब्र-मार्च, १९८१ 


बाबासाहेब कणिक, यशवंतरावांबरोबर राजकीय 
स्थितीवर चर्चा करून आबा शेतकरी आंदोलनाची 
भूमिका शरद जोशींकडून समजावून घेतांत. 
स्वामी अगेहानंद या. सौरेक्यूज विद्यापीठातील 
मानवशास्त्राचे प्रमुख प्राध्यापकाबरोबर तत्त्वज्ञाना- 
संबंधी चर्चा करतात. आणि रात्री निघण्यापूर्वी * तू 
तुझी वेळ क्षाली की जा, मी टोस्ट करून घेईन. 
असे बंजाऊन सांगतात. जीवनाच्या विविध थरांवर ' 
आबांचे कसे लक्ष रहाते समजत नाही. म्हटले तर 
सर्वांचे, म्हटळे तर कोंगाचेच नाहीत. या वृत्तीमुळे 
सर्व थरांतील मंडळीमध्ये नेहमी राहूनही आबांच्या 
हाती बरेच गवसले आहे. ' उद्या काय? याची 
विवंचना मनाला शिवू देत नाहीत. शारीरिक आणि 
बौद्धिक आत्मविश्वासाने यापुढेही आबा अशीच 
यशस्वी वाटचाल करू शकतील असा भरवसा वाटतो. 


€.ड*> 


£ ओऑडिटवर्ग *अ* 
शाखा- पाचगणी, फोन - २२० 


सहकारी बँक ! 
£& ठेवींना, विम्याचे संरक्षण ! 
& .सेफ डिपॉझीट व्हॉल्टस्‌ची सोय ! 


८७/८”२>५७५८”२८९५%८”>०७%५८”> 
६>&%९३६>%९६३६>%६३६>३९३६>४< 


हीरक महोत्सवी वर्ष - १९६८१ 


& गेली साठ वर्षे वाई शहराच्या प्रगतीत आनंद मानणारी नागरी 


। सत्‌फलाय सहकारिता । शिक 
दि वाई अबन को. ऑप. बँक लि. , 


गणपती आळी, वाई. 


वाई फोन - ७ 
चेअरमन निवास फोन - ७५ 


& आकषंक व्याज दर 


£& लोकमान्य हायरपरचेस री 
& तत्पर व विनभ्र सेवा ! | क्ति 
प. क. अभ्यंकर, ु रि 
कवक - भ. स. भट, वकील 
- , व्यवस्थापक - , शिख ठा 
र |. -' संचालक मंडळ - | | 
| अ. रा. शेवडे स. वा. झेंडे . भ. दा. शहा 
र भां ल रास्ते न ह. व. वनारसे सिं. ना. जोशी . १ 
क यार पां स. ओसवाल उना ब. न. पटवघंनं । कु. ना. शिदे 
&६>३९७६५४९५६>३९५६४९३६७४६३ ध>$९५६४९५६७४९५६७३८: ०१) > 


सौ. इंदु जोशी 


माझे 'सासरे 


, १९५६. साळी माझे लग्न मधुकर जोशी 
यांच्याक्षी ठरळे. आमचे लग्न जुन्या पद्धतीनेच 
ठरले. परन्तु “* मुलगी पहाणे ' अगर “ दाखवणे? 


हा प्रकार अजिबात झाला नाही. मी मूळची दातार; 
जोशी व दातार हे कित्येक वर्षे क्षेजारी .रहात. 


आहेत. परन्तु आबांनी मला कधी पाहिले होते असे 
मलो वाटत नाही. सतीकाकूंची व माझी भेट 
दररोज सकाळी ६- ६॥ च्या सुमाराला घाटावर 
होत असे. लग्न ठरल्यावर्‌ एक दिवस._ संध्याकाळी 
मी फिरायला जात .असतांना सतीकाकूंनी मला 
मुह्ाम दारात बोलतं थांबवले. त्यांचा, त्यात उद्देश 
असा होता, की आबा. विश्‍वकोझातुन बाहेर येत 
हीते तर त्यांची माझी भेट व्हावी... आबांनी मळा 
दारात.पाहिळे. सतीकाकूंनी त्यांना ' येथूनच जा ' 


असे सांगितले. आबा ह्या वेळेपयंत छापखान्याच्या 


दाराशी आले होते. ते तेथे क्षणभर घोटाळले व 
गेले. न 

'लग्न झाल्यावर माझे वडील मला नेहमी म्हणायचे 
“दुन्दू, खूप मुली सासू-सासर्‍्यांविषयी तक्रार 
कंरतात. पण तू जर तक्रार केलीस तर मला तुझ्या 


सासु-सासऱ्यांच्या दोषांआधी तुझेच दोष दिसतील.'? 


माझ्या. वडिलांच्या ह्या 'म्हणण्यांची प्रचीती मला 
अनेक. वेळा आली. लग्नानंतर आमचे बिऱ्हाड 
मुंबईला गिरगावातच थाटले ..होते. परन्तु माझा 
मुक्काम बहुधा वाईला आबांकडेच असायचा. तेथील 
प्रसक्ष वातावरण मला नेहमीच आवडत असे. 
आम्हाला लग्नानंतर तीन वर्षांत २ मुलगे झाले. 
दुसरा मुलगा १५ दिवसांचा असंतानाच मधुकर 
येळ-विश्वविद्यालयात उच्च शिक्षणासाठी म्हणून 
अंभेरिकेला गेले. अर्थात मी व मुले आबांकडे रहा- 
णांर यांत शंकाच नव्हती. कारणं मधुकरची षिष्य- 


दुसंर्‍्याक्षणी ते छापखान्याच्या दारातुन हळूच निघून 


वृत्ती फक्त त्यांचे भागण्याइतपतच होती. विजय. 
१० महिन्यांचा असताना ह्यांचे पत्र आले की आता. 
माजा अभ्यासात छान जम बसला आहे. मी संध्या- 
काळी . नोकरी करून .तुझ्या भाड्यापुरते .पैसे. 
साठवले आहेत. तु एकटीच आलीस तर आपले काट- 
कसरीने. भागू शकेल. मी ह्या पत्राचा क्षणभर 
मोठ्या अधीरतेने विचार केला. पण लगेच राम-. 
विजथला टाकून इतक्या लांब जायचे. हे शक्‍य नाही. 
म्हणून तो विचार दुसर्‍याच क्षणी सोडून दिला. 
परंतु आब्रा आणि सासुबाई ह्या दोघांनी मुलांची 
पूर्ण जबाबदारी घेण्याचे ठरवले.. आबांनी .. मला. 
वारंवार .सांगितले, “ इन्दू, मुळे तुझीच आहेत. 
ती तुझीच राहतील. नवरा जरी तुझा असला तरी, 
तो ठेवावा लागतो. इतका काळ दूर रहाणे तुझ्या 
हिताचे नाही. परक्या देशी एकटेपणा अधिक भासतो. 
आम्ही मुलांची जिवापाड काळजी करू; अर्थातच 
त्यांचा विचार मला मान्य झाला. तो मला तपासुंनं 
वहायिचा नव्हता; आणि मुलांची काळजी खरे म्हणजे 


* सवेतोपंरी ते करीतच होते. मी त्या मे महिन्यात 


६० साली बोटीने अमेरिकेला ग्रेले व राम- 
विजय आजी-आजोबांकडे त्यानंतर ६ वर्ष राहिले, 
आजोबा घरी असले को मुले त्यांच्याच जवळ असत. 
सकाळच्या न्याहारीपासुन ते रात्रीच्या . झोपेपर्यंत 
दोघांनाही आबाच हवे असत. आबा वेळ काढून 
सर्वं प्रेमाने करत. माझा मोठा मुलगा राम सध्या 
पुण्याला कॉलेजमध्ये आहे. तो नुकताच आम्हाला 
भेटून ग्रेला. तो सांगत होता, आबा अनेक वेळा. 
त्याच्यासाठी त्याच्या आवडीचे पंदाथं खास करवून 
घेतात, व ते त्याच्या खोलीवर आणून देतात. 
१९६६ सांली मी, मधुकर व आमच्या अमेरिकेत 
जन्मलेल्या दोन मुली लक्ष्मी व शीला भारतात परत 
आलो, या सुमारास राम ७ वर्षांचा व विजय ६ 


अनुक्रमणिका 


६८ 


वर्षांचा होता. मधुकरांनी 01. 1), संपवली होती. 
व त्यांना इंजिनिअर म्हणून नोकरी लागळी होती. 
आम्ही आता राम-विजयला अमेरिकेत नेण्याचा 
विचार करत होतो. आबांनी आग्रहाने मुंजीचा घाट 
श्वातला. ते म्हणाले, “ तुम्ही मुलांना तिकडे नेता. 
मुळे परत येतील तेव्हा मोठी झालेली असणार. हा 
संस्कार फार महत्त्वाचा आहे. तो आपण माताच 
करायला हवा. ” अर्थातच मुलांच्या मुंजी झाल्या. 
रामच्या मुंजीचे देवक आम्ही बसवले व विजयच्या 
मृंजीचे देवक आजी-आजोबांनी बसवले, माझ्या 
दीन्ही मुलांना लहानपणापासुन' फुले आवडत नसत. 
अर्थात मुंजीत हार, मुंडावळ्या वर्गरे फुलांचे अस- 
णार. मुलांनी प्रथम आम्हाला ते. अजिबात नको 
म्हणून सांगितले. पण नंतर थोडी चर्चा, लाडी गोडी 
लावून झाल्यावर रामने अगदी थोडा वेळ हार- 
मुंडावळ्या घालायचे कबूल केले. विजयवर काही 
परिणाम झाला नाही. त्याने सर्वे विनंत्या अमान्य 
केल्या. मुंजीचा एक भाग म्हणजे 'गोटा करणे. 
रामचा गोटा केलेला विजयने पाहिला. त्याने 
आजोबांना सांगितले, “ माझं आपलं नेहमीसारखं 
कटिंग करायच हुं. मला गोटा आवडत नाही.! 
आबांनी खूप समजावून सांगितले. शेवटी १४ व्या 


नवभारत 


फेन्रु.--मार्य, १९८१ 


रत्नाची पण भीती दाखवली, परंतु शेवट विजयपुढे 
त्यांना माघार घ्यावी लागली. | 

मी ते एक वर्ष भारतात राहून चारही मुलाना 
घेऊन अमेरिकेत परत आले. निघण्यापूर्वी आबांनी 
मुलांना काही ऐतिहासिक ठिकाणे स्वतं: नेऊन 
दाखवून आणली. व आम्हा सर्वांना एकदा नाणि- 
कच्या त्र्यंबकाच्या दषंनाला आवर्जून पाठवले. मुले 
दादांकडे अमेरिकेत जायचे. म्हणून खूष होती. मी 
पण आता आम्ही सर्व एकत्रं रहाणार .म्हणून समा- 
धानात_ होते. पण येथील प्रेमळ जगाचा निरोप 
घ्यायचा म्हणून अश्रू वारंवार आवरणे कठीण होत 
होते. इतके दिवस जिवापलीकडे आजी-आजोबांनी 
जपलेली मुळे सातासमुद्रांपज्ीकडे आपल्या जवळं 
कशी राहतील अक्की पण शंका मधून मधून जिवाला 
टोचत होती. पण अमेरिकेत आल्यावर मुलें आमच्या 
जवळ ताबडतोब रुळली. ती जणू सतत आमच्या- 
पाशीच वाढली. एक दिवस मो त्यांना विचारले, 
* काय रे, तुम्हाला आजी-आजोबांची आठवण कशी 
येत नाही ? ' त्यावर दोघांचे एकच उत्तर, ' माठ- 
वण येते ग. आंभचे दोघांनी खूप लाड केले, पणं 
ते आम्हाला नेहमीच सांगत असत, की तुम्ही आई 
-दादांकडे रहायला जाणार. आता हेच आमचं घर. 


१ 6 
खक नज जज ज्र “न्याल्ज्>-न्ट््ज़ 


ऱ्छ-्ा्चच्ाच्कास्या प्या हि काना नानक प्न 


र 
१ 


1.७प' ४015 1॥॥0॥॥४ ७50७ & ७४0प़ 
फणा ए॥1011 5.17'5 
€टपप्णागप1 8४० 1)९०भॉ 5लाराट ' ४) 
४०० ०७० ७७5 8 000010॥01800ए6 10009०४६.३०००0॥६ फ्रा ७ ००००४७]४१ १७०७६ ०! 88 1116 85 


588. 5/- ०८०००७७1७8 ०1 5७. 5/- ०४४० & 98अय 00 0 188. 1,000 >». 


“2. ज.2७, दट)... 5६2... ६5.2... >... 2... 


रि 


*॥)०"ा ७०2%8012 3: 012 “6 ० 


१: शे]! / 12 एळ॥॥8 24 1101018 48 ॥४०॥॥७8 9 9) 

शि 1)6०७(९8 8. 72. 11: 78, ५1३8.. 08. 1 यि 
| 1 .62.35 129 .10 286. 35 734.30 छे 
100 1247 . 00 2582. 00 5727.00  14686.00 %) 


ह 


( १/७ ॥&७ १9०५ ॥€७ ४०पा5९ 
ए०१ 3.६ 07 1॥1./ 


(4 ७०५९५५१९१८ ० ॥१ळा८ एकठढश४८७४॥७) « 
ऱ्व् ऱ्च्ह "२ च्याही" “पळा -न्द्ल्> 


“बल्ल>व्व्ल्> 


शर 


उ०८ 9 ९887 एप ७० फ७५ ० 880108 0१०० 8 एपणायण७॥४७ 108081६ 8 1 
00०००४ 
एख  छेळ्या£, ए'० प्रा०78 १७७७118 000६800 007 17९8108 13:81701 810 का मि नाका कट 


00००४४७. 


शि 
! 


>>... चरर ना करयनाई > | 


अनुक्रमणिका 


लक्ष्मी जोशी 
माझे आजोबा 


माझ्या आजी-भाजोबांच्या आठवणीतील सर्वांत 
उजळ आठवण म्हणजे १९७७ साली ते आमच्या- 
कडे आले तेव्हाची. माझे आजोबा एक विद्वान 
गृहस्थ आहेत; व आजी एक असामान्य बाई माहे हे 
मला माहीत, होते. तेव्हा ते येणार हे कळल्यावर 
माजे अंतःकरण. भीती व आनंद याने -भरून गेले. 
मला भीती. वाटली याचे कारण कधीच न भेटलेल्या 
आजी-आजोबांश्ी- आपण काय बोलायचे ? कसे 
वागायचे ? मी हिंदी पद्धतीने भेटायला- नमस्कार 
करायला- शिकले होते. इतक्या जवळच्या माण- 
साला अश्षा प्रकारे भेटणे मला जरा कृत्रिम वाटते, 
पण मग मनात आले अजून. तरी त्यांची माझी 
ओळख नाही. तेव्हा हीच भेटण्याची. तर्‍हा योग्य. 
. त्यांनी अमेरिकेत आमच्या बरोबर जो वेळ 
. घालवला त्या-काळात माझी आणि सतीआजीची 
थोडीच ओळख क्षाली. मुख्य कारण म्हणजे भाषा. 
मला मराठी येत नसे आणि तिला इंग्रजी येत नसे. 
आजोबांब्राबत- भाषा ही अडचण नव्हती. त्यांना 
उत्तेम'इंग्रजी येते. परंतु त्यांना माझे इंग्रजी समजत 
-नसे. माझे इंग्रजी हे अमेरिकन . इंग्रजी आहे. .तेव्हा 
मी ठरवले की आपण त्यांच्याशी मोडक्या तोडक्या 
मराठीतच बोलायचे. परंतु मी जेव्हा जेव्हा मराठी 
बोलायची, तेव्हा तेव्हा आजोबा माझ्या हितासाठी 
"म्हणून माझे उच्चार १ वाक्यरचना सुधारायचे. 
त्यामळे मळा हा मागे सुखद वाटेना. ' आजोबांना 
सवे अचूक लागते. ते प्रवीण आहेत. माझ्यात ती 


अचूकता नाही. त्यामुळे आमच्या : संबंधात बोच 
आली. अंद्या तऱ्हेने आजोबांची व माझी . पहिली 
सलामी झाली. “व - 


यानंतर १९७९ सालापर्यंत माझी व आजोबांची 
भेट क्षाली नांही. मध्यंतरी आमच्या कूटुंबावरं 
'विषीषंतः भाजोंबांवर दुःखद घटना कोसळली होती. 


भामची प्रेमळ आजी व त्यांची प्रिय पत्नी 
निवतेली होती. १९७९ साली मी भारतात एक 
वर्षेभर फर्ग्युसन कॉलेजमधे शिकायला आले होते. 
मला न्यायला आजोबा मुंबईला विमानतळावर 
आले होते. तेव्हा आजोबा मला थकलेले व कृश 
दिसले. पण त्यांना पाहून मला खूप आनंद क्षाला. 


'मी.त्यांना अमेरिकन पद्धतीने भेटले. मी त्यांना 


मिठी मारली. मला त्यात काहीच चूक वाटले नाही. 
नंतर गाडीत वाईच्या रस्त्यावर ते मला म्हणाले, 
* मुलगी एकदा १२ वर्षांची झाली की नंतर अश्या 
भावना दाखवत नाहीत. * मी म्हणाले * फार वाईट 
गोष्ट ! तुम्ही अभागी आहात.' आता मी एक वर्षं 
भारतात रहाणार ' आहे तेव्हा ह्या भारतीय 
'चालीरोती मला 'जाणल्या पाहिजेत हे मात्र माझ्या 
त्या क्षणी लक्षात आले. 


माझ्या वडिलांनी मला आजोबांशी चांगले वागा- 
यला व जरूर पडेल तर माझ्या स्वतःच्या वतंनात 
बदल करायला सांगितले होते. परन्तु मला प्रयत्न- 
पूवक असे काहीच करायळा लागले नाही. त्या 
पहिल्या दिवसापासूनच आमच्यात स्नेह निर्माण 
झाला. आजोबांना अजूनसुद्धा माझे इंग्रजी समजत 
नव्हते. त्यांना अडचण आली की ते रामची 
मंदत घेत. राम माझा थोरला भाऊ. तो त्यांना 
मी कायं बोलंले ते पुन्हा सांगे. जसजसा काळ 
गेला तक्षी मी हळू ब स्पष्ट भाषा वापरायला 
लागले. माझे अमेरिकन इंग्रजी आता हिंदी 
इंग्रजी बनले. माझी ओळख करून देतांना नुसंते 
शास्त्रीजींची नाते म्हटले की पुरे होत असें. 
त्यात मला आजोबांच्या लोकिकाचीच जाणीव होतं 
होती. मंला वाटायचे, “वा ! कार्यं नशीब आहे. लोक 
माझ्याकडे पाहून कौतुकाने हसतात, व कायं मदत 
हवी का म्हणून विचारतात. ” आजोबा अशा वेळेस 


अनुक्रमणिका 


१७० 


स्वस्थपणे अलिप्त राहात्त असत. त्यांच्या हा फरक 
लक्षात येत नसे. कदाचित येत असेल तर ते कोणा- 
फ॒याच नजरेस येऊ देत नसत. 

मला नेहमी आइश्‍चयं वाटे की श्री. इंदिरा गांधी- 
जवळ बसणारे, यशवंतराव चव्हाणांशी राज- 
कारणावर चर्चा करणारे माक्षे आजोबा वाईच्या 
मंडईत भाजीवाल्यांशी भाव करत, खरेदी करत याचे. 

आजोबा सर्वांना सारखे वागवतात. परन्तु काही 
ळोक स्वत:च्या फायद्यासाठी त्यांच्या नावाचा उपयोग 
करतात, असे माझ्या लक्षात आले. ते मी त्यांना 
सांगितले. त्यावर फक्त ते * असु दे ' म्हणायचे. 


आजोबा आम्हा नातवंडांकडे जातीने लक्ष 
पुरवतात. प्रथम ते आमच्यासाठी स्वत: जेवढे शक्‍य 
तेवढे करणार. मग इतर उद्योगाला. जाणार. त्यांता 
जे शक्‍य नाही ते दुसऱ्याकडून करवून: घेणार. 
भआजोबांना माहीत आहे की मला डाळिंबे आवडतात. 
एक दिवस मुंबईत असताना आजोबा व मी डाळिंबे 
आणायला गेलो. खूप दुकाने धुंडाळून आजोबांनी 
माझ्यासाठी खूप मोठी, रसाळ सुरेख 'डाळिबे 
निवडली. घरी आल्यावर मला आजोबांनी ती. सोलून 
दिली. ते तोंडात टाकल्याबरोबर मला पारख पटली. 


माझ्या पिढीतील लोक आजी-आजोबांना टाळ- 
तात. अगर त्यांना सहन करतात. परन्तु भाजोबां- 
जवळ रहाणे मला कधो पुरेच होत नाही. मला असे 
वाटते की इतकी वर्षे मी आजोबांच्या सहवासाला 
दुरावळे होते आणि आता मला ते. भरून काढायचे 
आहे. मला आजोबांच्या सहवासात रहायला - फार 
आवडते. मी आजोबांना अनपेक्षित भेटी देण्यात मजा 
मानत असे. पण एक दिवस त्यांनीच आम्हाला 
अनपेक्षित धक्का दिला. आजोबांचा ८० वा वाढ- 


दिवस होता. म्हणून मी व रामने वाईला जाऊन »ठ 
त्यांना भेटायचे ठरवले, आम्ही घरी आलो तर 


आजोबांच्या कॉटजवळ दोन डॉक्टर बसलेले होते 
व ते त्यांची तपासणी करीत होते. मला किती दु:ख 
झाले आणि भीती वाटली हे कोणत्याच शब्दांत मला 
सांगता येणार नाही. हतबल झाळे. आम्ही त्याच 
दिवशी त्यांना पुण्याला 1९. ॥). 1, मध्ये नेले. 
तेथील डॉक्टरांनी लघ्वीच्या मार्गात मूत्रखडे आहेत 
असे सांगितले. पण गोविदमामाने भाम्हाळा मुळीच 


नवभारत 


फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


काळजी करू नका म्हणून सांगितले, तेव्हा आमचा 
जीव भांड्यात पडला. 

फेब्रुवारीच्या अखेरीला मला मित्र मिळालें.इतके. 
दिवस बिनमित्रांचे घालवल्याने साहजिकच मी. 
मित्रांबरोबर अधिक वेळ घालवू लागले. मी .जेव्हा 
मित्र म्हणते तेव्हा मला पुरुंष-मित्रच म्हणायचे 
आहे; आणि मुलीला मुलगा-मित्र ही भारतात 
लोकांना धक्का देणारी घटना आहे. पुष्कळक्षा 
लोकांना दुसर्‍या लिंगाची मैत्रिण अगर' मित्र याचा 
अथे त्यांच्यात कांही शारीरिक संगं असला पाहिजे 
असाच होतो. त्यांच्यात निव्वळ मैत्री असू शकते 
है त्यांना खरेच वांटत नाही. आता भला असे 
कळते की माझ्या ह्या वागण्याने “पुण्यात मोठी 


'खळबळ झाली. अमितामामीचे पिक्षंट तिला विंचा- 


रायचे, “ तुमची भाची पुण्याच्या रस्त्यांवर कशी 
जाते तुम्हाला माहित आहे'का ? ” तसेच आजो- 
बांचे मित्र त्यांना विचारायचे, * तुमच्या नातीला 
असं तुम्ही कसं वागू देती ?” असं' बोलल्यावर 
आजोबा 'नुसते हसायचे आणि म्हणायचे *अहों 
ती अमेरिकन आहे. ” माझ्या सर्वे नातेवाईकांनी 
मला पाठिंबा दिला. त्यांना माहीत होते की ल्हान- 
पणापासुन मी मुलांत खेळले. त्यांच्याज्षी कसं 
वागायचे व स्वतःची काळजी कॅशीं “घ्यायची . ते 
मला कळते. आजूबाजूच्याच लोकांना घरच्यांपेक्षा 
साझ्या ह्या वागण्याची जास्त चिंता पडली होती. 
मला अशी शंका आहे की त्यांना' भोती वाटत होती 
की त्यांना अकल्पनीय प्रथा मी पाडते कोःकाय ? 
सतीञआजी असताना थर कसं होतं मला 


माहीत नाही. पण मला माहीत आहे की. स्वयं 
घर फार सुरळीत चालते. मी असं रि , अ. 


आजपण चालावं असे वाटते. 
आदरातिथ्यासाठी फार कष्ट 
स्वयंपाकावर देखरेख करतात व सुचतोल त्या 
सुचना देऊन जास्तीत जास्त छान जेवण 
व्हावं ह्याकडे लक्ष देतात. पण मला असं वाटतं त्यांचे 
काही पाहुणे त्यांचे आदरातिथ्य टाळतात. काढ 


त्यांना कसलं जेवण मिळणार असे. ्् चित्‌ 


स्वतः 


माझे आजोबा 


पण खरं म्हणजे त्यांना भ्यायचे कारण नाही. 
इतरांसारखेच आजोबांना जेवायला पाहुणे आलेले 
आवडतात. आणि ते त्यांच्या आदरातिथ्याची पण 
खूप काळजी घेतात. 

माझे भारतातील एक वर्षे संपत येऊ लागले, 


तसे माझ्या मनात परत जाण्याच्या विचाराला' 


दुय्यम स्थान येऊ लागले. एक दिवस आजोबांच्या 
घरी मी, आई व आजोबा बसलो असताना जे 
घडायचे होते. ते घडले. दादांकडून माझे परत 
जाण्याचे तिकीट आले. माझ्या डोळ्यांत अश्रू आले. 
पण मला माहीत होते की मला अमेरिकेत जायलाच 


७१ 


हवे. मी माझी परत जाण्याची तयारी केली; आणि 
पुन्हा एकदा परंतु अखेरचाच मुंबईचा रस्ता धरला. 
गाडीत मी सारखी रडतच होते. कारण मी नुकताच 
माझ्या प्रिय गोविदमामा, अमीतामामी, उमा व 
नीळ.यांचा निरोप घेतला होता. आजोबांनी माझ्या 
खांद्यावर हात ठेवून समजावण्याचा प्रयत्न केलां: 
गाडीत आम्ही दोघेही गप्पच होतो. मी दुसर्‍या 
दिवशी रात्री अमेरिकेला निघाले. निघण्यापूर्वी मी 
माझ्या जुन्या सवयींना मानले. मी आजोबांचा 
निरोप घेताना त्यांना मिठी मारली; आणि ह्या वेळी 
त्यांनीपण मला न बोलता मिठी मारली. 


ता 


ऱ 
1 


ठि-0% ८0५ २५८0५ २॥-<0% २६८१५ >॥८१% २४-०५ २५५८0५ २८0 >4-9% ८0% २३५८0५8 


प्राक्ञ पकादान 
महाराष्ट्र शासनाचा १९७७-७८ चा पुरस्कार लाभलेला 
» & समीक्षा ग्रंथ & 


'आनदाचा डाह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकावलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाघारणग्रंथ 
के ४ ह ह लेखक : प्रा, रा. ग. जांघव 
ख्र्ल्य र, ८-०० | 
२ मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाह- ४१२८०३ 
( जि« सातारा ) 


१ क क क य 0 ० य य 


रा. ग. जाधव 


शास्त्रीजींचा सामाजिक किचार 


आपल्या आवडत्या व आदरणीय व्यक्तींबद्दल 
जिव्हाळघयाच्या भावना व्यक्‍त करण्याची किंवा 
सुचित करण्याची प्रत्येक समाजाची विशिष्ट रीत 
असते. महाराष्ट्रीय समाज याला अपवाद नाही. 
महाराष्ट्राने तकेती्थ म्हणूनच माननीय लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी यांचा स्वीकार केला, तकेसंगती महाराष्ट्राला 
आवडते, एवढाच याचा अर्थ नाही. त्कसंगतीला 
तीथंरूपताही असावी म्हणजे एक प्रकारचे वैचारिक 
पावित्र्य किवा शुद्धता तीत असावी, असाही त्याचा 
अथे आहे. पावित्र्य आणि शुद्धता यांचा या ठिकाणी 
अर्थ एवढाच को, परंपरेने पवित्र आणि शुद्ध मान- 
लेल्या गोष्टींना म्हणजे आचारविचारांना, अज्ञा- 
नाने वा अर्धज्ञानाने क्रांतिकारक धक्के देण्याचे 
टाळणे. शास्त्रीजींकडून गेली साठ वर्षे शेकडो 
अशिक्षित-सुशिक्षित मराठी माणसांनी व्याख्यान 
रूपाने जे विचार ऐकले, त्यांत तर्केसंगती आणि 
तीर्थरूपता या दोन्ही गोष्टी होत्या. शास्त्रीजींनी 
बोलत रहावे व आपण ऐकत रहावे, अश्शीच मराठी 
माणसाला आता सवय झाली आहे. गेली ६० वर्षे 
शास्त्रीजी बोलतच आले आहेत. व्याख्याने हे त्यांचे 
जीवनब्रत आहे. लिहिण्यापेक्षा बोलणे त्यांना अधिक 
आवडते; कारण भाषणातून एकाच वेळी शेकडो 
लोकांच्या अंत:करणात ज्ञानज्योती पेटवता येतात. 
लेखन हे मराठीत तरी पुष्कळदा विद्वानांनी विद्वानां- 
साठी केलेले ठरते. शास्त्रीजींना म्हणूनच ते भाषणा- 
इतके प्रिय नाही. वक्तृत्व हेच त्यांचे पहिले प्रेम आहे. 

- याचे कारण आहे : शास्त्रीजींचे अवघे जीवन 
सामाजिक जाणिवांनीच प्रवृत्त झाले आहे. समाजाची 
स्थितिगती, समाजाची परंपरा आणि प्रगती, समा- 
जाचा इतिहास आणि भवितव्य याच गोष्टी त्यांच्या 
व्यक्तिमत्त्वाची केंद्रीभूत प्रेरणा आहे. केव्हाही आणि 
कधीही हा माणूस एका किंवा अनेक सामाजिक 


प्रइनांशी मनोमन झगडा करीत आहे, असेच आढळंते. 
तुकारामाप्रमाणेच अहोरात्र त्यांचा मनाशी संवाद 
चाललेला असतो आणि रामदासाप्रमाणे एखाद्या 
शिवथरच्या घळीत जाऊन त्यांचे मन त्या सामा- 
जिक समस्येचे चिंतनमनन करीत असते. सामा- 
जिक विचारांचे अखंड अग्निहोत्र त्यांच्या मनोवेदीत 
धगधगत असते. सामाजिक जाणिवांची अक्षी नैस- 
गिक बांधीलकी पत्करून शास्त्रीजींनी आधनिक 
संस्कृतीच्या मध्यधारेत अखंडपणे जीवन व्यतीत 
केले. त्यामुळे कोणत्याही सामाजिक चळवळी- 
बद्दल किंवा विचारप्रणालीबद्दळ शास्त्रीजींचे म्हणणे 
काय आहे, हे एंकण्यास मराठी माणूस नेहमीच 
समुत्सुक असतो. त्यांचे विचार ऐकण्याचे एक 
चिरंतन कुतृहळू मराठी मनाला सतत वाटत 
असते. शास्त्रीजींशी विचारोत्सुक असे एक अपूरे 
नाते मराठी माणसांनी बांधलेले आहे. घरातील 
वडीलधाऱ्या माणसाकडून अडेल त्या प्रश्‍नावर 
मार्गदशन घेण्याची प्रवृत्ती लहानांत असते; 
शास्त्रीजींबद्दल महाराष्ट्राने बाळंगळेली प्रवृत्ती याच 
प्रकारची आहे. आधुनिक काळातील अशी एकही 
सामाजिक चळवळ वा विचारप्रणाली नाही, की 
जिच्याशी शास्त्रीजींचा संबंध आला नाही. पण 
हे म्हणणेही तितकेसे अचूक नाही. खरी गोष्ट 
अशी आहे, की प्रत्येक सामाजिक चळवळ 
आणि विचारप्रणाली यांचा शास्त्रीजींशी संबंध 
लावण्याची सवय मराठी समाजाला जडलेली 
आहे. या सवयीच्या मुळाशी समाजाची एक श्रद्धा 
आहे. ती अशी की त्या चळवळीचा आणि विचार 
प्रणालीचा तकेसंगत आणि सखोल असा अर्थ 
आणि अन्वय करण्याची शास्त्रीजींमध्ये एक अनन्य- 
साधारण क्षमता आहे. अनन्यसाधारण म्हणण्याचे 
कारण असे को, कोणत्याही भावनेच्या आहारी न 


अनुक्रमणिका 


शास्त्रीजींचा सामाजिक विचार 


जाता, ऐकान्तिकता. आणि ऑलंकारिकता यां 
मोहांना बळी न पडता आणि फसव्या बंडखीरीचा व 
सनसनाटी विध्वंसकतेचा आव न आणता, एखाद्या 
सामाजिक प्रश्‍नाची वार्श्तव आणि व्यासंगपूण 
मीमांसा शास्त्रीजी करू शकतात. मुख्य म्हणजे या 
त्यांच्या समतोल विवेकनिष्ठेवर लोकांची श्रद्धा आहे 
व ती अजूनही टिकूनच आहे. 
देशातील टिळकयुगाच्या शेवटच्या टप्प्यात शास्त्री- 
जींच्या व्यक्तिमत्वाची जडणघडण झाली. वयाच्या 
१४ढ्य़ा वर्षी ( १९१४) ते वाईच्या प्राज्ञपाठ- 
शाळेत दाखल झाले. राष्ट्रीय विचारांनी भारलेल्या 
व॒ पुरोगामी विचारांनी प्रदीप्त झालेल्या पाठ- 
शाळेच्या वातावरणात त्यांनी भारतीय संस्कृतीच्या 
ज्ञानसंपन्न वैदिक वारश्याचा सखोल अभ्यास केला. 
लोकमान्य टिळक, मानवेंद्रनाथ रॉय, महात्मा गांधी 
याच्या विचारकार्याचा त्यांनी साक्षेपाने अंगीकार 
केला. त्यांच्या वैचारिक जडणघडणीचा काळ म्हणजे 
गांधीयुग हाच होय. स्वातंत्र्याच्या भांदोलनात 
त्यांनी सक्रिय भाग घेतला व प्रसंगी कारावासही 
पतकरला. गांधीयुगातील ह्या सवंकष स्वरूपाच्या 
राजकीय-सांस्कृतिक चळवळीच्या प्रेरणा त्यांनी 
आत्मसात केल्या. पण या सर्वे वातावरणात 
व्यासंगाची, अभ्यासाची, चितत-मननाची वाट 
त्यांनी कधी बदलली नाही. आधुनिक विचारवंत 
म्हणून जर एखादा नमुना आपण उभा करू शकलो, 
तर त्यासाठी शास्त्रीजींच्याच व्यक्तिमत्त्वाचा 
आधार घ्यावा लागेल, 
गांधीयुगातील सामाजिक विचार हा राजा 
राममोहन रायपासून झालेल्या सर्वकष प्रबोधनाच्या 
चळवळीतूनच प्रगत झालेला होता. धर्मसुधारणा, 
हे त्या चळवळोचे पहिले पवे होते. भारतीय समाज- 
व्यवस्था ही धमंप्रणीतच होती. शास्त्रीजींनी 
महाराष्ट्रातील धर्मसुधारणा आंदोलनाचे मार्मिक 
विइलेषण केलेले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, 
“ हिंदुसमाजसंस्था धमंग्रंथांवर उभारली आहे. 
या धमंग्रंथांचे प्रणेते दिव्यदृष्टीचे लोक होते 
किंवा वेद हे अपौरुषेय अथवा. ईरवरोक्त 
आहेत या श्रद्धेवर प्रहार करण्याकरिता 
समाजनेता व धमंनेता जो ब्राह्मणवर्ग, त्याच्या 
विद्या कल्ला अपूणे आहेत; सद्यःकालीन 
न. भा. १० 


७३ 


समाजप्रगतीला कशा विरोधी आहेत, हे 
चिकित्सक दृष्टीने दाखवून दिले.” 

हे चिकित्सक दृष्टीने दाखवून देण्याचे काये लोक- 
हितवादी आणि म. जोतीबा फुले यांनी कसे केले, 
हे शास्त्रोजींनी माभिकपणे दाखवून दिले आहे. 
महाराष्ट्राच्या धरमसुधारणेच्या आंदोलनाला प्रार्थना- 
समाज व सत्यशोधकसमाज यांनी जी तात्त्विक 
अधिष्ठाने मिळवून दिली, त्याचेही मम शास्त्रोजींनी 
विशद केले आहे. ते म्हणतात : 

“ शुद्ध नैतिक जाणीव व विश्वरचनेच्या 
चमत्काराची अनुभूती हीच ईईवराच्या 
जाणिवेला प्रकट करते, असा ह्या तात्त्विक 
भूमिकेचा आशय आहे. दुष्ट चालीरीती, 
गुलामगिरी आणि स्त्रीपुर्षांतील विषमता 
नष्ट करण्याचे सामर्थ्य, अशी तात्त्विक भूमिका 
दृढ झाल्यामुळेच प्राप्त होते. सामाजिक 
सुधारणा हे त्याचे प्रत्यक्ष प्रत्यंतर होय, अल्ली 
प्राथंतासमाज व सत्यशोधकसमाज यांची 
भूमिका होती. ” 

- वरील प्रकारच्याच माभिक मीमांसा इतरही 
भारतीय प्रबोधनकारांच्या विचारांसंबंधी शास्त्री- 
जींनी मांडलेल्या आहेत. 

सामाजिक परिवतंनातील पारंपरिक धघमंसंस्थेचा 
अडथळा कशा प्रकारचा आहे, त्याची माभिक मीमांसा 
करून आधुनिक काळात एकूणच धमंमूल्यांचे स्थान 
कितपत आहे, यासंबंधीचा मूलगामी विचार शास्त्री- 
जींनी “ हिंदू धर्माची समीक्षा! ह्या प्रबंधात केला 
आहे : “ धर्मसंस्थेपेक्षा उच्चतर अश्या सामाजिक 
संस्था आता तिर्माण होऊ लागल्या आहेत. धमं- 
संस्थेने मानवसमाजाथं पूर्वी जी कामगिरी बजावली, 
तीच कामगिरी अधिक कुशलतेने व उच्च भूमिकेत 
राहून पार पाडणारी साधने व संस्था समाजाने 
निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ” ही 
साधने व संस्था समाजवादी तत्त्वावर अधिष्ठित 
व लोकसत्तेच्या राज्यघटनेने युक्त असली पाहिजेत, 
अशी शास्त्रीजींची भूमिका आहे. 

नव्या समाजाचे स्वप्न आणि संस्थापना यांची 
मुळे मात्र वैदिक संस्कृतीच्या परंपरेतच आहेत, हा 
श्ास्त्रीजींचा अत्यंत महत्त्वाचा व मूलभूत विचार 
होय. या विचारांचा ऐतिहासिक दृष्टिकोनाने व 


अनुक्रमणिका 


4-1 


अत्यंत विस्तृत स्तरावर घेतलेला. मागोवा त्यांच्या 
* वैदिक संस्कृतीचा विकास? ह्या श्रेष्ठ ग्रंथात 
आढळून येतो. आधूनिक समाजाची किंवा सामा- 
'जिक प्रबोधनाची ““ नूतन ध्येये ही आपल्या परं- 
परेचीच नवपरिणती आहे. व्यासांनी मानवव्यवहा- 
राला, लोकव्यवस्थेला व समाजसुधारणेला मुख्यत्व 
देऊन शादइवत नैतिक मूल्यांनाही सापेक्ष ठरविले, 
मानव्याला मध्यवर्ती स्थान दिले, वेदांपासुन तो 
शंकराचार्यांपयंत तत्त्ववेत्त्यांनी सत्याच्या. नित्य- 
संमीक्षेचा व संशोधनाचा अग्नी जागृत ठेवला. 
हिंदुधर्माचा हा थोर वारसा भारतीयांना मिळालेला 
आहे. 
कालचा वारसा, आजच्या समस्या आणि उद्याचे 
स्वप्न यांचा मेळ घालणे ही अत्यंत आवघड गोष्ट 
शास्त्रीजींनी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला. 'तकंतीथं, 
“लक्ष्मणशास्त्री । अशी पारंपरिक विद्दत्तेची बिरुदे 
त्यांनी स्वतःही निर्भयपणे वागविली आणि महा- 
राष्ट्रानेही ती बिरुदे मान्य केली. जणू वैदिक परं- 
परेतील व्यासादिक मुनींचा आणि आद्य शंकरा- 
चार्यांचा वैदिक वारसाच त्यांनी या विरुदांच्या 
रूपाने टिकवून ठेवला. हा प्राचीन वारसा न 
सोडताही नवा समाजवादी समाज आणि लोकह्याही 
शासन यांचा त्यांनी आयुष्यभर पुरस्कार 
'केला. ब्राह्मणेतर समाज, दलित समाज, ग्रामीण 
समाज यांच्या नव्या न्याय्य आकांक्षांशी समरस 
होऊन, पारंपरिक समाजात या वर्गावर कसा 
अन्याय झाला, हेही त्यांनी दाखवून ' दिले. 
'या उपेक्षित समाजातील कायंकर्त्यांचे आणि 
कार्याचे मर्म आणि महत्त्व त्यांनी आपल्या लेखन- 
भाषणांतून परोपरीने स्पष्ट केले. शास्त्रीपणा ओणि 
'आंधुनिकता' यांच्यातील तथाकथित विसंगती त्यांनी 
स्वत:च्या आचारविचारांनी अथंशून्य करून दाख- 
विली. लो. टिळकांना ' तेल्यातांबोळ्यांचे पुढारी 
म्हणून एकेकाळी हिणंवण्यात आले होते. महा- 
राष्ट्रातील सामांजिक प्रबोधनाच्या चळवळीतील 
तेल्यातांबोळ्यांचे पुढारी असेच शास्त्रीजींचे वर्णन 
' करणेही योग्य ठरेल. एकीकंडे भारतीय परंपरेतील 
'ज्अक्षर विचारधन जतन करणारे धर्भकोज्ञासारखे 


महान कायं त्यांनी केले, तंर दुसरीकडे, आधुनिक 


“श्ञानविज्ञानांचा अगदी. सांमान्य' 'माणसाला परिचय 


नवभारत 


' व्यक्तींची गरज असतेच. मराठीतील 


' भारतातील एक. देशव्यापी चळवळच 
' प्रवतेन करण्याचे श्रेयही शासन आणि विद्वत्त 


' महत्त्व हे . निश्‍चितपणे सांगणे 


फेब्र.-मार्च, १९८१ 


करून देणारा मराठी विशवकोंद्यासारखा प्रकल्पही 
त्यांनी उभा केला. श्रेष्ठ परंपरेचा चंद्र आणि उचित 
आधुनिकतेचा सुपे अज्ञा चंद्रसूर्यांच्या अर्थपूर्ण संगतीचा 
ज्ञानाकाशातील एक चमत्कार शास्त्रोजींनी करून 
दाखविला. म्हणूनच मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी “द 
बेस्ट प्रॉडक्ट ऑफ द इंडियन रेनेसान्स ! अक्षा 
अर्थपूर्ण शब्दांत त्यांचा गौरव केला. 
विशवकोशासारखे श्यासनाधारे चालणारे सांस्कु- 
तिक प्रकल्प उभे करणे हो, परंपरा आणि आधनि- 
कता यांच्यांतील कालोचित संगती दाखवणारी सामा- 
जिक बांधिलकी मानणाऱ्या ज्ञानवंतांची जबाबदा- 
रीच आहे. बहुजनसमाज नव्या ज्ञानप्रेरणांनी आता 
जागा होत आहे. आधुनिक ज्ञानविज्ञानांची एक अभि- 
रुचीच समाजात निर्माण होत आहे. स्वातंत्र्योत्तर 
काळात, विशेषतः भाषिक राज्यांच्या स्थापनेनंतर 
अनेक भारतीय भाषांत विशवकोशासारखे प्रकल्प शास- 
कीय मदतीने सुरू झाले आहेत. नव्याने साक्षर आणि 
पुशिक्षित होत जाणार्‍या भारतीय वहुजनसमाजाची 
सानतृष्या वाढत आहे. ही सामाजिक गरज 
एका शुद्ध ज्ञानंक दृष्टीने भागविणे हे प्रबो- 
धनकार्याचेच एक स्वरूप आहे. या बाबतीत महा- 
राष्ट्र राज्याने पहिले पाऊल टाकले आणि त्याची 
पुढील वाटचाल शास्त्रीजींच्या नेतृत्वाखाली होत 
राहिली, या गोष्टीला मराठी समाजाच्या दृष्टीने 
एक निश्‍चितच महत्त्व आहे. कल्याणकारी शासता- 
लाही विविध क्षेत्रांत सामाजिक 


कल्याणाच्या 
योजना राबविण्यास कल्पक आणि 


: कतृंत्ववान 
ज्ञानविज्ञा- 
च्या रूपाने 
उभे केले, 
ही स्वतंत्र 
आहे. तिचे 


1 यांचा 
बहुजनसमाजाच्या गरजेच्या दृष्टीने मेळ घालणाऱ्या 


प्रबोधनप्रवृत्तीलाच आहे, मराठी विश्वकोश 
प्रकल्प या दृष्टीनेही समजून घेता येतो. 

शास्त्रीजी आज वयाची ऐशी. वर्षे पूर्ण करून 
शंभरीकडे वळत आहेत. त्यांचे सामाजिक विचार- 
कार्य आणि त्याचे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीतील 
अवधड आहे. 


नाच्या क्षेत्रात मराठी विश्वकोश प्रकल्प 
शास्त्रीजींनी एक सांस्कृतिक कार्यच 
असे म्हणता येईल. विशवकोशरचना 


अनुक्रमणिका 


शास्त्रीजींचा सामाजिक विचार 


त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन होण्यास आणखी 
काही काळ जावाच लागणार. कारण अजूनही 
शास्त्रीजी कार्यरतच आहेत. तथापि त्यांच्या सामा- 
जिक विचारकार्याचे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य सहजन 
पणे लक्षात येते. ते म्हणजे परंपरा आणि आघध- 
निकता यांचे एक समतोल भाष्यकार हीच त्यांची 
मुख्य भूमिका आहे. कोणत्याही सामाजिक विचार- 
प्रणालीचे किंवा चळवळीचे मूळ आणि कूळ हेरून 
तिच्या महत्त्वावरोबरच तिच्या मर्यादाही समाजापुढे 
स्वच्छपणे मांडण्याची शास्त्रीजींची भूमिका असते. 
त्यामुळेच एखाद्या विशिष्ट चळवळीशी किंवा 
विचारप्रणालळीशी संपूण अशी बांधीलकी त्यांनी 
कधीच स्वीकारली नाही. हत्तीचे वर्णन त्याचे एकेकच 
अंग चाचपून करण्याचा आंधळा मोह शास्त्रीजींनी 
टाळला. त्यामुळे समाजाच्या एखाद्या चळवळीतील 
किवा विचारप्रणालीतील धोके दाखवून देण्याचे 
अप्रिय कामही त्यांनी सतत केले आहे. म्हणूनच 
त्यांच्या सामाजिक विचारकार्यात कृतीपेक्षा चितना- 
वर आणि महत्त्वापेक्षा मर्यादेवर अधिक भर अस- 
लेला दिसून येतो. सगळ्याच समाजांच्या व सग- 
ळ्याच विचारवंतांच्या तसेच सगळ्याच संस्थांच्या 
व चळवळींच्या मेळाव्यांत शास्त्रीजी रमू शकतात 
याचे कारण, त्यांच्या समतोल विवेकवादावर या 
सर्वांचाच विश्‍वास असतो हे होय. 

वयाच्या ८१ व्या वर्षी शास्त्रीजींशी सामाजिक 
विषयांवर बोलताना आज एक प्रकारचा विषण्णतेचा 
सुर ऐकू येतो. गेल्या दीड-दोनशे वर्षांतील भारतीय 
प्रबोधनाची फलश्रुती शून्यवत आहे, हे त्यांना अर्था- 
तच मान्य नाही. भारतातील सामाजिक परिवतंनाची 
चळवळ पुष्कळशी यशस्वी झाली, असेच त्यांचे मत 
आहे; तथापि नवी सामाजिक व राजकीय आव्हाने 
पेलण्याची आपल्या समाजाची कुवत मात्र कमी झाली 
आहे, असे त्यांना वाटते. ही कुवत आपण का निर्माण 
करू शकलो नाही, या प्रश्‍नाशी शास्त्रीजी आज 
काहीसे अडखळत आहेत, असे वाटते, आपल्या समा- 
जात विचारांचे स्वातंत्र्य आणि सामथ्ये यावरील 
विद्वासच कमी झाला आहे, याबद्दल ते मनस्वी 
व्यथित झालेले दिसतात. कदाचित ही त्यांची व्यथा 
खरीही असेल; पण वस्तुस्थिती इतकी हाताबाहेर 
गेलेली आहे, असे सर्वांनाच वाटेल, असे नाही. श्रेष्ठ 


७५ 


विचारवंत आणि भाष्यकार हे नेहमीच एका आदर 
समाजव्यवस्थेच्या मागे धावत असतात. व्यासांना - 
सुद्धा शेवटी विलक्षण वेफल्य आले होते. ज्यास्त्रीजींना 
तक्षीच विषष्णता जाणवत असावी ! पण समाज 
वैफल्याचे हे सगळे चक्रनेमिक्रम पचवून पुढेच जात 
असतो. समाजाच्या या पुढे जाण्याच्या सामर्थ्या- 
वरील श्रद्धा निर्माण करण्याचे कार्य शास्त्रीजींसारखे 
प्रज्ञावंत भाष्यकारच निर्माण करीत असतात. ते 
आळवितात तो विषण्णतेचा सुर हाच समाजाला 
नवे चैतन्य देणारा ठरतो. आपल्या निराकझ्षेतूनच असे 
थोर लोक समाजाची आज्या जिवंत ठेवत असतात. 
समाज आणि थोर विचारवंत यांच्यातील आज्या- 
निराश्ांचे गणित, मी वर म्हटले आहे तितके, सुलभ 
आणि. सोपे आहे, असे मलाच वाटत नाही. व्य़क्ति- 
समष्टीसंबंध हे अनेकदा विरोधाभासात्मक. ( पॅरॉडॉ- 
क्सिकल ) असतात, हे खरे; म्हणजे थोर विचार- 
वंताला आयुष्याच्या संध्याकाळी जाणवणारी 
निराक्षा समाजाच्या नव्या आक्षेची पहाट सूचित 
करते हे खरेच; पण अशी अटकळ बांधणे हे 
सामाजिक विचारातील एक अतिसुलभ असे समी- 
करण ठरते, हेही खरे आहे. आणि हे सवं मनात 
येते त्याचे खरे कारण तर अगदी वेगळेच आहे. 
ते कारण आहे, शास्त्रींजींच्या अंतर्मनातील पुष्कळदा 
जाणवणारा एक प्रकारच्या शून्यवादाचा स्वर ! 
समाजातील आणि संस्कृतीतील उपेक्षित किवा 
दुर्लक्षित विचारधारांचे नेमके यथा्थंद्शंन घडवि- 
ण्याचे काये शास्त्रीजींनी अखंडपणे केले, अजूनही 
करीत आहेत. हे जीवनब्रत अबाधितपणे चालवि- 
ण्यासाठी समाजावर आणि त्याच्या प्रगतिपरतेवर 
श्रद्धा ठेवणे भागच आहे. शास्त्रीजींनी अशी श्रद्धा 
तिद्चितच जपली; तथापि समाजापेक्षाही त्यांची 
खरी श्रद्धा ही माणूस म्हणून असणाऱ्या माणसाच्या 
अस्तित्वावर विशेष आहे, असे जाणवते. शास्त्री- 
जींचा विश्‍वास माणसावर आहे आणि एका दृष्टीने 
हा माणूस समाजनिरपेक्षच आहे. किंबहुना माणसा- 
चे माणूस म्हणून असणारे महत्त्व हे केवळ समाज- 
सापेक्ष नाही, अशीच त्यांची धारणा असावी! 
म्हणूनच भारतातील मुस्ल्मांचा प्रक, तसेच 
दलितांचा प्रश्‍न हे अखेरपक्षी बहुसंख्याक हिंदू 
समाजाचे प्रश्‍न आहेत, असे. त्यांना वाटते. त्यांच्या 


अनुक्रमणिका 


७६ 
दृष्टीने मुस्छिम, दलित, नवबोद्ध ही धामिक- 
सामाजिक विशेषणे माणूस या मुख्य विश्ेष्याच्या 
दृष्टीने तितकी महत्त्वाची नाहीत. माणसाचे माणूस 
म्हणून असलेलेच हे प्रश्‍न आहेत, अश्लीच त्यांची 
मनोमन भूमिका आहे; आणि म्हणून भारतीय 
सामाजिक प्रश्‍न आज अवाढव्य रूप घेतांना दिसत 
आहेत, ते सोडविण्यासाठी माणूस या मूलभूत 
पातळीवरच त्यांची सोडवणूक करावी लागेल, असे 
शास्त्रीजींना वाटते. म्हणूनच सामाजिक माणसापेक्षा 
आथिक व आध्यात्मिक माणूच हाच त्यांच्या सामा- 
जिक विचारांतील केंद्रीभूत विषय ठरतो, | 
" सामाजिक निष्ठेपेक्षा मानवनिष्ठा अधिक 'मह- 
तत्वाची मानणे हे भारतीय संस्कृती चेच निदर्शक आहे. 
वैदिक संस्कृतीने स्वीकारलेली ही मानव्रद्धाच 
झास्त्रीजींच्या अंतर्मनात रुजलेली आहे. तिचां संबंध 
आघुनिक पदि्चिमी संस्कृतीमधील मानंवी हक्कांच्या 
संकल्पनेशी नसून तो भारतीय संस्कृतीतील सारभूत 
तत्त्वांशीच आहे, असे दिसूनं येते. ही भारतीय 
श्रद्धा स्वीकारली, की तिचेच आणंखी एक उपप्रमेयही 
स्वीकारावे लागते. ते म्हणजे, व्यक्तिजीवनाचे अंतिम 


मूल्य हे काय आहे, हे ठरविण्याचे ! शास्त्रीजींचा 


*प्राक्ष प्रकाशन : 


हा न्न्न्ल्ब्ब्लस्_>>_« 


र्ट 
शं 
र 
र 
शी 
शर 


ढ 
भै 


नवभारत 


प ०-.9928905:0:: 0927000089 ८७:02 ८0४, ८४. ४, 


लिहा ः 
चिटणीस, प्रा्ल पाठशाळामंडळ, बाई. 


कक का ्कर"्यव्यच्या च्याय ्याळध्कनय्या ण्य ध्या 


फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


मोक्षकल्पनेवर विदववास नाही. खरे तर त्यांचा 
आवडता दाझंनिक म्हणजे श्रेष्ठ बौद्ध आचाय व तत्त्व- 
वेत्ता नागार्जुन हा आहे, असे मला वाटते. नागार्जुन 
हा शून्यवादी होता. पण त्याच्या शून्यवादाचा अथं 
वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. शून्यवाद म्हणजे जगाला अस्ति- 
त्वच नाही असे नाही; तर जगाचे अस्तित्व हे 
सापेक्ष आहे, निरपेक्ष नाही, असा त्याचा अथं आहे. 
छोकसंमत किंवा व्यावहारिक सत्याच्या दृष्टीने 
जगाला अस्तित्व आहे, पण पारमाथिक दृष्टीने 
मात्र जग शून्य आहे. नागार्जुनाने एक गोष्ट स्पष्ट 
केली आहे. तो.अश्लो की, पारमाथिक शून्यतेवर श्रद्धा 
ठेवूनही लौकिक जीवनात लोकसंमत संकेतांचा 
स्वीकार करूनच जगावे लागते. निर्वाणाची कल्प- 
नाही त्याच्या दृष्टीने शून्यात्मकच आहे. शास्त्रीजींनी 
आपल्या सामाजिक विचारकार्यात जवळजवळ पांच 
तपे प्रखर अशा पुरोगामी दृष्टीने सामाजिक प्रबो- 
धनाचा पुरस्कार केला, पण हे सर्व करत असताना 
त्यांच्या मनात एक नागार्जुन पहिल्यापासून ध्यानस्थ 
बसलेला आहे. या नागार्जूनाबद्दल कधोतरी त्यांनीच 
आपल्याला सविस्तरपणे सांगितले पाहिने, असे 
मला वाटते... | 


ग्र 


अनुक्रमणिका 


मे. पु. रेगे 


परंपरा आणि आधुनिकता : प्राज्ञपाठशाळेचा दृष्ठिकोन 


तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनो केलेली ज्ञान- 
साधना आणि त्यांचा जन्मभर उत्कटतेने आणिं 
तन्मयतेने चालू असलेला वैचारिक प्रंवास यांच्या- 
विषयीची सवंसाधारण कल्पना ह्या अंकात अन्यत्र 
छापलेल्या त्यांच्या मुलाखतीवरून येऊ शकेल. ह्या 
मुलाखतीवरून जी एक गोष्ट स्पष्ट होते- आणि 
हिच्यात शास्त्रीजींचे अनन्यसाधारण वैशिष्ट्य सामा- 
वलेले आहे- ती ही की शास्त्रीजींची वैचारिक बैठक 
ही दृढपणे भारतीय वैचारिक परंपरेवर अधिष्ठित 
आहे. ह्या वैचारिक परंपरेची ताकिक आणि आध्या- 
त्मिक अक्ली दोन अंगे आहेत आणि ही परस्परात 
गुंतलेली, परस्परापासुन अविभाज्य असलेली अक्षी 
भंगे आहेत. 

ह्या तार्किक अंगाचा विकास आणि परिपोष 
पारंपरिक न्यायक्षास्त्रामध्ये झ्षाला होता आणि 
नव्यन्याय हे ह्या शास्त्राचे प्रगल्भ असे स्वरूप आहे. 
न्यायझ्ास्त्र हे अनेक शास्त्रांमधील एक पृथक्‌ शास्त्र 
एवढेच त्याचे स्वरूप नव्हते. ते पायाभूत शास्त्र, 
* ज्ञास्त्रांचे शास्त्र' होते. इतर शास्त्रांचे शास्त्र हे 
स्वरूप, विधानांना भाषिक ख्प देण्याची, त्यांची 
तपासणी करून त्यांची सिद्धी करण्याची पद्धती ही 
न्यायशास्त्रामध्ये विकसित आणि आकारित करण्यात 
आलेल्या पद्धतिविषयक संकल्पनांवर आणि नियमां- 
बर आधारलेली होती. कोणताही वैचारिक व्यवहार 
भाषेद्वारा आणि तार्किक नियमांना अनुसरून चालतो 
आणि म्हणून भाषेचे शास्त्र-व्याकरण आणि व्यापक 
अर्थाने तकंशास्त्र-त्याय-ही मूलभूत काह अलळे 
विक शास्त्रे मानण्यात येत होती. भारतीय वैचारिक 
वरंपरेत ही दोन्ही शास्त्रे अत्यंत प्रगल्भ अवस्थला 
पोचली होती आणि त्यांनी घाळून दिळेली कठोर 
भाषिक आणि ताकिक शिस्त तंतोतंत पाळण्यात 
इतर क्षास्त्रांचा शास्त्रत्वाचा दावा आणि स्वाभिमान 


सामावलेला असे. विधान नेमकेपणे मांडण्यात आले' 
पाहिजे. त्याच्या अर्थाविषयी यत्किचित्‌ संदेह किंवा 
अस्पष्टपणा असता कामा नये. ते मान्य करण्यापूर्वी 
त्याच्याविरुद्ध जे, जे आक्षेप घेता येण्यासारखे आहेत 
ते स्पष्टपणे पुढे करण्यात आले पाहिजेत, ह्या आक्षे- 
पांची तपासणी तकेकठोरतेने पण जपणे झाली 
पाहिजे, त्यांच्या बाजूचा जो पुरावा आणि युक्तिवाद 
असतील त्यांची गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे, 
येथे लपवाछपवी, ताकिक चलाखी यांना अवसर 
असता कामा नये, प्रतिपक्षावर सोपा विजय मिळ- 
विण्याचा मोह वैचारिक दुबळेपणा म्हणून टाळला 
पाहिजे, ह्या परीक्षणात आपला पक्ष जर टिकत 
नसेल तर त्याच्यात आवश्यक ते बदल केले पाहिजेत, 
आपली विधाने ज्या सुप्त गृहीतकृत्यांवर आधारलेली 
असतील ती प्रकट केली पाहिजेत; तपासून स्वीकार- 
लेली अंतिम आधारभूत तत्त्वे आणि पुरावा यांच्या 
अधिष्ठानावर आपले सिद्धांत भक्कमपणे आधारले 
पाहिजेत हे पद्धतिविषयक दंडक सर्वे शास्त्रांकडून 
मान्य झाले होते आणि अनुसरले जात होते. 

ही जी वैचारिक शिस्त भारतीय परंपरेत अवतोणं 
झाली व विकास आणि दृढता पावली तिचा; 
आणि आपण ही शिस्त आत्मसात केली आहे ह्या 
गोष्टीचा शास्त्रीजींना साथे अभिमान आहे. 
महत्त्वाची गोष्ट ही की ही शिस्त त्यांच्या विचार 
करण्याच्या पद्धतीचा भाग होऊन बसली आहे. 
आणि म्हणून ' कम्युनिस्ट पक्षाचा जाहीरनामा * 
आणि इतर माक्‍संवादी साहित्य, न्याय किंवा अ्ई्वत 
वेदान्त याच्यावरील एखादा पारंपरिक ग्रंथ वाचावा 
त्या पद्धतीने, ' पंक्ती लावून ' वाचले. पारंपरिक 
अध्यापनपद्धतीचे उद्दिष्ट शास्त्री तयार करणे हे 
होते. शास्त्री होणे म्हणजे कितीही कठीण असलेली 
झास्त्रग्रंथ.' स्त्रतः. वाचून समजण्याची, - त्यातील 


अनुक्रमणिका 


१८ 


विधानाचे खंडनमंडन करण्यासाठी जे युक्तिवाद 
करण्यात आले आहेत किवा करता येणे शक्य 
आहे त्यांचे परीक्षण करण्याची शक्‍ती येणे. जो 
शास्त्री असेल त्याला “* शास्त्रार्थाःत भाग घेता 
येणे आवश्यक असे. म्हणजे स्वतःच्या 'भूमिकेवर 
प्रतिपक्षाकडून जे अपेक्षित किंवा अनपेक्षित आक्षेप 
घेण्यात येतील त्यांना सयुक्तिक उत्तरे देणे, ह्या 
आक्षेपांच्या संदर्भात स्वतःच्या भूमिकेच्या समथंना- 
साठी आवश्‍यक तर नवीन युक्तिवाद रचून पुढे 
मांडणे ह्या गोष्टी करता येणे त्याला आव्यक असे' 
ही शक्‍ती येईपयंत तो शास्त्री म्हणून मान्य होत 
नसे. तेव्हा ज्याने ग्रंथांतरी निविष्ट असलेले ज्ञान 
संपादिले आहे. किंवा मुखोद्गत केले आहे तो शास्त्री 
ही व्याख्या अपुरी भाणि म्हणून दिशाभूल करणारी 
ठरेल. ह्या ज्ञानाचा वापर त्याला करता आला 
पाहिजे आणि ह्या वापरातून त्याचा विकास साधता 
आला पाहिजे, त्याला अधिक तकंशुद्ध, सुसंगत रूपं 
देता आले पाहिजे अशी अपेक्षा होती, आणि ह्या 
कुवतीचे शास्त्री शिकवून तयार करणे हे अध्याप- 
नाचे अंतिम उद्दिष्ट होते. हे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात साध्य 
होईल अशी अध्ययन-अधघ्यापनपद्धती अनुभवातून 
घडविण्यात आली होती. ह्या सर्व व्यवहारात 
अतीव गंभीरपणा आणि निष्ठा होती; सवं वैचा- 
रिक शक्‍ती सर्वसामान्य सहनशक्तीच्या मर्यादे- 
पलीकडे ताणल्या जातील असे बौद्धिक आव्हान 
होते, आत्यंतिक परिश्रम करण्याचे आवाहन विद्या. 
र्थ्याला मिळेल अशी व्यवस्था होती, आदर्श म्हणून 
ज्यांचे विद्यार्थ्यांनी अनुकरण करावे आणि ज्यांच्या 
पलीकडे जाण्याची ईर्ष्या बाळगावी असे प्रतिभा- 
संपन्न दिग्गज पंडित सभोवती होते, विद्यार्थ्याच्या 
आणि अध्यापकाच्या ज्ञानाचा कस सतत घेण्याची 
पद्धती रूढ होती. कसदार ज्ञान, ज्ञानाची खोली 
आणि विस्तार यांच्यामुळे समानंधर्मीयांची लाभ- 
णारी मान्यता आणि ह्या मान्यतेवर आधारलेली 
सामाजिक प्रतिष्ठा, लोकमान्यंता आणि अभिजन< 
मान्यता, अभिजनांचा आश्रय आणि त्यातून लाभ 
णारी सुरक्षित, सुखवस्तू रहाणी ही यक्षस्वी विद्या- 
थ्यांला लाभणारी पारितोषिके असत. पण बुद्धीची 
निर्दयपणे परीक्षा घेणार्‍या, तिछा विकसित करून 
बळेण देणाऱ्या ज्ञानाच्या ज्ञात काठापर्यंत पोचलेल्या, 


नवभारत 


फेत्र.-मार्च, १९८१ 


आणि तेथून पुढील प्रवेश न्याहाळणाऱ्या माणसांच्या 
ठिकाणी जो शांत आणि सघन आत्मप्रत्यय असतो 
तेच त्याला लाभणारे सवंश्रेष्ठ पारितोषिक असते. 
हे पारितोषिक ह्या परंपरेतील सवेश्रेष्ठ पंडितांना 
लाभत असे. ह्या बाबतीत ह्या पंडितांची तुलना 
रॉयल सोसायटीचे सभासद होणाऱ्या किवा नोबेलं 
पारितोषिक मिळविणार्‍या वैज्ञानिकांशी, किवा 
ऑक्सफडं- केंब्रिजच्या * डॉन्स'शी करता येईल. 

हे विस्ताराने लिहायचे कारण असे:की ह्या परं- 
परेची पुसटती ओळखही बहुसंख्य भारतीय सुशिक्षिः 
तांना नाही. उलट तिच्याविषयी अज्ञानावर आधार; 
लेले हास्यास्पद गैरसमज आहेत. 'तकलुपीपणा, 
उथळपणा, अर्धकच्चेपणा,. ग्रंथनिविष्ट. ज्ञानावरील 
परावलंबीपणा, आणि या सर्वांमुळे येणारा. आत्म- 
प्रत्ययाचा आणि नि्मितिक्षमतेचा अभाव आणि 
वांझपणा ह्या दोषांसाठी आधूनिक, भारतीय विद्या- 
पीठीय शिक्षणाकडे वळावे लागेल, पारंपरिक भार- 
तीय कशिक्षणव्यवस्थेत जे दोष होते. ते वेगळ्या 
प्रकारचे होते. उ 

भारतीय वंचारिक परंपरेची दुसरी बाज आध्या- 
त्मिक होती. येथे व्यक्‍तीची आध्यात्मिक साधना 
आणि वैचारिक अध्यात्मशास्त्र यात भेद करावा 
छार्गेल, अध्यात्मशास्त्रात वेदान्तादी. मो 
भ्रंतर्भूत होती; त्याप्रमाणे. मोक्षसाधनेचे लनन 
म्रसलेले, सामाजिक व्यवहाराचे नियमन करणारे 
घर्मशास्त्रही अंतभूत होते. किंबहुना धर्माचे- प्रयो- 
अनच स्वाभाविक प्रवृत्तीला उन्नत आणि प्रगल्भ 
करून तिचे निवृत्तीत परिवतंन करण्याचे अला, 
मुळे मोक्षशास्त्र हा धमंशास्त्राचाच भाग . होता 
ह्या ' एकशास्त्र ' वादी भूमिकेमागची एक दष्टी 
अशी होती.की जे अत्यूच्चं नैतिक गुण मोक्ष किव 
निःश्ेयस याच्या प्राप्तीसाठी आव्यक असता. न 
त्यांचा विकास . धमंप्रेरित क्ञाणि धर्मनियमि न 
सांसारिक आणि सामाजिक जीवनातच होऊ य 
आणि तेजस्वी आणि संपन्न अशा वैयक्तिक कुड. 
सामाजिक जीवनाच्या उमारणीत ह्यां बां 
स्वाभाविक आविष्कार होतो. अभ्युदय लि 
यस, प्रवृत्ती आणि निवृत्ती यांच्यामध्ये कालिक 
असो नसो, ताफिक अनुबंध जरूर होता. ल ना 
प्रवृत्ती आणि त्यांच्यावर धर्माने केलेले बक र 


अनुक्रमणिका 


- परंपरा आणि आधुनिकता : 


हः ऐहिर्क' ओणि आध्यात्मिक ह्या' दोन्ही जीवंन- 
पंद्धतींचे समान अधिष्ठान होते. सत्य, अहिसा, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, शांती, भूतदया, मैत्री, 
करुणा, इ. मूल्ये हां धर्मप्रणीत ऐहिक जीवनाचा 
आशय 'होता . आणि हेच आध्यात्मिक जीवनाचे 
अनिवाये अधिष्ठान होते. फक्त आध्यात्मिक जीवनात 
'ह्या मूल्यांच्या ''पारमितां 'ची साधना होती. आणि 
म्हणून धर्मपुत ऐहिक जीवन भाणि मोक्षसाधना 
यांच्यामध्ये एक रेषा काढून त्यांची स्पष्ट विभागणी 
'करता.आली:नसती. . 

: श्रृतिस्मृतिपुराणांचे शब्दप्रामाण्य हे धर्माचे अधि- 
'हंठान होतेच. चातुवेर्ण्याच्या संकल्पनेच्या चौकटीतील 
जातिव्यवस्था हे सामाजिक संघटनेचे स्वख्ष होते. 
श्रोत आणि , स्मार्त “* शास्त्रवचनां 'च्या आधारे 
जीवनाच्या विविध क्षेत्रांतील गुंतागुंतीच्या सामाजिक 
व्यवहाराचे नियमन करणे, स्वार्थाने, मदाने, वराने 
-डागळलेल्या ऐहिक व्यवहाराचे नियमन करणे, हे 
.धममंशास्त्रांचे एक काम होते. यज्ञयागादी श्रौतस्मा्त 
.विधी, त्यांचा अधिकार ज्यांना असेल त्यांनी यथासांग 
'करेणे हा धर्मशास्त्रप्रणीतं जीवनाचा अनिवाये भोग 
होता. ह्या विधींचा अधिकार आणि त्यांच्यापासुन 
प्राप्त होतील म्हणून केल्पिण्यातं आलेली फळे यांना 
'किवळ शब्दप्रामाण्याचा आधार होता. हो सवच रचना 
आधुनिक हिंदू मेनांला अमान्य होईल अशी आहे. 
"धुति-स्मृतीतील सवं वचनांचे प्रामाण्य मान्यं करून 
त्यांना सुसंगत संमन्वयांत ओवूनं घेणे, संव विधि- 
'निषेधेप'र वाक्यांची सुसंवादी व्यवस्था लावणे आणि 
-ह्या व्यवस्थेचा सांधा वेळोवेळी प्रचलित असलेल्या 
प्रत्यक्ष सामाजिक व्यवहांरांशी जोडून घेणे हे घमे- 
'शोस्त्राचे कॉम होते आणि हे काम यशस्वीपणे पार 
वॉडण्यासाठी, बुद्धीचा फोर मोठा आवाका आणि 
सुक्ष्म. ताकिकता हे गुण आवष्यक होते. पण केवळ 
'ए कताकिक ठयवस्था म्हणून धमंशास्त्र आपल्याला 
कितीही मनोवेधक वाटले, त्याच्यात मूत झालेल्या 
बौद्धिक गुणांविषयी आपल्याला कितीही आकषंण 
आणि आदर. वाटला तरी त्याचे सामाजिक प्रयोजन 
कधी'च संपुष्टात आले आहें, ऐतिहासिक कुतृहलाचौो 
(विषय ग्राच्यांपलीकंडे त्याला काही स्थांने नाही अशो 
"कृष्टीनेच :आपण : त्याच्याकडे पाहू. किंबहुना त्यांचे 
मामाज़िक प्रेमोजंन इतकी शेतके' टिकून. राहिले 'ही'चे 


प्राह्षीपाठशाळेचा रष्टिकोन 


'आपल्या समाजाच्या रुद्धांवस्थेची खूण होती असे 
आपण म्हणू . आज वस्तुस्थिती अशी आहे को धमं- 
शास्त्र असे काही होते आणि दोन पिढ्यांपूर्वी आपल्या 


७९ 


'सामोजिक जीवनाचे ते प्रत्यक्षात नियमन करीत होते 


ह्याचा सर्वेसामान्य, सुशिक्षित, मध्यमवर्गीय हिंदूंना 
पत्ता नाही. ख्रिस्ती धर्मशास्त्रात परमेश्‍वर ही तीन 
पुरुषांची युती आहे की तो त्रिविध असा एक पुरुष 
आहे या गुह्य समस्येभोवती सूक्ष्म-अदृश्यप्राय ठर- 
तील इतके सुक्ष्मभेद व्यक्‍त करणार्‍या ग्रीक शब्दांच्या 
माध्यमातले, जे वादंग माजले होते त्याची आजच्या 
सर्वसामान्य ख्तरिस्ती माणसाला जितकी माहिती 
असेल तितकोही आजच्या सववसामान्य सुशिक्षित 
हिंदूला हिंदू धर्मशास्त्राविषयी असत नाही. पणं 
एकोणिसाव्या शतकापयंत “* ट्रिनिटी ! च्या संकल्प- 
-नेचा सम्यक्‌ अथ कसा लावावा ही स्श्रिस्ती सुशिक्षित 
समाजापुढे असलेली जिवंत समस्या होती. 
* कमेकांड आणि सामाजिक व्यवहाराचे शास्त्र- 
'बचनाद्वारे नियमन हा धमंशास्त्राचा एक भाग होता. 
'दुसरा भाग उच्च मानवी मूल्यांवर आधारलेल्या 
जीवनक्रमाचा आदश लोकांपुढे ठेवणे हा होता. ही 
मूल्ये प्रांचीन, निवृत्तिमार्गी श्रमणांच्या साधनेतून 
स्फुरली असतील आणि बोौद्धपंथी आणि जंनपंथी 
श्रमणांनी त्यांचा आपल्या जीवनक्रमात परिपोष 
केला असेल. पण वैदिकांनी ती आत्मसात केली होती 
आणि आपल्या कर्मकांडाशी आणि चातुवेर्ण्याशी 
जुळवून घेतली होती. खर्‍या ब्राह्मणाचा जीवनमागे 
कसा अंसतो ह्याचे बौद्ध आणि जैन धमंग्रंथांत वर्णन 
आहें आणि हा जीवनक्रम सर्वांपुढे आदश म्हणून 
ठेवला आहे; म्हणजे ह्या मूल्यांचा ऐतिहासिक उगम 
काही असो, भारतीय धमंपंथांचे समानं आदश हा 
अधिकार त्यांना प्राप्त झाला. खरा ब्राह्मण आणि 
खरा श्रमण याच्यांत भेदं राहिला नाही. ह्याचा अर्थ 
असा की आध्यात्मिक दृष्ट्या कमेकांड आणि चातुवण्यं 
आगन्तुक ठरले. भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासात 
सातत्याने वहाणारा असा हा प्रवाह आहे. त्याचे 
संवर्धन भक्तिमार्गी, मूळच्या अर्वदिक असलेल्या 
पंथीयांनी तर केलेच पण शब्दप्रामाण्य मानणाऱ्या 
शंकराचार्यांनीही केलें. 

मनुस्मृती' जाळली तरी तिच्यात न जळणांरा अंसा 
'काही भाग आहेचं असे शोस्त्रींजींनी डॉ. आंबेडकरांना 


अनुक्रमणिका 


।<८9 


एकदा म्हटले होते; आणि ह्याचे एक उदाहरण 
म्हणून ' सव॑ परवशं दु:खं सवेमात्मवशं सुखम्‌ ' हा 
चरण उद्धृत केला होता. मनुस्मृती जाळणे आवश्यक 
होते; परंतु तिच्यात न जळणारा जो भाग होता तो 
ठगवून धरणेही आवश्यक होते. 
भारतीय शास्त्रांच्या परंपरेपासुन बौद्धिक चोख- 
पणाचा आणि सावंत्रिक मानवी मूल्यांचा वारसा 
शास्त्रीजींनी घेतला आणि ह्या अधिष्ठानावरून 
भारतीय समाजाच्या पुनरुत्यापनाच्या प्रश्‍नाकडे 
त्यांनी पाहिले. हा वारसा त्यांना प्राज्षपाठशाळेकडून 
लाभला यात झंका नाही. त्यांच्या वैचारिक 
घडणीमध्ये प्राज्ञपाठशाळेचा भाग सर्वात. मोठा आहे. 
प्राश्षपाठशाळेमागची प्रेरणा त्रिविध होती. एकतर 
भारताच्या स्वतःच्या शास्त्रीय आणि दाक्षंनिक 
परंपरेचे रक्षण आणि संवर्धन तिला करायचे होते. 
ही आपले स्वत्व राखण्याची, आपल्या आपलेपणाचे 
जतन करण्याची प्रेरणा होती. तिच्याशी एकवटलेली 
दुसरी, प्रेरणा जी भौतिक आणि सामाजिक शास्त्रे, 
आणि मूल्ये पश्‍िचिमी परंपरेने निर्माण केली होती ती 
आत्मसात्‌ करण्याची होती. आणि तिसरी प्रेरणा 
स्वतःच्या जाणीवपूर्वक प्रस्थापित केलेल्या अस्मि- 
तेच्या अधिष्ठानावर, नवीन ज्ञानाच्या आणि 
मूल्यांच्या साहाय्याने भारतीय समाजात सामाजिक 
परिवतंन घडवून आणण्याची होती. तेव्हा सुरवाती- 
पासूनच प्राज्ञषपाठशाळा ही पारंपरिक पाठशाळांतील 
केवळ एक पाठशाळा नव्हती. ती वेगळया प्रकारची 
पाठशाळा होती. कारण ती आधृनिक जगाला, आणि 
ज्या मूल्यांनी, अनुभवांनी आणि ज्ञानाने हे आधुनिक 
जग घडविले होते त्यांना, सन्मुख होती. भारतीय 
झयास्त्रीय आणि दार्शनिक परंपरेमध्ये कितीही बौद्धिक 
चैतन्य असले तरी ती बंदिस्त आणि आत्मलक्षी 
परंपरा होती. तिच्यामध्ये एक संकल्पनात्मक चौकट 
विकसित होऊन स्थिर झाली होती आणि ह्या संक- 
ल्पनाव्यूहाने मानवी अनुभवांची आणि व्यवहारांची 
जी व्यवस्था लावली होती तिच्या कोशातुन बाहेर 
पडण्याची शक्‍ती तिच्यात राहिली नव्हती. ह्यामुळे 
ह्या संकल्पनात्मक व्यवस्थेत जे अनुभव सामावून 
घेता येत नसत त्यांच्याविषयी ती उदासीन असे. 
उदा. पश्चिमेत झालेला वैज्ञानिक विकास, तेथे 
निर्माण झालेले सामाजिक भाणि राजकीय तत्त्वज्ञान, 


नवभारत 


देशात ज्लालेल्या राजकीय आणि औद्योगिक घडा 
मोडी, ६. ह्यामुळे, ऐहिक व्यवहाराच्या व्यापक 
आणि महत्त्वाच्या अ्या अनेक क्षेत्रांपासुन ती अधि- 
काघिक अलिप्त आणि म्हणून अधिकाधिक संकुचित 
होत .गेठी होती. तिच्यामध्ये नवनिमितीची ताकद 
होती हे नव्यन्यायाच्या निमितीवरून सिद्ध होते. 
पण एका अतिशय घट्ट अद्या संकल्पनात्मक 'चौकटी- 
मधील ती नवनिर्मिती होती. 

प्राज्ञपाठशाळा आधुनिक जगाला आणि ज्ञात- 
मूल्यांना सन्मुख होती ह्याचा अथच असा की ह्या 
चौकटीच्या बाहेर उदयाला आलेली आणि विक- 
सित झालेली शास्त्रे, अनुभव आणि व्यवहार यांना 
तिच्यादृष्टीने फार महत्त्व होते. आपल्या समाजाच्या 
अभ्युत्यानासाठी ही सामग्री आत्मसात करणे आव- 
इयक आहे हा तिचा निरणेय होता; आणि प्राज्ञपाढ- 
शाळेने हा आपल्या कामाचा भाग म्हणून स्थीकार- 
प्यात ही सामग्री पारंपरिक संकल्पनात्मक श्वौक- 
टोत सामावून घेता येणे शक्‍य आहे हे गृ्दीत होते. 
हे गृहीतकृत्य कितपत योग्य होते हा एक विचार 
करण्यासारखा प्रश्‍न आहे. दुसरा संबंधित. प्रन 
अता को ही पारंपरिक संकल्पनात्मक चौकट हा 
“भारतीय किंवा हिंदू अस्मितेचा ( भायडेन्टिटी ) 
सारभूत ( एसेन्शिअल ) भाग आहे असे भानणे 
कितपत रास्त, आणि कितपत उपयुक्त होते ? 

सामाजिक परिवर्तन घडवून आणणे आवष्यक 
होते ह्याचा प्राज्ञपाठशाळेच्या दृष्टीने अथे असा 
होता की धमंशास्त्रावर आधारलेल्या परंपरागत 
आचारधर्मात बदल करणे भआावदयक होते. ह्याच्या - 
मागचा एक विचार असा होता की हिंदू समाजाला 
अधिक बलसंपन्न करणे आवद्यक होते. ब्रिटिशांनी 
आपला पुणं पराभव केला होता, भापल्यावर 
पारतंत्र्य लादले होते आणि आपल्या समाजाची 
ताकद वाढविल्याशिवाय ब्रिटिशां्षी मुकाबला करून 
आपले स्वातंत्र्य परत हिसकावून घेणे अशक्य 
होते. सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग पत्करलेला एक गट 
प्रज्षपाठयाळेत होता आणि हिंदूसमाजाचा इति- 
हृ'सात परत परत पराभव का होत आला आहे हा 
त्याच्या चचचा सततचा विषय होता. इथे एक प्रश्‍न 
उपस्थित करता येईल, पराभवाचे पाल्य, आपल्या 
समाजाच्या दुबळेपणाविषयीची खंत, तिच्यातुन उदू- 


अनुक्रमणिका 


परंपरा आणि आधुनिकता : 


भंवळेली आत्मनिरीक्षणाची प्रेरणा, समाजाचे बळ 
वाढविण्याचा निर्धार ह्या गोष्टी इस्लामचे आक्रमण 
आणि भारतात त्याने मिळविलेला विजय ह्यांना लाभ- 
लेल्या हिंदू प्रतिसादात का आढळत नाहीत? ब्रिटिश 
राजवटीला, ब्रिटिशांच्या सामर्थ्याला ह्या स्वरूपाचा 
प्रतिसाव का मिळाला ? असे होते का की ब्रिटि- 
शांचा लष्करी पराक्रम, त्यांची राज्यव्यवस्था 
ह्यांच्यातुन एका वेगळ्या प्रकारच्या- “ आधुनिक 
“समाजाचे देन लोकांना होत होते आणि ह्या 
दशशंनातुन आपल्या समाजाच्या वास्तव स्थितीचे 
सम्यक्‌ दर्शन घेण्याची शक्‍ती, त्याचे मूल्यमापन 
करण्याचा मानदंड लाभला होता. स्वतःकडे पहायचे 
तर.स्वतः बाहेर पडावे लागते, स्वत:बाहेर'च्या कोण- 
त्यातरी बिंदूवर अधिष्ठान ठेवून स्वतःकडे वळावे 
लागते. हा बिंदू ब्रिटिश समाजाच्या वेगळेपणाने 
पुरविला. ज्यांनी इंग्रजी शिक्षण धेतले होते त्यांनी 
अर्थात्‌ आधुनिक वैज्ञानिक आणि सामाजिक संक- 
ल्पना आत्मसात्‌ केल्या होत्या आणि स्वतःच्या 
समाजाचे निरीक्षण आणि परीक्षण करण्याची 
साधने आणि प्रवृत्तीही त्यांना ह्या संकल्पनांपासून 
लाभली होती. पण ही मंडळी अर्थात्‌ सांस्कृतिक 
दृष्ट्या “* परकी झाली होती, एका वेगळा 
संस्कृतीमध्ये त्याचा अतुप्रवेश क्षाला होता, त्यांचे 
व्यक्तिमत्त्व द्विधा झाले होते. पण ज्यांनी आपले 
अधिष्ठान भारतीय परंपरेवर ठेवले होते, आपली 
पारंपरिक अस्मिता ( आयडेन्टिटी ) जोपासली 
होती .त्यांनी आत्मनिरीक्षणाला आणि आत्मपरि- 
वतैनाला प्रवत्त व्हावे ही लक्षणीय गोष्ट होती. 
दुसरा प्रश्‍न असा कौ सदास्त्र क्रांतिकारकांना जे 
परिवतन पाहिजे होते त्यातुन त्यांना काय साधायचे 
होते. त्यांना अर्थात्‌ राजकीय स्वातंत्र्य पाहिजे 
होते, ह्यासाठी त्यांना समाजातील क्षात्रतेज वाढ- 
वायचे होते, व्यक्तींची समाजावरील निष्ठा, सांधिक 
वृत्ती आणि शिस्त ह्यांचे संवधंन करायचे होते, आधु- 
निक दास्त्रास्त्रांचा वापर आणि निर्मिती करण्याचे 
ज्ञान-बाढवायचे होते, ई- थोडक्यात ते भौतिक बळाची 
आराधना करीत होते आणि ह्या बळाचा आविष्कार 
प्रामुख्याने रणांगणावर व्हायचा होता, पराभूत 
राष्ट्रातील तरुणांन क 
बलसाधनेच्या. इंष्यद्वारा, . 
न. भा. ११ 


ी पराभवाला ह्या स्वरूपाचा, 
प्रतिसाद . द्यावा ही 


प्राक्षपाठशाळेचा दष्टिकोन ८१ 


स्वाभाविक गोष्ट आहे, कारण समाजाची सांस्कृतिक 
दुरवस्था अनेकदा रणांगणावरील पराभवात मृते. 
होते. रणांगणात विजय मिळवूनच मागील पराभ- 
वाचे निराकरण करता येईल अल्ली दृष्टी स्वाभा- 
विकपणे बनते. 

ब्रिटिश राजवटीला, पारतंत्र्याला प्राश्पाठ- 
शाळेने दिलेला प्रतिसाद ह्या तारुण्यसुलभ प्रतिसादा-. 
पेक्षा अधिक खोल, प्रगल्भ, आणि भारतीय शास्त्रीय 
व दाझ्ंनिक परंपरेला साजेसा होता. एकतर आधु- 
निक भौतिक आणि सामाजिक शास्त्रांचे प्रामाण्य. 
तिने मान्य केले. प्रमाण ज्ञानाचा एक प्रकार म्हणून. 
त्यांचा स्वीकार केला. भौतिक शास्त्रांच्या आधारे 
साधनसंपत्ती निर्माण करतां येते आणि तिचा वापर 
करून ऐहिक जीवन सुखी करता येते; म्हणून आधुनिक 
भौतिक शास्त्रांना ओपपत्तिक आणि व्यावहारिक असे 
दुहेरी प्रामाण्य आहे अशी ही दृष्टी होती. आधुनिक 
सामाजिक शास्त्रांकडून प्राज्षपाठशाळेने स्वीकारलेळी 
एक महत्त्वाची देणगी म्हणजे ऐतिहासिक. भारतीयं 
शास्त्रीय परंपरेत ऐतिहासिक दृष्टिकोनाचा उद्‌भव 
आणि विकास क्षालाच नव्हता. ऐतिहासिक 
दृष्टिकोन प्राज्ञपाठशाळेने मुख्यत: धरमंसुधारणेच्या 
कार्यासाठी राबविला. आधुनिक भोतिक ज्ञानाला 
ज्याप्रमाणे ज्ञान म्हणून प्रामाण्य आहे आणि शिवाय 
व्यावहारिक उपयुक्‍तताही आहे, त्याप्रमाणे मानवी 
समाजाकडे आणि संस्थांकडे पहाण्याची सम्यक्‌ 
दृष्टी म्हणून ऐतिहासिक दृष्टिकोनाला प्रामाण्य 
आहे आणि प्राप्त परिस्थितीत, हिंदू समाजाची 
सुधारणा करण्यासाठी त्याच्या आचारात जे परिवतंन 
घडवून आणणे आवश्यक आहे ते घडवून आणायला 
अनुकूल असा हा दृष्टिकोन असल्यामुळे त्याला 
व्यावहारिक प्रामाण्यही आहे अशी प्राक्षपाठशाळेची 
भूमिका दिसते. 

हिंदू धमंशास्त्र मीमांसेवर आधारलेले आहे, 
म्हणजे शास्त्रवचनांचा अथं लावण्याची जी पद्धती 
मीमांसेने निश्‍चित केली आहे तिच्यावर आधारलेळे 
आहे. शास्त्रवचनांच्या म्हणजे श्रुती भाणि स्मृती 
यांतील प्रत्येक वचनांच्या प्रामाण्याचा स्वीकार हे 
मीमांसापद्धतीचे आधारभूत तत्त्व आहे. आता प्रत्येक 
शास्त्रवचन. जर सत्य असेळ तर सके शास्त्रवचने 
परस्परांशी सुसंगत असली पाहिजेत हे उघड आहे. 


अनुक्रमणिका 


ट्रे 


कारण कोणतीही दोन शास्त्रवचने जर परस्पर- 
विसंगत असतील तर त्यातील निदान एक विधान 
असत्य.असावे लागेल आणि प्रत्येक शास्त्रवचन सत्य 
असंते हे तत्त्व बाधित होईल. तेव्हा सवे शास्त्र- 
वचनांचा सुसंगत समन्वय साधणे हे मीमांसेच्या 
पद्धतीचे उद्दिष्ट आहे आणि ते साधण्यासाठी संकल्प- 
नांची आणि तत्त्वांची जी रचना मीमांसेने केली 
आहे तिच्याकडे केवळ एक बौद्धिक रचना म्हणून 
जर आपण पाहिले तर आपल्याला तिचे विलक्षण 
कौतुक वाटल्याशिवाय रहाणार नाही. ती अतिशय 
दृढ, सुसंगत आणि समर्थ अद्यी रचना आहे. आता 
धमंशास्त्राकडे ऐतिहासिक दृष्टीने पहाण्याचा अथच 
असा होतो की शास्त्रवचनांचे शब्दप्रामाण्य आपण 
नाकारीत आहोत. धमंश्यास्त्र, म्हणजे माणसांनी 
काय करावे आणि काय करू नये, कोणत्या सामा- 
जिक संस्था आणि प्रधात असावे, माणसांचे एक- 
भेकाशी संबंध आणि व्यवहार कसे असावे ह्या 
विषयीची तत्त्वे आणि नियम घालून देणारे शास्त्र, 
हे माणसांनी वेळोवेळी रचलेले शास्त्र आहे. बदलती 
परिस्थिती आणि बदलती मूल्ये यांना अनुसरून 
माणसांनी धमंश्यास्त्रात वेळोवेळी बदल केले आहेत 
आणि म्हणून आजची परिस्थिती, आज उपलब्ध 
असलेले अनुभवाचे संचित आणि ज्ञान यांना अनु- 
सरून परंपरागत आलेल्या धर्मशास्त्रात बदल कर- 
ण्याचा अधिकार आपल्याला आहे आणि ते आपले 
कततेब्य आहे असे ऐतिहासिक पद्धतीचा पुरस्कार 
करणार्‍यांचे म्हणणे होते. ऐतिहासिक पद्धती विरुद्ध 
मीमांसेची समन्वय पद्धती भेदाची मांडणी प्रथम 
प्राक्षपाठशाळेनेच केली आणि' जाणीवपुर्वक ऐतिहा- 
सिक पद्धतीचा पुरस्कार केला. 

प्राश्षपाठशाळेची ही भूमिका क्रांतिकारक होती. 
कारण तिच्यात शब्दप्रामाण्याचा अव्हेर अभिप्रेत 
होता. उलट धमंशास्त्राची परंपरा 
आधारलेली होती. शास्त्रांचे शब्दप्रामाण्य नाकार- 
थारा पण परंपरेचा अधिकार स्वीकारणारा ह्या 
भअंधिकाराचा अथं कसा लावील ? परंपरेचा अधि- 
क्रार, त्याच्या दृष्टीने, ती शास्त्रांच्या योग्य अर्थावर 
ऑंधारलेली आहे आणि ह्या अर्थाला अनुसरणारी 
आहे ह्याच्यापासुन निष्पन्न होत नाही. उलट शास्त्रे 
हींच फरंपरेची निमिती आहे, तिला सुव्यवस्थित 


नवभारत 


फेत्र.-माचे, १९८१ 


आणि दृढ स्वरूप देण्याची ती साधने आहेत असे 
त्यांचे म्हणणे राहील, अखेरीस, परंपरेत मानवी 
मूल्यांचा परिपोष झालेला असतो, अनेक पिढ्यांचा 
अनुभव आणि प्रतिभावंत व्यक्तींचे चितन ह्यांच्या- 
तून ह्या मूल्यांना स्वतःमध्ये मूत॑ करणारी एक 
जीवनपद्धती आणि सामाजिक व्यवहाराची रचना 
निर्माण झालेली असते आणि ह्या जौवनपद्धतोला 
आणि रचनेला समाजात स्थायी रूप आणि सातत्य 
देण्याची यंत्रणा परंपरेत विकसित झालेली असते, 
ह्यासारख्या कारणांवर परंपरेचा अधिकार तो 
आधारील. परंपरेचा वारसा हे समाजातील प्रत्येक 
व्यक्तीचे सामायिक धन असते. ते निष्कारण बाजूला 
सारून व्यक्‍तीने मुळापासून स्वतःचे जीवन. घडवि- 
ण्याचा प्रयत्न करणे अविवेकी ठरेल. पण परंपरा 
मानवनिर्मित असल्यामुळे तिच्यात अपुरेपणा आणि 
दोष असणार; आणि म्हणून तिची चिकित्सा करणे 
आवद्यक असते. तसे न करणे अंधश्रद्धा ठरेल. 
डुसर्‍या समाजात जर काही मानवी मूल्यांचा विशेष 
विकास झाला असेल तर ती स्वीकारणे आणि 
स्वतःच्या परंपरेत मूर्त झालेल्या मूल्यांशी त्याचा 
समन्वय साधणे हेही योग्य आहे. तसे न करणे संकु- 
चितपणा ठरेल. सारांश ऐतिहासिक पद्धतीमध्ये 
परंपरेचा बंदिस्तपणा नष्ट करण्याचे, व्यापक आणि 
सावंत्रिक मानवी संस्कृतीमध्ये परंपरेच्या विशिष्ट- 
त्वाचे विसर्जन करण्याचे सामथ्यं होते, आणि हे 
करण्यात खरी आधुनिकता होती. 

उदा. पारंपरिक हिंदू धमंशास्त्रातील यज्ञयागादी 
विधींचे स्थान घ्या. हे विधी बंधनकारक आहेत, 
त्याच्यापासुन अदृश्य फळे मिळतात, ही फळे त्यांच्या- 
पासुन कशी निष्पन्न होतात हे अनुभव आणि तक 
यांच्या आधारे जाणता येत नाही, ते जाणता येत 
असते तर शरुतिस्मृतींना प्रयोजन नसते, ती निष्पन्न 


होतात री हे सान शास्त्रवचनांच्या प्रामाण्यावर 
आधारलेले असते अशी घर्म 


क करतात असा 
त्याचा अथं होईल आणि काही शास्त्रवचनांचे 


शब्दप्रामाण्य मान्य केल्यानंतर इतरांचे अमान्य 
करता येणे त्यांना शक्‍य झालें नसते, म्हणजे 


परंपरा आणि आधुनिकता : 


समन्वयपद्धतीचा अंगीकार केल्यावाचून त्यांना गत्यं- 
तर उरले नसते. तेव्हा विधींपासुन अलोकिक 
कार्येकारणभावाला अनुसरून- म्हणजे अनुभव आणि 
तके यांच्या आधारे ज्ञान होऊ शकत नाही अशा 
कार्यकारणभावाला अनुसरून विधीपासून फळे प्राप्त 
होतात ही संकल्पनाच सोडून द्यावी लागते. मग यज्ञ- 
याग, श्राद्ध, इ. विधी आणि उपनयन, ६. संस्कार 
यांचा वेगळा अर्थ लावणे, ऐतिहासिक पद्धतीचा 


पुरस्कार करणार्‍यांना भाग पडते. उदा. इंद्रियातीत- 


अस्तित्वाशी संबंध जोडण्याचे, त्याच्याविषयीच्या 
आपल्या भावनांचे पोषण करण्याचे आणि त्यांचा 
आविष्कार करण्याचे प्रतीकात्मक मार्ग म्हणून 
त्यांच्याकडे पहाणे ही असा त्यांचा नवीन अर्थ लाव- 
ण्याची एक रीत मानता येईल. (इंद्रियातीत अस्ति- 
त्वाची संकल्पना इतिहासवाद्यांना सोडून द्यावी लागते 
असे मानायचे कारण नाही. फक्त ह्या संकल्पनेचा 
उदय आणि ह्या अस्तित्वाचे ज्ञान केवळ झास्त्रवचनां- 
पासुन होते ही भूमिका सोडून द्यावी: लागेल आणि 
मानवी अनुभवात त्याना आधार द्यावा लागेल. उदा. 
गुढ अनुभवात किंवा विशुद्ध नैतिक अनुभवात, इ. ) 
तेव्हा ऐतिहासिक पद्धतीचा स्वीकार हे आधुनिक- 
तेच्या दिदोने टाकण्यात आलेले एक क्रांतिकारक 
पाऊल होते ह्यात शंका नाही. एकोणिसाव्या शतकात 
* बायबल 'ची “ उच्चतर समीक्षा ' सुरू झाल्यावर 
पारंपरिक ख्िस्ती श्रद्धेचा नव्याने अथ लावावा 
लागला. ऐतिहासिक पद्धतीचा स्वीकार ही हद 
धर्मशास्त्राचा आणि पारंपरिक धामिक श्रद्धेचा 
नवीन अर्थ लावण्याची आणि त्याला अनुसरून 
सामाजिक जीवनात एक परिवतंन घडवून आण- 
ण्याच्या प्रक्रियेची सुरवात होती. 

प्रत्यक्षात प्राज्ञपाठशाळेने ज्या सामाजिक सुघार- 
णांचा पुरस्कार केला त्या मामुली होत्या; किंवा 
आज किंवा त्या काळीही मामुली बाटतील अशा 
होत्या. ह्याची अनेक कारणे होती. परंपरेत ठाण 
भांडन तिच्यामध्ये परिवर्तन घडवून आणावे ही 
प्राज्ञपाठशाळेची भूमिका होती आणि ज्या तत्त्वाच्या 
आधारे हे परिवतंन ती घडवून आणू पहात होती, 
तिच्यात परंपरेचे विसर्जन करण्याचे सामध्यं होते हे 
आपण पाहिले. पण ह्या तत्त्वात जी क्रांतिकारकता 
सुप्त होती ती प्रकट व्हायला अवसर्‌. मिळाला 


प्राश्षपाठशाळेचा इष्टिकोन ८३. 


नाही. प्राज्ञपाठ्याळेने जी पारंपरिक ब्राह्मणी 
वहिवाट तिच्या बाहेर एक पाऊल टाकले आणि 
ते. फार लांब टाकलेले पाऊल नव्हते. एकतर . 
प्राज्ञषयाठशाळा ब्राह्मणसमाजापलीकडे पोचू शकत - 
नव्हती. शिवाय लोकांच्या रोमरोमात भिनलेल्या. 
कल्पना आणि सवयी ते पटकरून सोडून देतील हे शक्‍य 
नव्हते. तेव्हा लोकांचे वैचारिक परिवतंन. घडवून 
आणण्यावर प्राज्ञायाठशाळेने भर दिला आणि.ह्या 
परिवतंनाचे एक प्रतीक म्हणून परंपरेने आखलेल्या : 
लक्ष्मणरेषेचा भंग करणारे एक पाऊल टाकले. पण 
तोपर्यंत आधुनिकता अनेक मार्गांनी समाजमनामध्ये 
शिरत होती. जोतिबांनी हिंदु धार्मिक परंपरा - 
क्षिडकारली आणि आधुनिकतेचा वाहक असलेल्या 
धर्माची स्थापना केली. आगरकरांनीही धार्मिक 
परंपरेचा अव्हेर केला आणि ऐहिक कल्याणावर 
आधारलेल्या समाजरचनेचा पुरस्कार केला. ह्या: 
दोन्ही आंदोलनामागची प्रेरणा सरळ पाइचात्त्य 
अनुभव आणि संकल्पना यांच्यात उगम पावलेली 
होती. राजकीय चळवळ जसजशी प्रखर होत गेली 
तसतशी पारंपरिक समाजाच्या पुनरंचनेची भआावश्य- 
कता लोकांना पटू लागली होती. येथे एक राष्ट्र 
आहे आणि त्याला स्वतंत्र करायचे आहे अक्षी 
परिस्थिती नसुन येथे एक स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण 
करायचे आहे अशी परिस्थिती आहे हे आकलन 
लोकांना होऊ लागले होते. आणि ह्या भावी 
स्वतंत्र राष्ट्राची घडण धाभिक परंपरेवर आधारता 
येणार नाही हे स्पष्ट होते. कारण ज्या स्वख्पात 
धर्माधिष्ठित सामाजिक परंपरा जिवंत होती त्या 
स्वरूपात तिला कोणतेही राजकीय अंग नव्हते, 
कोणतीही राजकीय ध्येये किवा उद्दिष्टे ह्या परंपरेने 
स्वीकारलेली नव्हती. तेव्हा प्राज्ञपाठशाळेच्या सामा- 
जिक परिवतंनाच्या कार्यक्रमाला फारसा अवसर 
मिळाला नाही. 

पण प्राज्ञपाठशाळेचे मुख्य कायं विद्येच्या आणि 
विचारांच्या क्षेत्रात होते. ह्या क्षेत्रात तिने 
स्वीकारलेल्या आधुनिकतेचे स्वरूप आणि मर्यादा, 
पण त्याबरोबरच ह्या स्वरूपात दडलेल्या आणि 
प्रत्यक्षात न अवतरलेल्या शक्यता यांचाही विचार 
करावा लागेल. प्राज्ञपाठशाळेत शिकविण्यात येणारा 
अभ्यासक्रम आणि होणारे इतर अध्ययन हे दृढपणे. 


<४ 


पारंपरिक होते. पारंपरिक शास्त्रे आणि दकश्ंने 
ह्वा ह्या अध्ययनाचा प्रमुख भाग होता. पण मराठी 
हो प्राकृत लोकभाषाही शिकविण्यात येत होती. 
मराठीतून वक्तृत्व करण्याचा सराव कछून घेण्यात 
ग्रेत असे. नवीन विचारांचा समाजात फैलाव कर- 
ण्याचे साधन म्हणून ही भाषिक कौशल्ये विद्यार्थ्यांत 
बाणविण्याचा हा प्रयत्न होता हे उघड आहे. 
शास्त्रीय वादांचे माध्यम अर्थात्‌ परंपरेप्रमाणे संस्कृत 
होते. पाइचात््य भौतिक शास्त्रांच्या अभ्यासाचा 
समावेदा अभ्यासक्रमात होता. पण त्याचे प्रमाण 
मामुली होते. ज्या गंभीरपणे आणि नेटाने उदा. 
न्यायशास्त्राचा अभ्यास होत होता त्या गंभीरपणे 
आणि नेटाने भौतिकी किंवा रसायनशास्त्र यांचा 
अभ्यास होत नव्हता. तेव्हा आधृंनिक भोतिक शास्त्रे 
आहेत, त्यांच्यांत महत्त्वाचे स्थान आहे ह्या वस्तु- 
स्थितीची जाणीव करून देणे आणि ह्या शास्त्रांची 
तोंडमोळख करून देणे यापलीकडे ह्या अभ्यासातुन. 
काही साधत नव्हते. * 

ह्याचे एक कारण असे असणार को ब्रिटिशांनी 
सुरू केलेली आधुनिक शिक्षणव्यवस्था ख्ढ झाली 
होती आणि ह्या वस्तुस्थितीच्या पाश्‍वंभूमीवर 
प्राज्ञषपाठझाळेने विद्येच्या क्षेत्रातील आपल्या भूमि- 
केची आणि कार्याची संकल्पना घडविली असणार. 
आधुनिक ज्ञानाचे महत्त्व होतेच पण त्याच्यात प्रवेश 
करून देणारी व्यवस्था निर्माण झाली होती आणि 
विद्यार्थी अनेक कारणांमुळे तिच्याकडेच वळत होते. 
उलट आपली स्वतःची अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था 
क्षीण होत होती, तिचे विषय असलेली शास्त्रे ल्प्त 
होतील अह्ली भीती निर्माण झाली होती, ( भाज 
ती लुप्तप्राय झाली आहेत ) आणि म्हणून पारंपरिक 
अध्ययनव्यवस्थेला दृढ करणे आवड्यक होते. पण 
ह्याबरोबरच आघुनिक ज्ञान आणि विचार ह्यांच्या 
भस्तित्वाची दखल, पारंपरिक शास्त्रे आत्मसात्‌ 
करणारांनी, धेणे आवश्यक होते. जो नवीन समाज 
निर्मांण होत होता आणि घडवायचा होता. त्याला 
अभिमुख राहून त्याच्यात काम करण्याची वृत्ती 
आणि शक्‍ती त्यांच्यांत निर्माण होणे आवश्यक 
होते आणि म्हणून ह्या भावी समाजाला आधार- 
भूत असलेले ज्ञान आणि विचार ह्यांची ओळल 
त्यांना. , करून देणे हा अध्यापनाचा एक भाग 


नवभारत 


'फेब्र.--माचे, १९८१ 


करण्यात आला होता. म्हणजे पारंपरिक शास्त्रे. 
आणि आधुनिक शास्त्रे असे एक दंद्र निर्माण झाले 
होते. आधुनिक ज्ञान आणि विचार सुखी आणि 
बलशाली समाज निर्माण करायला भावइ्यक होता 
हे दिसत होते. पण हे ज्ञान आणि विचार परकी 
होता. परकी होता म्हणून त्याज्य नव्ह्ता. पण हे 
जेत्यांनी आणलेले ज्ञान आणि विचार होता. 
आपली अस्मिता दृढ करणे आवश्यक होते कारण 
राजकीय पारतंत्र्याशी मुकाबला करण्याचा तो एक 
मार्गे होता, आपली अस्मिता आपल्या परंपरेवर 
आधारलेली होती आणि म्हणून तिची पुनःस्थापना 
करणे आवश्यक होते. पण ही पुनःस्थापना आघधु- 
निक ज्ञान आणि विचार यांच्या संदर्भात करणे 
भावझ्यक झाले होते. तसे केले नसते तर वतं- 
मानाशी भाणि भविष्याशी संबंध तुटला असता. 
.पारंपरिक अस्मिता आणि आधुनिक ज्ञान ह्या 
दृंद्ाचा प्रखरपणा पारतंत्र्यामुळे निर्माण झाला होता. 
समजा, स्वतंत्र मराठी राज्य टिकून राहिले असते 
तर एकोणिसाव्या शतकात स्वातंत्र्य टिकवून धरण्या- 
साठी शिक्षणव्यवस्थेत कोणते बदल घडवून आणावे 
लागले असते ? ( अठराव्या शतकातली भारताची 
सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती ध्यानात घेता 
हे घडणे अर्थात्‌ अशक्यप्राय होते. ) एकतर आधु- 
निक युद्धकला हस्तगत करावी लागली असती. 
म्हणजे शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा यांचे उत्पादन महा- 
राष्ट्रात करावे लागले असते, नकाशे बनवावे लागले 
असते, दळणवळण सुघारण्यासाठी चांगले रस्ते, पुल 
वगैरे बांधावे लागले असते, आणि ह्या तंत्राबरोबरच 
त्यांना आधारभूत असलेले वैज्ञानिक ज्ञान- रसायन- 
शास्त्र, भौतिक आणि विक्षषत: गणित- आत्मसात 
करणे आवड्यक झाले असते. लष्करी सिद्धतेसाठी 
आवश्यक असलेल्या उत्पादनतंत्रांचा वापर अर्थात्‌ 
औद्योगिक क्षेत्राही झाला असता. पारंपरिक 
कारागीर जातींनी ही नवीन उत्पादनतंत्रे हस्तगत 
केली असती असे मानूया, त्यांना आधारभूत अस- 
ठेला वैज्ञानिक आशय पारंपरिक बुद्धिजीवी जातींनी 
आत्मसात्‌ केला असता असे मानूया. समजा ब्राह्म- 
णांनी सोबळेपणाच्या कल्पनेने हे ज्ञान शिकायचे 
अमान्य केले असते तर बुद्धिजीवी असलेल्या ब्राह्म- 
णेतर जातींनी उदा. कायस्थ खानदानी मराठे इ, 


अनुक्रमणिका 


परंपरा आणि आधुनिकता : 


उच्च पातळीवरील राज्यकारभारात भाग घेणाऱ्या 
जातींनी- ते शिकून घेतले असते. मग पुरोहितवर्गाची 
पारंपरिक, धमंकेंद्री, शास्त्रे आणि ऐहिक, व्यव- 
हारोपयोगी शास्त्रे हा भेद स्पष्ट झाला असता. 
आणि हा भेद जर स्पष्ट ज्ञाला असता तर 
पारंपरिक कारागीर जातीतील विद्यार्थ्यांनाही हे 
ज्ञान मोकळे झाले असते. शिवाय पुरोहित नसलेले 
आणि राज्यकारभार, व्यापार यात सामील असलेले 
जे बरेच ब्राह्मण होते त्यांनी, सामाजिक महत्त्व 
आणि अधिकार प्राप्त करून देणाऱ्या ह्या ज्ञानाकडे 
पाठ फिरविली नसती. ही जातिसंस्थेच्या विघटनाची 
एका बाजूने होणारी सुरवात ठरली असती. भद्योगी- 
करण आणि ठ्यापार-दळणवळण यांच्यात क्षालेल्या 
वाढीमुळेही ह्या प्रक्रियेला दुसऱ्या बाजूने. सुरवात 
झाली असती. 

वैज्ञानिक विचारपद्धतीवर आधारलेले, व्यवहारो 
पयोगी, निसगंविज्ञान आणि पारंपरिक शास्त्र 
दर्नांची व्यवस्था ही दोन्ही प्रकारची ज्ञाने जर 
समाजात एकत्र नांदली असती तर ह्या परि- 
स्थितीचा पारंपरिक ज्ञानव्यवस्थेवर काय परिणाम 
झाला असता हा आपल्यापुढचा प्रश्‍न आहे. ह्याचे 
थोडक्यात उत्तर असे देता येईल : एकतर पारंपरिक 
ज्ञानात जो वैज्ञानिक आशय आहे तो बाधित झाला 
असता. उदा. वैशेषिक आणि सांख्य ह्या दशंनातील 
वदार्थस्वर्पविषयक जो भाग आहे तो कालबाह्य 


आयरबेंदातील औषधांचे रासायनिक 


ठरला असता. आयु, 
वथक्करण झाले असते, आधुनिक शरीरक्रियाशास्त्र 


आणि करीररचनाशास्त्र यांच्याशी सुसंगत ठरेल 


अश्या रीतीने आयर्वेदातील संकल्पनांचा अर्थ लाव- 
झाला असता आणि ज्याचा असा 


प्राक्षपाठशाळेचा रष्टिकोन 


आझयाकडे आपण ऐतिहासिक दृष्टीने पाहु लागलो 
असतो. 

मग पारंपरिक ज्ञानातून ज्ञान म्हणून काय 
टिकून राहिले असते? ह्याचे उत्तर असे देता येईल 
की त्यातील तत्त्वज्ञानात्मक आशय आणि विज्ञाना- 
त्मक आशय हा भेद स्पष्ट झालां असता आणि 
तत्त्वज्ञानामक आहय टिकून राहिला असता. 
पण ह्या तत्त्वज्ञानाची टक्कर आधुनिक ज्ञान व 
सामाजिक विचार यांतून निर्माण होणाऱ्या तत्त्व- 


८५ 


ज्ञानात्मक प्रश्‍नांशी क्षाळी असती. म्हणजे पारंपरिक 


तत्त्वज्ञानाकडेही आपण चिकित्सक आणि ऐतिहासिक 
दृष्टीने पाहू लागलो असतो, थोडक्यात बंदिस्त आणि 
रुद्ध असलेले भारतीय ज्ञान मानवी ज्ञानाच्या मध्य- 
वर्ती प्रवाहात येऊन मिसळले असते. पण ह्या 
प्रक्रियेत आपण आपले स्वत्व गमावून बसत आहोत 
असे आपल्याला वाटले नसते, तर ज्ञाननिमितीचे 
मध्यंतरात स्थगित झालेले कायं आपण परत सुरू 
केले आहे असा अभिमान आपल्याला वाटला असता. 
आणि पारंपरिक ज्ञानात आणि विचारात जे टिकाऊ 
आहे ते मानवी ज्ञानाच्या सामायिक धनात समाविष्ट 
झाले असते. 

राजकीय पारतंत्र्यामुळे एरवी स्वाभाविकपणे 
घडून आली असती अक्षी ही प्रक्रिया घडून आली 
नाही. पण ह्या प्रक्रियेची आवश्यकता आणि महत्त्व 
प्राज्ञपाठशाळेच्या संस्थापकांनी ओळखले होते आणि 
अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत आपल्या शक्‍तीप्रमाणे 
तिला चालना दिली होती. ती जर यशस्वीपणे पार 
पडली असती तर कोणत्या प्रकारचे विद्वान तिच्या- 
तून निर्माण झाले असते त्याचे एकुलते एक उदाहरण 
म्हणजे तर्कतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी. “ भारतीय 


झा 
ण्याचा गु शक्‍य नसेल त्या त्याज्य ठरल्या प्रबोधनाचे प्रतीक असलेला पुरुष ' असे मानवेन्द्र रॉय 
अथथ लावता यए पारंपरिक ज्ञानातील वैज्ञानिक यांनी त्यांचे जे वणन केळे आहे ते यामुळे यथाथ आहे. 
असत्या, म्हणज 
५“ 


€* 
11 


नवभारत - फेब्र-मार्च, १९८१ 
क क्क. 


॥१॥॥(7/॥ 04 


प 


ऱ्ऱ््क जि 


वि९ ८॥९ांट्या5 27. ॥.6, 


पढ 

| / 
12-22 छान्वूू ऐल ]थ०. 24/25 भे 
॥॥. 1. 1). &. (ायालफणव, १; 
धि; 

/ 


॥ए)॥२४-411 019 


द 


| 0000000000 ल ् ल्ल पे 
*** ; 


कि... 


प 

ठैणपु१ा यया] कुणा, शह. न 

 :_ शी 

रष 13-15, ॥॥. 1. 0. (. ी 
री ५&'&२& - 45001 ग 
1 .ॅॅ80586ता. र 


अनुक्रमणिका 


फेब्रु>-मार्चे, १९८१ नवभारत ८७ 
र न मत्र जज्ज 
टू शाषण 8७७ 0००8 100ए-- 


दप्तर मेर्ेरण्मेरप्ेरमेतेरप्ेर रेट -मर्मेर्येरप्येर र्येत ्येर्येर्येर्ेरेरनेरऱयई 


८ एवद० 1)९ाण, जाट्टया€टा82्ट ७009500000, 
ग'८5॥०४, (€00709ां$501108, 306 1॥191000032120 0 $ 


र/घाटा (टक्चाशा&. ७1७ ताटात | पाहटीछाांट8| 
क्षात &€€०॥८81 €१॥]७॥1€॥.5 


१/चा€. (€(.एा€. 113118 00 10 8१8९0 1114१) ।1'4 
० पा€ला811८81 झाठ €टॉ टच] €वणा७पा8७(8 & ठीट्छा 
50% ८०७ व्शा चावली 


5€%५८७ (९.16. 18118 

एपी. (€शा&. 0141118 

1 ह्षाणचिटापरा3ि०२ ८5ट्र क्षा0 दिष्ट 0 ॥. 5. 2185 
शा प3िटप8२ता ष्ट्र क्यात 1वाष्ट ण ३. ८. €. तक 


2१] 1100885 [एटापसाश श्‍वणाएप्रा९॥(लप क्षा0 
॥80एपा8॥(8100 


[तपा 048! &.परटा॥'€8 
९॥९8('88860 ?16९288. ७7ए०णाटा5 ता त०€'81९20 78122 


॥॥8588 ॥0प॥र२'झ०ष८्ट्र ७५. ]॥९०858(. ८001170165 


क ० अह ७िक्कहसकयिपययसक्सययपदयपअाय 


081 हाह्यातांपिष्ट 0!8॥.8 10०" छा€तपा 8 ०४७ 8108 
कका... कळकळ काका 
॥. ॥. 106 ९0५१00100५ १४. ॥0. 
[००१ 0८०९ : 2047, $30525पा7 ?९॥, ?1॥५६-4॥) 030 
७॥०॥७ : 440541 - 30398 - 22737 ५13॥ :]0५00 
छेला७89/ 0८०: 644, ऐ॥७॥[॥ 1. ?,. $. $. 618६ ॥३०. 4, 8०01109089 400016 
छ्ा०€ ; 465468 


त 
9 


म्क्र्ह 


हि 
| 

| 

व. 


८८ नवभारत फेब्रु.-मार्च, १९८१ 


'&€> >> >€>€% > €>€>€>-€>€€>€3€>€> €>€>€>€€>€> 


७1) 325 (.0111711112115 
िठपणा- 


1) 
क 
$ 
$ 
१ 


४४ ८/%७ ७566 
7४%॥॥८४ फक्रॉ८/$ (6, 


(१ 0९ ७०५७ शा(९15९) 


199, खापालाटाट शिल्टाव्रताद्या, 
30)135%-400 020 


€>€>€>€€>€>€>€>€>€>€>€ €>€5€> > €>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€3€>€>€>€>€3€>€ 


शिला : डाव दाग : ७७1७१ गार 0 
- 8०01039-400020 ह 
€9€39€3€39€9 >७०७०७०>७७.5559&.5499..) 


ॅ*€%€>€>€€>€>€€€5€&€€€>€>€5€€€>€€€>€3€>€3€>€3€>€5€93€53€&5€€€3 


(छ€9& €3€9>€> 


अनुक्रमणिका 


फेजरु-माचे, १९८१ नवभारत 


शुभेच्छा व्यक्त करण्याची अनोखी रीत 


भेटवस्तू 'निवडण्यापेक्षा कितीतरी सोपे 
रोख रक्‍कत्न देण्यापेक्षा कितीतरी उत्तम 


बँक ऑफ बरोडाच्या कोणत्याही शाखेत आपण गिफ्ट चेक खरेदी करण्यास 
या. हे चेक चार प्रकारच्या रकमांमध्ये मिळतात - १०१ रु., ५१ रु, 

9 रु. आणि ११ रु. कारण विवाहप्रसंगी. वाढदिवस किंवा अद्या खास 
नी प्रसगी अश्याच रकमा बहुधा भेट म्हणून दिल्या जातात. 

ऑॉफ बरोडामध्ये तिचे खाते नसले तरीसुद्धा) 


व्यक्‍तीला (बँक अं 
र म हातात शाखेतून वटविता येतो. किंवा कोणत्याही बँकेत तो जमा करता येतो. 


गिफ्ट चेक. शुभेच्छा व्यक्त करण्याची अनोखी रीत. 


७॥८.५६५॥/808/60-2-1/त 


(भारत सरकारचा उपक्रम) 


-करंगघर चिछन्खज? 


६ १] | बभ- 
क्व नश 
"चसह४ळप्तत 


८९ 


नवभारत फेब्रु:-मार्च, १९८१. 


९० 
ठैला क्षण...आला क्षण... 


शारदाबाई. वय वर्षे ६४. आता 
सुखासमाधानाने आपले उर्वरित जीवन 
व्यतीत करीत आहेत. अनुमवाने त्योना 
हे कळून चुकले आहे की बँक ऑफ 
इंडियामध्ये पेसे ठेवणे फायद्याचे आहे. 
आपणहो त्यांच्याप्रमाणे राहू शकाल. 

बॅक ऑफ इंडियाकडे आपल्या 

गरजेला. अनुरूप अशा अनेक 

बंचत योजना आहेतं: 


रिकरिंग डिपॉझिट, डबल बेनिफिट 
डिपॉझिट, मंथली इन्कम 
सटिफिकिट वगेरे. 

म्हणूनच भारतातोल सर्वात मोठ्या 


2 


राष्ट्रीयकृत बकेकडे या आणि 
आपले भवितव्य उज्ज्वल कपत. 


क्र, र). ू एक आगळी सेवा. 


तवय 1४६. न 
वास्कर ९.>"<६२५.-<६२₹1९ -“«<६२ ८.><६₹ 
प्राज्ञ प्रकारान 


ष्ट शिवाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार लाभलेला ग्रंथ 

| प्राचीन मराठी साहित्यावरील संशोधनपर विविध लेखांचा संग्रह 

८ संशोधन साधता 

| लेखक:- डॉ. वसंत स. जोशी 

$ मूल्य रुपये बारा फक्त: ( पृष्ठे १९४ ) 

॥ “मराठी वाढ्ययाच्या इतिहासामध्ये या ' संशोधन साधने ने लक्षात भरण्यासारखी 


निखालसपणे भर टाकली आहे. ही गोष्ट मराठो वाळ्ययेतिहासक्ञांच्या 
लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. ' 


- तकंतीर्थ हक्ष्मण्ञाखी जोशी ( प्रास्ताविक ) 
प्राज्ञषाठशाळामंडळ, बाई ( जि, सातारा 3 


€%>- २२ ा्र् २ ५>-/3९.-<६२ र जा 


०६०७०: ६.2६ 8६.-०<६२:९.>”< ६२ 


न 


<<! 


फेज्रु.-मार्च, १९८१ नवभारत रश 


>»$१५३५११५००९%%%९५९%१०%९%*९५%>%>%%००५०००००२७५००००&०««>>& 
हीर भू 


वोखंदळ वाचक 
आंस्थेवाईक अभ्यासक: 
ज्ञाणकार समीक्षक 
यांचे लक्ष वेधून घेणारी 


मोजप्रकाशने 


अवड्य वाचा; संग्रही ठेवा ! 
तपक्यीलवार संपुर्ण सूचीसाठी 
आजच कार्ड टाका ! 


- *४५०९९५>>१%>%०%१%५१%५११%१११&&. 


मोज प्रकारानग्रृहे 
मुंबई ४०० ००४ 
र००००००००००००००००००००००००००० ०००००००२०२ रररररररऑ्ररररर 
> ८७ £ >>>” 
:....जवगवाका 


एर ऐवा ठया] 


४ ॥)९॥0९' ण 
६510510 (0॥8(९"९१ 886 ७०७ 


॥00%99%4%490999934.4..544ई आ ््क््क््क्क््स्क्ल्क्क्ााा 


25, तीक्ाछापा चय काता रित, 
[०., 80)185४-400 023 


(०१-0०: १ अक 


*>%९%०५१>९०९>०>&>>९%०%१>>०>?%>००१०१%*०>०१%१>%?%०%१%००>१%११०११०१११२१०%१%१११<«. 


9१११९१९१९१९१९५९९१९९९९९ 


*९%%%*%*९ 


१९% 


अनुक्रमणिका 


९२ नवभारत फेब्रु.--माचे,:१९८१ 


च ज्ञपाठशाळामंडळ ग्रंथमाला 


मराठी प्रकाशने 

$ वैदिक संस्कृतीचा विकास । तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी ळं रु. 

* अद्वतसिद्धीचे मराठी भाषांतर (पूर्वार्ध ).॥ ब्र० स्वामी केवलानंदसरस्वती ७५ रु. 

% क्रोचेचे सौंदर्यशास्त्र : एक भाष्य । डॉ० रा० भा० पाटणकर वळ. 

% पुरोहितवर्गेवचस्व व भारताचा सामाजिक, इतिहास । डॉ० सुमंत. मुरंजन ८ क. 

% गीता-प्रवेश । डॉ० गो० वि० देवस्थळी ५. दे. 

*$ लोकशाहीचे धोके । पन्नालाल सुराणा हह. 

७ भारतीय स्त्रीधर्माचा आदश । सो० कमल पाध्ये शं 

% हिंदी साहित्यविचार । प्रा० प्यारेलाल गोहेल ३ रु. 

% महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना । चा० अ० दाभोलकर र रु. 

%$ श्री० यशवंतराव चव्हाण अभिनंदनग्रंथ मत 

$$ संशोधन साधना । डॉ० वसंत स० जोझी १२ रु. 

%$ ज्ञानदेव चितन (संपादित ) । डॉ० वसंत स० जोशी कुळ 

$ आनंदाचा डोह । प्रा० रा० ग० जाधव की 

७ भावाथथ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत) बालकांड १२ व 

% तरंगयामिक व पुंजयामिक । मा० ग० टोळे न 

$ आर्यांच्या सणांचा प्राचीन व अर्वाचीन इतिहास । कूग्वेदी र । मय | 

* वागोश्वरी । डॉ० गो० के० भट नी न 

। 

प्रंथविक्तत्यांना २० टक्‍के कमिड्ान. | 
प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई ( जि. सातारा ) 


न मदतीच्या कॅश सर्टिफिकेरांच्या 
मूळ विश्वीच्या किझती 
कॅश सर्टिफिकेटची दडीनी किंगत 


रु. १००० रु. १०,००० रु. ५७,००७ 


रु. १०० 


७,६०८.२२ 
८२,९१५३.८६ 
५_,००८.७७ 


३,७२९.२० 


३८,०४९.१७ 
२९,७६९.२१ 
२५,०४३.८८ 
१८,९२१.५३ 


रु. १०,००० २९ 
स्टेट बँकेची रु. १००, ₹. १२,०००. 
किंवा रु. ५०,००० किंमतीची कॅश सर्टिफिकेटे आता प्रे 


सुमारे एक* तुतियांश किंमतीत खरेदी करा आणि 
दहा वर्षांनी त्यांची पूर्ण रक्‍कम रोख मिळवा. 


अधिक माहितीसाठी आमच्या नजिकच्या शाखेत या. हे क 


भारताची सर्वात मोठी बँक 


८५,॥॥॥१.५-६81.710 ५. 


"९९.६९ 


वी सास 


नवभारत : 


द 


"४००५552 व: 


४४: टे. 


घा 8 ८/9 189/५ 0029101 
बै क 


जी 
2 
६ 
भा 


रमनी 


। 
स्प 
चेक्स 


क. 
रॅ 


म्ह्ण 
यै 


कच 


द्र्ल 


सै 


[6 
शर्व 
ट्क 
टु £ 
त 
हॉ 
र 
ह 
र्ट 
टं क 
धट 
रि 


(9. 


८&- 
च्ड् 


कचेककलादिकन-....... 3 नन वयल्या 
रि वतचे द ास्ज्ळने च्य त्व्कर सके 

न 0९ ७01९९७ भे ७ २१३१ ले 
त्याणारया 909500९ 10० औषा0. १९१0 


1117600101, 
एप्48 ए०७१२१३१५३५.३ छा 
ए7॥४(!$॥६॥ ६४७ 0प्ता४ पा ॥॥ 1२2 1॥॥४०॥॥॥ 1100000005. आ ककककीक ह 
॥8॥७॥॥७६$ 8४0 ॥॥ ६॥४७॥1॥४॥ १00६०१, €0००0० 


औक डया नमच्य (10180) 30६तेटा 
$०७३६॥॥॥0॥ 18(85: ६७६ 0०७४: ॥४. 2 - 00 8॥॥॥8. १४. 24-00 शट) , 8०0०७४. 


8741799 3.1. ७. “0109, (86 
ह4139 3000100प्य, (94009 15.). 


1 


वणा 


टा जरीचा 


पुरि व कक कक *११११९५१५५४४०१*०५- पु 


। 98001 ॥॥६9६॥६७ 07 १४1७१ ७५१५१ 


हक्ा05 मा9 5९5 
:] भा (गण हक्न्यळ ७००वलड श॑ 
रै 
१ 


गा13 88104 19 प्न्यु ०७ छा 0ठळाभा3916 ७ार्श$ 

4 (1) प ब 88 ठतळ तता; 

तया नाक काजळ 
भ्र च कि र 

य (3) ॥ लाड ण ० ॥७०९४७७ ६8 81 ला८5 

$ र्य; ७ छा जफर छाटली 
14 1 न झु, क 

रॅ (व) प य ११ 8 1801905989: १७६ 00658 

प मो हाता "७8 ४५४5४ (७ ॥॥८१६- 

881 १० ०४७ ॥७ ॥७॥४७ 

१ ९०५८ 1 ॥॥३१॥ 82७. 

री दृश त्भ्णेश2 ७ 03403 

१ 

4 

१ 

6 

न 

चै 

र 

4 

क्क 

4 


89९७ (0 ॥२ 85 ७18४ 

ढं कड 
४० १०५९ प 

(9) 8८0958 ६७ न 188तस ण्णंश 8 एभा 


३६ २-*१-***शऐ 
रि 
2९ 
: 
७०७ 
“>. 
श्र 
नि 
षि 
क 


म 
हे ( 
9 


ल्य प्रा ह्य31॥/5 णि 19 
ल" काभ तसे 1 फ७597(60 ता बळी 


चड १्मछण8७. 
(8 हि यद 9०७ 7 पाळ 8006) ठा भपटाळ 


१२५४९-*३७. 
४०/०*-* 
“ईं १२-११ 


“: 
>.) 
डे 
ळे 
5 
“म 
“4 
-) 
ष्ठ 
-] 
*ञ 
क ढ 
१५४००१९१५५ ४-५५-५५-१ ४-५ २५-५६ ५-०५-१ 4-५ ५३-०५ ५-१३-५५-९१-५१-५०-५७९४/ 4-* 4-५१-० ४५-५६ १२५१-५४ २५-५५ १-५ १४ *-०९-१२-४%० 


व 
म वमान 
शि 
ट्र 
प 
; 
पजा 


आंतर भारती 


ष्ण 
प] वाडीचे वर्गणीदार व्हा! "* 


शबि र शास ऱ शडाळा १ भुवई ७1 र्जे 5 |. रक 
इर, 


कक १२११९५६-११५११५४१-२१३५११ ३३१४१३ रेपेषिष कोकण शा 
७ 
क 


१२ भारतीय भाषांतून व इंग्रजीतून प्रकाशेत होणारे पालिक १९ ८. ( सुरत अगलेशी क शेक; ), 
वगगात ी वार्षि मा कप. आजर, झो-- कॉलनी, बांधा ( पुव /, 
| हड. द्र ९ एक प्र्त रु. २ द |] क क, २४-७ ढ् बां, 


रै 
89 की ७५१. 
शुंग (यी 


अ३-&१-८३-७२-७१५४ ३४९३-२९ ३-र0०१-४२-४- 


-नु २.०१ १०५४० टल 
हि!) 20-1:>:- दीली चे 


अनुक्रमणिका 


नवभारत पेव्र.-मार्च, १९८१ 


। ० ८>€> ७9७3४९७ ९>९ ७७४७ 89 «>» €९>€9 ९>९> 9७ ०>७ ७०९७-७७-७७ ७-७ 6७ ०-७ €-० ७०७९७७००७७ ००७&७ ७ ळठ८ळ-&ळळ5ळ७७९%७७७७ळळळऊ०%ळळ ७8७0 €७७ 89090 %७-.०७७%७ ७७००७७७७०० %७५> 


0९७०५10 १5. 372.43 
0९ १5, 1000.00 


९/.५ &ा  €/1-]२"॥'11"1९(: .« ॥'1:65 


नेर 


कुळ्प सद्या ॥पा'९ 5९2 शिट्या 1 ७891] 55 0. 0 ४०पा' आओ 0193131122 
पा पद्यात, 


६ ९ - (5 8 1100190012 उाए2७गा शा 85 1. ठा ४०५ 9 (79८102 
उ'९.ए1115, 


२६. तज ९४६112 - जा घेणाणप 0 01 ३5, 372.43 उजा. (च्या (टािीट्वाटि 
1९0९5 ४० 85. 1000 |- कषीटा' 9 शा्ऊ[॥11(% 1९1100 0 120 ॥107115, 


२६. (चा ('टाीत्य्या2७ ७ तटि्ट््णा ग्ाव्चिपाय१ 1९1005 घात 3302 ४91025 
० 185. 23/- (० 85. 1,00,000 1- व) 0९ एपार्‍ला95टत घा ह्या 0 0पा' 
1१10125. 


73४ 3 छाञा (0 ४०ठपा ॥€81€65 3130200, 


उव ल विचिव्णा चि 


(१ ७०४९१११९१८ 0/ ॥॥१ एटकक2व्कपप) 


1. 0. “ 1.0एप१ा ८28ा 21? 
1501, 50 1१च चशव, 20४८ 411005 


क ॥टा2 0802 15 इ ७९०2 105 
[11९ ॥९501६41 (जा 


ठै 
ठं 
ठ 
ठ 
ै 
१ 
ठै 
र 
शै 
है 
ठै 
शै 
- 
- 
! 
- 
। 
१ 
- 
- 
ठ 
र: 
| 
: 
। 
; 


-चंफबभम' त्य 
-चसह* ल्ला 


ळ्प््स 


वि ह (9५३९० &3६० ९3९० ९००० ६०६० ६>६० ४०७९० ६७७ €9&9 ९३६७ ० ७७०० 69 ७७५० ६०७० ७-७ ६७4० €>49 098 6969639 ४>७ ७७९०७७७७०० ०७७०७००ळळ ७७७००००७०७ ०७०७ ०७०७०७ 


फे चे (५). , 8&प' 2 
नवभारत । फॅत्रू.--मार्च १९८१ ४॥ए९(॥). 1४0 


आपल्या कसबी हातांचा उपयोग एकमेका खाह्या करू 


करून स्वत,'च्या पायावर उश्रे पबच्चे ७ 
रहाण्याची धडपड करणारे च्ञे धरू स्पुप25 
उद्योजक सभोवती पाहतांना 
आम्हाळा खूप समाधान वाटते. 
आमचे तंत्रज्ञान, प्रासेशिक 
मार्गदर्शन भणिं नेहमींच ळाभणारे 
उत्तेजन ह्या सामर्थ्यावर ते 
किंतींतरीं चांगल्या गोष्टीं घडवूत्र 
भणतात...अधिक उत्पादन, 
बाढता रोजगार, दरडोई अधिक 
उत्पन्न मिळविण्याची सुसंधिं... 
ह्या तर सगळ्या प्रगतींच्याच 
वाटा...सर्वाच्याच हिंताच्या / 


अशा होतकरु अन्‌ ध्येयवादी 
उद्योजकांच्यासाठी आम्ही जे न 
काहीं करतो, त्यामागे आमची » 
शावन्ना कर्तव्याची भसते... ! 
एकमेका साह्य करूनच रळ 
साकल्याचा सुपंथ धरता येईल : 
याची आम्हाला जागींब आहे. र 
कििलॉस्किर डिझेल इंजिने... ' 
भारतामध्ये सर्वाधिक विकली जाणारी! 


*७ ८०४१" ७ १०-८३: -८-* *-***- 


222 0249००. , 


न्न 


किलॉस्कर पॉ्डल इलिन्म त्िटेड 


लहमणरात किलॉस्कर पथ, खडकी, पुणे ४११००३ 
4 1 


